RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


७ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २२० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


, 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा : 


( १) मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन 

अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एमएव्ही-५८ ९ /सीआर -१०६१/ टीआर-२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० . 


( २) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक वाहतूक शाखा/ २०१९ -३१० . दिनांक २५ जून २०१९ . 

अधिसूचना 


क्रमांक पगक / कावि -१५८९/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी अ. क्र . १ अन्वये धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान दिना 
निमित्त दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून राज्यभरातून दर्शनासाठी भाविक येत असतात, तसेच किल्ले पुरंदर ते तुळापूर असा 
पालखी सोहळा असतो. अशावेळी भाविकांची प्रचंड प्रमाणात गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन त्यामुळे अनेकांना अडचणीनिर्माण होतात . 
त्यामुळे वाहतुकीचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणे शक्य व्हावे याकरिता दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजीचे पहाटे ३.०० वाजलेपासून ते १ ९ .०० 

वाजेपर्यंत 
या कालावधीत तुळापूर व आळंदी फाटा लोणीकंद ते आळंदीगाव मार्गावर येथे येणारे वाहनापैकी वाहतूक पासधारक, शासकीय वाहने वगळून इतर सर्व 
दुचाकी/ तीनचाकी/ चारचाकी लहान मोठी अवजड वाहने यांना येणेस बंदी घालण्याच्या मार्गाबाबत तपशील देऊन तशी अधिसूचना निर्गमित होणेस विनंती 
केलेली आहे. त्याअर्थी, मी, नवल किशोर राम , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मोटार वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी 
मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना गृहविभाग क्रमांक एमएव्ही-५८ ९/ सीआर-१०६१/टीआर-२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजीचे पहाटे ३.०० वाजलेपासून ते १९ .०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीसाठी वाहतूक 
मार्ग खालील नमूद केलेप्रमाणे वळविणेचेनिश्चित करीत आहे. 
तुळापूर येथील वाहतूक वळविणेबाबतच्या मार्गाची नावे.- 

( १) आळंदी बाजूकडून मरकळ -तुळापूर - लोणीकंद मार्गे येणारी जड वाहतूक आळंदी गावामधूनच शिक्रापूर किंवा पुणे बाजूकडे वळविण्यात 


यावी. 


( २) लोणीकंद- तुळापूर फाटा येथून आळंदीकडे जाणारी वाहतूक पुणे शहर किंवा शिक्रापूर , चाकण मार्गे वळविण्यात यावी. 

नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २ एप्रिल २०१९ . 


( १ ) 


एच-५५ , भाग एक ( पु.वि.पु .) - १८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


वाचले : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १). 

(२ ) उपकार्यकारी अभियंता , म्हैशाळ पंपगृह विभाग क्रमांक २, वारणाली, विश्रामबाग , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक म्हैपंगृविक्र -२ /प्रशा 

२ / ८८ ९/ २०१९ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( ३ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ मनाई- आदेश/ २०१९ -११५७, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


३ 


१ 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -७ / २०१९.--ज्याअर्थी, उपकार्यकारी अभियंता , म्हैशाळ पंपगृह विभाग क्रमांक २, वारणाली, 
विश्रामबाग , सांगली व पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी म्हैशाळ प्रकल्पाचे नव्याने कार्यान्वित झालेल्या टप्पा क्रमांक ६- अ व ६- ब वरील कालव्याच्या लाभ 
क्षेत्रामध्ये दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सध्या सुरू असलेले आवर्तन यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तथापि आवर्तन चालू असताना 
स्थानिक शेतकऱ्यांकडून कालवा फोडत असलेच्या घटना घडत असून सदर कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला जमणाऱ्या 
जमावामुळे धोका निर्माण होत आहे. तरी सदर म्हैशाळ प्रकल्पाचे नव्याने कार्यान्वित झालेल्या टप्पा क्रमांक ६- अ व ६ -ब या कार्यक्षेत्रात वाचले क्रमांक २ 
व ३ अन्वये कलम १४४ (१) चा बंदी आदेश लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , वि . ना . काळम, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून सांगली 
जिल्ह्यातील म्हैशाळ प्रकल्पाअंतर्गत टप्पा क्रमांक ६- अ व ६- ब , देवनाळ कालवा भाग-१ व भाग -२ कालव्यावरील कार्यक्षेत्रातील बाज , बेळुखी, 
डफळापूर , अंकले , खलाटी, येळदरी ही गावे तसेच बिळूर कालवा भाग -१ व भाग-२, वरील डोर्ली, अंकले , बाज, बेळुखी, डफळापूर या कालव्या 
लगतच्या दोन्ही काठापासून दोन्ही बाजूस २०० मीटर अंतरावर दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ०.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ५ मार्च २०१९ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ (१) लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

( १) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
( २ ) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ . 

वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, २० फेब्रुवारी २०१ ९ . 


वाचले : (१ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) . 
( २) या कार्यालयाकडील आस्थापना शाखा यांचेकडील पत्र जा . क्र . मह - कार्या-१/ आस्था -३ / आरआर -१४०/ १ ९, दिनांक ५ मार्च २०१९ . 

आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-९/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, सांगली व मिरज शहरात दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग- दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०१९ अनुक्रमे खालील हायस्कूल /महाविद्यालयाचे ठिकाणी घेणेत येणार आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उपकेंद्राचे नाव 


१ 


२ 


१ 


२ 

३ 


शिक्षण महर्षी डॉ . बापूजी साळुखे, मिरज -पंढरपूर रोड , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
सिटी हायस्कूल , गावभाग, सांगली. 
कै . ग . रा . पुरोहित कन्या प्रशाला , राजवाडा, सांगली. 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग , विश्रामबाग , सांगली. 
विद्यामंदिर मिर , ब्राम्हणपुरी, मिरज . 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली. 


४ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१७ 


- 


१८ 


२१ 


२४ 


जुबिली गर्ल्स इंग्लिश स्कूल , मिरज . 
न्यू इंग्लिश स्कूल (माध्य. ), मिरज -पंढरपूर रोड, मिरज , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
व्ही . पी. इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट , स्टडी ॲन्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड , वान्लेसवाडी, सांगली. 
संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज , टिळकनगर , वान्लेसवाडी, मिरज . ( Building " C ", Polytechnic Wing). 
डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगलीवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
सांगली 

हायस्कूल सांगली, अमराईजवळ , सांगली. 
१३ 

मोहमदियाँ ऍग्लो उर्दू हायस्कूल , जिल्हा परिषदजवळ, सांगली. 

जवाहर हायस्कूल , मिरज शास्त्री चौक मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
१५ 

गुलाबराव पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी, मिरज . 
१६ 

श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली. 
श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, बस स्थानकजवळ, सांगली. 

कन्या महाविद्यालय , मिरज , पवार बंगल्याजवळ , मिरज . 
१ ९ 

विलिंग्डन कॉलेज , विश्रामबाग, सांगली. 
२० 

राणी सरस्वतीदेवी कन्याशाळा, तानाजी चौक , पेठभाग , सांगली. 

श्रीमती चंपाबेनबालचंद सहा, महिला महाविद्यालय , रतनशीनगर , आमराईजवळ , सांगली, 
२२ 

श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली. 
२३ 

सौ . लक्ष्मीबाई पांडुरंग पाटील विद्यालय , सांगलीवाडी, जिल्हा सांगली. 

जी . ए. हायस्कूल , हरभट रोड , सांगली. 
२५ 

चिंतामणराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली-मिरज रोड , विश्रामबाग , सांगली. 
२६ 

गणपतराव आरवाडे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उत्तर शिवाजीनगर, सांगली. 
२७ 

मातुश्री गंगामा शिवजी कोठारी गुजराती विद्यालय , महावीरनगर , सांगली. 
२८ 

मिरज हायस्कूल मिरज, हायस्कूल रोड, मिरज, 
२ ९ 

आयडीएल इंग्लिश स्कूल , दिंडीवेस , मिरज . 
३० 

आप्पासाहेब बिरनाळे कॉलेज ऑफ फार्मसी, इन्कम टॅक्स ऑफिसजवळ , सांगली. 
३१ 

मिरज महाविद्यालय , मिरज , १ ९ ७/ १/ अ , बुधगावकर मळा, शासकीय दुध डेअरीशेजारी , मिरज . 
३२ 

प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाळा, विश्रामबाग , सांगली. 
३३ 

सौ . के. बी. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली. 
३४ 

श्री . कांतीलाल शहा प्रशाळा, विलिंग्डन कॉलेज परिसर , विश्रामबाग , सांगली. 
३५ 

विश्रामबाग माध्यमिक विद्यालय , वारणाली, सांगली. 
३६ 

एन. एस . सोती लॉ कॉलेज , वखार भाग, सांगली. 
३७ 

सांगली हायस्कूल सांगली व श्री विनोद शिवाजी भोटे आर्टस्, सा . व कॉ. ज्यु . कॉलेज , महावीरनगर, सांगली. 
३८ 

हि . हा . रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल , गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर, सांगली. 
वरील परीक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित 
होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे. 
त्याअर्थी, मी, डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन 

राहून 
नं . १ ते ३८ परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजीचे सकाळी १०.०० ते दुपारी 
२.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कल म १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे . 


, 


वरील अ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


( १) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 


( २) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 


( ३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन, टेलिफोन बुथ,फॅक्स मशीन, ध्वनीक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे. 


( ४) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 


- 


सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक ८ मार्च २०१९ . 


डॉ . अभिजित चौधरी, 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, 


८ 


मार्च 

२०१९ . 


वाचले : ( १) दि मार्केट अॅन्ड फेअर्स अॅक्ट १८६२ चे कलम ५ व ५- अ . 

( २) मे. पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . पणन -५ / कृउबास/निवडणूक/ आ.बा.बं. /प्र. क्र . २५/२०१९/ १३१० , 
दिनांक ३ एप्रिल २०१ ९ . 

आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ एमएजी-१/ आरआर-६६ ९/२०१९.-- ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यातील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ चे मतदान , 
मंगळवार , दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी होणार आहे. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ मतदानाचे दिवशी ज्या शहरात/ गावी जत्रा असल्याने त्या 
ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमाव एकत्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मतदान शांततेत पार पाडणेच्या व सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने सार्वत्रिक 
लोकसभा निवडणूक २०१९ चे मतदान सुस्थितीत पार पाडणेकामी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही यादृष्टीने सदर दिवशी येणाऱ्या 
जत्रा पुढे ढकलने आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी, डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ व २ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असे फर्मावितो 
की, सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ चे मतदान दिवशी भरविणेत येणाऱ्या जत्रा उपरोक्त नमूद केले कारणास्तव पुढे ढकलणेत यावेत . 

सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक १८ एप्रिल २०१९ . 


डॉ . अभिजित चौधरी, 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १८ एप्रिल २०१ ९ . 


वाचले : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१ ). 

( २ ) कार्यकारी अभियंता , म्हैशाळ पंपगृह विभाग क्रमांक २, यांचेकडील पत्र जा. क्र . म्हैपंगृवि -२/ प्रशा-४/ १९ २७/ २०१९ , दिनांक १० एप्रिल 
२०१९ . 

आदेश 


- 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-१४ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ पंपगृह विभाग, क्रमांक २, सांगली 
यांनी सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव व जत या तालुक्यांमध्ये म्हैसाळ प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या लाभक्षेत्रात स्थानिक लोक अडथळे 
निर्माण करून कालवा फोडणे, गेट उचलून पाण्याची चोरी करणे, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे इत्यादी गोष्टी वारंवार करीत असून सदर 
कार्यक्षेत्रात कलम १४४ (१) चा बंदी आदेश लागू करणेबाबत विनंती केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५ 


. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून 

म्हैशाळ 
योजनेच्या जत कालव्यावरील कार्यक्षेत्रातील डोर्ली, हिवरे , धावडवाडी, कुंभारी, बागेवाडी, कंठी, रामपूर, जत , तिप्पेहळी, रेवनाळ, अचकनहल्ली, 
बनाली, अंतराळ वायफळ , निगडी, घोलेश्वर , विळूर कालवा भाग -१ व भाग -२ वरील अंकले , बाज , बेळुखी, डफळापूर व देवनाळ कालवा भाग -१ व 
भाग -२ वरील अंकले, बाज, डफळापूर , खलाटी , मिरवाड , जिरग्याळ, येलदरी, साळमाळगेवाडी व बिलूर व सांगोला वितरिका क्रमांक २ वरील जत 
तालुक्यामधील वायफळ गावामध्ये कालव्यालगतच्या दोन्ही काठापासून २०० मीटर अंतरावर दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजीचे ०.०१ वाजलेपासून ते 
दिनांक ३० जून २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ (१) लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई 
करणेत येत आहे. 


२ 


( १) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे. 


( २) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 


सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 


सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक १८ एप्रिल २०१९ . 


डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १८ एप्रिल २०१९ . 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक २०१९/ डीसीबी/ २/ आरआर/ २२१४ .-- ज्याअर्थी, लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून , त्यानुसार निवडणुकीचे प्रक्रियेस 
दिनांक १० मार्च २०१९ रोजीपासून सुरुवात झाली आहे. भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ साठी दिनांक १० मार्च 
२०१९ पासून आचारसंहिता लागू केलेली आहे. 

ज्याअर्थी, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ अंतर्गत मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील जाहीर कार्यक्रमानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील 
४२ ( अ.जा.), सोलापूर मतदार संघाचे मतदान दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजी असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१९ ही विनाअडथळा व भयमुक्त वातावरणात आणि नि : पक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टिकोनातून सोलापूर जिल्ह्यातील ४२ सोलापूर ( अ.जा. ) 
लोकसभा मतदार संघाचे हद्दीतील पोलीस आयुक्त , सोलापूर शहर यांची हद्द वगळून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दोन दिवस अगोदर व मतदान 
प्रक्रिया झालेनंतर एक दिवस खालील नमूद केलेली कृत्ये करणेस प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता असलेचे माझे निदर्शनास आले आहे. 

त्याअर्थी, मी, डॉ. राजेंद्र ब. भोसले , जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून असा आदेश देतो की , सोलापूर जिल्ह्यातील ४२ ( अ.जा.), सोलापूर लोकसभा मतदार संघाचेहद्दीतील पोलीस 
आयुक्त सोलापूर शहर यांची हद्द वगळून मतदानाचे दिनांक १८ एप्रिल २०१९ च्या दोन दिवस अगोदर म्हणजे दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी 
सायंकाळी ६.०० वाजलेपासून ते मतदान झालेनंतर एक दिवसानंतर म्हणजेदिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजपर्यंत खालील कृती 
करण्यास मनाई करीत आहे. 

( १ ) बेकायदेशीर जमाव जमविणे आणि सार्वजनिक सभा , बैठका घेणे. 
( २) तसेच पाच किंवा 

पाचहून जास्त लोक 

एकत्र 

येणे . 
तथापि , वरील आदेश मतदानाकरिता घरोघरी जाऊन भेटी देण्यासाठी लागू राहणार नाही . सदर आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास , ती 
व्यक्ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही -शिक्क्यानिशी दिला असे . 


डॉ . राजेंद्र ब . भोसले , 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर, ११ एप्रिल २०१९. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


वाचले : (१ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ). 


( २) अपर पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २०१९/ १५६३, दिनांक ७ मार्च २०१९. 


आदेश 


. 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-८ / २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये 
विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 


२ 


ज्या कारणांसाठी कलम ३७ (१) ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे. 


( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 

( १ ) शेतकरी संघटना आंदोलन : सांगली जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झालेले आहेत. त्यापैकी काही साखर 
कारखान्यांच्याकडून गत हंगामात गाळप केलेल्या उसाची बिले अद्याप शेतकऱ्यांना दिली गेली नाहीत. शेतकऱ्यांच्या उसाला हमीभाव मिळावा, प्रलंबित 
उस बिले मिळावीत , याकरिता शेतकरी आग्रही आहेत . उसाला दर मिळावा व एकरकमी एफआरपीची रक्कम तात्काळ मिळावी या मागणीकरिता विविध 
शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने केली जात आहेत . 

( २) ३२ मण सोन्याचेसिंहासन : श्री . संभाजी भिडे ( गुरुजी), संस्थापक अध्यक्ष शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तान , रा. गावभाग , सांगली हे ३२ मण 
सोन्याचेसिंहासन बनविण्याकरिता आग्रही असून त्याकरिता जिल्ह्यात ठिकठिकाणी बैठका घेऊन प्रबोधन करून आवाहन करीत आहेत. 

(३) मराठा आरक्षण : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. परंतु या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात याचिका 
दाखल केली असल्याने, आरक्षणविरोधी भूमिका असणाऱ्या पक्ष, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये व मराठा समाजातील संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वादविवाद 
होण्याची शक्यता आहे. 


( ४) मुस्लीम समाज, धनगर समाज आरक्षण : सकळ मराठा क्रांती मोर्चा आरक्षण आंदोलनापाठोपाठ मुस्लीम व धनगर समाजातर्फेही आरक्षण 
मिळावे या मागणीकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . सांगली जिल्ह्यामध्येही मुस्लीम समाजाच्या व धनगर समाजाच्या विविध संघटना 
यांच्याकडून मोर्चे, धरणे आंदोलने, उपोषण यासारखी विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत. 

( ५) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा : अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी , रत्नागिरी 
नागपूर हायवेकरिता जमीन अधिग्रहित करण्याचे काम थांबवणे, इनाम वर्ग-३ च्या सातबारा पत्रकामधील नोंदीमध्ये कोणताही बदल न करता सदर 
जमिनी वक्फच्या मालमत्ता समजून इनामधारक शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात . या व इतर मागण्यांकरिता मेळावे आयोजित केले जात आहेत. 


( ६ ) विविध आंदोलने : 


( १) मेळावे: आगामी लोकसभा निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने सर्व पक्ष, संघटनांचे मेळावे आयोजित केले जात आहेत . 

( २) राजू शेट्टी, खासदार , संस्थापक , अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच श्री . सदाभाऊ खोत, राज्यमंत्री कृषी व फलोत्पादन , 
पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, संस्थापक, अध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊस दराचे आंदोलनावरून वाद होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


आगामी सण उत्सव .- 


( १) छत्रपती संभाजी राजे बलिदान दिन -वढू बुद्रुक : दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी राज्यात सर्वत्र छ. संभाजीराजे बलिदान दिन मोठ्या 
प्रमाणावर साजरा करण्यात येणार असून सदर दिवशी सांगली जिल्ह्यातील हिंदुत्ववादी संघटनांकडील कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर वढू बुद्रुक , जिल्हा 
पुणे येथे जाणार असून छ . संभाजीराजेयांचे समाधीस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करणार आहेत. 

( २) होळी : दिनांक २० मार्च २०१९ रोजी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होळीचा सण साजरा करण्यात येणार आहे. 


( ३) धूलिवंदन : दिनांक २१ मार्च २०१९ रोजी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धुलिवंदन सण साजरा करण्यात येणार आहे. 

(४) रंगपंचमी : दिनांक २५ मार्च २०१९ रोजी जिल्ह्यात रंगपंचमीचा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणार असून यामध्ये आबालवृद्ध , मुले-मुली, 
तरुण - तरुणी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊन रंगपंचमीचा सण साजरा करतात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


७ 


( ५) यात्रा : जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ग्रामदेवतांच्या यात्रा/ जत्रा, उरूस मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होत आहेत . 

त्याअर्थी. मी , डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन-१९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

( १) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 

( ३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार 
करणे. 

( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 

( ६) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे , फलक, चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 

( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
( ८) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजीचे ०.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २५ मार्च २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 

डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ८ मार्च 

२०१९ . 


वाचा : 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( १ ) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५/ शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमएव्ही -५८ ९/ सीआर-१०६१/ टीआर-२, दिनांक 

२० सप्टेंबर १९९ ०. 
( २ ) मा . प्रभारी अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांजकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ २०१७-३९ ४ ९, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७. 

अधिसूचना 


३ 


क्रमांक पगक / कावि-६०३९/ २०१७ .-- मोटार वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ / शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमएव्ही-५८ ९/ सीआर 
१०६१/टीआरए-२, दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून मी , राजेंद्र मुठे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे असे 
फर्मावितो की , खाली दिलेले मार्ग दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ ( दोन्ही दिवस धरून) या मुदतीत सर्व मोटारीना वापरण्यास 
बंदी घालण्यात येत आहे. तथापि दिंड्यांसोबत येणाऱ्या आवश्यक साहित्याची वाहने आत सोडणेत यावीत. 


( १) पुणे - आळंदी रस्ता, (२ ) चाकण - आळंदी, ( ३) वडगाव घेनंद ते आळंदी, (४) मरकळ ते आळंदी. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ६ नोव्हेंबर २०१७. 


६ 


राजपत्र . 


संदर्भ : (१ ) भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील दिनांक २३ जून २००५ चे 

( २) क्रिमिनल रिट याचिका क्रमांक २११०/१४ मधील सरकारी अभियोक्ता, मा . उच्च न्यायालय ( अ.शा.), मुंबई यांचेक्रमांक २३१७/२०१६, 

दिनांक ५ मे २०१६ . 
( ३) मा . कक्ष अधिकारी, गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक याचिका -५१४/ प्र. क्र . ५३/पोल -१४, दिानंक २६ मे २०१६. 
( ४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक न्यावि /क्रि.रि.या. / को.म./ 

२०१६/५५३८ , दिनांक २ जून २०१६ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


( ५ ) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक पगम / कावि-१८६३/ २०१६, दिनांक ३० जुलै २०१६ . 
( ६ ) आपलेकडील वायरलेस मेसेज क्रमांक RTG/ No. 8064/2017 , dated 30th September 2017 . 
( ७) मा . राज्य मानवी हक्क आयोग यांचेकडील नोटीस नंबर D.B./C.D . Case No. 185/2017/2248, दि . 13 October 2017 . 


१ 


क्रमांक पगम/एसआर-१८ / २०१७.-- उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भ क्रमांक १ मे ४ चे अवलोकन व्हावे. संदर्भीय पत्रांमधील तरतुदी विचारात घेता 
मृत व्यक्तींची/ मृत बंद्यांची चौकशी मा . न्यायदंडाधिकारी यांचेकडून होणे आवश्यक असलेने बंदी क्रमांक सी -१७६ ९ ८ , ग्यानदेव ऊर्फ ग्यानेश्वर जगन्नाथ 
सोनावणे, वय ५७ यांचे प्रकरण परस्पर मा . प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ यांचेकडे पाठविणेत यावे व प्रत माहितीस्तव या कार्यालयास सादर करावी. 

तसेच यापुढील मृत व्यक्तींची/ मृत बंद्यांची प्रकरणे परस्पर मा . प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१ यांचेकडे पाठवून प्रत या कार्यालयास सादर 
करावी. 


राजेंद्र मुठे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १३ नोव्हेंबर २०१७. 


वाचा : ( १) पोलीस अधीक्षक, पुणे, ग्रामीण पुणे यांचेकडील जा. क्र . दविक/ भाडेकरूची माहिती/३७/ २०१९, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 

आदेश 


. 


क्रमांक पगक/ कावि -९ ३१ / २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
नगरपालिका, ग्रामपंचायत कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे / दुकाने /फ्लॅट तसेच फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ 
अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे, पोट- भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत 
कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत . नमूद आदेशाची मुदत ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी 
संपत आहे . 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली , लोणीकाळभोर, लोणीकंद, चाकण , खेड , शिक्रापूर, 
आळंदी, तळेगाव - दाभाडे, राजगड , पौड, लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, शिरूर , रांजणगाव व ज्या - ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती व फार्म 
हाउस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन भाड्याने घरे / दुकाने/फ्लॅट 
घेऊन राहत आहेत . परंतु यांचेबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा 
गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूची संपूर्ण माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे 
आवश्यक ठरते, जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल. 

दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉबस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक ९ मे २०१५ रोजी 
तळेगाव- दाभाडेयेथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व मओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. या घटनांचाविचार करता 
भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची माहिती पोलीस स्टेशनला असणे 
आवश्यक आहे . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने/ 
फ्लॅट तसेच फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे , पोट - भाडेकरू ठेवणेकिंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूची माहिती स्थानिक 
पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात. दहशतवादी 
कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची संपूर्ण माहिती 
घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , अशी माझी खात्री पटली आहे. 
यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 

घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता , मूळ पत्ता , दोन फोटो, त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे नाव व 
पत्ता, घरभाडे करारनामा , ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक करणेत येत 
आहे. सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


or 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. प्रस्तुतचा आदेश दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील. 


डॉ . जयश्री कटारे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ८ फेब्रुवारी २०१९ . 


वाचा : (१ ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / जुनी वाहने/ खरेदी- विक्री/ २०१९ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ . 

( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पगक/ कावि - ९ ३० / २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात 
नगरपालिका, ग्रामपंचायत , कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणारे 
वाहनांबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
निर्गमित झाले आहेत . नमूद आदेशाची मुदत ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संपत आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त करणारे दुकानातून असा व्यवसाय 
करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे . पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये सातारा 
जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायकलीचा वापर करण्यात आलेला होता . अलीकडे होत असलेल्या अनेक दशहतवादी कारवायांमध्येसुद्धा चोरीच्या 
मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या मोटारसायकली व 
इतर लहान - मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. 


पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार 
मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत . परंतु याबाबत खरेदी- विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची खरेदी- विक्री 
होण्याची दाट शक्यता असते. खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत आहे. यामुळे पोलीस 
स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील जुनी वाहने खरेदी -विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती (वाहन 
क्रमांक, इंजिन चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव , मूळ गावचा व सध्या राहत असलेले ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्र, वाहनांचे 
आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक व ओळखपत्र इत्यादी) दर ७ 
दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती 
केलेली आहे . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी -विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ. जयश्री कटारे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश 
पारित करीत आहे. 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. प्रस्तुतचा आदेश दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील . 


डॉ . जयश्री कटारे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


पुणे , ८ फेब्रुवारी २०१९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


वाचा : ( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील जा . क्र . दविक / ड्रोन माहिती/९ ३/ २०१९ , दिनांक २८ 

मार्च 

२०१९ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि-१५८८/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण, पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्वमाहिती 
संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे संदर्भीय आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची मुदत ३ एप्रिल २०१९ रोजी संपत आहे. 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे . यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री . संत ज्ञानेश्वर माऊली पालखी सोहळादरम्यान खाजगी 
कंपनीकडून छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेराचा अनधिकृत वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही पूर्वमाहिती देण्यात आलेली 
नव्हती. पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ , राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा समावेश असतो अशा 
ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे 
संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्वमाहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून 
त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल . 

तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करणार 
असल्यास त्याची पूर्वमाहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सूचनांनुसार तसेच गोपनीय 
माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता असलेबाबत 
कळविण्यात आलेले आहे. याकरिता ड्रोन कॅमेराचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्वमाहिती स्थानिक पोलीस 
स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटसून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती 
खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून , 

डॉ . जयश्री कटारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे यांनी 
त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेराचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्वमाहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी कळवून 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


- 


सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती न 
दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. प्रस्तुतचा आदेश दिनांक ४ एप्रिल २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अमलात राहील . 

डॉ . जयश्री कटारे , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे, २ एप्रिल २०१९ . 


वाचा : 


- 


( १ ) मा . अनिता करवल , भा.प्र.से., अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यांचेकडील अ.शा. पत्र नंबर CBSE/SECRET/ 2019 , दिनांक 

३० जानेवारी २०१९. 
( २) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सातारा जिल्हा परिषद , सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्र . शिक्षण /माध्य -६ / दक्षता समिती/ २०१९/ २९ ५/१९ , 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


११ 


( ३ ) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षाबाबत दक्षता समितीची बैठक , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ . 

( ४ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 

आदेश 


- 


१ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२ / एसआर -६ / २०१८.-- ज्याअर्थी, मा . अनिता करवल, भा.प्र.से. , अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यांचेकडील अ.शा. 
पत्र नंबर CBSE/SECRET / 2019 , दिनांक ३० जानेवारी २०१९ व शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक), सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांचेकडील पत्र जा . 
क्र . शिक्षण /माध्य -६ / दक्षता समिती/ २०१९/२९ ५/ १९, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यांनी इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षा 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ४ एप्रिल २०१ ९ या कालावधीत आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ यांनी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इ. 
१२ वी) दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २० मार्च २०१९ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १० वी), दिनांक १ मार्च २०१९ ते दिनांक २२ 
मार्च २०१९ या कालावधीत आयोजित करणेत आली असून सदर कालावधीत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश जारी 
करणेबाबत विनंती केली आहे. परीक्षा कालावधीत असामाजिक प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होऊन बेकायदेशीररीत्या गोंधळ व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
असते. पेपर चालू असताना विद्यार्थ्यांना बाहेरील लोकांच्याकडून कॉपी पुरविण्याचे प्रकार होतात . तसेच परीक्षाकेंद्राभोवती बाहेरील लोकांनी गोंधळ 
केल्याने विद्यार्थ्यांचे मन विचलित होण्याची शक्यता असते . तसेच शाळेच्या परिसरात बाहेरील झेरॉक्स सेंटरवरून कॉपीच्या स्वरूपात झेरॉक्स करून 

करणेत येऊ नयेम्हणून परीक्षा केंद्राच्या परिसरापासून १०० मीटरपर्यंतची एस.टी.डी. बुथ, फॅक्स मशिन, झेरॉक्स केंद्रे बंद करणे 
आवश्यक आहे. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रावर परीक्षा सुरळीतपणे पार पडावी तसेच परीक्षा केंद्राच्या 
परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे 
अशी माझी खात्री झाली आहे. 


विद्यार्थ्यांना पुरवठा 


चे 


त्याअर्थी, मी, सचिन बारवकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यांनी आयोजित केलेल्या १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्रावर दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ यांनी आयोजित केलेल्या सातारा 
जिल्ह्यातील इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचे परीक्षा केंद्रावर दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २० मार्च 
२०१ ९ २४.०० वाजेपर्यंत व इयत्ता १० वी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा दिनांक १ मार्च २०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २२ मार्च२०१ ९ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्राचे परिसरात व त्या भोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा 
अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना प्रवेश करणेसाठी या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच परीक्षेचे कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या 
परिसरापासून १०० मीटरपर्यंतची एस.टी.डी. बुथ , झेरॉक्स सेंटर, फॅक्स मशिन चालू ठेवण्यास याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यांनी आयोजित केलेल्या १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्रावर दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ ००.०० 
वाजलेपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ यांनी आयोजित केलेल्या इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षांचे परीक्षाकेंद्रावर दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक 

वाजलेपासून ते दिनांक २० मार्च२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत व इयत्ता १० वी 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा दिनांक १ मार्च २०१८ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २२ मार्च २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


चे 


सचिन बारवकर , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १८ फेब्रुवारी २०१९ . 


वाचा : (१ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा, आस्थापना शाखा यांचेकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक मह/ २/ आस्था/ ४/ कावि-१८३/ १ ९, दिनांक 

२ फेब्रुवारी २०१९ . 
( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२ / एसआर-५/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक मह/ २/ आस्था/ ४ कावि-१८३/१९ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मा . कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक एसएसपी/ ५१९/ सीआर-५७/ २०१८ /तीन , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये राज्य सेवा 
( पूर्व) परीक्षा-२०१९ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा/महाविद्यालयांमध्ये खालील नमूद ३९ उपकेंद्रांवर सकाळी १०.०० ते 
दुपारी १२.०० ( सकाळ सत्र) व दुपारी ३.०० ते सायंकाळी ५.०० ( दुपार सत्र) या वेळेत घेण्यात येणार आहे . 


" 


- 


- 


(१) अभयसिंह राजे भोसले, इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, शाहूनगर , शेंद्रे , सातारा , (२) आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल, कॅम्प, सातारा, ( ३) 
शासकीय तंत्रनिकेतन , विद्यानगर, कराड, तालुका कराड, जिल्हा सातारा, (४) लालबहादूर शास्त्री कॉलेज, १७ मल्हारपेठ, सातारा , (५) सरस्वती 
विद्यालय, कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा, (६) यशोदा टेक्निकल कॅम्पस्, फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरिंग , राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ जवळ , 
वाढे फाटा , सातारा, (७) अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ , सातारा , ( ८ ) अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पानमळे, पो . वर्ये, तालुका व 
जिल्हा सातारा, (९) द्रविड हायस्कूल , सोनगिरवाडी, तालुका वाई, जिल्हा सातारा, ( १०) कन्याशाळा, १५५ अ/ ब, भवानी पेठ, सातारा, (११) कन्या 
शाळा, महर्षी कर्वे रोड, मधली आळी, वाई, तालुका वाई , जिल्हा सातारा, ( १२) न्यु इंग्लिश स्कूल, सोमवार पेठ, सातारा भाग - अ, ( १३) न्यु इंग्लिश 
स्कूल , सोमवार पेठ, सातारा भाग- ब, ( १४) सदगुरू गाडगे महाराज कॉलेज , विद्यानगर, कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा, ( १५ ) सदगुरू 
गाडगे महाराज कॉलेज , विद्यानगर, कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा भाग -ब , (१६) सेठ रामबिलास किसनलाल लाहोटी कन्या प्रशाला , 
मंगळवार पेठ, कराड, तालुका कराड , जिल्हा सातारा, ( १७ ) टिळक हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज , मंगळवार पेठ , कराड , तालुका कराड , जिल्हा 
सातारा, ( १८ ) यशवंत हायस्कूल , कराड, तालुका कराड, जिल्हा सातारा, (१९) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, सदर बझार , कॅम्प , 
सातारा भाग- अ, ( २० ) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सदरबझार कॅम्प, सातारा भाग-ब, ( २१) दि मॉडर्न इंग्लिश स्कूल , कोरेगाव, 
तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा, ( २२ ) यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स, विद्यानगर , कराड, तालुका कराड , जिल्हा सातारा, ( २३ ) डी . पी . 
भोसले कॉलेज , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा भाग- अ , (२४) डी. पी . भोसले कॉलेज , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा भाग- ब, ( २५ ) धनंजयराव गाडगीळ कॉमर्स कॉलेज, सदरबझार कॅम्प, सातारा , (२६) किसन वीर महाविद्यालय, वाई , तालुका वाई , 
जिल्हा सातारा भाग - अ, (२७) किसन वीर महाविद्यालय, वाई, तालुका वाई, जिल्हा सातारा भाग- ब, (२८) कर्मवीर भाऊराव पाटील पॉलिटेक्निक, 
पानमळेवाडी, पो. वर्ये, तालुका जिल्हा सातारा , (२९) श्री. भवानी विद्यामंदिर अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, १७, मल्हार पेठ, सातारा , ( ३० ) तर्कतीर्थ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी विद्यालय वाई, तालुका वाई , जिल्हा सातारा , ( ३१ ) विठामाता विद्यालय अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, बुधवार पेठ , कराड , तालुका 
कराड, जिल्हा सातारा, (३२) भारत विद्यामंदिर संभाजीनगर , कोडोली, एम.आय.डी.सी. , सातारा, (३३) सातारा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अॅण्ड 
मॅनेजमेंट लिंब , तालुका, जिल्हा सातारा, ( ३४ ) श्री . शिवाजी विद्यालय, बुधवार पेठ , कराड , तालुका कराड, जिल्हा सातारा , (३५) महर्षीशिंदे 
विद्यामंदिर अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज , रविवार पेठ , वाई, जिल्हा सातारा , (३६) कला व वाणिज्य महाविद्यालय , ११७ अ/ १, २, ३, कोटेश्वर मैदानसमोर , 
शुक्रवार पेठ , सातारा, ( ३७ ) कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, आरटीओ ऑफिसजवळ, सदरबझार , सातारा, (३८) श्रीपतराव 
पाटील हायस्कूल अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज करंजेपेठ , सातारा, ( ३९) छत्रपती शिवाजी कॉलेज , सदरबझार ,कॅम्प, सातारा या केंद्रावर घेण्यात येणार 
आहे आणि , 


, 


- 


ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षाकेंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे, 
अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , सचिन बारवकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ७.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद 

केलेल्या 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१८ परीक्षेसाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा/विद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / एस . टी . डी . बुथ/ आय.एस.डी. बुथ /फॅक्स केंद्रावर 
मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर, रेडिओ, कॅल्क्युलेटर, लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच 
परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे. 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 97 9889 


१३ 


सदरचा आदेश दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ७.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


सचिन बारवकर , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा , ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


BY DISTRICT DEPUTY REGISTRAR 

(See Rule No. 5 ) 

License No. 1 
LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 
License No. WHA/ PNAG /MKT/2711 of 2018-2019 .- License is Granted to Babalal Kakade Nira 
Canal Societies Co -Op . Purchase and Sale Union Ltd., Baramati, taluka Baramati, district Pune. 
(hereinafter referred to as the licensee ) on the payment of a fee of Rs. 850 /- for conduct business of 
warehouseman in the ware house (s ) situated at Baramati, taluka Baramati, distirct Pune referred to as 
warehouse (s ) subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act, 1959 the Bombay Warehouse 
Rules, 1960 and on the following conditions namely. 

1. This License shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2019 . 
2. Licensee shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 

Warehouses . 
3. The License shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 

all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ), Foodstuffs and including 
Oils , Seeds , Gul, Sugar, Vegetables Oil, Cattle foods including Oil cakes and other concen 
trates, Seeds, Manures, Fertilizers, Agricultural implements, Cement, Paper, Iron and Steel 
(Metal and Structures ), Textile and Insectides , Fungicides and weedicide, Drugs and Medicine , 
Tobacco , Cigarettes, Paints , Glass containers , Glass Articles, Raw material for manufacture 
of glass articles and packing material, Detergents, Sops, Talcum Powder, Whiting agnest 
Cosmetics . Medicines , Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares , Household goods, Tractors , Agricultural equipments Engineering 

equipments and Beverages etc. 
4. This License shall not be transferable . 
5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 

Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority. 
6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 

8 of the Bombay Warehouse Act, 1959. 
7. In the event of revocation or suspension of this License , the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


Date of Renewal 


Period for which License issued 


Signature of the Authority 


8th October 2018 


8th October 2018 to 30th September 2019 


ANAND A. KATKE , 

District Deputy Registrar, 
Co -operative Societies , Pune (Rural). 


Pune, 8th October 2018 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


( See Rule No. 5 ) 

License No. 2 
LICENSE FOR CARRYING OF THE BUSINESS OF WAREHOUSING 
License No. WHA /PNAG /MKT /2685 of 2018-2019 . - License is Granted to Babalal Kakade Nira 
Canal Societies Co-Op . Purchase and Sale Union Ltd., Baramati, taluka Baramati, district Pune . 
(hereinafter referred to as the licensee ) on the payment of a fee of Rs. 800 /- for conduct business of 
warehouseman in the warehouse ( s) situated at Jolochi, taluka Baramati, distirct Pune referred to as 
warehouse (s ) subject to the provisions of the Bombay Warehouse Act, 1959 the Bombay Warehouse 
Rules, 1960 and on the following conditions namely 

1. This Licensee shall be valid up to and inclusive of the 30th September 2019 . 
2. License shall not carry on the business or a warehouseman at any place other than the said 

Warehouses . 
3. The Licensee shall carry on the after said business for the storage of the following goods the 

all Agricultural and Trival produce i.e. Cotton (Ginned and Unginned ) , Foodstuffs and including 
Oils , Seeds, Gul, Sugar , Vegetables Oil, Cattle foods including Oil cakes and other concen 
trates, Seeds, Manures, Fertilizers, Agricultural implements , Cement, Paper, Iron and Steel 
(Metal and Structures ), Textile and Insectides , Fungicides and weedicide , Drugs and Medicine, 
Tobacco , Cigarettes, Paints , Glass containers , Glass Articles , Raw material for manufacture 
of glass articles and packing material, Detergents , Sops , Talcum Powder , Whiting agest 
Cosmetics. Medicines , Non perishable food products , Electric / Electronic raw materials , 
Components and spares, Household goods, Tractors, Agricultural equipments Engineering 

equipments and Beverages etc. 
4. This License shall not be transferable . 
5. No correction or alteration in the schedule of the charge maintained under rule 17 of the 

Bombay Warehouse Rule , 1960 shall be valid unless approved by the prescribed authority . 
6. This License shall be liable to revoke or suspend in accordance with the provisions of Section 

8 of the Bombay Warehouse Act, 1959. 
7. In the event of revocation or suspension of this License , the License shall surrender it to the 

prescribed authorities alongwith all the Warehouse receipts in his possession . 


Date of Renewal 


Period for which License issued 


Signature of the Authority 


8th October 2018 


8th October 2018 to 30th September 2019 


ANAND A. KATKE , 

District Deputy Registrar, 
Co -operative Societies , Pune (Rural). 


Pune , 8th October 2018 . 


पोलीस सहआयुक्त यांजकडून 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १ ९ ७३ चे कलम १४४. 


आदेश 


क्रमांक पोसआ/ ३१५५ /२०१९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे. निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांनी सदर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता दिनांक १० मार्च २०१९ पासून लागू केली आहे. शिरूर 
लोकसभा मतदारसंघात दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ३६-शिरूर लोकसभा मतदार 
संघात ( १ विधानसभा मतदार संघ) समावेश आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४/ आय.एन.एस.टी. / २००७/ पी.एल.एन. -१, दिनांक ८ जानेवारी २००७ अन्वये 
प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या मतदारसंघाचे मतदार नसतील तर त्या 
मतदारसंघात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी , सार्जनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचूनये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नयेयासाठी 
सर्व राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींस ते ज्या लोकसभा मतदार संघाचे मतदार नाहीत , त्या लोकसभा 
मतदारसंघात थांबणेस / वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे . अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी, शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर , पुणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , शिरूर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२७ एप्रिल २०१९ चे १८.०० वाजलेपासून ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

( १) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ते ज्या लोकसभा मतदारसंघाचे मतदार नाहीत, त्या मतदारसंघात 
थांबणेस/ वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

वरील आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे . 

शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे शहर , पुणे. 


पुणे शहर , १२ एप्रिल २०१ ९. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १९ ७३ चे कलम १४४. 


आदेश 


. 


क्रमांक पोसआ / ३१५६ /२०१९.– ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे. निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी सदर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता दिनांक १० मार्च २०१९ पासून लागू केली आहे . 

३४- पुणे 
व ३५- बारामती या लोकसभा मतदार संघात दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ३४ - पुणे 
लोकसभा मतदारसंघात (६ विधानसभा मतदारसंघ), ३५ बारामती लोकसभा मतदारसंघात ( ३ विधानसभा मतदारसंघ) समावेश आहे. 

निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४/ आय.एन.एस.टी. /२००७/ पी.एल.एन.- १, दिनांक ८ जानेवारी २००७ अन्वये 
प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्तींवर जर ते त्या मतदारसंघाचे मतदार नसतील तर त्या 
मतदारसंघात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी , सार्जनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींस ते ज्या लोकसभा मतदारसंघाचे मतदार नाहीत, त्या लोकसभा 
मतदारसंघात थांबणेस /वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे जरुरीचे आहे . अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर , पुणे मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की, पुणे, बारामती लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २१ एप्रिल २०१ ९ चे १८.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ चे २४.०० वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

( १) सर्व राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ते ज्या लोकसभा मतदारसंघाचे मतदार नाहीत , त्या मतदार संघात 
थांबणेस/ वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 

वरील आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे . 

शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे शहर, पुणे. 


पुणे शहर , १२ एप्रिल २०१९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


आदेश 


- 


क्रमांक पोसआ /३१५७ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे . निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांनी सदर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता दिनांक १० मार्च २०१९ पासून लागू केली आहे. शिरूर 
लोकसभा मतदारसंघात दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे . पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शिरूर लोकसभा मतदारसंघात 
एका विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. 

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ७१ मतदान केंद्रावर ( इमारत) व ४४१ बुथवर दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. 
मतदान सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान 
केंद्रांच्या परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर 
मतदान केंद्राचे १०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ७१ मतदान केंद्र ( इमारत) 
व ४४१ बुथवर १०० मीटर परिसरात दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात 
येत आहे. 

( १) ७१ मतदान केंद्रांचे (इमारतीचे) १०० मीटर परिसराचे आतील सर्वव्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरन्ट, टपऱ्या , ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व 
आस्थापना बंद ठेवावेत . 


वरील आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ रोजी दिला आहे. 


शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे शहर , पुणे . 


पुणे शहर , १२ एप्रिल २०१९ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४. 


आदेश 


क्रमांक पोसआ / ३१५८ / २०१९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे. निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी सदर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता दिनांक १० मार्च २०१९ पासून लागू केली आहे. पुणे, 
बारामती या लोकसभा मतदारसंघात दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ३४ -पुणे लोकसभा 
मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदार संघ व ३५ बारामती लोकसभा मतदारसंघात तीन विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे. 

पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात ४५२ मतदान केंद्रावर ( इमारत ) व २५० ९ बुथवर दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजी मतदान होणार आहे . 
मतदान सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी सदर मतदान 
केंद्रांच्या परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर 
मतदान केंद्राचे १०० मीटर परिसरात निर्बध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील ४५२ मतदान केंद्र 
(इमारत ) व २५० ९ बुथवर १०० मीटर परिसरात दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश 
देण्यात येत आहे . 

( १) ४५२ मतदान केंद्रांचे( इमारतीचे) १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरन्ट , टपऱ्या , ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) 
सर्व आस्थापना बंद ठेवावेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


वरील आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. 


शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त, 


पुणे शहर , पुणे. 


पुणे शहर , १२ एप्रिल २०१ ९. 


उपायुक्त ( महसूल ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक मह -१/ आस्था -१ (ई)/कावि-९७५२/२०१९.-लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील अव्वल कारकून पदावरील पदोन्नतीसाठीचे महाराष्ट्र महसूल 
अर्हता परीक्षा नियम १९९९ व तलाठी संवर्गातून मंडल अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीचे महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा नियम , १९९ ८ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, प्रताप जाधव , विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे विभागातील लिपिक -टंकलेखक व तलाठी कर्मचाऱ्यांच्याकरिता 
ऑक्टोबर २०१८ ची परीक्षा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत घेण्यात आली आहे . सदर परीक्षेमध्ये खालील 
उमेदवारांना प्रथम संधीमध्ये सर्व विषयांमध्ये ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण प्राप्त झालेने उक्त नियमानुसार उत्तीर्ण झाल्याचे जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 


जिल्हा 


कर्मचाऱ्याचेनाव 


बैठक 


संवर्ग 


मिळालेले 


७० टक्के किंवा 


गुण 
क्रमांक 


क्रमांक 


त्यापेक्षा जास्त गुण 


एकूण 
गुण 


मिळालेले विषय 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


१ 


सोलापूर 


श्री . कोळेकर रेवणसिद्ध गणपती 


१६ 


लिपिक 


४६६ 


पेपर क्र . १ , २ व ३ 


सोलापूर 


श्री . नष्टे रविराज शरद 


२१ 


लिपिक 


४६१ 


पेपर क्र . १, २ , ३ व ५ 


२ 

३ 


सातारा 


श्री . भोसले मालोजी अंकुश 


१ ९ 


तलाठी 


४४६ 


पेपर क्र . १ व ७ 


४ 


सातारा 


१४ 


लिपिक 


४४६ 


पेपर क्र . १ व ५ 


श्री . विरकर गुलाबराव भागवत 
श्री . फाजगे संदिप नारायण 


५ 


सातारा 


२२ 


तलाठी 


४४३ 


पेपर क्र . १ , ४ व ५ 


६ 


श्री . वरगंटी यलप्पा गोविंद 


३४ 


लिपिक 


४४१ 


पेपर क्र . ३ व ४ 


७ 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


श्री . खाडे चंद्रकांत पंडीत 


१५ 


लिपिक 


४३६ 


पेपर क्र . १ व ३ 


८ 


२६ 


लिपिक 


४२९ 


श्री . शिंदे सोमनाथ नंदकुमार 
श्रीमती पाटील सविता सुभाष 


or 


सातारा 


३ ९ 


तलाठी 


४२६ 


पेपर क्र . ४ व ५ 


१० 


सोलापूर 


श्री . जाधवर रामराजा श्रीरंग 


११ 


लिपिक 


४२६ 


पेपर क्र . २ 


११ 


सातारा 


श्री . भूरकाडे अमोल दिलीप 


२० 


तलाठी 


४२४ 


पेपर क्र . १ व ४ 


१२ 


श्री . मोगल लक्ष्मण जगन्नाथ 


६६ 


तलाठी 


४१५ 


१३ 


१० 


लिपिक 


४१० 


पेपर क्र . ३ 


सोलापूर 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
सोलापूर 


श्रीमती जाधव सुकेशनी धोंडीराम 
श्री . प्रवीण भोसले 


१४ 


२ 


लिपिक 


४१० 


पेपर क्र . ४ 


१५ 


श्री . लखात संतोष चंदर 


१८ 


लिपिक 


४०१ 


उपरोक्त उमेदवारांना ७० टक्के किंवा अधिक गुण मिळविलेल्या विषयांचे क्रमांक संबंधित उमेदवारांच्या नावामध्ये स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये नमूद 
करण्यात आले आहेत . त्यांचा या विशेष गुणवत्तेची नोंद त्यांच्या गोपनिय अहवालात घेण्यात यावी. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 

८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


पूर्वी परीक्षेतील काही विषयात सूटीचा फायदा घेऊन दुसऱ्या किंवा त्या पुढील संधी घेऊन परीक्षेस बसलेले खालील उमेदवार उत्तीर्ण झाले 


आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचायाचे नाव 


संवर्ग 


जिल्हा 


जिल्ह्याचा 
बैठक क्रमांक 


या परीक्षेसह घेतलेली 

संधी 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


१ 


श्रीमती आंधळे रोहिणी पंढरीनाथ 


लिपिक 


पुणे 


२ 


श्री . लोंढे उत्तम श्रीधर 


१३ 


लिपिक 


पुणे 


३ 


२ 

३ 


श्री . शेख अफरीन सलीम 


१७ 


लिपिक 


२ 

२ 


४ 


२७ 


तलाठी 


श्रीमती बोराडे मीरा भाऊसाहेब 
श्रीमती बच्छाव दिपीका केशव 


२ ९ 


तलाठी 


२ 


५ 

६ 


श्री . बाठे कैलास एकनाथ 


३० 


तलाठी 


२ 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


७ 


श्रीमती हिरवे धनश्री प्रकाश 


४५ 


तलाठी 


२ 


८ 


श्री . जाधव अविनाश केवलसिंग 


४ ९ 


तलाठी 


or 


श्री . खोसे शिवाजी मोहनराव 


५८ 


तलाठी 


२ 
२ 

२ 


१० 


श्री . कडेकर अमोल अशोकराव 


५ ९ 


तलाठी 


११ 


६१ 


तलाठी 


पुणे 


२ 


१२ 


६४ 


तलाठी 


पुणे 


२ 


१३ 


श्री . कपले दिनेश वासूदेव 
श्री . खैरे भानुदास पांडुरंग 
श्री . पवार मधुकर विनायक 
श्री . पंडीत भालचंद्र तुकाराम 
श्री . पारवे गजानन नारायण 


६६ 


तलाठी 


पुणे 


१४ 


७१ 


तलाठी 


पुणे 
पुणे 


२ 
२ 
२ 

२ 


१५ 


७२ 


तलाठी 


१६ 


श्रीमती पवार उज्वला जनार्दन 


७४ 


तलाठी 


पुणे 


१७ 


श्रीमती पवार मनिषा सर्जेराव 


७५ 


तलाठी 


पुणे 


२ 


१८ 


८१ 


तलाठी 


पुणे 


श्री . मुदगळे विश्वनाथ माधवराव 
श्री . भंडारे महेश्वर 


१ ९ 


लिपिक 


सातारा 


२० 


श्रीमती चोरट शुभांगी प्रकाश 


२ 
४ 
१० 


लिपिक 


सातारा 


२ 
३ 
३ 
३ 
२ 

३ 


२१ 


श्री . फाटक अस्मित संजय 


लिपिक 


सातारा 


२२ 


११ 


लिपिक 


सातारा 


२३ 


श्री . फुके प्रविण धर्मराज 
श्री . पोळ तुषार बजरंग 
श्री . इंगवले प्रशांत यशवंत 


१२ 


लिपिक 


सातारा 


30 


२४ 


तलाठी 


सातारा 


२ 


२५ 


श्रीमती जाधव प्रियंका प्रभाकर 


२५ 


तलाठी 


सातारा 


२ 

३ 


२६ 


२८ 


तलाठी 


सातारा 


२७ 


३१ 


तलाठी 


सातारा 


४ 


श्रीमती कांबळे राखी ज्ञानदेव 
श्री . कुंभार संदिप रामचंद्र 
श्री . नाळे राहुल विष्णू 
श्रीमती राठोड ज्योती शंकरराव 


२८ 


३६ 


तलाठी 


सातारा 


२ ९ 


४२ 


तलाठी 


सातारा 


३० 


श्रीमती शिर्के स्मिता विजय 


४६ 


तलाठी 


सातारा 


३ 
२ 
३ 
३ 

३ 


३१ 


श्रीमती गोरले पियंका गजानन 


लिपिक 


सांगली 


३ 

४ 


३२ 


श्री . 


गुरव 


सचिन जगन्नाथ 


लिपिक 


सांगली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


& 


३३ 


श्री . प्रशांत भास्कर जडे 


७ 


लिपिक 


सांगली 


विशेष दुसरी 


३४ 


श्री . केसरे सागर दत्ता 


९ 


लिपिक 


सांगली 


३ 

५ 


३५ 


श्री . रमेश भीमराव काळे 


१० 


लिपिक 


सांगली 


३६ 


श्री . विक्रम मारुती काटे 


११ 


लिपिक 


सांगली 


५ 


३७ 


श्रीमती खिलारी सारिका विलास 


१२ 


लिपिक 


सांगली 


२ 


३८ 


श्री . पाटील अरविंद रघुनाथ 


१ ९ 


लिपिक 


सांगली 


३ ९ 


२२ 


तलाठी 


सांगली 


श्रीमती आंबेकरी नूरजहाँ सिकंदर 
श्रीमती भोसले अलका आप्पासाहेब 


३ 
३ 

२ 


४० 


२३ 


तलाठी 


सांगली 


४१ 


श्रीमती जंगम शर्मिला महादेव 


२५ 


तलाठी 


सांगली 


२ 


४२ 


३२ 


तलाठी 


सांगली 


२ 


श्रीमती शिकलगार अंजुम तय्यब 
श्री . साठे प्रमोद लक्ष्मण 


४३ 


३५ 


तलाठी 


सांगली 


२ 


४४ 


श्रीमती वाव्हळ रोहिणी प्रशांत 


३ ९ 


तलाठी 


सांगली 


४५ 


श्री . आदेलवार साईनाथ गणपत 


१ 


लिपिक 


२ 
२ 
३ 

२ 


४६ 


श्री . देवकांबळे विजय शिवाजी 


४ 


लिपिक 


४७ 


५ 


लिपिक 


४८ 


६ 


लिपिक 


२ 


४ ९ 


श्रीमती धादवड ( चपटे ) पी . व्ही . 
श्री . गायकवाड बॉबी दिगंबर 
श्री . घुसिंगे मंगलसिंग फकिरचंद 
श्री . जुनघरे रविंद्र शंकर 
श्री . कांबळे ज्ञानेश्वर श्रीमंत 


९ 


लिपिक 


२ 


५० 


१२ 


लिपिक 


२ 


५१ 


१४ 


लिपिक 


२ 


५२ 


श्रीमती कोल्हे एस . एस. 


१७ 


लिपिक 


५३ 


श्री . मोहिते किशोर भगवान 


१ ९ 


लिपिक 


३ 
२ 
३ 

२ 


५४ 


२० 


लिपिक 


श्री . मुजावर एफ . एच. 
श्री . राचमाले केतन देविदास 


५५ 


२२ 


लिपिक 


५६ 


श्री . रुणवाल संजय भीमराव 


२३ 


लिपिक 


२ 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 


५७ 


२४ 


लिपिक 


५८ 


२५ 


लिपिक 


२ 
३ 

२ 


५ ९ 


२८ 


लिपिक 


६० 


३१ 


लिपिक 


२ 


श्री .शिंदे राहुल भारत 
श्री .शिंदे राजू रामदास 
श्री . सोनवणे सुधिर तानाजी 
श्री . वायदंडे राहुल पांडुरंग 
श्री . वाकुडे सुहास विठ्ठलराव 
श्री . अल्लेवार अतुल शंकरराव 
श्री . बागल अनिल मच्छिद्र 
श्रीमती बारंगळे प्रमिला विक्रम 


६१ 


३२ 


लिपिक 


२ 


६२ 


३५ 


तलाठी 


२ 


६३ 


३६ 


तलाठी 


२ 


६४ 


३७ 


तलाठी 


२ 

२ 


६५ 


श्री . भंडारे सतिश रामचंद्र 


३८ 


तलाठी 


६६ 


श्री . भोसले प्रकाश रामचंद्र 


३ ९ 


तलाठी 


२ 


६७ 


श्री . भोये श्रावण काशिनाथ 


४० 


तलाठी 


२ 

३ 


६८ 


श्री . चाफेकर गजानन शंकरराव 


४२ 


तलाठी 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


६ ९ 


४३ 


तलाठी 


२ 


७० 


४७ 


तलाठी 


२ 


श्री . चव्हाण अजय राजू 
श्रीमती डांगे पल्लवी सुभाष 
श्रीमती देवगण सुवर्णा वैजिनाथ 
श्री . ढोकणे गोरक्षनाथ यशवंत 


७१ 


४८ 


तलाठी 


७२ 


४ ९ 


तलाठी 


७३ 


श्री . गायकवाड देवराज शंकर 


५० 


तलाठी 


७४ 


५२ 


तलाठी 


२ 
३ 
२ 
२ 
२ 
२ 
३ 

२ 


श्रीमती घाडगे माधुरी नामदेव 
श्रीमती काचरे राधा प्रभाकर 
श्री . कादे अरविंद आण्णासाहेब 


७५ 


५६ 


तलाठी 


७६ 


५७ 


तलाठी 


৩৩ 


श्री . करनाचे रमजान मोहदीन 


५ ९ 


तलाठी 


७८ 


६० 


तलाठी 


७ ९ 


६१ 


तलाठी 


२ 


८० 


६३ 


तलाठी 


२ 


८१ 


६४ 


तलाठी 


८२ 


६५ 


तलाठी 


श्रीमती काशिद पौर्णिमा उत्तम 
श्री . कटारे कल्पेश पांडुरंग 
श्री . माळी विकास अर्जुन 
श्री . माने संजय परशराम 
श्रीमती मारकवाड सुचिता बालाजी 
श्री . मुरकुटे निलेश बाळासाहेब 
श्री . पाटील सतिश सुरेश 
श्री . पाटील वैभव दिलीप 
श्रीमती ज्योत्स्ना उत्तमराव पुप्पुलवाड 
श्री . राजवाडे कुमाररवि अशोक 
श्री . रेळेकर नामदेव नारायण 


२ 
२ 
२ 

२ 


८३ 


६७ 


तलाठी 


८४ 


६ ९ 


तलाठी 


८५ 


७० 


तलाठी 


२ 


८६ 


७१ 


तलाठी 


२ 


सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर 


८७ 


७२ 


तलाठी 


२ 


८८ 


७५ 


तलाठी 


८ ९ 


श्री . शेख बालसाब सज्जन 


७ ९ 


तलाठी 


३ 
२ 

२ 


९ ० 


श्री . शिंदे अमोल प्रकाश 


८१ 


तलाठी 


९ १ 


श्री . सोनटक्के स्वप्निल रामलिंग 


८२ 


तलाठी 


२ 


९ २ 


८४ 


तलाठी 


श्री . तनमोर गणेश विठ्ठल 
श्री . ठोंबरे संभाजी शिवाजी 


९ ३ 


८५ 


तलाठी 


९ ४ 


८ ९ 


तलाठी 


२ 
२ 
२ 
२ 

३ 


श्रीमती गुप्ता वंदना मुकुंद 
श्री . वगरे समाधान बाळू 
श्री . बारहाते दत्ता शेषराव 


९ ५ 


९ १ 


तलाठी 


९ ६ 


१ 


लिपिक 


९ ७ 


५ 


लिपिक 


२ 


श्रीमती कुंभार माया सागर 
श्री . खांडेकर वंदना संजय 


९ ८ 


७ 


लिपिक 


९९ 


श्री . कोळी विनायक पांडुरंग 


८ 


लिपिक 


३ 
३ 

३ 


१०० 


श्री . कांबळे सचिन अशोक 


१० 


लिपिक 


१०१ 


११ 


लिपिक 


२ 


१०२ 


१७ 


तलाठी 


६ 


श्री . नंदुरे राजकुमार कल्लाप्पा 
श्री. घोडे चंद्रकुमार श्रीपती 
श्री . मुलाणी नसीम ईसाई 
श्री . किरण भीमराव अबुलकर 


१०३ 


१८ 


तलाठी 


२ 


१०४ 


२१ 


तलाठी 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


२ 

३ 


१०५ श्री . पाटील रविंद्र मारुती 

२३ 

तलाठी कोल्हापूर 
१०६ श्रीमती ओतारी भक्ती दिनेश 

२४ 

तलाठी कोल्हापूर 
खालील उमेदवार या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत . परंतु त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या विषयांत ५५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाल्याने 
त्यांना त्या विषयात सूट देण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचेनाव 


जिल्ह्याचा 
बैठक क्रमांक 


या पूर्वीच्या परीक्षेत 


या परीक्षेत 


या परिक्षेसह 
घेतलेली 
संधी 


सूट मिळालेले 


सूट 
मिळालेले पेपर 

क्रमांक 


पेपर क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५६ 


पुणे जिल्हा लिपिक संवर्ग 


१ 


श्रीमती डवरे प्रणाली सुभाष 


२ 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक १ , २, 


३ , ४ , ६ व ७ . 


२ 


श्री . देवरे रोहन रमेश 


३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, 


२ , ४ , ५ व ६ . 


३ 


श्री . धर्मापुरीकर नितेश धोंडिबा 


४ 


४ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर 
क्रमांक १ , २ , ४. 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


, 


५ व ६ . 


४ 


श्रीमती गायकवाड अश्विनी भगवानराव 


५ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ , 


५ , ६ व ७ . 


५ 


श्रीमती गवारी एस . एस . 


६ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ 


-- 


व ६ . 


६ 


श्रीमती ज्योती जर्नाधन इंगोले 


७ 


२ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर 


पेपर क्रमांक ५ व ६ 


१ , २ , ४ , ७ . 


( ७ 


श्रीमती जैस्वाल विजयालक्ष्मी 


८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


-- 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


८ 


श्री . खोद्रे अशोक प्रकाश 


२ 


सूट एप्रिल २०१८ , पेपर 


पेपर क्रमांक १ व ७ 


क्रमांक २, ४ , ५ व ६ . 


श्री . खरबडकर हरिश बाळकृष्ण 


१० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


१० 


श्री . खेडकर जगदीश रुस्तुम 


११ 


१ 


पेपर क्रमांक १, ४ व 


७ . 


११ 


श्री . लेंडे भानुदास ज्ञानेश्वर 


१२ 


१ 


पेपर क्रमांक ४ , ५ , ६ 


व ७ . 


१२ 


श्री . पवळे महेश साहेबराव 


१४ 


३ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक ६ पेपर क्रमांक १ व ५ 
ऑक्टोबर २०१७, पेपर 


क्रमांक ७. 


१३ 


श्री . पेटे कुणाल वसंतराव 


१५ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, ६ व 


२ , ४ व ५ . 


७ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


पुणे जिल्हा लिपिक संवर्ग--चालू 


१४ 


श्रीमती रोकडे निर्मला एकनाथ 


१६ 


१ 


पेपर क्रमांक ४ , ५ , ६ 


व ७ . 


१५ 


श्री . शिंदे सुनिल हरी 


१८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


४ , ५ , ६ व ७ . 


१६ 


श्रीमती तोरस्कर अश्विनी राजेंद्र 


१ ९ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


४ , ५ , ६ व ७ . 


१७ 


श्री . वनशिव अजिंक्य भारत 


२० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ६ , ७ . 


१८ 


श्रीमती वानखेडे भावना दिलीपराव 


२१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


२ , ४ , ५ व ६ . 


१ ९ 


श्रीमती वांजळे रेणुका चंद्रकांत 


२२ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ४ , ६ व ७ . 


२० 


श्रीमती व्होरकाटे सुजाता बाळासाहेब 


२३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


पुणे जिल्हा तलाठी संवर्ग 


२१ 


श्रीमती मलबारी साहेबशी अबुबकर 


२४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 
२ , ४ , ५ व ६ . 


२२ 


श्रीमती आगवणे मनिषा भिकुलाल 


२५ 


२ 


पेपर क्रमांक १ , ४ , ६ 


व ७ . 


२३ 


श्री . भुतेकर वैभव माणिकराव 


२६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ 
२ , ४ , ५ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


२४ 


श्री . भगत गोकुळ प्रेमचंद 


२८ 


२ 


२ , ४ व ५. 


२५ 


श्रीमती बनसोडे अलका निवृत्ती 


३१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ४ व ७ 


२ व ५ . 


२६ 


श्री . चव्हाण निलेश रामलाल 


३२ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ४ , ६ व ७ . 


२७ 


श्री . चांदेकर हनुमंत महादू 


३३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


२ , ५ , ६ व ७ . 


२८ 


श्रीमती चव्हाण साधना सुनिल 


३४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


२ ९ 


श्री . देशमुख शिवाजी दामोदर 


३५ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ४ व ७ 


२ . 


३० 


श्रीमती धामणे वर्षा मधुकर 


३६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ३, ५ व 


२. ४ व ७ . 


६ . 


३१ 


श्रीमती दिवटे स्नेहल अमित 


३७ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ५ 


४ , ६ व ७ . 


३२ 


श्री . इडूळे संतोष विठ्ठल 


३८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ 


४ व ७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पुणे जिल्हा तलाठी संवर्ग--चालू 


३३ 


श्री . गिरमे सुधीर मारुती 


३ ९ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ५ व ६ 


२ , ४ व ७ . 


३४ 


श्री . गवळी साईनाथ दामोदर 


४० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


२ व ४ . 


५ 


श्रीमती गायकवाड सुशिला शंकर 


४१ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 


पेपर क्रमांक ४ व ७ 


३६ 


श्री . गुळवे राहुल इंदाराम 


४२ 


४ 


२ , ५ व ६ . 
ऑक्टोबर २०१७, पेपर 
क्रमांक १ , एप्रिल २०१८ , 
पेपर क्रमांक २, एप्रिल २०१७ , 
पेपर क्रमांक ५ , ६ व ७ . 

पेपर क्रमांक ४ , ६ व 


३७ 


श्रीमती गवळी मेघा दिलीप 


४३ 


१ 


७ . 


३८ 


श्री . गारकर संजय बबन 


४४ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ३, व ६ 


२ , ४ व ७ . 


३ ९ 


श्री . हगारे मिलिंद काशिनाथ 


४६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


२ , ४ व ५ . 


४० 


श्रीमती जाधव प्राजक्ता मुरलीधर 


४७ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


४१ 


श्री . जाधव दिपक साहेबराव 


४८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


४२ 


श्री . जवळकर प्रदीप विष्णू 


५० 


२ 


पेपर क्रमांक ४ , ६ व 


७ . 


४३ 


श्री . केंद्रे माधव बालाजी 


५१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ३ व ७ 
२ , ४ , ५ व ६ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


४४ 


श्रीमती कांबळे निलम गोवर्धन 


५२ 


२ 


२ , ४ व ५ . 


४५ 


श्री . काशिद सतीश शिवाजी 


५३ 


२ 


पेपर क्रमांक २, ४ , ५ 


व ७ . 


४६ 


श्रीमती खरे आरती विष्णू 


५४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ व ७ 


६ 


१ , २ , ४ व ५ . 


४७ 


श्री . कनिचे योगिराज रतीलाल 


५५ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


१ , २ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


४८ 


श्रीमती कदम मनिषा महेंद्र 


५६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक 


ده 


२ , ४ , ५ , ६ , ७ . 


४ ९ 


श्रीमती कदम योगिता राजेंद्र 


५७ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ 


१ , २ , ४ , ५ व ७ . 


५० 


श्रीमती कुडळ कल्याणी भास्कर 


६० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


२ , ४ , ५ व ६ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पुणे जिल्हा तलाठी संवर्ग -- चालू 


५१ 


श्री . खसाळे अमर अविनाश 


६२ 


२ 


पेपर क्रमांक ३ व ७ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 
४ , ५ व ६ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक ४ 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


५२ 


६३ 


पेपर क्रमांक ६ 


श्री. खान नवाब मन्सुरअली जावेदखान 
श्री . लाखे बाळासाहेब लहू 


२ 

२ 


५३ 


६५ 


२ , ४ , ५, ६ व ७ . 


५४ 


श्रीमती पवार मनिषा पोपट 


६७ 


१ 


पेपर क्रमांक ४, ५, ६ 


व ७ . 


५५ 


६८ 


श्री . पटांगे स्वप्नील सुरेश 
श्रीमती पाठक कविता रमेश 


२ 

२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक २ पेपर क्रमांक ४, ५ व ७ 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


५६ 


६ ९ 


पेपर क्रमांक ५ व ६ . 


२ , ४ व ७ . 


५७ 


श्री . पाटील अजित साहेबराव 


७० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


पेपर क्रमांक ४ व ५ 


२ व ७ . 


५८ 


श्री . पोतदार गणेश उत्तम 


७३ 


२ 


पेपर क्रमांक ३ व ७ 


५ ९ 


श्रीमती पाटील मधुमती सर्जेराव 


७६ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 
२ , ४ , ५ व ६ . 
एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 
४ , ५ , ६ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


पेपर क्रमांक ३ 


६० 


श्री . मनाळे रवि दिगंबरराव 


৩9 


२ 


पेपर क्रमांक ३ व ७ 


४ व ५ . 


६१ 


श्री . मानकर योगेश वसंतराव 


७८ 


२ 


पेपर क्रमांक ३, ६ व 


७ . 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 
१ , २ व ४ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक ६ 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


६२ 


श्री . माने नितीन चंद्रकांत 


७ ९ 


२ 


६३ 


श्रीमती अश्विनी शांताराम मगदूम 


८० 


२ 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


६४ 


श्रीमती रणवीर पूनम यशवंत 


८२ 


२ 


६५ 


श्री . रोडे दशरथ विठ्ठल 


८३ 


२ 


व ७ . 


६६ 


श्री . शेख अन्वर इसाक 


८४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 
२ , ४ व ५ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 

पेपर क्रमांक ३, ६ 
२ , ४ व ५ . 
एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 
२ व ४ . 
एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक 
२ , ४ , ६ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


६७ 


श्री . शिंदे दिपक शांताराम 


८५ 


२ 


५ 


६८ 


श्री . स्वामी अर्जुन नागनाथ 


८६ 


२ 


२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


६ ९ 


श्री . शिवले पवनकुमार काळूराम 


८७ 


२ 


७० 


श्री . शिंदे संदिप बिभीषण 


८८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ 
२ , ४ , ५ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 
२ , ४ , ५ , ६ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ७ 


७१ 


श्री . टकले वैभव सदाशिव 


८ ९ 


२ 


२ , ४ व ५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पुणे जिल्हा तलाठी संवर्ग -- चालू 


७२ 


श्री . वडणे राजेंद्र लक्ष्मण 


९ ० 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ७ 
२ , ४ , ५ व ६. 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ६ 


७३ 


श्री . विभूते अतुल रमाकांत 


९ १ 


२ 


२ , ४ , ५ व ७ . 


७४ 


श्री . वाघमारे प्रकाश गंगाधरराव 


९ २ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ६ व ७ 


२ , ४ व ५ . 


सातारा जिल्हा लिपिक संवर्ग 


१ 


श्री . आगरकर मनोज हिरालाल 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ५ 


२ , ४ , ६ व ७ . 


२ 


श्री . भोकरे कौस्तुभ हेमंत 


३ 


३ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर क्रमांक 


१ , ३ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


, 


" 


३ 


श्री . ढाकरे अमोल रामचंद्र 


५ 


५ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर क्रमांक 
१ , ४ , ५ , ६ व ७ एप्रिल 
२०१८ , पेपर क्रमांक २ . 


४ 


श्रीमती करळे शीतल मारुती 


६ 


१ 


पेपर क्रमांक ४ , ५ , ६ 


व ७ . 


५ 


श्री . महाडीक किशोर दत्तात्रय 


७ 


५ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर क्रमांक 
१ , ४ व ७, एप्रिल २०१८ , 

ऑक्टोबर 
२०१६ , पेपर क्रमांक ५, 
एप्रिल २०१७, पेपर क्रमांक ६. 


पेपर क्रमांक २ , 


६ 


श्री . महाजन संदेश अनंत 


८ 


पेपर क्रमांक १ व ५ 


७ 


श्री . मांडोळे संदिप दिनेश 


९ 


४ 


ऑक्टोबर २०१६, पेपर क्रमांक 


१ , २ , ३, ५ व ६ . 


८ 


श्री . वैद्य केतन गोपीचंद 


१३ 


१ 


पेपर क्रमांक १, २, ४ , 


५ व ६ . 


श्री . विरकर प्रसाद भगवान 


१५ 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक १, ४ व 


५. 


१० 


श्रीमती झांजरे रेश्मा पोपट 


१६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ४ 


६ व ७ . 


सातारा जिल्हा तलाठी संवर्ग 


११ 


श्री . अभंग योगेश भरत 


१७ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ , 


-- 


५ व ७ . 


१२ 


श्री . आंबटवाड गणेश राजेश्वर 


१८ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४, 


५ व ७ . 


१३ 


श्रीमती निर्मला गंगाराम ढोके 


२१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, २ व 


४ , ६ व ७ . 


५ . 


१४ 


श्री . गावडे अमोल अशोक 


२३ 


१ 


-- 


-- 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


सातारा जिल्हा तलाठी संवर्ग--चालू 
२६ 

एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ५ व ७. 


१५ 


श्री . जगताप संतोष सखाराम 


३ 


४ व ६ . 


१६ 


श्री . काळे रावसाहेब दशरथ 


२७ 


१ 


पेपर क्रमांक २, ४, ५ 


-- 


व ७ . 


१७ 


श्री . खाडे मोहन हरिबा 


२ ९ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ , 


५ व ७ . 
पेपर क्रमांक ४ , ५ व 


१८ 


श्री . कुकडे अमित शांताराम 


३० 


१ 


७ . 


१ ९ 


श्री . कुंभार एकनाथ कालिदास 


३२ 


५ 


एप्रिल २०१७ , 

पेपर क्रमांक १ , 


क्रमांक ४ व ७ , 


२ व ६ , एप्रिल २०१८ , पेपर 

ऑक्टोबर 
२०१६, पेपर क्रमांक ५. 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक ४ 


२० 


३३ 


पेपर क्रमांक १ व ७ 


श्रीमती लाड सुरेखा 
श्री . मेश्राम सचिन मनोहर 


३ 

२ 


२१ 


३४ 


पेपर क्रमांक २ , ४ , ५ 


व ७ . 


२२ 


श्री . मुल्ला 

दिलशाह इकबाल 


३५ 


१ 


पेपर क्रमांक २ , ४ , ५ 


- 


व ७ . 


२३ 


श्री . निकम सचिन वसंत 


३७ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 


२ , ४ , ६ व ७ . 


२४ 


श्री . पाटणकर उमेश दत्तात्रय 


३८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


४ व ७ . 


२५ 


श्रीमती पाटील नंदाताई तुकाराम 


४० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


१, २ , ४ , ५ व ६ . 


२६ 


श्रीमती पुंडे वीणा दिपक 


४१ 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ , 


५,६ व ७ . 


२७ 


श्री . रुकडे भूषण प्रकाश 


४३ 


१ 


पेपर क्रमांक १, २, ४ , 


५ व ७ . 


२८ 


श्री . संगभोर मनोहर रघुनाथ 


४४ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , ५ व 


७ . 


२ ९ 


श्री . शेडोळकर अविनाश संजय 


४५ 


३ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 
२ , ऑक्टोबर 

२०१७ , 

पेपर 
क्रमांक ४ , ५ , ६ व ७ . 


३० 


श्रीमती सोनवलकर स्वाती शंकर 


४७ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ३ , 


४ , ५ व ७ . 


३१ 


श्री . सुर्यवंशी श्याम प्रकाशराव 


४८ 


२ 


पेपर क्रमांक १, ४, ५ 


व ७ . 


३२ 


श्रीमती सुतार 

शैला बाळकृष्ण 


४ ९ 


१ 


पेपर क्रमांक १, २ , ४ , 


५ व ७ . 


३३ 


श्री . तडाके गणेश लक्ष्मण 


५० 


१ 


पेपर क्रमांक १ , ४ , ५ 


व ७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


सांगली जिल्हा लिपिक संवर्ग 


१ 


श्री . भोसले कलेश्वर दगडू 


१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


१ , २ , ४ व ६ . 


२ 


श्री . इनामदार गिरीश प्रकाश 


२ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ , २ व 


४ व ६ . 


७ . 


३ 


श्री . जाधव विजयकुमार भानुदास 


५ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 
१ , २ , ४ , ५ व ६ . 


४ 


श्री . जाधव चेतन हणमंत 


६ 


१ 


५ 


श्रीमती केळकर 

पूजा 

योगेश 


८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ५ व ७ 


१ , ४ व ६ . 


६ 


श्री . सोनूले संजय प्रतापराव 


१४ 


१ 


पेपर क्रमांक १, २ , ४ , 


५ व ७ . 


७ 


श्रीमती सनगरे अक्षता अनंत 


१५ 


१ 


पेपर क्रमांक ४ , ५ व 


-- 


७ . 


८ 


श्री . मात्रे श्रीराम प्रसाद 


१६ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, ६ व 


२ , ४ व ५ . 


७ . 


or 


श्री. मुल्ला अलताफ मुसादिक 


१७ 


पेपर क्रमांक १ , ४ , ६ 


१ 


व ७ . 


१० 


श्रीमती पाटील सोनाली चवगौडा 


१८ 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक १ , ४ व 


५ . 


११ 


श्री . 

ठाकूर श्याम सरदारसिंग 


२० 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक १ , २, ४ , 


५ , ६ व ७ . 


१२ 


२१ 


१ 


श्री . तमायचे सुधीर दिपक 
श्रीमती साळे रेश्मा प्रशांत 


१३ 


१३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


५ व ७ 


१ , २ , ४ व ६ . 


सांगली जिल्हा तलाठी संवर्ग 


१४ 


श्री . चव्हाण संदिप वसंत 


२४ 


२ 

२ 


१५ 


श्रीमती घोडके प्रविणा प्रशांत 


२६ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


२ , ४ , ५ व ६ . 


१६ 


श्रीमती मुल्ला करिष्मा नसरुद्दीन 


२७ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


पेपर क्रमांक ६ व ७ 


१ , २ , ४ व ५ . 


, 


१७ 


२८ 


१ 


श्रीमती मोहकर नतुनवर्षा गणेशराव 
श्रीमती पाटील संगीता परेश 


१८ 


२ ९ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


१ , ४ व ५ 


१ ९ 


श्रीमती सलामत रमेजा वालेचाँद 


३० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ५ 


२ , ४ , ६ व ७ . 


२० 


श्री . शिवशरण दत्तात्रय संतराम 


३१ 


विशेष ११ वी 


ऑक्टोबर २०१३, पेपर क्रमांक 
७ , एप्रिल २०१५, पेपर क्रमांक 
१ , २ , ३ व ६ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


सांगली जिल्हा तलाठी संवर्ग-- चालू 
३३ 

एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, ६ व 


२१ 


श्री . सुदेवाड साहेबराव मनोहर 


२ 


२ , ४ व ५ . 


७ . 


२२ 


श्री . शेख सुरैय्या अमिर 


३४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


१ , २ , ४ , ५ व ६ . 


२३ 


श्रीमती स्वामी स्वप्ना महादेव 


३६ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ४ , 


-- 


५ , ६ व ७ . 


२४ 


श्री . तुकाराम रामचंद्र तेली 


३७ 


ऑक्टोबर २०१६ , पेपर क्रमांक 


पाचवी विहित 
मुदतीनंतर. 


३ व ६ . 


२५ 


श्रीमती थोरात शुभांगी सुदाम 


३८ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ७ 


२ , ४ , ५ व ६ . 


सोलापूर जिल्हा लिपिक संवर्ग 


१ 


श्री . डाखोरे महादेव भिकाजी 


२ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ५ 


१ , ३ , ४ , ६ , ७ . 


२ 


श्री . देशमुख अमोल दत्तात्रय 


३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ४ व ५ 


३ , ६ व ७ . 


३ 


श्री . गायकवाड गजानन शरदचंद्र 


( ७ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , २ , ३ , 


४ , ५ व ६ . 


४ 


श्री . गायकवाड एस . के . 


८ 


२ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १, २ व 


३ , ६ व ७ . 


५ . 


५ 


श्री . काळकुटे दत्तात्रय सोपान 


१३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ३ 


४ , ५ , ६ व ७ . 


६ 


शिंदे विद्या मधुकर 


२७ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ , ४ व 


३ , ५ व ६ . 


७ . 


७ 


श्री . स्वामी सोमय्या श्रीशैल 


२ ९ 


१ 


पेपर क्रमांक १ , ३, ४ , 


५ , ६ व ७ . 


८ 


श्रीमती ठकरोड प्रेमला सायलु 


३० 


१ 


-- 


पेपर क्रमांक ३, ४ , ५, 


६ व ७ . 


श्री . वाळा व्ही . 


ए . 


३३ 


३ 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ४ 


१ , ३ , ५ , ६ व ७ . 


सोलापूर जिल्हा तलाठी संवर्ग 


१० 


श्री . बिराजदार राहुल गोकुळ 


४१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


३ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


११ 


श्री . चव्हाण 

सचिन रामराव 


४४ 


४ 


ऑक्टोबर २०१३, पेपर क्रमांक 
२ , ४ व ६. एप्रिल २०१४ , 
पेपर क्रमांक ५ व ७ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ 


१२ 


श्री . चोरमले विष्णूदास रामराव 


४५ 


२ 


३ , ४ , ५,६ व ७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


सोलापूर जिल्हा तलाठी संवर्ग-- चालू 
४६ 

एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ४ 


१३ 


श्री . दांडगे नंदकिशोर सरदारसिंग 


२ 


३ , ५,६ व ७ . 


१४ 


श्रीमती वैशाली शिवाजी गायकवाड 


५१ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ७ 


२ , ३ , ४ , ५ व ६ . 


१५ 


श्री . घाटे गोपाळ सारंगधर 


५४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


३ , ५ , ६ व ७ . 


१६ 


श्री . जाधव राजेंद्र पोपट 


५५ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ५ 


३ , ४ , ६ व ७ . 


१७ 


श्री . कांबळे ए . पी . 


५८ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 


-- 


४ , ५ व ६ . 


. 


१८ 


श्री. कुलकर्णी गौरव दत्तात्रय 


६२ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ४ 


३ , ५ , ६ व ७ . 


१ ९ 


श्री . पांढरे दत्तात्रय राजेंद्र 


६८ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ 


३,४ , ५, ६ व ७. 


२० 


श्री . रामोड साईनाथ दत्तात्रय 


७३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक 


३ . 


२१ 


श्रीमती राठोड ज्योती परशराम 


७४ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ७ 


३ , ४ , ५ व ६ . 


२२ 


७६ 


१ 


पेपर क्रमांक ४ व ५ 


श्री . साळुखे दिनेश प्रल्हाद 
श्री . सावळे सचिन देवराव 


२३ 


७७ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


४ , ५ , ६ व ७ . 


. 


२४ 


श्री . सोळंके विशाल राधाकृष्ण 


७८ 


30 


ऑक्टोबर २०१७, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 
३ व ४, एप्रिल २०१७, पेपर 
क्रमांक ५, ६ व ७. 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ 


२५ 


श्रीमती शेलार अनुप्रिता विजयकुमार 


८० 


२ 


३ , ५ , ६ व ७ . 


२६ 


श्रीमती सुरवसे मनिषा गुणवंत 


८३ 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ४ 


१ , ३ , ५, ६ ७ . 


२७ 


श्रीमती थोरात वर्षा चांगदेव 


८६ 


१ 


पेपर क्रमांक २ , ३, ४ , 


५ व ७. 


२८ 


श्री . वानोळे नवनाथ यादवराव 


८७ 


२ 


पेपर क्रमांक १ , ३, ४ , 


-- 


५ व ७ . 


२ ९ 


८८ 


२ 


श्री . वाघमारे राहुल शांतप्पा 
श्री .शिंदेविजयकुमार बाजीराव 


३० 


९ ० 


२ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


३ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


३१ 


श्री . घाडगे शिवाजी सुभाष 


५३ 


१ 


-- 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


कोल्हापूर जिल्हा लिपिक संवर्ग 


१ 


श्री. कुंभार राजीव श्रीपती 


२ 


२ 


श्री . खोत सुदर्शन शिवगौडा 


४ 


२ 


७ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 
३ व ४ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ , 
४ , ५ व ६ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ७ 
१ , ४ , ५ व ६ . 
एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ७ 


३ 


श्रीमती कांबळे नुतन राजकुमार 


६ 


२ 


४ 


श्री . वडर गजानन श्रीपती 


or 


२ 


४ . 


५ 


श्री . मुंढे विश्वनाथ धोंडू 


१२ 


२ 


श्री . आवळे मंदार उदय 


१३ 


३ 


एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व ७ 
६ . 
एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 
५, ऑक्टोबर २०१७, 

पेपर 
क्रमांक ६ व ७. 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ , 
४ , ५ व ६ 


श्री . कांबळे स्नेहल प्रद्युम्नकुमार 


७ 


१४ 


५ 


व ७ . 


कोल्हापूर जिल्हा तलाठी संवर्ग 


८ 


१५ 


५ 


श्रीमती सुनिता विकास पाटील 
श्री . माळी समीर संभाजी 


१६ 


४ 


एप्रिल २०१७, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ 


३ , ४ , ५ , ६ व ७ . 


१० 


श्री . खाडे प्रकाश महादेव 


१ ९ 


४ 


एप्रिल २०१८, पेपर क्रमांक 


४ . 


११ 


श्री . पाटील विजय शिवाजी 


२० 


२ 


-- 


पेपर क्रमांक १, २ , ४ 


व ७ . 


१२ 


श्री . प्रशांत रामचंद्र पाटील 


२२ 


१ 


पेपर क्रमांक १, २ , ३, 


-- 


४ , ५ . 
एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक ५ व ७ 


१३ 


श्री . पाटील अभिजित सदाशिव 


२५ 


२ 


४ . 


१४ 


३ 


१५ 


२ 


श्री . रेंगे महादेव सखाराम 

२६ 

एप्रिल २०१८ , पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक १ व २ 

६ . 
श्री . एस. बी . बाजारी 

२७ 

एप्रिल २०१६, पेपर क्रमांक पेपर क्रमांक २ व ४. 
३ व ५, ऑक्टोबर २०१६, 

पेपर क्रमांक ६ व ७ . 
अनुत्तीर्ण उमेदवारांचेनिकालपत्र सोबत परिशिष्ट १ मध्ये जोडले आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांचे अभिनंदन , सदर निकाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या 
Http://divcommpune.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

प्रताप जाधव, 
उपायुक्त (महसूल), 

पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे , ५ मार्च २०१९ . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३१ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


नाव व पत्ता 


अधिसूचना -३ 


पाणीवापर संस्थेचे- प्रस्तावित " श्री सिद्धनाथ पाणीवापर संस्था ", 

कचरेवाडी, तालुका माळशिरस, जिल्हा 
( कार्यान्वित / सोलापूर , 
प्रस्तावित ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , सन 

२००५. 


अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 


( पाहा : कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.७ ) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 


जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 


गाव 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ब प्रमाणे ) 
गट संख्या 

क्षेत्र 


चे 


कलम 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


- 


कचरेवाडी 


क्रमांक प्रशा-४/ -नीउका/ अधि -३/ २१६९/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
५.० , ६.० , ७.७ व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , अ. पं. निकम , कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण , तालुका फटलण , जिल्हा 
सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या 
प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


४२५ 


३३६.९ ३ 


माळशिरस 


७४ 


९२.९ ५ 


कोंडबावी 


१ ९ ८ 


१६ ९ .५० 


एकूण 


६ ९ ७ 


५ ९९ .३८ 


अनुसूची- ब 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


मी , अ . पं . निकम , कार्यकारी अभियंता, असेही जाहीर करतो की , 
यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ 
खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणेबंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ , पुणे 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी 


१ 


३८३/ १ / ब 


१.२ ९ 


२ 


- 


३८३/ १/ अ 


०.६४ 


३ 


३८३/२ 


१.९ ३ 


अनुसूची अ 


४ 


३८४ 


०.३८ 


विभाग 


३८५ 


०.३८ 


५ 

६ 


३८६/ १ / ब 


०.२० 


नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण , तालुका 
फलटण, जिल्हा सातारा. 
माळशिरस पाटबंधारे उपविभाग , माळशिरस , 
तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर, 


उपविभाग 


७ 


३८६/२ 


१.३५ 


८ 


३८६ / १ / अ 


१.१५ 


प्रकल्पाचे नाव 


नीरा उजवा कालवा . 


or 


३८७/१ 


०.६१ 


५ ९९.३८ हे . 


अधिसूचित 
केलेले क्षेत्र 


१० 


३८७/२ 


०.६० 


११ 


३८८/१ 


०.५६ 


अधिसूचित 
क्षेत्राचा तपशील 


१२ 


३८८/२ 


१.०५ 


नीरा उजवा कालवा वितरिका क्रमांक ६१ 
वरील विमोचक क्रमांक ११ ते १३ ( अ) वरील 
लाभक्षेत्र , 


१३ 


३८ ९ 


०.९ ० 


१४ 


गावांची संख्या 


३ ९ ० 


०.९ १ 


३ - कचरेवाडी, कोंडबावी व माळशिरस , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर . 


१५ 


३ ९ १ / १ / अ 


०.४० 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी-- चालू 


गाव कचरेवाडी-- चालू 

३ ९ १ / १ / ब 


१६ 


०.४० 


४७ 


४०१/ २ / अ 


०.७८ 


१७ 


३९ १/ २/ अ 


१.१५ 


४८ 


४०१/ २ / ब / २ / अ 


१.२८ 


१८ 


३ ९ १ / २ / ब 


१.१५ 


४ ९ 


४०१/३ 


२.०६ 


१ ९ 


३ ९ २ / १ 


०.६० 


५० 


४०२/ १ / अ 


१.२५ 


२० 


३ ९ २/ २/ अ 


०.२० 


५१ 


४०२ / १ / ब 


१.९ ५ 


२१ 


३ ९ २/ २ / ब / १ 


१.३० 


५२ 


४०२/२ 


२.२० 


२२ 


३ ९ २/ २/ ब/ २ 


१.४४ 


५३ 


४०२/३ 


१.२० 


२३ 


३ ९ ३ / १ 


०.७४ 


५४ 


४०२/४ 


०.८१ 


२४ 


३ ९ ३/ २ 


०.४१ 


५५ 


४०३/१ 


०.९ ० 


२५ 


३ ९ ४/ १ 


०.३५ 


५६ 


४०३/२ 


१.५० 


२६ 


३ ९ ४ / २ 


०.७६ 


५७ 


४०३/३ 


१.५० 


२७ 


३ ९ ५ 


०.८ ९ 


५८ 


४०४/१ 


०.८४ 


२८ 


३ ९ ६ 


१.१६ 


५ ९ 


४०४/२ 


०.८८ 


२ ९ 


३ ९ ७/ १ 


०.६४ 


६० 


४०४/३ 


०.८८ 


३० 


३ ९ ७/ २ 


१.६० 


६१ 


४०४/४ 


०.८ ९ 


३१ 


३ ९ ७/ ३ 


१.६० 


६२ 


४०४/५ 


०.८ ९ 


३२ 


३ ९ ८ / १ / अ 


१.४१ 


६३ 


४०५/ १ / अ 


२.८१ 


३३ 


३ ९ ८ / १ / ब 


०.७ ९ 


६४ 


४०५/ १/ ब 


२.८१ 


३४ 


३ ९ ८ / २ 


०.८३ 


६५ 


४०५/ १ / क 


२.८१ 


३५ 


३ ९९ 


१.८४ 


६६ 


४०५/ २ / अ 


१.२० 


३६ 


४०० / अ 


०.२० 


६७ 


४०५/ २/ ब 


१.२० 


३७ 


४०० / १ / क / १ / अ 


२.४० 


६८ 


४०५/ २ / क 


१.२२ 


३८ 


४०० / १ / क / १ / ब 


१.६० 


६ ९ 


४०६ 


०.८३ 


३ ९ 


४०० / १ / क / २ 


०.७१ 


७० 


४०७ 


०.८२ 


४० 


४०० / १ / ब 


०.३८ 


७१ 


४०८ 


१.३६ 


४१ 


४०० / २/ अ 


०.५२ 


७२ 


४० ९ / १ 


१.०१ 


४२ 


४०० / २/ ब 


०.५१ 


७३ 


४० ९ / २ 


०.८१ 


४३ 


४०० / ३/ अ 


१.०० 


७४ 


४१० 


१.२६ 


४४ 


४०० / ३ / ब 


०.२० 


७५ 


४११ 


०.७१ 


४५ 


४००/४ 


२.६८ 


७६ 


४१२ 


०.७५ 


४६ 


४०१/१ 


०.२६ 


७७ 


४१३/१ 


०.५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३३ 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


७८ 


४१३/२ 


०.६१ 


१० ९ 


४२९ 


०.०५ 


७ ९ 


४१४ 


०.८३ 


११० 


४३०/१ 


०.३७ 


८० 


४१५/१ 


२.१५ 


१११ 


४३०/२ 


०.४० 


८१ 


४१५/२ 


०.८० 


११२ 


४३१/१ 


०.२१ 


८२ 


४१६/१ 


०.२० 


११३ 


४३१/२ 


०.६१ 


८३ 


४१६/२ 


२.०५ 


११४ 


४३१/३ 


०.४० 


८४ 


४१७/१ 


०.६६ 


११५ 


४३१/४ 


०.४० 


८५ 


४१७/२ 


०.६६ 


११६ 


४३१/५ 


१.५५ 


८६ 


४१८/१ 


०.४५ 


११७ 


४३१/६ 


१.१५ 


८७ 


४१८/२ 


०.७ ९ 


११८ 


४३३/ १ / अ 


१.५० 


८८ 


४१ ९ 


०.१८ 


११९ 


४३३/ १ / अ / २/ ब 


१.५० 


८ ९ 


४२१/१ 


१.२० 


१२० 


४३३ / २/ ब 


१.६० 


९ ० 


४२१ / २ / अ 


१.१५ 


१२१ 


४३४/१ 


१.५१ 


९ १ 


४२१/३ 


२.२० 


१२२ 


४३४/२ 


१.५० 


९ २ 


४२२/१ 


०.५० 


१२३ 


४३५/१ 


०.८६ 


९ ३ 


४२२/ २ / अ 


२.०० 


१२४ 


४३५/ २/ अ / १ 


०.४० 


९ ४ 


४२२ / २/ ब 


१.५१ 


१२५ 


४३५ / २ / अ/ २ 


०.४० 


९ ५ 


४२३ 


१.६३ 


१२६ 


४३५/ २ / अ/ ३ 


०.४० 


९ ६ 


४२४/१ 


१.७२ 


१२७ 


४३५/ २ / अ / ४ 


०.४० 


९ ७ 


४२४/२ 


१.७१ 


१२८ 


४३५/ २/ अ/ ५ 


०.६१ 


९ ८ 


४२४/३ 


२.१२ 


१२ ९ 


४३५/ २/ अ / ६ 


०.६१ 


९९ 


४२४/४ 


२.१२ 


१३० 


४३५/ २ / ब 


०.७० 


१०० 


४२५/१ 


०.४० 


१३१ 


४३६/ १ / अ 


१.२० 


१०१ 


४२५/२ 


२.६२ 


१३२ 


४३६/ १/ ब 


१.४० 


१०२ 


४२६ / १ / अ / १ 


०.२० 


१३३ 


४३६/२ 


१.६१ 


१०३ 


४२६ / १ / अ/ २ 


०.२० 


१३४ 


४३७/१ 


२.०१ 


१०४ 


४२६/ १ / ब / १ 


०.३७ 


१३५ 


४३७/२ 


२.१३ 


१०५ 


४२६/ १/ ब/ २ 


१.२५ 


१३६ 


४३८ / १ / अ / १ 


०.४० 


१०६ 


४२६/२ 


२.०३ 


१३७ 


४३८ / १/ अ/ २/ अ 


०.६० 


१०७ 


४२७ 


०.०८ 


१३८ 


४३८ / १ / अ/ २ / ब 


०.३८ 


१०८ 


४२८ 


३.३६ 


१३ ९ 


४३८ / १ / ब 


१.३८ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


गाव कचरेवाडी -चालू 

४३८ / १ / क 


१४० 


०.५७ 


१७१ 


४५१/७ 


१.५० 


१४१ 


४३८/२ 


०.७८ 


१७२ 


४५१/८ 


१.२० 


१४२ 


४३ ९ / १ 


०.४० 


१७३ 


४५१/ ९ 


०.३० 


१४३ 


४३ ९ / २ 


०.४८ 


१७४ 


४५१/१० 


१.२० 


१४४ 


४३ ९ / ३ 


०.२० 


१७५ 


४५२/१ 


०.२० 


१४५ 


४३ ९ / ४ 


०.२८ 


१७६ 


४५२/२ 


०.२८ 


१४६ 


४४० 


०.१० 


१७७ 


४५३ 


०.१६ 


१४७ 


४४१ 


०.५० 


१७८ 


४५४ 


०.१८ 


१४८ 


४४२ 


०.७० 


१७९ 


४५५ 


०.१० 


१४ ९ 


४४३ 


०.६० 


१८० 


४५६ 


०.१६ 


१५० 


४४४ 


०.६० 


१८१ 


४५७/१ 


०.२२ 


१५१ 


४४५/१ 


०.४० 


१८२ 


४५७/२ 


०.२३ 


१५२ 


४४५/२ 


०.४० 


१८३ 


४५७/३ 


०.२४ 


१५३ 


४४५/३ 


०.४० 


१८४ 


४५८ 


०.५५ 


१५४ 


४४६/१ 


०.६३ 


१८५ 


४५९ 


०.४३ 


१५५ 


४४६/२ 


०.६३ 


१८६ 


४६० 


०.०५ 


१५६ 


४४७/१ 


१.३५ 


१८७ 


४६१ / १ / अ 


०.३० 


१५७ 


४४७/२ 


१.५० 


१८८ 


४६१ / १ / ब 


०.२ ९ 


१५८ 


४४८/१ 


१.०६ 


१८ ९ 


४६१/२ 


०.६० 


१५ ९ 


४४ ९ / २ / अ 


०.३७ 


१ ९ ० 


४६२/१ 


०.२७ 


१६० 


४४८ / २/ ब 


०.८७ 


१ ९ १ 


४६२/२ 


०.२० 


१६१ 


४४ ९ / १ 


०.५८ 


१ ९ २ 


४६२/३ 


०.६० 


१६२ 


४४ ९ / २ / अ 


०.३७ 


१ ९ ३ 


४६२/४ 


१.४० 


१६३ 


४४ ९ / २/ ब 


०.२० 


१ ९ ४ 


४६२/५ 


०.६३ 


१६४ 


४५० 


०.३५ 


१ ९ ५ 


४६२/६ 


०.६२ 


१६५ 


४५१/१ 


०.२० 


१ ९ ६ 


४६२/७ 


०.६० 


१६६ 


४५१/२ 


०.२० 


१ ९ ७ 


४६३/१ 


०.२६ 


१६७ 


४५१/३ 


०.४० 


१ ९ ८ 


४६३/ २ / अ / १ 


०.२७ 


१६८ 


४५१/४ 


०.२० 


१ ९९ 


४६३ / २/ अ / २ 


०.४० 


१६ ९ 


४५१/५ 


०.२० 


२०० 


४६३/ २/ ब 


०.५० 


१७० 


४५१/६ 


०.४२ 


२०१ 


४६४ 


१.० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३५ 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


२०२ 


४६५/१ 


०.२० 


२३३ 


४८५/२ 


०.४४ 


२०३ 


४६५/२ 


०.२१ 


२३४ 


४८५/३ 


०.४५ 


२०४ 


४६५/३ 


०.२६ 


२३५ 


४८५/४ 


०.४५ 


२०५ 


४६६ 


०.०८ 


२३६ 


४८६/१ 


०.४५ 


२०६ 


४६७ 


१.५६ 


२३७ 


४८६/२ 


०.४५ 


२०७ 


४६८ 


०.५ ९ 


२३८ 


४८६/३ 


०.४५ 


२०८ 


४६ ९ 


०.६० 


२३९ 


४८६/४ 


०.४५ 


२० ९ 


४७० 


१.१५ 


२४० 


४८७/ १ / अ / १ 


०.२२ 


२१० 


४७१/१ 


०.२२ 


२४१ 


४८७ / १ / अ / २ 


०.२२ 


२११ 


४७१/२ 


०.४० 


२४२ 


४८७/ १ / अ/ ३ 


०.२२ 


२१२ 


४७१/३ 


०.३६ 


२४३ 


४८७/ १ / अ / ४ 


०.२२ 


२१३ 


४७२ 


०.२० 


२४४ 


४८७/ १/ ब / २ / अ 


०.२२ 


२१४ 


४७३/१ 


०.४१ 


२४५ 


४८७/ १/ ब / २ / ब 


०.२२ 


२१५ 


४७३/२ 


०.७० 


२४६ 


४८७/ १ / ब/ २ / क 


०.२२ 


२१६ 


४७४/१ 


०.६२ 


२४७ 


४८७/ १ / ब / २ / ड 


०.२३ 


२१७ 


४७४/२ 


०.५४ 


२४८ 


४८८ 


०.७७ 


२१८ 


४७४/३ 


०.५७ 


२४ ९ 


४८ ९ 


०.०६ 


२१९ 


४७५/१ 


०.३४ 


२५० 


४ ९ ० / १ 


०.४५ 


२२० 


४७५/२ 


०.८० 


२५१ 


४ ९ ० / २ 


०.४५ 


२२१ 


४७६ 


०.०७ 


२५२ 


४ ९ ० / ३ 


०.४५ 


२२२ 


४७७ 


१.५२ 


२५३ 


४ ९ ० / ४ 


०.४४ 


२२३ 


४७८ 


१.३३ 


२५४ 


४ ९ १/ २ 


०.३८ 


२२४ 


४७ ९ 


०.४६ 


२५५ 


४ ९ १/ १ 


०.३८ 


२२५ 


४८० 


०.४५ 


२५६ 


४ ९ २ 


०.६२ 


२२६ 


४८१ 


०.४५ 


२५७ 


४ ९ ३ 


०.८१ 


२२७ 


४८२ 


०.८३ 


२५८ 


४ ९ ३/ २ 


०.६१ 


२२८ 


४८३/१ 


०.४० 


२५ ९ 


४ ९ ४ / १ 


०.६१ 


२२ ९ 


४८३/ २ / अ 


०.६० 


२६० 


४ ९ ४/ २ 


०.६० 


२३० 


४८३/ २ / ब 


०.६० 


२६१ 


४ ९ ५ / १ 


०.४० 


२३१ 


४८४ 


०.२७ 


२६२ 


४ ९ ५ / २/ अ 


१.०० 


२३२ 


४८५/१ 


०.४४ 


२६३ 


४ ९ ५/ २ / ब/ १ 


०.८२ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 

४९ ५/ २ / ब / २ 


गाव कचरेवाडी -- चालू 

५०६ / ५/ क 


२६४ 


०.८२ 


२ ९ ५ 


०.३१ 


२६५ 


४ ९ ६/ १ 


०.७१ 


२ ९ ६ 


५०६/ ५ / ड 


०.३१ 


२६६ 


४ ९ ६ / २ 


१.८५ 


२ ९ ७ 


५०७ 


०.४१ 


२६७ 


४ ९ ७/ १ 


१.२७ 


२ ९ ८ 


५०८ 


०.४० 


२६८ 


४ ९ ७/ २ 


१.१६ 


२ ९९ 


५० ९ 


१.५६ 


२६९ 


४ ९ ८ / १ 


१.८५ 


३०० 


५१० 


०.६५ 


२७० 


४ ९ ८ / २ 


०.५८ 


३०१ 


५११ 


०.३० 


२७१ 


४९९ / १ 


२.४३ 


३०२ 


५१२ 


०.३० 


२७२ 


०.७७ 


३०३ 


५१३ 


०.३० 


४९९/ २/ अ 
४ ९९/ २ / ब 


२७३ 


१.२० 


३०४ 


५१४ 


०.३० 


२७४ 


४ ९९ / २/ क 


०.४६ 


३०५ 


५१५ 


१.२६ 


२७५ 


५००/१ 


१.७५ 


३०६ 


५१६/१ 


०.८१ 


२७६ 


५००/२ 


२.२० 


३०७ 


५१६/२ 


०.८१ 


२७७ 


५००/३ 


०.४१ 


३०८ 


५१६/ ३/ अ 


०.८१ 


२७८ 


५०१/१ 


२.०७ 


३० ९ 


५१६ / ३/ ब 


०.८१ 


२७ ९ 


५०१/२ 


१.७३ 


३१० 


५१६/ ३ / क 


०.८१ 


२८० 


५०२/१ 


२.७ ९ 


३११ 


५१६/ ४ / अ 


०.७८ 


२८१ 


५०२/२ 


१.२४ 


३१२ 


५१६ / ४ / ब 


०.७ ९ 


२८२ 


५०३/१ 


१.६४ 


३१३ 


५१६ / ४ / क 


०.७८ 


२८३ 


५०३/२ 


१.६४ 


३१४ 


५१७/१ 


१.९ ० 


२८४ 


५०४ 


३.६४ 


३१५ 


५१७/ २ / अ / १ 


२.०६ 


२८५ 


५०५ 


३.६४ 


३१६ 


५१७/ २ / अ/ २ 


०.२० 


२८६ 


५०६/१ 


०.३६ 


३१७ 


५१७ / २ / ब 


०.२४ 


२८७ 


५०६/२ 


०.९९ 


३१८ 


५१७/३ 


१.९ ४ 


२८८ 


५०६/३ 


०.७८ 


३१ ९ 


५१८ 


०.३ ९ 


२८ ९ 


५०६/ ४ / अ 


०.५२ 


३२० 


५१ ९ 


०.४० 


२ ९ ० 


५०६ / ४ / ब 


०.५२ 


३२१ 


५२० 


०.३६ 


२ ९ १ 


५०६ / ४ / क / १ 


०.३१ 


३२२ 


५२१ 


०.७४ 


२ ९ २ 


५०६ / ४ / क / २ 


०.२१ 


३२३ 


५२२/१ 


०.६३ 


२ ९ ३ 


५०६ / ५ / अ 


०.५० 


३२४ 


५२२/२ 


०.२४ 


२ ९ ४ 


५०६ / ५ / ब 


०.४६ 


३२५ 


५२३ 


०.९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३७ 


अनुसूची- ब--चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


१ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


३२६ 


५२४/ १ / अ 


०.३० 


३५७ 


५४०/१ 


०.४५ 


३२७ 


५२४ / १/ ब / १/ ब 


०.२६ 


३५८ 


५४०/२ 


०.७६ 


३२८ 


५२४/२ 


०.४१ 


३५ ९ 


५४१/१ 


०.२२ 


३२९ 


५२४ / १ / ब / २ 


०.२० 


३६० 


५४१/२ 


०.२१ 


३३० 


५२४ / १ / ब / १ / अ 


०.२० 


३६१ 


५४२/१ 


१.०८ 


३३१ 


५२५ 


०.२८ 


३६२ 


५४२/२ 


१.२६ 


३३२ 


५२६/१ 


०.२३ 


३६३ 


५४३/१ 


०.६४ 


३३३ 


५२६/२ 


०.२४ 


३६४ 


५४३/२ 


०.४७ 


३३४ 


५२७ 


०.०६ 


३६५ 


५४४ 


०.५५ 


३३५ 


५२८ 


०.११ 


३६६ 


५४५/१ 


०.७५ 


३३६ 


५२ ९ 


०.११ 


३६७ 


५४५/ २ / अ 


०.८० 


३३७ 


५३० 


१.७० 


३६८ 


५४५/ २ / ब 


०.८० 


३३८ 


५३१/१ 


०.२ ९ 


३६ ९ 


५४५/३ 


१.६० 


३३ ९ 


५३१/२ 


०.२ ९ 


३७० 


५४६/१ 


०.६७ 


३४० 


५३२ 


०.६१ 


३७१ 


५४७ 


०.५४ 


३४१ 


५३३/१ 


०.३८ 


३७२ 


५४८ 


०.५२ 


३४२ 


५३३/२ 


०.३८ 


३७३ 


५४ ९ 


०.४ ९ 


३४३ 


५३४ / १ / अ 


०.५५ 


३७४ 


५५० 


०.५९ 


३४४ 


५३४ / १ / ब 


०.३५ 


३७५ 


५५१ 


०.५२ 


३४५ 


५३४/२ 


०.४२ 


३७६ 


५५२ 


१.०८ 


३४६ 


५३५ 


०.२० 


३७७ 


५५३ 


०.५५ 


३४७ 


५३६ / १/ अ 


०.७ ९ 


३७८ 


५५४/१ 


०.३५ 


३४८ 


५३६/ १/ ब 


०.७ ९ 


३७ ९ 


५५४/२ 


०.२० 


३४ ९ 


५३६/ २ / अ 


०.४५ 


३८० 


५५५/१ 


०.४१ 


३५० 


५३६/ २/ ब 


०.४४ 


३८१ 


५५५/२ 


०.९ ० 


३५१ 


५३७ 


०.३२ 


३८२ 


५५६ 


१.६१ 


३५२ 


५३८ / १ / अ 


०.४५ 


३८३ 


५५७/१ 


०.५१ 


३५३ 


५३८ / १ / ब 


०.२० 


३८४ 


५५७/२ 


०.३० 


३५४ 


५३८/२ 


०.४० 


३८५ 


५५७/३ 


०.५० 


३५५ 


५३ ९ / २ 


०.४ ९ 


३८६ 


५५७/४ 


०.३० 


३५६ 


५३९ / १ 


०.३० 


३८७ 


५५८ 


१.४० 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कचरेवाडी -- चालू 


गाव कचरेवाडी-- चालू 


३८८ 


५५ ९ 


०.६० 


४१९ 


५७८ / ३ / अ 


१.२० 


३८ ९ 


५५ ९ / २/ अ 


०.६० 


४२० 


५७८ / २ / ब / २ 


०.७२ 


३ ९ ० 


५५ ९ / २/ ब / १ 


०.४० 


४२१ 


५७८ / २ / ब/ १ 


०.२० 


३ ९ १ 


५५९ / २/ ब/ २ 


०.४२ 


४२२ 


५७८ / २/ अ / २ 


०.४१ 


३ ९ २ 


५६० 


०.८८ 


४२३ 


५७८ / २ / अ/ ३ 


०.४१ 


३ ९ ३ 


५६१ 


१.४७ 


४२४ 


५७८ / २/ अ / १ 


०.८२ 


३ ९ ४ 


५६२/१ 


०.६३ 


४२५ 


५७८ / १ / ब 


१.३५ 


३ ९ ५ 


५६२/२ 


०.४० 


एकूण 


३३६.९ ३ 


३ ९ ६ 


५६३ 


०.५१ 


गाव कोंडबावी 


३ ९ ७ 


५६४/ १ / अ 


०.५ ९ 


३ ९ ८ 


५६४ / १ / ब 


०.४८ 


१ 


५६३ / १ / अ / १ 


१.३७ 


३ ९९ 


५६४/२ 


०.४० 


५६३/ १ / अ/ २ 


०.३३ 


२ 

३ 


४०० 


५६४/३ 


०.४ ९ 


५६३ / १/ ब / १ 


०.५६ 


४ 


४०१ 


१.१ ९ 


५६५ 


१.१४ 


५६३/ १/ ब / २ 


४०२ 


५६६ 


१.६७ 


५ 


५६३/ २/ अ 


१.२ ९ 


४०३ 


५६७/१ 


१.४५ 


६ 


५६३/ २/ ब 


०.४१ 


४०४ 


५६७/२ 


७ 


०.२१ 


५६४/१ 


०.३० 


८ 


४०५ 


५६८ 


१.३२ 


५६४/२ 


०.९ २ 


४०६ 


५७७ / २/ ब 


०.८८ 


or 


५६५ 


४.३७ 


४०७ 


५७८ / १ / अ 


१.३५ 


१० 


५६६ 


०.१० 


४०८ 


५७८ / २ / ड 


११ 


५६८/२ ब 


०.२७ 


०.८० 


४० ९ 


५७८ / ६ / क 


०.२६ 


१२ 


५६८/४ 


२.४० 


४१० 


५७८ / ६ / अ 


०.३६ 


१३ 


५६ ९ 


२.९ २ 


१४ 


४११ 


५७८/५ 


०.६७ 


५७०/१ 


२.१३ 


४१२ 


५७८ / १ / क 


१.३४ 


१५ 


५७०/२ 


२.१७ 


४१३ 


५७८ / ४ / ब 


१.२० 


१६ 


५६८ / ३ / अ 


१.६० 


४१४ 


५७८ / ४ / क 


१.२० 


१७ 


५६८/२ 


२.४५ 


५७८ / ४/ अ 


४१५ 


१८ 


१.१ ९ 


५६८/१ 


२.४५ 


४१६ 


५७८ / ३/ ब 


१.२० 


१ ९ 


५७१/१ 


०.४१ 


४१७ 


५७८ / ३ / क 


१.१८ 


२० 


५७१/२ 


०.४१ 


४१८ 


५७८ / २/ ब / ३ 


०.७२ 


२१ 


५७१/३ 


०.४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कोंडबावी-- चालू 


गाव कॉडबावी -- चालू 

५८१/ १ / अ / १/ अ 


२२ 


५७१/४ 


०.४० 


५३ 


०.८२ 


२३ 


५७१/५ 


०.४० 


५४ 


५८१/ १ / अ / १/ क 


०.८१ 


२४ 


५७१/६ 


०.४० 


५५ 


५८१ / १ / अ / १ / ड 


०.२० 


२५ 


५७१/७ 


०.४० 


५६ 


५८१ / १ / अ/ १ / ब 


०.८२ 


२६ 


५७२ / १/ ब / २ / अ / १ / ब 


०.७१ 


५७ 


५८१/ १/ अ / २/ अ 


३.६५ 


२७ 


५७२ / १ / ब / २/ अ / १ / अ ०.२४ 


५८ 


५८१ / १/ अ/ २ / ब 


३.६५ 


२८ 


५७२/ १ / अ 


२.४३ 


५ ९ 


५८१/ १/ ब 


१.०० 


२ ९ 


५७२ / १ / ब / १ 


०.८१ 


६० 


५८१/ २/ अ 


२.९ ५ 


३० 


५७३/२ 


०.२६ 


६१ 


५८१/ २ / ब / १ 


२.९ ५ 


३१ 


५७३/१ 


०.२६ 


६२ 


५८१/ २/ ब / २ / अ / १ 


०.६० 


३२ 


५७४/ २ / ब / १ 


०.२६ 


६३ 


०.८० 


५८१/ २/ ब/ २/ ब 
५८१/ २/ ब / २/ ब/ १ 


३३ 


५७४ / २ / ब / २ 


०.४० 


६४ 


१.५६ 


३४ 


५७५ 


०.०६ 


६५ 


५८६ 


१.१७ 


३५ 


५७६ / १ / अ 


०.२० 


६६ 


५८७ 


१.५० 


३६ 


५७६ / १ / ब 


०.२० 


६७ 


५८८ / १ / अ 


१.६० 


३७ 


५७६/ २ / २ / अ / २ 


०.३५ 


६८ 


५८८ / १ / ब 


०.७६ 


३८ 


५७६/ २/ २ / ब / १ 


०.२० 


६ ९ 


५८८ / २ / अ 


१.१८ 


३ ९ 


५७६ / २ / २/ ब/ २ 


०.२ ९ 


७० 


५८८/ २/ ब 


१.१७ 


४० 


५७६ / २/ २/ ब/ ३ 


०.२० 


७१ 


५८ ९ / १ 


०.४० 


४१ 


५७६/ २ / अ 


०.६१ 


७२ 


५८ ९ / २ / अ 


०.४० 


४२ 


५७६/ २/ अ / २ 


०.६१ 


७३ 


५८ ९ / २/ ब 


२.८३ 


४३ 


५७७ 


१.९ २ 


७४ 


५ ९ ० पै . 


१५.५१ 


४४ 


५७७/२ 


०.४० 


एकूण 


९२.९ ५ 


४५ 


५७७/३ 


०.३२ 


गाव माळशिरस 


४६ 


५७७/४ 


०.६० 


१ 


४७ 


५७८ 


०.८० 


१०१९ / १ / अ / १ 


०.३२ 


४८ 


५७९ / १ / १ / ब 


०.२५ 


१०१९ / १ / अ / १ / क 


०.२० 


२ 

३ 


४ ९ 


५७ ९ / १ / २ / ब / १ 


०.४० 


१०१९ / १ / अ / १ / ब 


०.२० 


५० 


५७ ९ / १/ २ / ब/ २ 


०.४० 


४ 


१०१९ / १ / अ / ३ 


०.३२ 


५१ 


५७९ / १ / ५ 


२.१७ 


५ 


१०१९ / १/ अ / ४ 


०.३२ 


५२ 


५८०/३/१ 


०.७३ 


६ 


१०१९ / १/ अ/ ५ 


०.३२ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . 


आर 


गाव माळशिरस -- चालू 


गाव माळशिरस-- चालू 


७ 


१०१९ / १ / ब / १ / अ 


०.२० 


३८ 


१०२३/१ 


१.४८ 


८ 


१०१९ / १ / ब / १/ इ 


०.२० 


३ ९ 


१०२३ / २ / अ 


०.७७ 


or 


१०१९ / १ / ब / १ / ड 


०.२० 


४० 


१०२३/ २/ ब 


०.७८ 


१० 


१०१९ / १/ ब / १/ फ 


०.२० 


४१ 


१०२४ 


०.७७ 


११ 


१०१ ९ / १ / ब / २ 


०.४० 


४२ 


१०२५ 


०.७४ 


१२ 


१०१९ / २ / अ 


०.३२ 


४३ 


१०२६ 


०.३१ 


१३ 


१०१९ / २/ अ / १ 


०.४२ 


४४ 


१०२७/१ 


०.२१ 


१४ 


१०१९ / २/ अ/ २ 


०.४१ 


४५ 


१०२७/२ 


१.४५ 


१५ 


१०१९/ २/ अ/ ३ 


०.४१ 


४६ 


१०२७/३ 


०.५२ 


१६ 


१०१ ९ / २ / अ / ४ 


०.४१ 


४७ 


१०२८/१ 


०.२० 


१७ 


१०१९ / २ / अ / ५ / अ 


०.२० 


४८ 


१०२८/२ 


०.८० 


१८ 


१०१९ / २ / ब / १ 


०.४२ 


४ ९ 


१०२८/३ 


१.३७ 


१ ९ 


१०१९ / २/ ब/ २ 


०.४१ 


५० 


१०२ ९ 


२.७७ 


२० 


१०१९ / २/ ब / ३ 


०.४१ 


५१ 


१०३० 


२.०१ 


२१ 


१०१९/ २ / ब / ४ 


०.४१ 


५२ 


१०३१ 


२.०० 


२२ 


१०१९/ २/ ब / ५ 


०.४१ 


५३ 


१०३२ 


१.२० 


२३ 


१०१९ / ५/ अ/ ५ / ब 


०.२१ 


५४ 


१०३३/१ 


१.१५ 


२४ 


१०२०/१ 


४.४८ 


५५ 


१०३३/२ 


०.९ १ 


२५ 


१०२०/२ 


३.४५ 


५६ 


१०३४ / १ / अ 


०.८० 


२६ 


१०२०/३ 


४.६१ 


५७ 


१०३४ / १ / ब 


२.१० 


२७ 


१०२१/१ 


२.१२ 


५८ 


१०३४/२ 


१.३३ 


२८ 


१०२१/ २/ अ 


०.८१ 


५ ९ 


१०३५/१ 


०.५० 


२ ९ 


१०२१/ २ / ब/ १ 


०.२० 


६० 


१०३५/२ 


१.१५ 


३० 


१०२१/ २/ ब/ २/ अ 


०.४० 


६१ 


१०३५/३ 


०.४५ 


३१ 


१०२१ / २ / ब / २ / ब / १ 


१.१८ 


६२ 


१०३६ 


०.१५ 


३२ 


१०२१/ २/ ब / २/ ब / १ / अ ०.६१ 


६३ 


१०३७ 


०.१० 


३३ 


१०२१ / २ / ब / २/ ब/ २ 


०.४० 


६४ 


१०३८/१ 


०.८४ 


३४ 


१०२२/१ 


१.७ ९ 


६५ 


१०३८/२ 


१.३० 


३५ 


१०२२/२ 


४.२८ 


६६ 


१०३ ९ 


०.८४ 


३६ 


१०२२/२/१ 


०.४५ 


६७ 


१०४०/१ 


०.७४ 


३७ 


१०२२/ २/ ब 


०.६० 


६८ 


१०४० / २ / अ 


०.८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


४१ 


अनुसूची- ब-- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


tic 


आर 


गाव माळशिरस -- चालू 

१०४० / २/ ब 


गाव माळशिरस -- चालू 

१०५४/ १/ अ/ २ / ब 


६ ९ 


०.३२ 


१०० 


०.३७ 


७० 


१०४१/१ 


०.७५ 


१०१ 


१०५४/ १ / क 


२.३६ 


७१ 


१०४१/ २ / अ 


०.३४ 


१०२ 


१०५४ / १ / ब 


२.३६ 


७२ 


१०४१ / २/ ब 


०.९ ० 


१०३ 


१०५४ / २/ अ 


०.८१ 


७३ 


१०४२/१ 


०.३० 


१०४ 


१०५४/ २ / क 


३.१७ 


७४ 


१०४२/ २/ अ 


१.२१ 


१०५ 


१०५४/ २/ ब/ १ / 


२.०२ 


७५ 


१०४२ / २ / ब 


०.५१ 


१०६ 


१०५४/ २/ ब/ २ 


०.४० 


७६ 


१०४३/ १ / अ 


०.६४ 


१०७ 


१०५४/३ 


०.३३ 


७७ 


१०४३/ १ / ब/ १ 


०.८६ 


१०८ 


१०५५ 


०.५० 


७८ 


१०४३/ १/ ब / २ 


०.८ ९ 


१० ९ 


१०५६ 


०.५० 


७ ९ 


१०४३/२ 


०.८० 


११० 


१०५७/१ 


१.९ ५ 


८० 


१०४४/१ 


१.०७ 


१११ 


१०५७/२ 


१.८० 


८१ 


१०४४ / २ / अ 


१.०६ 


११२ 


१०५८ / २ / अ 


१.०२ 


८२ 


१०४४/ २ / ब 


१.०७ 


११३ 


१०५८ / २ / ब 


०.४० 


८३ 


१०४५/२ 


०.९ ६ 


११४ 


१०५८/३ 


१.२० 


८४ 


१०४५/१ 


०.९ ६ 


११५ 


१०५८/१ 


१.४२ 


८५ 


१०४६/१ 


०.८ ९ 


११६ 


१०५९ / १ 


०.४७ 


८६ 


१०४६/२ 


०.८ ९ 


११७ 


१०५ ९ / २ 


०.४० 


८७ 


१०४७/२ 


०.८० 


११८ 


१०६० 


३.६८ 


८८ 


१०४७/१ 


१.३ ९ 


११९ 


१०६१ / १ / अ 


०.८८ 


८ ९ 


१०४८ / २ / ब 


२.०३ 


१२० 


१०६१ / १ / ब 


०.८७ 


९ ० 


१०४ ९ / १ 


०.२५ 


१२१ 


१०६१/२ 


०.८१ 


९ १ 


१०४९ / २ 


०.२० 


१२२ 


१०६२ 


०.८१ 


९ २ 


१०५०/१ 


१.०१ 


१२३ 


१०६३ 


१.१० 


९ ३ 


१०५०/२ 


१.०१ 


१२४ 


१०६४/१ 


०.४० 


९ ४ 


१०५१ 


१.७५ 


१२५ 


१०६४/२ 


०.४० 


९ ५ 


१०५२ 


०.९ ३ 


१२६ 


१०६४/३ 


०.४० 


९ ६ 


१०५३ 


०.२० 


१२७ 


१०६४/४ 


०.२६ 


९ ७ 


१०५४ / १ / अ/ १/ अ 


०.२० 


१२८ 


१०६५ 


०.४० 


९ ८ 


१०५४ / १ / अ / १ / ब 


०.९ ७ 


१२ ९ 


१०६६ 


०.३८ 


९९ 


१०५४/ १ / अ / २ / अ 


०.८१ 


१३१ 


१०६८ / १ / अ 


०.२२ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची-ब -- चालू 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


गट नंबर 


१ 


२ 


३ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . 


आर 


गाव माळशिरस -- चालू 

१०६८ / १ / ब 


गाव माळशिरस -- चालू 

१२५६/ १/ अ 


१३२ 


०.३३ 


१६३ 


१.५१ 


१३३ 


१०६८/१०६७/१/२ 


०.३३ 


१६४ 


१२५६ / १/ ब / १ 


१.१० 


१३४ 


१०६ ९ 


०.२० 


१६५ 


१२५६ / १/ ब/ २ 


०.४२ 


१३५ 


१०७०/१ 


०.६१ 


१६७ 


१२५६ / २/ ब 


०.७३ 


१३६ 


१०७० / २ / अ 


०.२० 


१६८ 


१२५७ / १/ अ 


०.९ ८ 


१३७ 


१०७० / २/ ब / १ 


०.५३ 


१६ ९ 


०.९९ 


१२५७/ १/ अ / १ 
१२५७/ १/ अ / २ / अ 


१३८ 


१०७२/ २ / ब / २ 


१.०० 


१७० 


०.४ ९ 


१३९ 


१०७१ 


०.४० 


१७१ 


०.५० 


१२५७/ १/ अ / २ / ब 
१२५७/ १/ ब 


१४० 


१०७२ 


०.६७ 


१७२ 


१.६२ 


१४१ 


१०७३ 


०.६१ 


१७३ 


१२५७ / २/ अ 


०.६० 


१४२ 


१०७४ 


०.२५ 


१७४ 


१२५७ / २ / इ 


०.७० 


१४३ 


१०७५ 


१.०४ 


१७५ 


१२५७ / २/ क 


०.६० 


१४४ 


१०७६ 


०.३७ 


१७६ 


१२५७/ २/ ड 


०.४० 


१४५ 


१०७७/१ 


०.९ १ 


१७७ 


१२५७/ २/ प 


०.८२ 


१४६ 


१०७७/२ 


०.६१ 


१७८ 


१२५७/ २/ ब 


०.६० 


१४७ 


१०७८ 


०.०५ 


१७ ९ 


०.७० 


१२५७/ २/ ई 
१२५९ / १ / अ / १/ अ 


१४८ 


१०७ ९ 


०.७८ 


१८० 


१.४६ 


१४ ९ 


१०८० 


०.५७ 


१८१ 


१२५९ / २ / अ / १ 


०.४० 


१५० 


१२४२ 


०.९ ८ 


१८२ 


१२५ ९ / २/ ब / २ / अ 


०.५७ 


१५१ 


१२४७ 


१.२७ 


१८३ 


१२६० / १ / अ 


०.९ १ 


१५२ 


१२४८ 


१.८३ 


१८४ 


१२६० / १/ ब 


०.४० 


१५३ 


१२४ ९ 


०.५ ९ 


१८५ 


१२६०/ २ / अ 


०.५१ 


१५४ 


१२५१/१ 


०.४४ 


१८६ 


१२६०/ २ / क 


०.४० 


१५५ 


१२५१/२ 


०.४४ 


१८७ 


१२६० / २/ ब 


०.४० 


१५६ 


१२५२ 


०.८० 


१८८ 


१२६०/३ 


१.३१ 


१५७ 


१२५३/१ 


१.०० 


१८ ९ 


१२६०/४ 


१.३१ 


१५८ 


१२५३/२ 


०.४१ 


१ ९ ० 


१.३१ 


१२६०/५ 
१२६१/ १/ अ 


१५ ९ 


१२५४ 


०.७ ९ 


१ ९ १ 


०.४१ 


१६० 


१२५५/१ 


१.२ ९ 


१ ९ २ 


१२६१/ १ / ब 


०.४० 


१६१ 


१२५५/ २ / अ 


०.८६ 


१ ९ ३ 


१२६१/२ 


०.५४ 


१६२ 


१२५५ / २/ ब 


०.४२ 


१ ९ ४ 


१२६१/३ 


०.३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 95 9889 


४३ 


37. sh . 


अनुसूची-ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


Any Person affected by this Notification or part 
thereofmay file an appealbefore Superintending 
Engineer, Pune Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication in theMaharashtra 
Government Gazette . 

Schedule - A 


9 


بہ 


ew 


हे . आर 


गाव माळशिरस -- चालू 


१ ९ ५ 


१२६२ 


o.fo 


१ ९ ६ 


१२६३ 


0.08 


१ ९ ७ 


१२६४/१ 


१.२९ 


१ ९ ८ 


१२६४/२ 


0.20 


एकूण 


१६ ९.५० 


Division : Neera Right Bank Canal Division 

Phaltan , taluka Phaltan , district Satara . 
Sub -Division : Malshiras Irrigation Sub - Division , 

Malshiras , taluka Malshiras , 

district Solapur. 
Name of the Project : Neera Right Bank Canal 

Area Notified : 599.38 Ha. 
No. of Villages : 3 -Kacharewadi, Kondabavi, 

Malshiras , taluka Malshiras, district Solapur. 
Description of area Notified : Outlet Nos. 11 to 

13 - A of dy . No. 61 of Nira Right Bank Canal. 
Name and address of WUA (Existing /Proposed) 

: Proposed "Shree Siddhanath W.U.A. 
Kacharewadi" , taluka Malshiras , district Solapur. 

Details of Area Notified 


37. q . 14, 


कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा विभाग , 


ustu 


फलटण , २४ एप्रिल २०१९ . 


District Solapur, taluka Malshiras 


Name of 
Village 


Area Notified 
( As per Schedule - B ) 
Gat Nos. 

Area 


1 


2 


3 


Ha . 


425 


336.93 


Kacharewadi 
Kondabavi 


74 


92.95 


Malshiras 


198 


169.50 


Total 


697 


599.38 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 

Rule 3.00 ) 

(Notification III) 
$ HİCH YT- 8/ -- 1891/31fêt-3 /29& 9/ 2099. — Whereas, it 
has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations (WUAS ) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 
Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I , A. P. Nikam , 
Executive Engineer, Neera Right Bank Canal 
Division , Phaltan , district Satara hereby 
delineate areas of operation of following WUA s 
and direct that the certified copy of the updated 
map and list of landholders and /or occupiers of 
said WUAS shall be displayed on the notice 
board of the offices of concerned Grampanchayat, 
Tahasil office , Irrigation Sections , Sub -Division 
and Division and other prominent Public places. 

1, A. P. Nikam , Executive Engineer also hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water User Associations shall be binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers Act, 2005 . 


Schedule - B 


District Solapur, taluka Malshiras 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


Ha . 


Village Kacharewadi 


383 / 1 / B 


1.29 


2 


383 / 1/ A 


0.64 


3 


383/2 


1.93 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


2 


3 


Ha . 


Ha. 


Village Kacharewadi - contd . 


Village Kacharewadi - contd . 
384 

0.38 


4 


39 


400/1/6/2 


0.71 


LO 


385 


0.38 


40 


400 / 1 / B 


0.38 


6 


386 / 1 / B 


0.20 


41 


400 / 2 / A 


0.52 


7 


386/2 


1.35 


42 


400 / 2 / B 


0.51 


8 


386 / 1 / A 


1.15 


43 


400 / 3 /A 


1.00 


9 


387/1 


0.61 


44 


400 / 3 / B 


0.20 


10 


387/2 


0.60 


45 


400/4 


2.68 


11 


388/1 


0.56 


46 


401/1 


0.26 


12 


388/2 


1.05 


47 


401/ 2 / A 


0.78 


13 


389 


0.90 


48 


401/ 2 / B / 2 / A 


1.28 


14 


390 


0.91 


49 


401/3 


2.06 


15 


391/ 1 / A 


0.40 


50 


402 / 1 / A 


1.25 


16 


391/ 1 / B 


0.40 


51 


402 / 1 / B 


1.95 


17 


391/ 2 / A 


1.15 


52 


402/2 


2.20 


18 


391/ 2 / B 


1.15 


53 


402/3 


1.20 


19 


392/1 


0.60 


54 


402/4 


0.81 


20 


392 / 2 / A 


0.20 


55 


403/1 


0.90 


21 


1.30 


56 


403/2 


1.50 


392 / 2 / B / 1 
392 / 2 / B / 2 


22 


1.44 


57 


403/3 


1.50 


23 


393/1 


0.74 


58 


404/1 


0.84 


24 


393/2 


0.41 


59 


404/2 


0.88 


25 


394/1 


0.35 


60 


404/3 


0.88 


26 


394/2 


0.76 


61 


404/4 


0.89 


27 


395 


0.89 


62 


404/5 


0.89 


28 


396 


1.16 


63 


405 / 1 / A 


2.81 


29 


397/1 


0.64 


64 


405 / 1 / B 


2.81 


30 


397/2 


1.60 


65 


405 / 1 /K 


2.81 


31 


397/3 


1.60 


66 


405 / 2 / A 


1.20 


32 


398 / 1/ A 


1.41 


67 


405 / 2 / B 


1.20 


33 


398 / 1 / B 


0.79 


68 


405 / 2 / K 


1.22 


34 


398/2 


0.83 


69 


406 


0.83 


35 


399 


1.84 


70 


407 


0.82 


36 


400 / A 


0.20 


71 


408 


1.36 


37 


400 / 1/ K / 1 / A 


2.40 


72 


409/1 


1.01 


38 


400 / 1 / 6 / 1 / B 


1.60 


73 


409/2 


0.81 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 9ich 9889 


४५ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


2 


3 


Ha. 


Ha . 


Village Kacharewadi - contd . 
74 

410 


Village Kacharewadi - contd . 
109 429 

0.05 


1.26 


75 


411 


0.71 


110 


430/1 


0.37 


76 


412 


0.75 


111 


430/2 


0.40 


77 


413/1 


0.57 


112 


431/1 


0.21 


78 


413/2 


0.61 


113 


431/2 


0.61 


79 


414 


0.83 


114 


431/3 


0.40 


80 


415/1 


2.15 


115 


431/4 


0.40 


81 


415/2 


0.80 


116 


431/5 


1.55 


82 


416/1 


0.20 


117 


431/6 


1.15 


83 


416/2 


2.05 


118 


433 / 1/ A 


1.50 


84 


417/1 


0.66 


119 


433 / 1 / A / 2 / B 


1.50 


85 


417/2 


0.66 


120 


433 / 2 / B 


1.60 


86 


418/1 


0.45 


121 


434/1 


1.51 


87 


418/2 


0.79 


122 


434/2 


1.50 


88 


419 


0.18 


123 


435/1 


0.86 


89 


421/1 


1.20 


124 


435 / 2 / A / 1 


0.40 


90 


421/ 2 / A 


1.15 


125 


0.40 


91 


421/3 


2.20 


126 


435/2/1/2 
435 /2 / A / 3 
435 /2 / A / 4 


0.40 


92 


422/1 


0.50 


127 


0.40 


93 


422 / 2 / A 


2.00 


128 


435 / 2 / A / 5 


0.61 


94 


422 / 2 / B 


1.51 


129 


435 / 2 / A /6 


0.61 


95 


423 


1.63 


130 


435 / 2 / B 


0.70 


96 


424/1 


1.72 


131 


436 / 1 / A 


1.20 


424/2 


1.71 


132 


436 / 1 / B 


1.40 


97 
98 


424/3 


2.12 


133 


436/2 


1.61 


99 


424/4 


2.12 


134 


437/1 


2.01 


100 


425/1 


0.40 


135 


437/2 


2.13 


101 


425/2 


2.62 


136 


438 / 1 / A / 1 


0.40 


102 


426 / 1 / A / 1 


0.20 


137 


438 / 1 / A / 2 / A 


0.60 


103 


426 / 1/ A / 2 


0.20 


138 


438 / 1 / A / 2 / B 


0.38 


104 


426 / 1 / B / 1 


0.37 


139 


438 / 1 / B 


1.38 


105 


426 / 1 / B / 2 


1.25 


140 


438 / 1 /K 


0.57 


106 


426/2 


2.03 


141 


438/2 


0.78 


107 


427 


0.08 


142 


439/1 


0.40 


108 


428 


3.36 


143 


439/2 


0.48 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


1 


2 


3 


Ha . 


Ha . 


Village Kacharewadi - contd . 
144 439/3 

0.20 
145 439/4 

0.28 


Village Kacharewadi - contd . 
179 455 

0.10 
180 456 

0.16 


146 


440 


0.10 


181 


457/1 


0.22 


147 


441 


0.50 


182 


457/2 


0.23 


148 


442 


0.70 


183 


457/3 


0.24 


149 


443 


0.60 


184 


458 


0.55 


150 


444 


0.60 


185 


459 


0.43 


151 


445/1 


0.40 


186 


460 


0.05 


152 


445/2 


0.40 


187 


461/ 1 / A 


0.30 


153 


445/3 


0.40 


188 


461/ 1 / B 


0.29 


154 


446/1 


0.63 


189 


461/2 


0.60 


155 


446/2 


0.63 


190 


462/1 


0.27 


156 


447/1 


1.35 


191 


462/2 


0.20 


157 


447/2 


1.50 


192 


462/3 


0.60 


158 


448/1 


1.06 


193 


462/4 


1.40 


159 


449 / 2 / A 


0.37 


194 


462/5 


0.63 


160 


448 / 2 / B 


0.87 


195 


462/6 


0.62 


161 


449/1 


0.58 


196 


462/7 


0.60 


162 


449 / 2 / A 


0.37 


197 


463/1 


0.26 


163 


449 / 2 / B 


0.20 


198 


463 / 2 / A / 1 


0.27 


164 


450 


0.35 


199 


463 /2 / A / 2 


0.40 


165 


451/1 


0.20 


200 


463 / 2 /B 


0.50 


166 


451/2 


0.20 


201 


464 


1.09 


167 


451/3 


0.40 


202 


465/1 


0.20 


168 


451/4 


0.20 


203 


465/2 


0.21 


169 


451/5 


0.20 


204 


465/3 


0.26 


170 


451/6 


0.42 


205 


466 


0.08 


171 


451/7 


1.50 


206 


467 


1.56 


172 


451/8 


1.20 


207 


468 


0.59 


173 


451/9 


0.30 


208 


469 


0.60 


174 


451/10 


1.20 


209 


470 


1.15 


175 


452/1 


0.20 


210 


471/1 


0.22 


176 


452/2 


0.28 


211 


471/2 


0.40 


177 


453 


0.16 


212 


471/3 


0.36 


178 


454 


0.18 


213 


472 


0.20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 9ich 9889 


४७ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


2 


3 


Ha . 


Ha. 


Village Kacharewadi- contd . 


Village Kacharewadi - contd . 
214 473/1 

0.41 
215 473/2 

0.70 


249 


489 


0.06 


250 


490/1 


0.45 


216 


474/1 


0.62 


251 


490/2 


0.45 


217 


474/2 


0.54 


252 


490/3 


0.45 


218 


474/3 


0.57 


253 


490/4 


0.44 


219 


475/1 


0.34 


254 


491/2 


0.38 


220 


475/2 


0.80 


255 


491/1 


0.38 


221 


476 


0.07 


256 


492 


0.62 


222 


477 


1.52 


257 


493 


0.81 


223 


478 


1.33 


258 


493/2 


0.61 


224 


479 


0.46 


259 


494/1 


0.61 


225 


480 


0.45 


260 


494/2 


0.60 


226 


481 


0.45 


261 


495/1 


0.40 


227 


482 


0.83 


262 


495 / 2 / A 


1.00 


228 


483/1 


0.40 


263 


495 / 2 / B / 1 


0.82 


229 


483 / 2 / A 


0.60 


264 


495 / 2 / B / 2 


0.82 


230 


483 / 2 / B 


0.60 


265 


496/1 


0.71 


231 


484 


0.27 


266 


496/2 


1.85 


232 


485/1 


0.44 


267 


497/1 


1.27 


233 


485/2 


0.44 


268 


497/2 


1.16 


234 


485/3 


0.45 


269 


498/1 


1.85 


235 


485/4 


0.45 


270 


498/2 


0.58 


236 


486/1 


0.45 


271 


499/1 


2.43 


237 


486/2 


0.45 


272 


499 / 2 /A 


0.77 


238 


486/3 


0.45 


273 


499 / 2 / B 


1.20 


239 


486/4 


0.45 


274 


499 / 2 / K 


0.46 


240 


487 / 1 / A / 1 


0.22 


275 


500/1 


1.75 


241 


487 / 1/ A / 2 


0.22 


276 


500/2 


2.20 


242 


487 / 1 / A / 3 


0.22 


277 


500/3 


0.41 


243 


487 / 1 / A / 4 


0.22 


278 


501/1 


2.07 


244 


487 / 1 / B / 2 /A 


0.22 


279 


501/2 


1.73 


245 


0.22 


280 


502/1 


2.79 


487 / 1/ B /2 /B 
487 / 1 / B / 2 / K 


246 


0.22 


281 


502/2 


1.24 


247 


487 / 1/ B / 2 / D 


0.23 


282 


503/1 


1.64 


248 


488 


0.77 


283 


503/2 


1.64 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


3 


Ha . 


Ha . 


Village Kacharewadi - contd . 
284 504 

3.64 
285 505 

3.64 


Village Kacharewadi - contd . 
319 518 

0.39 
320 

0.40 
321 520 

0.36 


519 


286 


506/1 


0.36 


287 


506/2 


0.99 


322 


521 


0.74 


288 


506/3 


0.78 


323 


522/1 


0.63 


289 


506 / 4 / A 


0.52 


324 


522/2 


0.24 


290 


506 / 4 / B 


0.52 


325 


523 


0.96 


291 


506 / 4 / K / 1 


0.31 


326 


524 / 1/ A 


0.30 


292 


506 / 4 / K / 2 


0.21 


327 


524 / 1 / B / 1 / B 


0.26 


293 


506 /5 / A 


0.50 


328 


524/2 


0.41 


294 


506 /5 / B 


0.46 


329 


524 / 1 / B / 2 


0.20 


295 


506 / 5 /K 


0.31 


330 


524 / 1/ B / 1/ A 


0.20 


296 


506 /5 / D 


0.31 


331 


525 


0.28 


297 


507 


0.41 


332 


526/1 


0.23 


298 


508 


0.40 


333 


526/2 


0.24 


299 


509 


1.56 


334 


527 


0.06 


300 


510 


0.65 


335 


528 


0.11 


301 


511 


0.30 


336 


529 


0.11 


302 


512 


0.30 


337 


530 


1.70 


303 


513 


0.30 


338 


531/1 


0.29 


304 


514 


0.30 


339 


531/2 


0.29 


305 


515 


1.26 


340 


532 


0.61 


306 


516/1 


0.81 


341 


533/1 


0.38 


307 


516/2 


0.81 


342 


533/2 


0.38 


308 


516 / 3 / A 


0.81 


343 


534 / 1 / A 


0.55 


309 


516 / 3 / B 


0.81 


344 


534 / 1 / B 


0.35 


310 


516 / 3 /K 


0.81 


345 


534/2 


0.42 


311 


516 / 4 / A 


0.78 


346 


535 


0.20 


312 


516 / 4 / B 


0.79 


347 


536 / 1/ A 


0.79 


313 


516 / 4 /K 


0.78 


348 


536 / 1 / B 


0.79 


314 


517/1 


1.90 


349 


536 / 2 / A 


0.45 


315 


517 / 2 / A / 1 


2.06 


350 


536 / 2 / B 


0.44 


316 


517/2/1/2 


0.20 


351 


537 


0.32 


317 


517 / 2 / B 


0.24 


352 


538 / 1 / A 


0.45 


318 


517/3 


1.94 


353 


538 / 1 / B 


0.20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 9ich 9889 


४ ९ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


1 


2 


3 


2 


3 


На . 


Ha . 


Village Kacharewadi- contd . 
354 538/2 

0.40 


Village Kacharewadi - contd . 
389 559 / 2 / A 

0.60 


355 


539/2 


0.49 


390 


559 /2 / B / 1 


0.40 


356 


539/1 


0.30 


391 


559 /2 / B /2 


0.42 


357 


540/1 


0.45 


392 


560 


0.88 


358 


540/2 


0.76 


393 


561 


1.47 


359 


541/1 


0.22 


394 


562/1 


0.63 


360 


541/2 


0.21 


395 


562/2 


0.40 


361 


542/1 


1.08 


396 


563 


0.51 


362 


542/2 


1.26 


397 


564 / 1 / A 


0.59 


363 


543/1 


0.64 


398 


564/ 1 / B 


0.48 


364 


543/2 


0.47 


399 


564/2 


0.40 


365 


544 


0.55 


400 


564/3 


0.49 


366 


545/1 


0.75 


401 


565 


1.19 


367 


545 / 2 / A 


0.80 


402 


566 


1.67 


368 


545 / 2 / B 


0.80 


403 


567/1 


1.45 


369 


545/3 


1.60 


404 


567/2 


0.21 


370 


546/1 


0.67 


405 


568 


1.32 


371 


547 


0.54 


406 


577 /2 / B 


0.88 


372 


548 


0.52 


407 


578 / 1/ A 


1.35 


373 


549 


0.49 


408 


578 / 2 / D 


0.27 


374 


550 


0.59 


409 


578 /6 / K 


0.26 


375 


551 


0.52 


410 


578 /6 / A 


0.36 


376 


552 


1.08 


411 


578/5 


0.67 


377 


553 


0.55 


412 


578 / 1 / K 


1.34 


378 


554/1 


0.35 


413 


578 / 4 / B 


1.20 


379 


554/2 


0.20 


414 


578 / 4 /K 


1.20 


380 


555/1 


0.41 


415 


578 / 4 / A 


1.19 


381 


555/2 


0.90 


416 


578 / 3 / B 


1.20 


382 


556 


1.61 


417 


578 / 3 /K 


1.18 


383 


557/1 


0.51 


418 


578 / 2 / B / 3 


0.72 


384 


557/2 


0.30 


419 


578 / 3 / A 


1.20 


385 


557/3 


0.50 


420 


578 / 2 / B / 2 


0.72 


386 


557/4 


0.30 


421 


578 / 2 / B / 1 


0.20 


387 


558 


1.40 


422 


578/2/1/2 


0.41 


388 


559 


0.60 


423 


578 / 2 / A / 3 


0.41 


yo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


2 


3 


Ha . 


Ha . 


Village Kacharewadi - contd . 


Village Kondabavi - contd . 
573/1 

0.26 


31 


424 


578 / 2 / A / 1 


0.82 


32 


574 / 2 / B / 1 


0.26 


425 


578 / 1/ B 


1.35 


33 


574 / 2 / B / 2 


0.40 


Total 


336.93 


34 


575 


0.06 


Village Kondabavi 


35 


576 / 1 / A 


0.20 


36 


576 / 1 / B 


0.20 


1 


563/ 1 / A / 1 


1.37 


37 


576 / 2 / 2 / A / 2 


2 


563/ 1 / A / 2 


0.33 


0.35 


38 


576 / 2 / 2 / B / 1 


0.20 


3 


563/ 1 / B / 1 


0.56 


39 


576 /2 / 2 / B / 2 


4 


1.14 


0.29 


563/ 1/ B / 2 


40 


576 / 2 /2 / B / 3 


0.20 


5 


563 / 2 / A 


1.29 


41 


576 / 2 / A 


6 


563 / 2 / B 


0.41 


0.61 


42 


564/1 


576 / 2 / A / 2 


0.61 


0.30 


7 
8 

9 


43 


1.92 


564/2 


0.92 


577 


565 


4.37 


44 


577/2 


0.40 


10 


566 


0.10 


45 


577/3 


0.32 


11 


568 / 2 / B 


46 


577/4 


0.80 


0.60 


12 


568/4 


2.40 


47 


578 


0.80 


13 


569 


2.92 


48 


579 / 1 / 1 / B 


0.25 


14 


570/1 


2.13 


49 


579 / 1/ 2 / B / 1 


0.40 


15 


570/2 


2.17 


50 


579 / 1 / 2 / B / 2 


0.40 


16 


568 / 3 / A 


1.60 


51 


579/1/5 


2.17 


17 


568/2 


2.45 


52 


580/3/1 


0.73 


18 


568/1 


2.45 


53 


581/ 1/ A / 1 / A 


0.82 


19 


571/1 


0.41 


54 


581/ 1 / A / 1 / K 


0.81 


20 


571/2 


0.41 


55 


0.20 


581/ 1/ A / 1 / D 
581/ 1/ A / 1/ B 


21 


571/3 


0.41 


56 


0.82 


22 


571/4 


0.40 


57 


581/ 1/ A / 2 / A 


3.65 


23 


571/5 


0.40 


58 


581/ 1/ A / 2 / B 


3.65 


24 


571/6 


0.40 


59 


581/ 1 / B 


1.00 


25 


571/7 


0.40 


60 


581 /2 / A 


2.95 


26 


61 


581/ 2 / B / 1 


2.95 


572 / 1 / B / 2 / A / 1/ B 0.71 
572 / 1/ B / 2 / A / 1/ A 0.24 


27 


62 


581/ 2 / B / 2 / A / 1 


0.60 


28 


572 / 1/ A 


2.43 


63 


581/ 2 / B / 2 / B 


0.80 


29 


572 / 1 / B / 1 


0.81 


64 


581/ 2 / B / 2 / B / 1 


1.56 


30 


573/2 


0.26 


65 


586 


1.17 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 9ich 9889 


49 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


1 


2 


3 


Ha . 


Ha. 


Village Kondabavi- contd . 

587 


Village Malshiras - contd . 

1020/1 


66 


1.50 


24 


4.48 


67 


588 / 1 / A 


1.60 


25 


1020/2 


3.45 


68 


588 / 1/ B 


0.76 


26 


1020/3 


4.61 


69 


588 / 2 / A 


1.18 


27 


1021/1 


2.12 


70 


588 / 2 / B 


1.17 


28 


1021/ 2 / A 


0.81 


71 


589/1 


0.40 


29 


1021/ 2 / B / 1 


0.20 


72 


589 / 2 / A 


0.40 


30 


1021/ 2 / B / 2 / A 


0.40 


73 


589 / 2 / B 


2.83 


31 


1021/ 2 / B / 2 / B / 1 1.18 
1021/2 / B /2 / B / 1 / A 0.61 


74 


590 Part 


15.51 


32 


33 


1021/ 2 / B / 2 / B / 2 0.40 


Total 


92.95 


34 


1022/1 


1.79 


Village Malshiras 


35 


1022/2 


4.28 


1019 / 1 /A / 1 


0.32 


36 


1022/2/1 


0.45 


1 
2 

3 


1019 / 1 / A / 1 /K 


0.20 


37 


1022 / 2 / B 


0.60 


0.20 


38 


1023/1 


1.48 


1019 / 1 / A / 1 / B 
1019 / 1 / A / 3 


4 


0.32 


39 


1023 /2 / A 


0.77 


5 


1019 / 1 / A / 4 


0.32 


40 


1023 /2 / B 


0.78 


6 


1019 / 1 / A / 5 


0.32 


41 


1024 


0.77 


7 


0.20 


42 


1025 


0.74 


1019 / 1 / B / 1/ A 
1019 / 1 / B / 1 / E 


8 


0.20 


43 


1026 


0.31 


9 


1019 / 1 / B / 1/ D 


0.20 


44 


1027/1 


0.21 


10 


0.20 


45 


1027/2 


1.45 


11 


1019 / 1 / B / 1 / F 
1019 / 1 / B / 2 
1019 / 2 / A 


0.40 


46 


1027/3 


0.52 


12 


0.32 


47 


1028/1 


0.20 


13 


1019 /2 / A / 1 


0.42 


48 


1028/2 


0.80 


14 


1019 / 2 / A / 2 


0.41 


49 


1028/3 


1.37 


15 


1019 / 2 / A / 3 


0.41 


50 


1029 


2.77 


16 


1019 / 2 / A / 4 


0.41 


51 


1030 


2.01 


17 


1019 / 2 / A / 5 / A 


0.20 


52 


1031 


2.00 


18 


1019 /2 / B / 1 


0.42 


53 


1032 


1.20 


19 


1019 / 2 / B / 2 


0.41 


54 


1033/1 


1.15 


20 


0.41 


55 


1033/2 


0.91 


1019 /2 / B /3 
1019 /2 / B / 4 


21 


0.41 


56 


1034 / 1/ A 


0.80 


22 


1019 / 2 / B / 5 


0.41 


57 


1034 / 1 / B 


2.10 


23 


1019 / 5 / A /5 / B 


0.21 


58 


1034/2 


1.33 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos. 

Area 


1 


2 


3 


2 


3 


Ha . 


Ha . 


59 


0.50 


96 


0.20 


Village Malshiras - contd . 

1035/1 
1035/2 
1035/3 


60 


1.15 


97 


0.20 


61 


98 


0.97 


0.45 
0.15 


Village Malshiras - contd . 

1053 
1054 / 1 / A / 1/ A 
1054 / 1 / A / 1 / B 
1054 / 1 / A / 2 / A 
1054 / 1 / A / 2 / B 
1054 / 1 / K 
1054/ 1 / B 


62 


1036 


99 


0.81 


63 


1037 


0.10 


100 


0.37 


64 


1038/1 


0.84 


101 


2.36 


65 


1038/2 


1.30 


102 


2.36 


66 


1039 


103 


0.81 


0.84 
0.74 


67 


1040/1 


104 


3.17 


68 


1040 / 2 / A 


0.85 


105 


1054 / 2 / A 
1054/ 2 /K 
1054 / 2 / B / 1 / 
1054 /2 / B / 2 
1054/3 


2.02 


69 


1040 / 2 / B 


0.32 


106 


0.40 


70 


1041/1 


0.75 


107 


0.33 


71 


0.34 


108 


1055 


0.50 


72 


0.90 


109 


1056 


0.50 


73 


1041/ 2 / A 
1041/ 2 / B 
1042/1 
1042 / 2 / A 
1042 /2 / B 


0.30 


110 


1057/1 


1.95 


74 


1.21 


111 


1057/2 


1.80 


75 


0.51 


112 


1.02 


76 


1043 / 1/ A 


0.64 


113 


0.40 


77 


1043 / 1 / B / 1 


0.86 


114 


1.20 


78 


1043 / 1 / B / 2 


0.89 


115 


1058 / 2 / A 
1058 /2 / B 
1058/3 
1058/1 
1059/1 
1059/2 
1060 


1.42 


79 


1043/2 


0.80 


116 


0.47 


80 


1044/1 


1.07 


117 


0.40 


81 


1044 / 2 / A 


1.06 


118 


3.68 


82 


1044 / 2 / B 


1.07 


119 


0.88 
0.87 


83 


1045/2 


0.96 


120 


1061/ 1 / A 
1061/ 1 / B 
1061/2 
1062 


84 


1045/1 


0.96 


121 


0.81 


85 


122 


0.81 


1046/1 
1046/2 


0.89 
0.89 


86 


123 


1063 


1.10 


87 


1047/2 


0.80 


124 


1064/1 


0.40 


88 


1047/1 


1.39 


125 


0.40 


1064/2 
1064/3 


89 


1048 / 2 / B 


2.03 


126 


0.40 


1049/1 


0.25 


127 


1064/4 


0.26 


90 
91 


0.20 


128 


1065 


0.40 


1049/2 
1050/1 


92 


1.01 


129 


1066 


0.38 


93 


1050/2 


1.01 


131 


0.22 


94 


1051 


1.75 


132 


1068 / 1 / A 
1068 / 1/ B 
1068/1067/1/2 


0.33 


95 


1052 


0.93 


133 


0.33 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


96 , 9ich 9889 


५३ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


Delineated Area 
Gat Nos . 

Area 


2 


3 


2 


3 


На. 


Ha . 


Village Malshiras - contd . 

1257 / 1/ B 


134 


0.20 


172 


1.62 


135 


0.61 


173 


1257/ 2 / A 


0.60 


Village Malshiras - contd . 

1069 
1070/1 
1070 / 2 / A 
1070 /2 / B / 1 
1072 / 2 / B / 2 


136 


0.20 


174 


1257 / 2 / E 


0.70 


137 


0.53 


175 


1257 /2 / K 


0.60 


138 


1.00 


176 


1257 / 2 / D 


0.40 


139 


1071 


0.40 


177 


1257/ 2 /P 


0.82 


140 


1072 


0.67 


178 


1257 / 2 / B 


0.60 


141 


1073 


0.61 


179 


1257 / 2 / E 


0.70 


142 


1074 


0.25 


180 


1259 / 1 / A / V / A 


1.46 


143 


1075 


1.04 


181 


1259 /2 / A / 1 


0.40 


144 


0.37 


182 


1259 / 2 / B / 2 / A 


0.57 


145 


1076 
1077/1 
1077/2 


0.91 


183 


1260 / 1 / A 


0.91 


146 


0.61 


184 


1260 / 1 / B 


147 


1078 


0.40 


0.05 


148 


1079 


0.78 


185 


1260 / 2 / A 


0.51 


149 


1080 


0.57 


186 


0.40 


1260 / 2 / K 
1260 / 2 / B 


150 


1242 


0.98 


187 


0.40 


151 


1247 


1.27 


188 


1260/3 


1.31 


1248 


1.83 


189 


1260/4 


1.31 


152 
153 


1249 


0.59 


190 


1260/5 


1.31 


154 


1251/1 


0.44 


191 


1261/ 1/ A 


0.41 


155 


1251/2 


0.44 


192 


1261/ 1 / B 


0.40 


156 


1252 


0.80 


193 


1261/2 


0.54 


157 


1253/1 


1.00 


194 


1261/3 


0.33 


158 


1253/2 


0.41 


195 


1262 


0.90 


159 


1254 


0.79 


196 


1263 


0.74 


160 


1255/1 


1.29 


197 


1264/1 


1.29 


161 


1255 / 2 / A 


0.86 


198 


1264/2 


0.20 


162 


0.42 


1255 / 2 / B 
1256 / 1 / A 


163 


1.51 


Total 


169.50 


164 


1.10 


1256 / 1 / B / 1 
1256 / 1 / B / 2 


165 


0.42 


167 


1256 /2 / B 


0.73 


A. P. NIKAM , 

Executive Engineer , 
Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan . 


168 


1257 / 1 / A 


0.98 


169 


1257 / 1 / A / 1 


0.99 


170 


0.49 


Phaltan , 24th April 2019 . 


1257 / 1/ A / 2 / A 
1257 / 1 / A / 2 / B 


171 


0.50 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ खडकी/ अ.म.स./ १२०८ / २०१ ९.– अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत इकडे लेखी कळवावे . जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही 
तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , विश्रांतवाडी व चतु: शृंगी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल 
याची नोंद घ्यावी. 


विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


१ 


७६/२०१८ 


होणाजी कोंडु जढर 


९ / ५ / २०१८ 


Septicemia 
Heart Disease 


११ ९ / २०१८ 


सत्यनारायण अतुल दास 


२३/८/२०१८ 


चतुःशृंगी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 

१ 


१८०/२०१८ 


सुनिल श्रीपत जोशी 


६/ ९/ २०१८ 


Bilateral Pulmonary 


Consolidation 


२ 


२३०/२०१८ 


वैशाली रूपेश जगताप 


२१/१०/२०१८ 


Opinion Reserved 


देवीदास पाटील, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
खडकी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे , १६ एप्रिल २०१ ९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ खडकी/ अ.म.स./१२० ९/२०१ ९.- अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून 
अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही 
तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , खडकी पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


खडकी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१३७/२०१६ 


३/१२/२०१६ 


Bilateral Pulmonary Consolidation 


अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 


२ 


१०७/२०१५ 


२/११/२०१५ 


Bilateral Pulmonary Consolidation 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


mm 


३ 


४ 


mr 


६६/२०१८ 


१/५/२०१८ 


Septicemia 


४ 


८८/२०१८ 


९ / ६ / २०१८ 


Bilateral Pulmonary Consolidation 


११५/२०१८ 


१०/८/२०१८ 


Myocardical Infraction 


११६/२०१७ 


कोंडाबाई धर्मा खवळे 
एस. कुप्पुस्वामी मुदलीयार 
सुदाम गोपाळ कांबळे 
हबीबुल्ला दादापाशा पिरजादे 
मनोज देवराम पाटोळे 
सागर अनिल हुमने 
गोहिल दिलीप एस 


६/ ९/ २०१७ 


Myocardical Infraction 


७ 


१२ ९ / २०१८ 


६ / ९ / २०१८ 


Coronary Artery Disease 


१५८/२०१८ 


२५/११/२०१८ 


Pulmonary Odema 


९ 


१६ ९ / २०१८ 


२५/१२/२०१८ 


Multiple Injuries 


देवीदास पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
खडकी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे, १६ एप्रिल २०१९. 


सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /हडपसर/१३०० /२०१९.- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात मयत 
झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाला सादर केला आहे. तरी मयत इसम 
त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून संबंधित भागाचेपोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा 
मंजूर करणेत येईल . 


हडपसर पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आवक क्रमांक 


अ.म.र.नंबर 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


७३/ २०१ ९ 


२०७/२०१८ 


३७ वर्षे 


१३/८/२०१८ 


२ 


७२/ २०१ ९ 


२८८/२०१८ 


सुधीर निवृत्ती साठे 
राजा शंकरप्पा भंडारी 
मिथुन राजेंद्र बेलदार ऊर्फ चौहान 


१८ वर्षे 


२८/१०/२०१८ 


३ 


७० / २०१ ९ 


१२७/२०१८ 


२५ वर्षे 


१८/५/२०१८ 


४ 


६ ९ / २०१ ९ 


११८/२०१८ 


अनोळखी इसम 


४० वर्षे 


११/५/२०१८ 


५ 


६८ / २०१ ९ 


० ९/ २०१८ 


५५ वर्षे 


१०/१/२०१८ 


६ 


६७/ २०१९ 


१०५/२०१८ 


अनिल भास्कर आसावरे 
आनंदा दामु बोटांगळे 
शिवाजी केरू चांदणे 


३३ वर्षे 


१/५/२०१८ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 


७ 


६६/ २०१ ९ 


३००/२०१७ 


४४ वर्षे 


३/१२/२०१७ 


८ 


०१/ २०१ ९ 


१८ ९ / २०१८ 


७० वर्षे 


२८/७/२०१८ 


or 


०७/ २०१ ९ 


१०३/२०१८ 


३४ वर्षे 


२ ९ / ४ / २०१८ 


पांडुरंग शिवराम आटपाडकर 
बच्चनदेव पासवान 
अशोक बळीराम उपाडे 
मच्छीद्रनाथ दत्तात्रय माने 


१० 


१२/ २०१ ९ 


१ ९ ८ / २०१८ 


५३ वर्षे 


५/८/२०१८ 


११ 


२२/ २०१ ९ 


२५८/२०१७ 


३६ वर्षे 


८/१०/२०१७ 


१२ 


२ ९ / २०१ ९ 


२४ ९/ २०१७ 


गणेश श्रीपती तावरे 


२६ वर्षे 


१६/७/२०१७ 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१३ 


३७/ २०१ ९ 


२७३/२०१८ 


गंगाधरन गोविंदन नायर 


७२ वर्षे 


१५/१०/२०१८ 


१४ 


३८ / २०१९ 


५६/२०१८ 


रामजनक रामशाबाद यादव 


२१ वर्षे 


७/३/२०१८ 


१५ 


३ ९ / २०१ ९ 


२१२/२०१८ 


४२ वर्षे 


१८/८/२०१८ 


१६ 


४१/ २०१ ९ 


२६/२०१८ 


४५ वर्षे 


२३/१/२०१८ 


१७ 


४८ / २०१ ९ 


२५८/२०१८ 


भुषण धोंडिबा तुरेराव 
राजेंद्र हनुमंत पडसे 
सिकंदर मकबुल पठाण 
नितीन निवृत्ती कुंभार 
मार्कस रंगनाथ सोनवणे 


४५ वर्षे 


३/१०/२०१८ 


१८ 


५४/ २०१ ९ 


२०५/२०१८ 


४६ वर्षे 


१२/८/२०१८ 


१ ९ 


७१/२०१८ 


१६१/२०१८ 


४० वर्षे 


४/७/२०१८ 


२० 


९ ० / २०१ ९ 


६ ९/ २०१८ 


अनोळखी इसम वय अंदाजे 


५० वर्षे 


२४/३/२०१८ 


२१ 


६५/ २०१ ९ 


३११/२०१७ 


संदिप हरीप्रसाद चांडक 


३ ९ वर्षे 


१२/१२/२०१७ 


२२ 


६१/ २०१ ९ 


६२/२०१८ 


बालीका नंदकिशोर सोनटक्के 


२२ वर्षे 


१४/३/२०१८ 


२३ 


७४/ २०१९ 


१८६/२०१८ 


मोहन श्रीरंग निगडे 


६५ वर्षे 


२७/७/२०१८ 


२४ 


७५/ २०१ ९ 


२२८/२०१८ 


४५ वर्षे 


५ / ९/ २०१८ 


२५ 


७६/ २०१ ९ 


२४४/२०१८ 


५३ वर्षे 


२२/ ९ / २०१८ 


शोभा सुरेश माने 
सुनिता मधुकर ढवळे 
रिजवाना मकसुद अहमद 
महादेव शंकर जाधव 


२६ 


८३/ २०१९ 


७८/२०१७ 


१ ९ वर्षे 


९ / ४ / २०१७ 


२७ 


८४/ २०१ ९ 


६ ९ / २०१७ 


८५ वर्षे 


१/४/२०१७ 


२८ 


८५/ २०१ ९ 


२३/२०१८ 


अनोळखी इसम 


५२ वर्षे 


१ ९ / १/ २०१८ 


२ ९ 


८६/ २०१९ 


१ ९९ / २०१८ 


मारुती किसन ननावटे 


४२ वर्षे 


५/८/२०१८ 


३० 


८७/ २०१ ९ 


८०/२०१७ 


अनोळखी इसम 


३५ वर्षे 


११/४/२०१७ 


३१ 


८८ / २०१ ९ 


२ ९ ५ / २०१८ 


लिंबराज दिगंबर पांचाळ 


३४ वर्षे 


४/११/२०१८ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


३२ 


८ ९/ २०१ ९ 


९ ० / २०१७ 


अंबादास दत्तात्रय परब 


६६ वर्षे 


२१/४/२०१७ 


३३ 


७८ / २०१ ९ 


२६ ९ / २०१८ 


शशिकला लक्ष्मण राव 


७३ वर्षे 


१२/१०/२०१८ 


७ ९ / २०१९ 


१२५/२०१८ 


३२ वर्षे 


१६/५/२०१८ 


३५ 


८०/ २०१ ९ 


२५०/२०१८ 


०२ वर्षे 


२६ / ९ / २०१८ 


३६ 


८१/ २०१ ९ 


१५ ९/ २०१७ 


एक अनोळखी इसम 
गणेश खडकसिंग विश्वकर्मा 
एक अनोळखी इसम 
नामदेव सुंदर काळे 
राजेंद्र लालाचंद पाटील 


८० वर्षे 


८/७/२०१७ 


३७ 


०४/ २०१९ 


१०४/२०१८ 


६ ९ वर्षे 


३०/४/२०१८ 


३८ 


०५/ २०१ ९ 


२१५/२०१८ 


५३ वर्षे 


२५/४/२०१८ 


३ ९ 


०६/ २०१ ९ 


२३ ९/ २०१८ 


संतोष शिवनारायण सोनार 


५० वर्षे 


१ ९/ ९/ २०१८ 


४० 


१० / २०१ ९ 


१४२/२०१७ 


४० वर्षे 


१४/६/२०१७ 


ज्ञानदेव गोविंद भिसे 
दिगंबर नारायण ताकमोगे 


११/ २०१ ९ 


१ ९ २ / २०१८ 


४३ वर्षे 


३१/७/२०१८ 


४२ 


१३/ २०१ ९ 


२७८/२०१८ 


हरिभाऊ जयवंत बनसोडे 


५३ वर्षे 


१७/१०/२०१८ 


४३ 


१४/ २०१ ९ 


२१ ९/ २०१८ 


अशोक गोविंदराव शिंदे 


५५ वर्षे 


२९/ ८/ २०१८ 


४४ 


१८ / २०१ ९ 


२४६/२०१८ 


जतुबा मोटाय बानरा 


२६ वर्षे 


२५ / ९ / २०१८ 


४५ 


२० / २०१ ९ 


४२/२०१८ 


पंजाबराव ऊर्फ शरद पतंगे 


५५ वर्षे 


१४/२/२०१८ 


४६ 


२१/ २०१ ९ 


०१/२०१८ 


८ दिवस 


१/१/२०१८ 


४७ 


२३/ २०१ ९ 


१७३/२०१८ 


४३ वर्षे 


१५/७/२०१८ 


बी/ ओ सुकेशनी दिलीप जगताप 
अनिल भास्कर सोनवणे 
मनोज होसीलाप्रसाद केवर 
प्रेमदास शांतराम मेश्राम 


४८ 


२४/ २०१ ९ 


१७६/२०१८ 


३८ वर्षे 


११/७/२०१८ 


४ ९ 


२५ / २०१ ९ 


११५/२०१७ 


६ ९ वर्षे 


१३/५/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५७ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


५० 


२६/ २०१ ९ 


१६ ९/ २०१८ 


एक २८ दिवसांचे लहान मुल 


२८ दिवस 


१२/७/२०१८ 


५१ 


२७/ २०१ ९ 


२६४/२०१८ 


ओम किशोर काळे 


११ महिने 


८/१०/२०१८ 


५२ 


२८ / २०१ ९ 


१६/२०१८ 


प्रयागबाई रामभाऊ शिंदे 


५५ वर्षे 


१६/१/२०१८ 


५३ 


३० /२०१ ९ 


८६/२०१८ 


उर्मिला अशोक विश्वकर्मा 


२ महिने 


१४/४/२०१८ 


५४ 


३१/ २०१ ९ 


२१०/२०१८ 


५ वर्षे 


१५/८/२०१८ 


सुभोद सचिन मुरदुंगे 
सतिश शांतराम तलावडे 


५५ 


३३/ २०१ ९ 


१८०/२०१८ 


२५ वर्षे 


२३/७/२०१८ 


५६ 


३४ / २०१ ९ 


१७२/२०१८ 


हसीना सलीम जमादार 


४८ वर्षे 


१४/७/२०१८ 


५७ 


३५ / २०१ ९ 


२ ९ ८ / २०१७ 


सुरेश बळीराम उपाडे 


५५ वर्षे 


२४/११/२०१७ 


५८ 


३६ / २०१ ९ 


३०२/२०१६ 


२५ वर्षे 


९ /११/ २०१६ 


५ ९ 


४० / २०१ ९ 


२५२/२०१८ 


५६ वर्षे 


२८ / ९/ २०१८ 


चंद छुडी भारद्वाज 
सिताराम तुळशीराम जंगले 
गणेश बाबुराव लबडे 
दत्तात्रय परमेश्वर बावस्कर 


६० 


४२/ २०१ ९ 


२६७/२०१७ 


५५ वर्षे 


१५/१०/२०१७ 


६१ 


४३/ २०१ ९ 


८०/२०१८ 


५२ वर्षे 


६/४/२०१८ 


६२ 


४५/ २०१९ 


१६ ९ / २०१७ 


मुमताज इब्राहीम अन्सारी 


७२ वर्षे 


१८/७/२०१७ 


६३ 


४६/ २०१९ 


२८ ९ / २०१५ 


४८ वर्षे 


६/१२/२०१५ 


५२/ २०१ ९ 


१२२/२०१८ 


३८ वर्षे 


१३/५/२०१८ 


६५ 


५३/ २०१ ९ 


२ ९ ४ / २०१८ 


४८ वर्षे 


३/११/२०१८ 


महेंद्र माधव तुपे 
महेश तुकाराम गायकवाड 
कालिंदा बापु माकर 
एक अनोळखी इसम 
रवि भुजंग मोरे 
प्रकाश बाजीराव हरपळे 


६६ 


५५/ २०१ ९ 


२४७/२०१८ 


३० ते ३२ वर्षे 


२६/ ९/ २०१८ 


६७ 


५६/ २०१९ 


१०७/२०१८ 


१२ वर्षे 


३/५/२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 


६८ 


५७/ २०१ ९ 


१३७/२०१७ 


४४ वर्षे 


४/६/२०१७ 


६ ९ 


९९ / २०१ ९ 


२७०/२०१८ 


चिंतन रविंद्र गुप्ता 


३८ वर्षे 


१३/१०/२०१८ 


७० 


९ ८ / २०१ ९ 


२३०/२०१८ 


आण्णासाहेब श्रीपती काळे 


२८ वर्षे 


६ / ९/ २०१८ 


७१ 


९ ७/ २०१ ९ 


२०३/२०१८ 


रोहीदास 

बापु 

मोरे 


३५ वर्षे 


९ / ८ / २०१८ 


७२ 


९ ६/ २०१ ९ 


२२६/२०१८ 


बाळासाहेब वामन माने 


५१ वर्षे 


३/ ९/ २०१८ 


७३ 


९ २/ २०१ ९ 


१४७/२०१८ 


अमन राहुलकुमार शर्मा 


०४ महिने 


१६/६/२०१८ 


७४ 


९ १/ २०१ ९ 


३२१/२०१८ 


पोपट महादेव यादव 


६२ वर्षे 


१०/१२/२०१८ 


७५ 


१६/ २०१ ९ 


२८०/२०१८ 


४५ वर्षे 


२०/१०/२०१८ 


७६ 


७७/ २०१९ 


१२३/२०१८ 


सोमनाथ सुदाम पवार 
सोमनाथ दत्तु चौगुले 
सौ . उमाभारती शंकर पाटील 


३० वर्षे 


१२/५/२०१८ 


७७ 


८२/ २०१ ९ 


२३६/२०१७ 


२४ वर्षे 


२१/ ९ / २०१८ 


७८ 


६० / २०१ ९ 


२१८/२०१७ 


अनिल रामचंद्र चिंचकर 


४० वर्षे 


४/ ९ / २०१७ 


७ ९ 


६२/ २०१ ९ 


४५/२०१८ 


किरण पंढरीनाथ पाटील 


३३ वर्षे 


२०/२/२०१८ 


६३ / २०१ ९ 


१० ९/ २०१७ 


सावित्री अंकुश गुत्तेदार 


२२ वर्षे 


९/ ५ / २०१७ 


८१ 


६४ / २०१९ 


१४५/२०१७ 


सुधीर सादबा गोगावले 


४५ वर्षे 


१०/६/२०१७ 


८२ 


०२/ २०१ ९ 


१८५/२०१८ 


प्रशांत केशव सातपुते 


२४ वर्षे 


२६/७/२०१८ 


८३ 


०३/ २०१ ९ 


२३०/२०१७ 


पोपट नवनाथ जाधव 


३२ वर्षे 


१७/ ९/ २०१७ 


८४ 


०८ / २०१ ९ 


२ ९ १/ २०१८ 


समाधान धोडिंबा सुरवसे 


३५ वर्षे 


३१/१०/२०१८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


mm 


४ 


६ 


७ 


८५ 


० ९/ २०१ ९ 


२ ९९/ २०१८ 


रंजना खंडेराव गायकवाड 


६० वर्षे 


१३/११/२०१८ 


८६ 


१५ / २०१ ९ 


८१/२०१८ 


४४ वर्षे 


७/४/२०१८ 


संजय पांडुरंग गुळीग 
राजेंद्र पोपटराव जाधव 


८७ 


१७/ २०१९ 


२ ९ ० / २०१८ 


४० वर्षे 


२ ९/ १० / २०१८ 


१ ९ / २०१९ 


३० ९ / २०१८ 


सोनाली ऊर्फ पवन सिद्धेश्वर साळुखे 


१३ वर्षे 


२४/११/२०१८ 


८ ९ 


३२ / २०१ ९ 


२१५/२०१७ 


संतोष रामदास शेलार 


३ ९ वर्षे 


१/ ९/ २०१७ 


९ ० 


४४/ २०१ ९ 


२३७/२०१८ 


लीलाबाई लक्ष्मण भालेराव 


७६ वर्षे 


१७/ ९/ २०१८ 


४७/ २०१९ 


१३५/२०१७ 


महेंद्र साधु बहिरट 


४४ वर्षे 


३१/५/२०१७ 


९ २ 


४ ९/ २०१ ९ 


२१३/२०१७ 


निलेश कैलास कोकारे 


४२ वर्षे 


२ ९/ ८ / २०१७ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 


९ ३ 


५० / २०१ ९ 


१८३/२०१८ 


शितल गणेश पांचाळ 


१८ वर्षे 


२४/७/२०१८ 


५१/ २०१ ९ 


३६/२०१७ 


भैय्यासाहेब नरसिंग भोसले 


३५ वर्षे 


१३/२/२०१७ 


९ ५ 


५८ / २०१ ९ 


२३८/२०१८ 


बाबा गणेश उबाळे 


१९ वर्षे 


१८ / ९ / २०१८ 


९ ६ 


५ ९/ २०१ ९ 


३२६/२०१८ 


ऋतुराज सिद्धेश्वर धुमाळ 


१४ वर्षे 


१२/१२/२०१८ 


९ ७ 


९ ५ / २०१ ९ 


१०६/२०१८ 


वरद दिपक आर्य 


१४ वर्षे 


३/५/२०१८ 


९ ८ 


९ ४ / २०१ ९ 


२४८/२०१८ 


योगेश रमेश चरपे 


२१ वर्षे 


२६/ ९ / २०१८ 


९९ 


९ ३/ २०१ ९ 


१०१/२०१८ 


अरविंद वसंत शिंदे 


४५ वर्षे 


२ ९ / ४ / २०१८ 


सुनील देशमुख, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
हडपसर विभाग, पुणे शहर . 


पुणे, १५ एप्रिल २०१९ . 


सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/हडपसर /१३०१/ २०१ ९.– सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात मयत 
झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाला सादर केला आहे. तरी मयत इसम 
त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून संबंधित भागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा 
मंजूर करणेत येईल . 


मुंढवा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आवक क्रमांक 


अ.म.र.नंबर 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


०१/ २०१ ९ 


९ ४/ २०१८ 


३२ वर्षे 


२० / ९ / २०१८ 


अजित तारापांडु मंडल 
दादासाहेब मुरलीधर गोरे 


०२/ २०१ ९ 


७ ९/ २०१८ 


२२ वर्षे 


२३/७/२०१८ 


२ 

३ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 


२३ / २०१ ९ 


९ ६ / २०१८ 


रविंद्र कादया वरवी 


२० वर्षे 


२/१०/२०१८ 


४ 


३० / २०१ ९ 


७०/२०१८ 


अमित कमलेश सोनी 


२८ वर्षे 


७/७/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


परिशिष्ट -चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


५ 


३१/२०१ ९ 


१०३/२०१८ 


प्रकाश मोहन शिंदे 


१५ वर्षे 


२ ९/ १०/ २०१८ 


६ 


०३/ २०१ ९ 


९९/ २०१८ 


२२ वर्षे 


१०/१०/२०१८ 


७ 


२४/ २०१ ९ 


११ ९ / २०१८ 


२२ वर्षे 


१५/१२/२०१८ 


भिमवा मंजुनाथ तळवार 
हनुमंत भिकाजी कांबळे 
विजयेंद्र संजय कुलकर्णी 
हिरालाल राजनाथ जैस्वाल 


८ 


२ ९ / २०१ ९ 


४५/२०१८ 


३६ वर्षे 


१२/४/२०१८ 


९ 


०४/ २०१ ९ 


१४/२०१८ 


३६ वर्षे 


१२/२/२०१८ 


१० 


०५ / २०१९ 


११३/२०१८ 


के . सामु 


४८ वर्षे 


२२/११/२०१८ 


११ 


०६/ २०१ ९ 


१० ९/ २०१८ 


गिता दिपक कंजारभाट 


३८ वर्षे 


१८/११/२०१८ 


१२ 


०७/ २०१ ९ 


६१/२०१८ 


राजेंद्र ज्ञानोबा जाधव 


४५ वर्षे 


३०/५/२०१८ 


१३ 


०८ / २०१ ९ 


९ ५ / २०१८ 


राजेंद्र पेदन्न पारा 


६८ वर्षे 


२३/ ९ / २०१८ 


० ९/ २०१ ९ 


७१/२०१८ 


आर्यन अनंत कोरगावकर 


४४ वर्षे 


१८/७/२०१८ 


१५ 


१० / २०१९ 


७३/२०१८ 


संजय प्रकाश कवडे 


५३ वर्षे 


२०/७/२०१८ 


१६ 


११/ २०१९ 


१०४/२०१८ 


लक्ष्मीबाई रेवणसिद्धी भंडारी 


५७ वर्षे 


१/१/२०१८ 


१७ 


१२/ २०१ ९ 


८४/२०१८ 


राधिका रणजित बंब 


दीड महिना 


८/८/२०१८ 


१८ 


१३/ २०१ ९ 


८५/२०१८ 


रूबन रॉयल फ्रान्सिस 


३८ वर्षे 


१०/८/२०१८ 


१ ९ 


१४/ २०१ ९ 


९ ८ / २०१८ 


धनराज नारायण परमार 


५ ९ वर्षे 


६/१०/२०१८ 


२० 


१५ /२०१ ९ 


११५/२०१८ 


हेमंत दत्तात्रय गायकवाड 


२४ वर्षे 


२६/११/२०१८ 


अपघाती मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


२१ 


१६/ २०१ ९ 


७७/२०१८ 


राजगोपाल व्यंकटेशा 


६३ वर्षे 


२४/७/२०१८ 


२२ 


१७/ २०१९ 


८६/२०१८ 


गिता श्रीधर नायडु 


३८ वर्षे 


१२/८/२०१८ 


२३ 


१८ / २०१ ९ 


१०८/२०१८ 


संतोष उत्तम कांबळे 


३५ वर्षे 


१८/११/२०१८ 


२४ 


१ ९ / २०१ ९ 


९ ० / २०१८ 


बेबी ऑफ गिता किरण पलकुनाईक 


२० दिवस 


२२/८/२०१८ 


२५ 


२० / २०१ ९ 


११६/२०१८ 


रोहित प्रभाकर तिवार 


२८ वर्षे 


२/१२/२०१८ 


२६ 


२१/ २०१ ९ 


११७/२०१८ 


४७ वर्षे 


३/१२/२०१८ 


२७ 


२२ / २०१ ९ 


११४/२०१८ 


७२ वर्षे 


२५/११/२०१८ 


२८ 


३२/ २०१ ९ 


६७/२०१८ 


तुकाराम नारायण यादव 
बुद्धी प्रकाश पांडेय 
अर्जुन सखाराम सरोदे 
अनोळखी 

पुरुष 
अनोळखी 

पुरुष 


५८ वर्षे 


२५/६/२०१८ 


२ ९ 


२८ / २०१ ९ 


१००/२०१८ 


२५ वर्षे 


१०/१०/२०१८ 


३ 


३० 


२७/ २०१ ९ 


८०/२०१८ 


४५ वर्षे 


२४/४/२०१८ 


३१ 


२६ / २०१९ 


९ २/ २०१८ 


अमिर अजिज खान 


५८ वर्षे 


१०/ ९/ २०१८ 


३२ 


२५ / २०१ ९ 


७४/२०१८ 


वैष्णवी विजय गिदडकर 


१० महिने 


२१/७/२०१८ 


३३ 


३३ / २०१ ९ 


८१/२०१८ 


अविनाश भगवानदास परदेशी 


६५ वर्षे 


३१/७/२०१८ 


३४ 


३६ / २०१ ९ 


११८/२०१८ 


सुषमा चंद्रशेखर बेंगळे 


४३ वर्षे 


६/१२/२०१८ 


३५ 


३५ / २०१ ९ 


१२१/२०१८ 


समीर अफजल खान 


३५ वर्षे 


१७/१२/२०१८ 


सुनील देशमुख, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
हडपसर विभाग, पुणे शहर . 


पुणे, १५ एप्रिल २०१ ९. 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


- 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
वाचले :( १) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), ( ३) मधील तरतुदीनुसार . 

( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -१४ / प्र.आदेश / २०१९/ सातारा, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर/ ०७/ २०१९. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४ /प्र.आदेश/ २०१९ / 
सातारा, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये 

१. सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी श्री. गोंदवलेकर महाराज जयंती साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी व्हॅलेन्टाईन डे व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( शासकीय), दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी मौजे मसूर येथे श्री भैरवनाथ यात्रा मौजे गोषटवाडी श्री वाघजाई देवी यात्रा मौजे बोपोली, श्री अंबाखेळती देवी मौजे वरुड , श्री भैरवनाथ 
यात्रा मौजे काळज , खंडोबा यात्रा तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ ते १ ९ फेब्रुवारी २०१ ९ या कालावधीत मौजे फडतरवाडी , ता . खटाव येथे 
श्री राघवचैतन्य महाराज यात्रा व अखंड हरिनाम सप्ताह साजरा होणार असून नमूद सण, उत्सव , जयंती अनुषंगाने कार्यक्रम अनुषंगाने यात्रा 
कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य:स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , सभा केली जातात. 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४. महाराष्ट्र/ मुंबई बंद आंदोलन.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , 
निदर्शने , सभा घेण्याबाबत इशारा दिलेला आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण, सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे . दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
मा . ना. राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५ , म . पो . का . कलम 
३७ (१), (३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६. दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबत.- श्रीमती अॅड. वर्षा देशपांडे यांचेदिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड, सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे . 

७. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर वेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती , विधान परिषद शाब्दिक वाद . 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले , सातारा लोकसभा व मा . श्री . राजराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती, विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना. रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा. उदयनराजे व ना. रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ . राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०. उपोषण/ आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी , विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


६१ 


- 


११. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री. उदयनराजे व आ . श्री. शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली . सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२ , ५०३ भा.दं.वि.क. १४३, १४९ , ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

१२. भीमा - कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला. सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा- कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही , या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे . 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३. आरक्षण / आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१४. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे, ता . माढा, जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१५. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री. शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड, मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे. सदरबाबत 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . नगर 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा, आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी , अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चेनिघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१९ . व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय , न्यायाधीश , महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत. 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२०. शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता, शेतमालाला हमी भाव , निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


असून सदर 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२१. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग , म.रा. , मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ ते 
२८ जानेवारी २०१९ या कालावधीत मौजे मलकापूर , ता . कराड, जि . सातारा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. सदर निवडणूक कालावधीत 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , यासाठी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
00.०० वा . ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ चे २४.०० वा. पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये 
शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. सदर आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या 
कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले,बंदुका, सुया काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( क) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
( इ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणेकिंवा वाद्य वाजविणे , सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे , अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त- हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल. पोट -कलम (३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ,(३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 

खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुबलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल, अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचेमार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल, त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक, संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल, तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सातारा. 


सातारा, २५ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


६३ 


१ 


" 


आदेश 
वाचले :( १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), (३) मधील तरतुदीनुसार . 

( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -१४ / प्र.आदेश/ २०१९ /१५८६/ सातारा, दिनांक १ मार्च २०१९. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर. / ०८/ २०१९. – ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४/प्र.आदेश/ २०१९ / 
१५८६/ सातारा , दिनांक १ मार्च २०१ ९ अन्वये 

१. सण / उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी श्री संत गाडगेबाबा जयंती व महाशिवरात्री सण साजरा होणार आहे. 
तसेच दिनांक ८ मार्च २०१९ रोजी जागतिक महिला दिन साजरा होणार आहे. दिनांक १० मार्च २०१९ रोजी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे 
पुण्यतिथी आहे. दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी छत्रपती संभाजीराजे बलिदान दिन आहे. दिनांक १२ मार्च २०१९ रोजी स्व . यशवंतराव चव्हाण 
जन्मदिन साजरा केला जातो . दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी जागतिक ग्राहक दिन साजरा होणार असून , दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी सोमनाथ व 
आयप्पा महाप्रसाद मौजे कुसरुंड, ता. पाटण , मौजे तारळे, श्री तारकेश्वर यात्रा साजरी होणार आहे व मौजे कुमठे नागाचे, ता . खटाव यात्रा साजरी 
होणार आहे. दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजी मौजे घोगांव, ता. कराड येथे श्री बाळसिद्धदेव यात्रा व मौजे उमरकांचन, ता . पाटण येथे श्री निनाईदेवी यात्रा 
व मौजे कातरखटाव , ता. खटाव येथे कात्रेश्वर रथोत्सव साजरा होणार आहे. नमूद सण, उत्सव, जयंती अनुषंगाने कार्यक्रम अनुषंगाने यात्रा 
कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य:स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिंना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , सभा केली जातात . 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४. महाराष्ट्र /मुंबई बंद आंदोलन.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, 
निदर्शने, सभा घेण्याबाबत इशारा दिलेला आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण, सातारा यांना मिळावी, तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
मा . ना . राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५, म. पो . का . कलम 
३७ (१), ( ३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६. दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबत.- श्रीमती अॅड . वर्षा देशपांडे यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड , सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे. 

७. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती, विधान परिषद शाब्दिक वाद . 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले, सातारा लोकसभा व मा . श्री. राजराजे नाईक -निंबाळकर, सभापती , विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना. रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा. उदयनराजे व ना. रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात. तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०. उपोषण/ आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


११. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री . उदयनराजे व आ. श्री . शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली . सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२ , ५०३ भा.दं.वि.क. १४३, १४९ , ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


१२. भीमा - कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक , तोडफोड , जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला. सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही, या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३. आरक्षण/ आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१४. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे , ता . माढा , जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड , मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका असून सदर 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे. सदरबाबत 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . नगर 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा , आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी , अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चे निघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१ ९. व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय , न्यायाधीश , महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे 

चालू 

आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२०. शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


- 


६५ 


. 


१ 


चे 


- 


२१. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग , म.रा., मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात ४० सार्वत्रिक ग्रामपंचायत 
पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत, तसेच दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने 
निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी दिनांक १ मार्च २०१९ रोजीचे ००.०० वा. 
ते दिनांक 

१५ मार्च २०१ ९ 

चे २४.०० वा. पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व 
सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. सदर आदेशाचे कलम ३७ (१), ( ३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१ ),( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ७ मार्च २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक १५ मार्च 

२०१९ २४.०० 

वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी 
व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले,बंदुका , सुया काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( इ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजविणे , सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे , अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त- हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल. पोट- कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
२. ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुबर्लतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल, अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचेमार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल, त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल , तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा , ६ मार्च २०१९ . 


सातारा. 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


२८ जानेवारी 


जानेवारी २०१ ९ 


ते 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), ( ३) मधील तरतुदीनुसार. 
( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-१४/ प्र.आदेश/ २०१९/ ८२० / सातारा , दिनांक 

२०१ ९ . 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर/०४/ २०१९.– ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४ /प्र.आदेश/ २०१९/ ८२० / 
सातारा, दिनांक २८ 

जानेवारी २०१९ अन्वये 
१. सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कृष्णामाई उत्सव , वाई , श्री रामरथ मिरवणूक , नागठाणे , दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गोविंद महाराज उपळेकर जयंती , फलटण , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी गणेश जयंती अनुषंगाने गणेश उत्सव , फलटण 
व वडूज , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ रोजी जननीमाता यात्रा विवर (महाबळेश्वर) विठ्ठल - रुक्मिणी मंदिर , विवाह वाढे, ता . सातारा , मन्मनस्वामी 
जन्मोत्सव, गाळदेव , ता . जावली, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रथ सप्तमी , राघव चैतन्य महाराज रथोत्सव, फडतरवाडी , ता . खटाव , 
सोमजाईदेवी यात्रा, पहार, ता . फलटण , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शिवथरघळ, जि . सातारा, तसेच दिनांक २१ 

ते दिनांक 
२ फेब्रुवारी २०१९ या कालवधीत श्री यमाई यात्रा, औंध, ता . खटाव यात्रा साजरी होत असून, सदर यात्रेकरिता ५० 

५५ हजार भाविक दर्शनासाठी 
येत असतात . दिनांक २० जानेवारी २०१९ ते ४ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत श्री काळूबाई मांढरदेवी यात्रा, ता. वाई यात्रा साजरी होत असून सदर 
यात्रेकरिता ३ ते ४ लाख भाविक दर्शनासाठी येत असतात. तसेच जिल्ह्यातील इतर विविध ठिकाणी साजऱ्या होणाऱ्या यात्रा/ सण / उत्सव/पालखी 
सोहळा/ पुण्यतिथी कार्यक्रम अनुषंगाने यात्रा कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य :स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , सभा केली जातात. 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४. महाराष्ट्र/मुंबई बंद आंदोलन.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , 
निदर्शने , सभा घेण्याबाबत इशारा दिलेला आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
मा . ना . राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५ , म. पो . का . कलम 
३७ (१), ( ३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६. दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबत.- श्रीमती अॅड. वर्षा देशपांडे यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड , सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे . 

७. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती , विधान परिषद शाब्दिक वाद. 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले , सातारा लोकसभा व मा . श्री . राजराजे नाईक -निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना . रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा . उदयनराजे व ना. रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात. तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


६७ 


. 


१०. उपोषण/ आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

११. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री . उदयनराजे व आ . श्री. शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२, ५०३ भा.दं.वि.क. १४३ , १४९, ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

१२. भीमा- कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक , तोडफोड, जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला . सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही, या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३. आरक्षण/ आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत . या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१४. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री. सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे, ता . माढा, जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड, मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे. 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . नगर 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा, आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी, अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चेनिघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१ ९. व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय, न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


असून सदर 


सदरबाबत 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२०. शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता , शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात . बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२१. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग , म.रा., मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , यासाठी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०० 
वा . ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ चे २४.०० वा . पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये 
शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे . सदर आदेशाचे कलम ३७ (१ ), ( ३) मधून या 
कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सचिन बारवकर, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुया काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( क) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( इ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजविणे, सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे, अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३ ) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुबर्लतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल , अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचेमार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल , त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल , तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सचिन बारवकर , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सातारा. 


सातारा , ३१ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


आदेश 


वाचले :( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), (३) मधील तरतुदीनुसार. 

( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-१४/ प्र.आदेश/ २०१९/ सातारा, दिनांक ११ मार्च २०१९ . 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २ / एसआर/ १०/ २०१९ . - ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४/प्र.आदेश/ २०१९ / 
सातारा, दिनांक ११ मार्च २०१९ अन्वये 
१. सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक २१ मार्च २०१९ रोजी धुलिवंदन सण साजरा होणार आहे, दिनांक 

दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी 
तुकाराम बीज साजरी होणार आहे, दिनांक २३ मार्च २०१९ रोजीपर्यंत माध्यमिक शालांत परीक्षा होणार आहेत , दिनांक ११ मार्च २०१९ ते दिनांक 
५ एप्रिल २०१९ या कालावधीत छत्रपती संभाजीराजे बलिदान मास साजरा होणार आहे. दिनांक २३ मार्च २०१९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती साजरी होणार आहे, दिनांक २५ मार्च २०१९ रोजी रंगपंचमी सण साजरा होणार असून , दिनांक २१ मार्च २०१९ रोजी मौजे शेणोली, 
ता . कराड येथे श्री अकलाईदेवी यात्रा साजरी होणार आहे. नमूद सण, उत्सव, जयंती अनुषंगाने कार्यक्रम यात्रा कालावधीत कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य: स्थितीत कै . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , सभा केली जातात . 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४. महाराष्ट्र/मुंबई बंद आंदोलन.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , 
निदर्शने , सभा घेण्याबाबत इशारा दिलेला आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
मा . ना . राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५, म. पो. का. कलम 
३७ (१) (३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

दलित महिला विकास मंडळ आंदोलन बाबत.- श्रीमती अॅड. वर्षा देशपांडे यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड, सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे. 

७. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर वेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती , विधान परिषद शाब्दिक वाद . 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले, सातारा लोकसभा व मा . श्री . राजराजे नाईक -निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना. रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा. उदयनराजे व ना . रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ . राष्ट्रीय महामार्गक्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जानित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो . या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०. उपोषण / आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो . तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


190 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १९ ४१ 


११. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री . उदयनराजे व आ. श्री . शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२ , ५०३ भा.दं.वि.क. १४३, १४९ , ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


१२. भीमा - कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक , तोडफोड , जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला. सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही, या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३. आरक्षण/ आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१४. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे , ता . माढा , जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड , मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला . दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका असून सदर 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे. सदर बाबत 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . नगर 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा , आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी , अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चे निघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१ ९. व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय , न्यायाधीश , महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे 

चालू 

आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२०. शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


७१ 


- 


२१. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग , म.रा., मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात ४० सार्वत्रिक ग्रामपंचायत 
पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत , तसेच दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे . निवडणुकांच्या अनुषंगाने 
निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , यासाठी दिनांक १६ मार्च २०१९ रोजीचे ००.०० 
वा . ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ चे २४.०० वा. पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी 
व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. सदर आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१ ),( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ मार्च २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी 
व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले,बंदुका , सुया काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजविणे , सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे , अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त- हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल. पोट- कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
२. ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुबर्लतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल, अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचेमार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल, त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल , तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा , १४ मार्च २०१९ . 


सातारा. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


सातारा , दिनांक 


दिनांक २५ 


- 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), ( ३) मधील तरतुदीनुसार . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-१४ / प्र.आदेश/ २०१९ / २२१२ / सातारा, दिनांक २५ 

मार्च 

२०१९ . 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २ / एसआर / ११/ २०१ ९ . ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४/ प्र.आदेश/ २०१९ / 

मार्च २०१९ अन्वये 
१. सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ११ मार्च २०१ ९ ते ५ एप्रिल २०१९ या कालावधीत छत्रपती संभाजीराजे बलिदान मास साजरा 
होणार आहे. तसेच दिनांक ५ एप्रिल २०१९ रोजी छत्रपती संभाजी महाराज पुण्यतिथी दिन साजरा होणार आहे. दिनांक ६ एप्रिल २०१९ रोजी 
गुडीपाडवा सण साजरा होणार आहे. दिनांक ७ एप्रिल २०१९ रोजी अक्कलकोट स्वामी प्रकट दिन व संत झुलेलाल जयंती साजरी होणार आहे. 
दिनांक ११ एप्रिल २०१९ रोजी महात्मा फुले जयंती साजरी होणार आहे. दिनांक १३ एप्रिल २०१९ रोजी श्रीराम नवमी साजरी होणार आहे. दिनांक 
१४ एप्रिल २०१९ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी होणार आहे . दिनांक ६ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे आणे, ता . कराड येथे श्री 
निनाईदेवी यात्रा, मौजे शेरे, ता . कराड , श्री सिद्धेश्वर देव यात्रा साजरी होणार आहे. दिनांक १० एप्रिल २०१९ मौजे ल्हासुर्णे, श्री नवलाईदेवी यात्रा 
मौजे वाढे, ता. सातारा येथे श्री वाढेश्वर देवाची यात्रा, मौजे जुने पारगाव, ता. खंडाळा श्री विठ्ठल बिरदेव यात्रा मौजे गारवडे, ता . पाटण , श्री 
ज्योतिर्लिंग यात्रा, मौजे तरसवाडी, ता. खटाव, श्री वाघजाईदेवी यात्रा, मौजे गोरेगाव वांगी , ता . खटाव , राजेबागस्वार उरूस साजरा होणार आहे. 
दिनांक १३ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे शिखर शिंगणापूर , ता . माण, पोहरागड ध्वज बांधणे सोहळा, मौजे राजाचे कुर्ले येथे श्री गिरीजाशंकर विवाह 
सोहळा, मौजे सज्जनगड येथे श्रीराम यात्रा, मौजे टाळगाव , ता . कराड येथे श्री भैरवनाथ देव यात्रा साजरी होणार आहे . मौजे बनवडी, श्री . 
वाडसिद्धनाथ यात्रा साजरी होणार आहे. नमूद सण , उत्सव , जयंती अनुषंगाने विविध कार्यक्रम यात्रा कालवधीत होणार आहे. सदर अनुषंगाने 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य:स्थितीत कै . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , सभा केली जातात . 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण , सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून नाथाची पाग गायमुख झरा येथे नाथाची पाग वसाहत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याकरिता श्री चैतन्य दळवी, श्रमीक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात 
बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . ना . राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून 
सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५, म . पो . का . कलम ३७ (१) , ( ३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५. दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबत.- श्रीमती अॅड. वर्षा देशपांडे यांचेदिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड , सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे. 

६. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद शाब्दिक वाद. 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले, सातारा लोकसभा व मा . श्री . राजराजे नाईक -निंबाळकर, सभापती, विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना. रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा. उदयनराजे व ना . रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जानित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


७३ 


१ 


९. उपोषण / आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी , विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो . तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री. उदयनराजे व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२, ५०३ भा.दं.वि.क. १४३, १४ ९, ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

११. भीमा - कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक , तोडफोड, जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला. सदर भीमा- कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे . अद्यापही सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही, या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२. आरक्षण/ आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१३. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे, ता. माढा, जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१४. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड, मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला . दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१५. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका असून सदर 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे. सदरबाबत 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा, आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी, अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चेनिघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय , न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


नगर 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १९ ४१ 


- 


२ 


चे 


१ ९ . शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात . बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२०. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग, म.रा. , मुंबई यांचेनिवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात ४० सार्वत्रिक ग्रामपंचायत 
पंचवार्षिक निवडणुका होणार आहेत, तसेच दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे . निवडणुकांच्या अनुषंगाने 
निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी दिनांक १ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००.०० 
वा . ते दिनांक १५ एप्रिल २०१९ चे २४.०० वा . पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी 
व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. सदर आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक १५ एप्रिल २०१९ २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( इ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणेकिंवा वाद्य वाजविणे, सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे, अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुबर्लतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल, अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास 

लागू 

होणार नाही . 
४. ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल , त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल , तर त्यांना सदरचा 

आदेश लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक २८ मार्च २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा, 


२८ मार्च २०१ ९ . 


सातारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


७५ 


. 


. 


, 


- 


आदेश 
वाचले :(१ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा, आस्थापना शाखा यांचेकडील अनौपरीक संदर्भ क्रमांक मह / २ / आस्था/ ४/ कावि -२९ ३/ १९, दिनांक 

२५ फेब्रुवारी २०१९ . 

( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर/ ०९/ २०१९.- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक मह/२ / आस्था/ ४/ कावि -२ ९ ३/ २०१९ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , महाराष्ट्र दुय्यम 
सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०१९, दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा/महाविद्यालयामध्ये खालील नमूद ३५ उपकेंद्रावर सकाळी 
१०.०० ते १२.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

(१) अभयसिंह राजे भोसले, इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, शाहूनगर , शेंद्रे , सातारा,(२) आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल , कॅम्प, सातारा, 
( ३) शासकीय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर , कराड , ता . कराड, जि . सातारा, (४) लालबहादूर शास्त्री कॉलेज , १७, मल्हार पेठ , सातारा, ( ५) सद्गुरू 
गाडगे महाराज कॉलेज , विद्यानगर , कराड, ता . कराड, जि . सातारा भाग - अ, (६) सद्गुरू गाडगे महाराज , विद्यानगर , कराड , ता . कराड, जि . 
सातारा भाग- ब, ( ७) सरस्वती विद्यालय , कोरेगाव, ता.कोरेगाव, जि . सातारा , (८) यशोदा टेक्निकल कॅम्पस, फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरिंग , राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ जवळ, वाढे फाटा , सातारा , (९) अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ, सातारा, ( १०) अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, 
पानमळे, पो. वर्ये, ता. जि . सातारा, (११) द्रविड हायस्कूल , सोनगिरवाडी, ता. वाई , जि . सातारा, ( १२) कन्याशाळा, १५५ अ/ ब, भवानी पेठ , सातारा , 
( १३) कन्याशाळा, महर्षी कर्वे रोड , मधली आळी, वाई, ता. वाई, जि . सातारा , ( १४ ) न्यू इंग्लिश स्कूल , सोमवार पेठ , सातारा भाग - अ , 
( १५ ) न्यू इंग्लिश स्कूल , सोमवार पेठ, सातारा भाग- ब, (१६ ) सेठ रामबिलास किसनलाल लाहोटी कन्याप्रशाला , मंगळवार पेठ, कराड, ता . कराड , 
जि . सातारा, (१७) टिळक हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, मंगळवार पेठ , कराड , ता . कराड, जि . सातारा, ( १८ ) यशवंत हायस्कूल , कराड, ता . 
कराड, जि . सातारा , (१९) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सदर बझार , कॅम्प, सातारा भाग- अ, ( २० ) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट 
ऑफ सायन्स, सदर बझार, कॅम्प, सातारा भाग-ब, (२१) दि मॉडर्न इंग्लिश स्कूल , कोरेगाव , ता . कोरेगाव , जि . सातारा , ( २२ ) यशवंतराव चव्हाण 
कॉलेज ऑफ सायन्स , विद्यानगर , कराड , ता . कराड , जि . सातारा , (२३) डी . पी . भोसले कॉलेज , कोरेगाव , ता . कोरेगाव, जि . सातारा भाग - अ, 
( २४ ) डी . पी . भोसले कॉलेज, कोरेगाव , ता. कोरेगाव, जि . सातारा भाग-ब, ( २५ ) धनंजयराव गाडगीळ कॉमर्स कॉलेज, सदर बझार, कॅम्प, सातारा , 
( २६) कर्मवीर भाऊराव पाटील पॉलिटेक्निक, पानमळेवाडी , पो . वर्ये, ता . जि . सातारा , (२७) किसन वीर महाविद्यालय , वाई, ता. वाई , जि . 
भाग - अ , ( २८ )किसन वीर महाविद्यालय , वाई , ता. वाई, जि . सातारा भाग -ब , ( २ ९) श्री भवानी विद्यामंदिर अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज , १७, मल्हार पेठ, 
सातारा , (३०) तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी विद्यालय , वाई, ता . वाई, जि . सातारा , (३१) विठामाता विद्यालय अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, बुधवार पेठ , 
कराड, ता . कराड, जि . सातारा , (३२) भारत विद्यामंदिर , संभाजीनगर , कोडोली, एमआयडीसी, सातारा, ( ३३ ) श्री शिवाजी विद्यालय , बुधवार 

पेठ , 
कराड , ता. कराड , जि . सातारा , ( ३४ ) महर्षीशिंदेविद्यामंदिर अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज , रविवार पेठ , वाई, ता . वाई , जि . सातारा, ( ३५ ) छत्रपती 
शिवाजी कॉलेज, सदर बझार , कॅम्प, सातारा या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे. 
अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी सकाळी ०८.०० वा ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद 

केलेल्या 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना राज्यसेवा ( पूर्व) परीक्षा-२०१८ परीक्षेसाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. तसेच शाळा/ महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / एस.टी.डी. बुथ/ आय.एस.डी बुथ/फॅक्स केंद्रावर 
मोबाईल, वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर, लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस, तसेच 
परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी सकाळी ०८.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला. 


सातारा 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा, १४ मार्च २०१ ९ . 


सातारा . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


वाचले :(१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१), (३) मधील तरतुदीनुसार. 

( २ ) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -१४ / प्र.आदेश/ २०१९/२७३४/ सातारा, दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/एसआर/ १३/ २०१९. - ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-१४ /प्र.आदेश/ २०१९ / 
२७३४ / सातारा , दिनांक १२ एप्रिल २०१ ९ अन्वये 

१. सण/ उत्सव.- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजी भागवत एकादशी सण साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक १७ एप्रिल 
२०१ ९ रोजी महावीर जयंती साजरी होणार आहे . दिनांक १९ एप्रिल २०१९ रोजी गुडफ्रायडे, हनुमान जयंती सण साजरा होणार आहे . दिनांक 
२१ एप्रिल २०१९ रोजी इस्टर संडे सण साजरा होणार आहे. दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती साजरी होणार 
आहे. दिनाक २३ एप्रिल २०१९ रोजी लोकसभा निवडणूक -२०१९ चे मतदान प्रक्रिया होणार आहे. दिनांक ६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१९ 
या कालावधीत श्री शंभूमहादेव ,शिखर शिंगणापूर येथील वार्षिक यात्रा साजरी होणार आहे. दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे पाडळी केसे येथे 
पीर राजेवल्ली व ह. मलिक उरूस साजरा होणार आहे. दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजी मौजे भोसरे , ता . खटाव येथे हनुमान रथोत्सव साजरा 
होणार आहे. दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे पाटखळ , ता . सातारा येथे श्री वडजाई देवीची यात्रा गणेशवाडी , औंध यात्रा साजरी होणार आहे. 
दिनांक २७ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे कटगुण , ता. खटाव येथे श्री भैरवनाथ देवाची यात्रा साजरी होणार आहे. दिनांक २८ एप्रिल २०१९ रोजी मौजे 
गोपुज, ता. खटाव येथे श्री भैरवनाथ देवाची यात्रा साजरी होणार आहे . नमूद सण, उत्सव , जयंती अनुषंगाने विविध कार्यक्रम यात्रा कालावधीत होणार 
आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. दाभोळकर हत्या प्रकरण.- सद्य:स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्यामधील आरोपिना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 
आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने 
मोर्चा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३. मोर्चा.- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , सभा केली जातात. 
सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४. तिरंगा प्रतिष्ठाण धरणे आंदोलनबाबत.- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचेदिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठाण, सातारा यांना मिळावी , तसेच रविंद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून नाथाची पाग गायमुख झरा येथे नाथाची पाग वसाहत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याकरिता श्री चैतन्य दळवी , श्रमीक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात 
बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . ना . राजराजे नाईकनिंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून 
सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५, म . पो . का . कलम ३७ (१), (३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५. दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबत.- श्रीमती अॅड. वर्षा देशपांडे यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे आंदोलन 
सुरू आहे. एस.टी. स्टँड, सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचे 
निषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे. 

६. अतिक्रमण.- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमणे काढते वेळी जीवित व वित्तहानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७. मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती, विधान परिषद शाब्दिक वाद . 
मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले, सातारा लोकसभा व मा . श्री . राजराजे नाईक -निंबाळकर , सभापती, विधान परिषद यांचे मध्ये फलटणच्या एका 
माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड असे वक्तव्य खा . उदनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रति उत्तर म्हणून तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना 
माहिती असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच खा . उदनराजेंची ना . रामराजेंना खुन्नस अशी बातमी 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपेपर दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या अनुषंगाने खा . उदयनराजे व ना . रामराजे समर्थकांकडून सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४.- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहा 
पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ट स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचेवेळी जनतेत 
राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात. तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार 
केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाउंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे . सदर मुद्यावरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


७७ 


९ . उपोषण / आत्मदहन.- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस 
व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०. जुना मोटार स्टँड वादावादी.- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टँड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 
खा . श्री . उदयनराजे व आ . श्री. शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहूपुरी पोलीस स्टेशन येथे 
गु.र.नं. ५०२, ५०३ भा.दं.वि.क. १४३ , १४९, ५०६ म.पो.अधि.३७-१-३ अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

११. भीमा - कोरेगाव प्रकरण.- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, ता . हवेली, जि . पुणे येथे शौर्य विजयस्तंभास दलित 
बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा 
होऊन दोन गटामध्ये दगडफेक , तोडफोड, जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला . सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या 
अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्यांची 
नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी 
आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता नाकारता येत नाही, या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. 
अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२. आरक्षण/ आंदोलन.- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने विविध 
सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगरसमाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर समाज 
संघटना यांच्यावतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 

१३. रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत कृषी राज्यमंत्री तथा 
सहपालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे, ता . माढा, जि . सोलापूर येथे 
त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही 
संघटनाच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . सदर घटनेचे पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१४. सुरूची बंगला, सातारा वाद.- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन 
बदलावरून मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे सर्मथकामध्ये गाड्यांची तोडफोड, मारामारी होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेका विरोधात विविध पोलीस 
ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटाकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१५. आणेवाडी टोलनाका.- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, ता . वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका 
टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहे . 
मा . खा . छत्रपती उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटाकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१६. मराठा क्रांती मोर्चा.- एक मराठा लाख मराठा अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जि . नगर 
येथील बलात्कार व हत्याकाडांतील दलित पीडितांना न्याय मिळावा, आरोपिंना फाशीची शिक्षा व्हावी, अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये बदल करावा, मराठ्यांना 
आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातही मोर्चेनिघाले असून 
वरील मुद्यांवरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१७. श्रमिक मुक्ती दल.- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८. व्हीव्हीआयपी दौरा.- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्रिमहोदय, न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


असून सदर 


सदरबाबत 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १९ ४१ 


- 


चे 


१ ९ . शेतकरी संघटना.- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात . बहुतांशी या 
आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२०. निवडणूक.- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग , म.रा. , मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात लोकसभा पंचवार्षिक 
निवडणुका होणार आहेत , निवडणुकांच्या अनुषंगाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००.०० वा . ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ चे २४.०० वा . पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७(३ ) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. सदर आदेशाचे 
कलम ३७ (१),(३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ एप्रिल २०१९ रोजीचे ००.०० वा ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे : 
( अ) शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 
( इ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजविणे, सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे, अशी मनाईचे 
उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा 
त्यांचा लोकात प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लघंन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा 
कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील , तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा 
दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१),(३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाहीत : 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 

१ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुबर्लतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल, अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य, तसेच अंत्यविधी कार्यास 

लागू 

होणार नाही . 
४. ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल , त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल , तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू 

होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


- 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा, १६ एप्रिल २०१९ . 


सातारा . 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
व 
सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकसपोआ/कोथरूड/मयतसमरी/५४७/२०१९.-सर्वलोकांनायाअधिसूचनेद्वारेकळविण्यातयेतेकी,सोबतच्यातक्त्यामध्येदर्शविलेलीव्यक्तीअकस्मातमयतझालेलेअसूनत्याबाबतअंतिमगोषवारामिळणेबाबत संबंधितठाण्याचेपोलीसअधिकारीयांनीफौजदारीप्रक्रियासंहिताकलम१७४प्रमाणेआमचेकार्यालयासअहवालसादरकेलाआहे.तरीमयतइसमयांचेनावासमोरदर्शविलेल्याकारणाव्यतिरिक्तअन्यकोणत्याही कारणामुळेमृत्यूझाला,अशीतक्रारअसेलतरत्यांनीहीअधिसूचनामहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्धझालेपासून१५दिवसांचेआतलेखीतक्रारयाकार्यालयाससादरकरावी.मुदतीनंतरआलेल्यातक्रारींचाविचार केलाजाणारनाही.वरीलमुदतीतकोणाचीहीतक्रारप्राप्तनझालेससंबंधितव्यक्तीचेमृत्यूचेकारणाबाबततक्रारनाही,असेग्रहितधरूनसंबंधितठाण्याचेपोलीसअधिकाऱ्याचेअहवालाप्रमाणेअंतिमगोषवारामंजूर करणेत 
येईल. 


परिशिष्ट 


अ 
. 


आवक 


पोलीसस्टेशन 


अ.म.र.नं. 


मयतव्यक्तीचेनाव 


वय 
/ 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचाप्रकार 


मृत्यूचेकारण 


क्र. 


क्रमांक 


वर्षे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१ 


३४३/२०१८ 


उत्तमनगर 


४९/२०१८ 


रिनाराजकुमारपरदेशी 


३४ 


०८/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


२ 


३५३/२०१८ 


उत्तमनगर 


४१/२०१८ 


निलेश 
नागराज 
पवार 


३१ 


२७/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


سه 


३५४/२०१८ 


उत्तमनगर 


४०/२०१८ 


शंकरसोपानभालेराव 


४९ 


२६/०८/२०१८ 


अपघाती 


सापचावल्याने 


४ 


४४१/२०१८ 


उत्तमनगर 


३२/२०१८ 


अमितसाहेबरावडोलारे 


२२ 


११/०७/२०१८ 


अपघाती 


विषारीऔषधपिल्याने 


५ 


४२४/२०१८ 


उत्तमनगर 


४३/२०१८ 


दिलीपशामरावदेवकाते 


४८ 


१३/१०/२०१८ 


आत्महत्या 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


६ 


४२५/२०१८ 


उत्तमनगर 


४०/२०१७ 


नारायण 
धोंडीबा 
गुजर 


५८ 


१२/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


रक्तवाहिन्यांचा 
आजार 


७ 


४२६/२०१८ 


उत्तमनगर 


३९/२०१७ 


रोहीत 
अंकुश 
वाजे 


३८ 


०९/ 
१०/२०१७ 


आत्महत्या 


विषपिल्याने 


८ 


४५९/२०१८ 


उत्तमनगर 


३५/२०१८ 


अमित 
छगन 
सातपुते 


२४ 


०५/०८/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


४७१/२०१८ 


उत्तमनगर 


३८/२०१८ 


सुमनबाळासाहेबनाईक 


५० 


१९/०८ 
/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१० 


४७२/२०१८ 


उत्तमनगर 


२३/२०१८ 


अवनी 
योगेश 
जाधव 


०७ 


२४/०५/२०१८ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


११ 


४७३/२०१८ 


उत्तमनगर 


२८/२०१८ 


गिरीष 
हरीश्चंद्र 
खुटीया 


५४ 


२२/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१२ 


४७४/२०१८ 


उत्तमनगर 


३१/२०१८ 


अमृताविजयजोशी 


२५ 


१०/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


७ ९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


८० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१३ 


४७५/२०१८ 


उत्तमनगर 


१९/२०१८ 


गिता 
दत्तात्रय 
कमळू 


५३ 


१०/०४/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


१४ 


४७६/२०१८ 


उत्तमनगर 


३५/२०१७ 


श्रुतीहर्षवर्धनबनसोडे 


१९ 


१२ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१७ 


नैसर्गिक 


कावीळआजाराने 


१५ 


४७७/२०१८ 


उत्तमनगर 


३९/२०१८ 


स्वाती 
तुषार 
जाधव 


१९ 


२२/०८/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१६ 


४८३/२०१८ 


उत्तमनगर 


१६/२०१८ 


राजेंद्र 
एकनाथ 
पायगुडे 


४७ 


०१/०४/२०१८ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


१७ 


५११/२०१८ 


उत्तमनगर 


२६/२०१८ 


ज्ञानेश्वरी 
राजू 
पाटील 


०७ 


०५/०६/२०१८ 


अपघाती 


जळाल्याने 


१८ 


५१२/२०१८ 


उत्तमनगर 


४५/२०१८ 


आशारामदासधावडे 


४७ 


२१/१०/२०१८ 


आत्महत्या 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


१ 
९ 


२० 
/२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


४४/२०१८ 


विनोद 
रामनाथ 
सुरवसे 


३४ 


१७/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकारझटक्याने 


२० 


२१/२०१९ 


उत्तमनगर 


४७/२०१८ 


किशोर 
मारुती 
गायकवाड 


५३ 


०४/११/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


२१ 


२२ 
/ 
२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


४२/२०१८ 


संजयमारुतीशिवदास 


३५ 


०६/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२२ 


२३/२०१९ 


उत्तमनगर 


४८/२०१८ 


शिवानंद 
गवनाप्पा 
मासुती 


५५ 


०७/११/२०१८ 


आत्महत्या 


पाठीला 
मार 
लागून 


२३ 


२४/२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


५३/२०१८ 


महेश 
हनुमानप्रसाद 
डांगी 


३९ 


२९/११/२०१८ 


आत्महत्या 


पाण्यात 
बुडून 


२४ 


२५/२०१९ 


उत्तमनगर 


५४/२०१८ 


अनिता 
गणेश 
कदम 


४० 


०१/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


जुन्याआजाराने 


२५ 


३९/२०१९ 


उत्तमनगर 


५०/२०१८ 


रोणय्यापोडय्या 
अडीगंटला 


३९ 


१०/११/२०१८ 


अपघाती 


पाण्यातबुडाल्याने 


२६ 


४० 
/२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


४६/२०१८ 


उर्मिला 
भागवत 
वनवे 


२८ 


०३/११/२०१८ 


आत्महत्या 


अज्ञात 


२७ 


४१ 
/ 
२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


५२/२०१८ 


श्रीकुमारनवेल्लायुदन 


४८ 


२५/११/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


२८ 


४२/२०१ 
९ 


उत्तमनगर 


२५/२०१८ 


प्रकाशरामभाऊबगाडे 


५६ 


०३/०६/२०१८ 


अपघाती 


हेडइंज्युरी 


२९ 


४३/२०१९ 


उत्तमनगर 


१४/२०१८ 


कैलास 
किसन 
साळुके 


४० 


२३/०३/२०१८ 


आत्महत्या 


विषारीऔषधपिल्याने 


३० 


४४/२०१९ 


उत्तमनगर 


३७/२०१८ 


रंजनादिलीपमाने 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५६ 


१८/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


बीपीवशुगरचेआजाराने 


३१ 


१७८/२०१८ 


वारजे 


११/२०१७ 


आन्तूरामासोनार 


८५ 


०६/०२/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


३२ 


४०२/२०१८ 


वारजे 


९३/२०१७ 


जालींदर 

राणू 

ढगे 


५३ 


०५/१०/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


نه 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


३३ 


४०३/२०१८ 


वारजे 


७०/२०१८ 


लक्ष्मी 
राजेंद्र 
यादव 


३९ 


०४/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


३४ 


४०४/२०१८ 


वारजे 


१०२/२०१८ 


कुमारदादासाहेबखंडागळे 


३१ 


१५/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


३५ 


४०५/२०१८ 


वारजे 


१०९/२०१८ 


नानासाहेबचंद्रकांतजैजाट 


४९ 


२५/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


३६ 


४०६/२०१८ 


वारजे 


६२/२०१७ 


तेजस्वीनीहिंमतगाडे 


१७ 


२३/०७/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


३७ 


४०७/२०१८ 


वारजे 


७०/२०१७ 


अनिल 
असर्फीवाल्मिकी 


२६ 


१८/०२/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


३८ 


४०८/२०१८ 


वारजे 


१०१/२०१६ 


राजेश 
गुलाब 
कुहाडे 


२५ 


३१/१०/२०१६ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


३ 
९ 


४०९/२०१८ 


वारजे 


१६/२०१८ 


अरुणमहिपतीकुंबरे 


६२ 


३०/०१/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


४० 


४१०/२०१८ 


वारजे 


३८/२०१८ 


बिंद्रावतीरामलालकनोजिया 


४६ 


१३/०४/२०१८ 


अपघाती 


भाजल्याने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


४१ 


४११/२०१८ 


वारजे 


१०३/२०१६ 


श्रीआशिषमहादे 


१.५ 


१२/११/२०१६ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाच्याआजाराने 


४२ 


४१२/२०१८ 


वारजे 


२६/२०१७ 


गीता 
जी 
गुरखा 


३५ 


०३/०४/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


४३ 


४१३/२०१८ 


वारजे 


९६/२०१६ 


लक्ष्मणसाहेबरावमोहिते 


६० 


१ 
९/ 
१० 
/ 
२०१६ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


४४ 


४१४/२०१८ 


वारजे 


१२२/२०१५ 


सादीक 
नूरमहंमद 
ढगे 


५० 


१३/११/२०१५ 


अपघाती 


पाण्यात 
बुडून 


४५ 


४१५/२०१८ 


वारजे 


६०/२०१८ 


अनिलगोरखशिंदे 


५४ 


०३/०६/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


४६ 


४१६/२०१८ 


वारजे 


०८/२०१८ 


रमाबाई 
जगन्नाथ 
पवार 


५६ 


१३/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


४७ 


४१७/२०१८ 


वारजे 


७३/२०१८ 


तेजस 
विजय 
कदम 


६१ 


२०/०३/२०१८ 


अपघाती 


मेंदूसईजाहोऊन 


४८ 


४१८/२०१८ 


वारजे 


२७/२०१८ 


आकाशप्रभाकरकोकाटे 


२० 


१२/०३/२०१८ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


४९ 


४१९/२०१८ 


वारजे 


२५/२०१८ 


जनार्धन 
त्रिवेणी 
पाल 


३२ 


०४/०३/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


१८ , शके १ ९ ४१ 


५० 


४२०/२०१८ 


वारजे 


८ 
९ 
/ 
२०१७ 


शंतनूबाळकृष्णघोलप 


२६ 


०२/१०/२०१७ 


आत्महत्या 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


५१ 


४२१/२०१८ 


वारजे 


९९/२०१८ 


निखिलदिलीपकोतकर 


२८ 


११ 
/० 
९ 
/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताच्याआजाराने 


५२ 


४२२/२०१८ 


वारजे 


३१/२०१८ 


दशरथहुवन्नाकांबळे 


५८ 


२५/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताच्याआजाराने 


b2 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


८२ 


१ 


२ 


ته 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


५३ 


४२३/२०१८ 


वारजे 


८६/२०१६ 


युवराजबाळासाहेबचव्हाण 


२९ 


२५/०९/२०१६ 


नैसर्गिक 


मेंदूवफुप्फुसाचाआजार 


५४ 


४२७/२०१८ 


वारजे 


३३/२०१६ 


शंकरलाल 
अमरराम 
गुजर 


२६ 


०४/०४/२०१६ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


५५ 


४२८/२०१८ 


वारजे 


२४/२०१७ 


रामकेसहरीसाहनी 


३२ 


२७/०३/२०१७ 


नैसर्गिक 


जुन्याआजाराने 


५६ 


४२९/२०१८ 


वारजे 


१५/२०१८ 


अनिलदेवजीमेने 


३६ 


२६/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


५७ 


४३०/२०१८ 


वारजे 


१२८/२०१५ 


अनोळखी 
पुरुष 


३८ 


२३/११/२०१५ 


अपघाती 


शॉक 
लागून 


५८ 


४३१/२०१८ 


वारजे 


३२/२०१६ 


अब्दुलगफुरनबीसाहबतोखी 


७५ 


०२/०४/२०१६ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


५९ 


४३२/२०१८ 


वारजे 


४४/२०१८ 


सत्यमरामलालकनोजिया 


०६ 


१९/०४/२०१८ 


अपघाती 


जळाल्याने 


६० 


४३३/२०१८ 


वारजे 


४३/२०१८ 


स्वाती 
शंकर 
वडगावकर 


४० 


१८/०४/२०१८ 


अपघाती 


भाजल्यानेइन्फेक्शन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


६१ 


४३४/२०१८ 


वारजे 


४०/२०१८ 


साहीलरामलालकनोजिया 


०८ 


१६/०४/२०१८ 


अपघाती 


भाजल्याने 


६२ 


४३५/२०१८ 


वारजे 


३९/२०१८ 


रामलालमहाजनकनोजिया 


४४ 


१६/०४/२०१८ 


अपघाती 


भाजल्याने 


६३ 


४३६/२०१८ 


वारजे 


६१/२०१७ 


घेवराराम 
जवाराराम 
सुतार 


४५ 


१ 
९/ 
०७/२०१७ 


नैसर्गिक 


मेंदू 
व 
किडनीजंतुसंसर्ग 


६४ 


४३७/२०१८ 


वारजे 


२३/२०१८ 


दत्तात्रय 
साहेबराव 
धुमाळ 


३१ 


२७/०२/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


६५ 


४३८/२०१८ 


वारजे 


४६/२०१८ 


स्वप्नीलभिकाजीसाळवे 


३२ 


२५/०४/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


६६ 


४३९/२०१८ 


वारजे 


३७/२०१७ 


कैलास 
शिवाजी 
जावळे 


३० 


१०/०५/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


६७ 


४४०/२०१८ 


वारजे 


७२/२०१८ 


अलकामंगेशसोनावणे 


३७ 


१८/०५/२०१८ 


आत्महत्या 


पाण्यातबुडाल्याने 


६८ 


४८९/२०१८ 


वारजे 


४०/२०१७ 


निवास 
गंगाधर 
कुलकर्णी 


४५ 


२५/०५/२०१७ 


नैसर्गिक 


अजारपणामुळे 


६९ 


४९०/२०१८ 


वारजे 


१०१/२०१८ 


राहुलमोतीचंदभारद्वाज 


२१ 


१५/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


१८ , शके १९ ४१ 


७० 


४९१/२०१८ 


वारजे 


०२/२०१५ 


बे/ऑहनिफाअन्सारी 


४दि 


०४/०१/२०१५ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


७१ 


४९२/२०१८ 


वारजे 


६३/२०१८ 


विठ्ठलसंदीपानकोळेकर 


४० 


११/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


७२ 


४९३/२०१८ 


वारजे 


५८/२०१८ 


मंदार 
गोपाळ 
कुलकर्णी 


३३ 


०१/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


७३ 


४९४/२०१८ 


वारजे 


५२/२०१६ 


वंदना 
संतोष 
रसाळ 


३३ 


२८/०५/२०१६ 


आत्महत्या 


विषारीऔषधपिऊन 


७४ 


४९५/२०१८ 


वारजे 


११३/२०१८ 


राहुलप्रकाशगोडांबे 


४४ 


२९/ 
०९/ 
२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताच्याआजाराने 


७५ 


४९६/२०१८ 


वारजे 


१००/२०१६ 


रिद्धी 
हनुमंत 
देवरे 


०२ 


२६/१०/२०१६ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


७६ 


४९७/२०१८ 


वारजे 


०५/२०१८ 


विश्वास 
शिवाजी 
कदम 


५० 


०९/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


७७ 


४९८/२०१८ 


वारजे 


८३/२०१८ 


संतोष 
विठ्ठलराव 
पाठक 


५१ 


११/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


७८ 


४९९/२०१८ 


वारजे 


१०३/२०१७ 


रामचंद्रबिराप्पाघोडके 


४५ 


०४/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


७९ 


५००/२०१८ 


वारजे 


१४/२०१८ 


आत्मारामलिंबाजीगवळी 


५० 


२४/०१/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


८० 


५०१/२०१८ 


वारजे 


३८/२०१७ 


विक्रम 
ऊर्फविकास 
बालाजीदांडगे 
२७ 


१९ 
/०५/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


८१ 


५०२/२०१८ 


वारजे 


६६/२०१८ 


गोविंदमोहबीसाहनी 


४० 


१६/०६/२०१८ 


नैसर्गिक 


फिट 
व 
दम्याचे 
आजार 


८२ 


५०३/२०१८ 


वारजे 


९५/२०१७ 


भोजनाथ 
रमय्या 
रेड्डी 


७० 


११/१०/२०१७ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


८३ 


५०४/२०१८ 


वारजे 


१०४/२०१७ 


अनिलरामचंद्रकेसवड 


५१ 


११/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


८४ 


५०५/२०१८ 


वारजे 


११५/२०१७ 


संतोष 
किसनवखारे 


४७ 


२०/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


जुन्याआजाराने 


८५ 


५०६/२०१८ 


वारजे 


१०३/२०१८ 


ज्ञानोबा 
पांडुरंग 
धुमाळ 


६३ 


१७/०९/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


८६ 


५०७/२०१८ 


वारजे 


६३/२०१६ 


शेखरव्यंकटेशकर्णे 


६३ 


०९/०७/२०१६ 


नैसर्गिक 


हृदयाच्याआजाराने 


८७ 


५०८/२०१८ 


वारजे 


०९/२०१७ 


विनायक 
प्रभाकर 
कंदारे 


२८ 


२५/०१/२०१७ 


नैसर्गिक 


क्षयरोग 


८८ 


५०९/२०१८ 


वारजे 


११६/२०१७ 


दिपक 
जगन्नाथ 
जगताप 


४५ 


२२/१२/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


८९ 


५१०/२०१८ 


वारजे 


५३/२०१८ 


अनोळखी 
इसम 


२५/०५/२०१८ 


अपघाती 


छातीस 
व 
पोटास 
इजा 


१८ , शके १९ ४१ 


९० 


१३६/२०१८ 


कोथरूड 


०६/२०१७ 


ऋषीकेश 
श्रीकांत 
कुलकर्णी 


३४ 


१२/०१/२०१७ 


नैसर्गिक 


मेंदूवफुप्फुसाचाआजार 


९१ 


१४६/२०१८ 


कोथरूड 


१०७/२०१७ 


अभिषेक 
माधव 
ठकार 


२६/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


३१ ३५ 


९२ 


२७०/२०१८ 


कोथरूड 


०७/२०१८ 


भानुदासमारुतीठुले 


२०/०१/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासाने 


८३ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


82 


१ 


२ 


३ 


४ 


& 


७ 


८ 


.० 


९३ 


३१५/२०१८ 


कोथरूड 


१३९/२०१४ 


साधनाहेमंत 
ताम्हणकर 


५६ 


१८/११/२०१४ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


९४ 


३२०/२०१८ 


कोथरूड 


१३१/२०१४ 


वनिताविलासपाटील 


२८ 


११/११/२०१४ 


अपघाती 


गर्भाशय 
आजार 


९५ 


३२१/२०१८ 


कोथरूड 


१३८/२०१४ 


हेमंत 
मधुसुदन 
ताम्हणकर 


५८ 


१८/११/२०१४ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


९ 
६ 


३४४/२०१८ 


कोथरूड 


८६/२०१८ 


दिलीप 
विश्वनाथदळवी 


५० 


०१/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


९७ 


३४५/२०१८ 


कोथरूड 


८८/२०१८ 


दिप्तीअमरनाथमोरे 


१४ 


०५/०९/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


९८ 


३४६/२०१८ 


कोथरूड 


५२/२०१८ 


विजयभिवादिघे 


३ 
९ 


१६/०५/२०१८ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


९९ 


३४७/२०१८ 


कोथरूड 


४८/२०१७ 


अनिकेतबाळ 
मेंगडे 


२३ 


१०/०६/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१०० 


३४८/२०१८ 


कोथरूड 


११७/२०१७ 


समीर 
रमेश 
कदम 


२३ 


२४/१२/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१०१ 


३४९/२०१८ 


कोथरूड 


६९/२०१८ 


राजेंद्र 
योगीराज 
जगताप 


५७ 


१०/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदाबत्रासाने 


१०२ 


३५०/२०१८ 


कोथरूड 


३९/२०१८ 


भरतलक्ष्मणखटावकर 


४८ 


२०/०४/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


१०३ 


३५१/२०१८ 


कोथरूड 


८४/२०१८ 


दत्तात्रयखंडूसोनार 


४५ 


२४/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदाब 
वयकृताचा 
आजार 


१०४ 


३५२/२०१८ 


कोथरूड 


४९/२०१८ 


अरुणज्ञानोबासावळे 


४३ 


१४/०५/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१०५ 


३५५/२०१८ 


कोथरूड 


१७/२०१८ 


अरविंददत्तात्रयशिरमाने 


६५ 


१७/०२/२०१८ 


नैसर्गिक 


मेंदूवफुप्फुसाचाआजार 


१०६ 


३५६/२०१८ 


कोथरूड 


२२/२०१८ 


संतोषबबनपारगे 


३८ 


०५/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१०७ 


३५७/२०१८ 


कोथरूड 


५७/२०१८ 


क्रित 
केसरमांझी 


४५ 


०१/०६/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१०८ 


३५८/२०१८ 


कोथरूड 


१२२/२०१७ 


दत्तात्रयज्ञानेश्वरबारबोले 


३८ 


३०/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१०९ 


३५९/२०१८ 


कोथरूड 


७४/२०१७ 


विकास 
आत्माराम 
धुमाळ 


३५ 


२४/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


११० 


३६०/२०१८ 


कोथरूड 


५८/२०१८ 


सुरेशचंद्रकांतजोशी 


१८ , शके १ ९ ४१ 


०१/०६/२०१८ 


६६ 


नैसर्गिक 


मेंदूवफुप्फुसाचाआजार 


१११ 


३६१/२०१८ 


कोथरूड 


१०९/२०१८ 


संतोषसुभाषखोपडे 


५५ 


२९/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


११२ 


३६२/२०१८ 


कोथरूड 


२ 
९ 
/ 
२०१८ 


अनोळखी 
महिला 


५० 


२ 
९/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


११३ 


३६३/२०१८ 


कोथरूड 


५५/२०१८ 


सुंदरभीमरावसावंत 


७४ 


२०/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


वृद्धापकाळाने 


११४ 


३६४/२०१८ 


कोथरूड 


६१/२०१८ 


आकाशचंद्रकांतदळवी 


२३ 


१४/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


११५ 


३६५/२०१८ 


कोथरूड 


१११/२०१७ 


अमितझंकरमलभंडारी 


30 


१२/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


छातीचा 
जुना 
आजार 


११६ 


३६६/२०१८ 


कोथरूड 


५३/२०१८ 


आस्लमरसूलतांबोळी 


२ 
९ 


१६/०५/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


११७ 


३६८/२०१८ 


कोथरूड 


३७/२०१७ 


हेमलताचंद्रकांतप्रजापती 


४० 


०६/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


११८ 


३६९/२०१८ 


कोथरूड 


२१/२०१८ 


गणेशमहादेवगिरी 


३८ 


०४/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


मधुमेहवकिडनीच्याआजाराने 


११९ 


३७०/२०१८ 


कोथरूड 


१११/२०१८ 


बे 
/ 
ऑ 
ऋतुजा 
पुजारी 


२८दि 


२९/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


तीव्र 
तापामुळे 


१२० 


३७१/२०१८ 


कोथरूड 


० 
९/२०१८ 


दामूसदूसाठे 


६० 


२५/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१२१ 


३७२/२०१८ 


कोथरूड 


४४/२०१८ 


योगेशशांतीलालबलदोटा 


४४ 


२९/०४/२०१८ 


नैसर्गिक 


मेंदूच्याआजाराने 


१२२ 


३७३/२०१८ 


कोथरूड 


३०/२०१८ 


नामदेव 
रामभाऊ 
सावंत 


७० 


०६/०४/२०१८ 


अपघाती 


कंबरेला 
मार 
लागून 


१२३ 


३७४/२०१८ 


कोथरूड 


११९/२०१७ 


अनितासंदीप 
म्होकर 


३५ 


२६/१२/२०१७ 


आत्महत्या 


जळाल्याने 


१२४ 


३७५/२०१८ 


कोथरूड 


८०/२०१७ 


कलावतीसंभाजीअतिक 


६५ 


०६/०९/२०१७ 


अपघाती 


मेंदूस 
अंतर्गत 
इजा 


१२५ 


३७६/२०१८ 


कोथरूड 


८९/२०१८ 


लसिया 
सवा 
मिना 


४५ 


०५/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१२६ 


३७७/२०१८ 


कोथरूड 


९७/२०१८ 


नागेश 
ज्ञानेश्वर 
जगताप 


३ 


३३ 


२६/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


१२७ 


३७८/२०१८ 


कोथरूड 


१८/२०१८ 


विजयश्रीधरकेळकर 


६७ 


२०/०२/२०१८ 


आत्महत्या 


विषारीऔषधपिल्याने 


१२८ 


३७९/२०१८ 


कोथरूड 


१३/२०१८ 


मंदासुभाषडिकाव 


५७ 


०९/०२/२०१८ 


आत्महत्या 


जळाल्याने 


१२ 
९ 


३८०/२०१८ 


कोथरूड 


४७/२०१८ 


संगितादत्ता 
पडेर 


४९ 


१३/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१३० 


३८१/२०१८ 


कोथरूड 


४२/२०१८ 


ओंकार 
शंकरराव 
देशमुख 


४१ 


२९/०४/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१३१ 


३८२/२०१८ 


कोथरूड 


१०२/२०१६ 


स्वप्निलरावसाहेब 
पाटील 


३३ 


११/०८/२०१६ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१३२ 


३८३/२०१८ 


कोथरूड 


२५/२०१६ 


संजयतुकाराम 
झुंजुरके 


६ 


४६ 


०४/०३/२०१६ 


नैसर्गिक 


रक्तदाबाच्याआजाराने 


८५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


८६ 


१ 


२ 


نه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१३३ 


३८४/२०१८ 


कोथरूड 


८२/२०१५ 


प्रकाशधोंडीबाकानगुडे 


४५ 


१४/०६/२०१५ 


नैसर्गिक 


मधुमेह 
व 
रक्तदाब 


१३४ 


३८५/२०१८ 


कोथरूड 


८६/२०१५ 


अरीशसमीरविश्वकर्मा 


४म 


२९/ 
०६/२०१५ 


नैसर्गिक 


आजारपणामळे 


१३५ 


३८६/२०१८ 


कोथरूड 


९ 
१ 
/ 
२०१५ 


समशेद 
मुमताजमोमीन 


२६ 


१३/०६/२०१५ 


नैसर्गिक 


मधुमेहाच्याआजाराने 


१३६ 


३८७/२०१८ 


कोथरूड 


५३/२०१५ 


सुर्यरेखाश्रीनिवासबोया 


७म 


०७/०४/२०१५ 


नैसर्गिक 


कावीळच्याआजाराने 


१३७ 


३८८/२०१८ 


कोथरूड 


१९/२०१५ 


रमेशबबनचोरगे 


२४ 


०२/०२/२०१५ 


अपघाती 


डोक्यास 
मार 
लागून 


-- 


१३८ 


३८९/२०१८ 


कोथरूड 


६४/२०१६ 


आश्विनी 
माधव 
वैद्य 


४५ 


२०/०५/२०१६ 


आत्महत्या 


विषारीऔषधपिल्याने 


१३ 
९ 


३९० 
/ 
२०१८ 


कोथरूड 


७०/२०१५ 


मनोहरपांडुरंगसाटले 


५५ 


२२/०५/२०१५ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


१४० 


३९१/२०१८ 


कोथरूड 


७२/२०१५ 


राहुलतुकारामनिषद 


३.५ 


३०/०५/२०१५ 


अपघाती 


सापचावल्याने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१४१ 


३९२/२०१८ 


कोथरूड 


३१/२०१५ 


पांडुरंगगोविंदधुमाळ 


५५ 


२२/०२/२०१५ 


आत्महत्या 


विषारीऔषधपिऊन 


१४२ 


३९३/२०१८ 


कोथरूड 


२८/२०१५ 


संदीपभाऊसाहेबगवारे 


३५ 


१९/०२/२०१५ 


आत्महत्या 


विषारी 
औषधपिऊन 


१४३ 


३९४/२०१८ 


कोथरूड 


११९/ 
२०१६ 


दिपक 
विष्णूपिळणकर 


३८ 


०३/०९/ 
२०१६ 


नैसर्गिक 


रक्ताचाकर्करोग 


१४४ 


३९५/२०१८ 


कोथरूड 


११७/२०१६ 


तातेराव 
गणपत 
चव्हाण 


५५ 


०१/०९/२०१६ 


नैसर्गिक 


दक्तदाबआजाराने 


१४५ 


३९६/२०१८ 


कोथरूड 


९२/२०१५ 


उन्नीमोनवर्गीस 


५० 


१६/०७/२०१५ 


नैसर्गिक 


छातीचा 
आजार 


१४६ 


३९७/२०१८ 


कोथरूड 


५६/२०१६ 


तनुजाविश्वासपवार 


१८ 


०९/०५/२०१६ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१४७ 


३९८/ 
२०१८ 


कोथरूड 


१०४/२०१६ 


अनोळखी 
इसम 


५२ 


११/०८/२०१६ 


अपघाती 


पाण्यात 
बुडून 


१४८ 


३९९/२०१८ 


कोथरूड 


९३/२०१६ 


आप्पारामचंद्रमोरे 


४५ 


१८/०७/२०१६ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


१४९ 


४००/२०१८ 


कोथरूड 


१४७/२०१६ 


ताराबाईलक्ष्मणदहीभाते 


७५ 


३१/१०/२०१६ 


नैसर्गिक 


वृद्धापकाळाने 


१५० 


४०१/२०१८ 


कोथरूड 


१८ , शके १९ ४१ 


८४/२०१५ 


सोनाली 
सुधाकर 
जाधव 


१ 
९ 


नैसर्गिक 


१९/०६/२०१५ 


रक्तदोष 


१५१ 


४४२/२०१८ 


कोथरूड 


६४/२०१८ 


प्रभाकरकोंडीबाशिंदे 


५६ 


२०/०६/२०१८ 


नैसर्गिक 


हेड 
इंज्युरी 


१५२ 


४४३/२०१८ 


कोथरूड 


३८/२०१८ 


दानेश्वरविजयकुमारलोखंडे 


३ 
९ 


१९/०४/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१५३ 


४४४/२०१८ 


कोथरूड 


८३/२०१८ 


रविकुमारगुरुमूर्तिपिल्ले 


४२ 


२२/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


अतिव्यसनामुळे 


१५४ 


४४५/२०१८ 


कोथरूड 


९६/२०१८ 


निलिमा 
भालचंद्रदेवधर 


५८ 


१७/०९/२०१८ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


१५५ 


४४६/२०१८ 


कोथरूड 


९४/२०१७ 


प्रशांतचंद्रकांतचौधरी 


४७ 


०६/१०/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


१५६ 


४४७/२०१८ 


कोथरूड 


८१/२०१८ 


संजय 
नरेन 
दास 


२८ 


२०/०८/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१५७ 


४४८/२०१८ 


कोथरूड 


९०/२०१८ 


आकाशरामभाऊशिंगडे 


३१ 


३१/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


अवयवनिकामीहोऊन 


१५८ 


४४९/२०१८ 


कोथरूड 


८८/२०१७ 


अमोलसुरेशकेंडे 


२२ 


२२ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१५९ 


४५०/२०१८ 


कोथरूड 


१०१/२०१७ 


पाडुरगमहादूओंबाळे 


१०/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


५५ ५५ 


१६० 


४५१/२०१८ 


कोथरूड 


१८/२०१७ 


ज्ञानेश्वर 
रामचंद्र 
करंजे 


२३/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१६१ 


४५२/२०१८ 


कोथरूड 


०६/२०१८ 


मानसिंगजयमलसिंगविश्वकर्मा 


४७ 


१७/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१६२ 


४५३/२०१८ 


कोथरूड 


८ 
९ 
/ 
२०१७ 


राजवीविनायकढोरे 


१.६ 


०३/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१६३ 


४५४/२०१८ 


कोथरूड 


५०/२०१८ 


समलमकुमारी 
संजय 
महातू 


०१ 


१५/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१६४ 


४५५/२०१८ 


कोथरूड 


१००/२०१७ 


अंशुभ 
संदीप 
अडसूळ 


६म 


२७/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


१६५ 


४५६/२०१८ 


कोथरूड 


७३/२०१८ 


आराध्यासंतोषथोरात 


०१ 


२७/०७/२०१८ 


अपघाती 


पाण्यातबुडाल्याने 


१६६ 


४५७/२०१८ 


कोथरूड 


९९/२०१८ 


शिल्पाशिवाजीमिरजे 


१७ 


०४/१०/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१६७ 


४५८/२०१८ 


कोथरूड 


१०४/२०१८ 


राहुलशिवाजीकिरमिटे 


४५ 


१५/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


फिटचा 
आजार 


१६८ 


४६०/२०१८ 


कोथरूड 


२३/२०१७ 


मूळचंदरम्मूहेमन्ना 


७५ 


२४/०३/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१६ 
९ 


१८ , शके १९ ४१ 


४६१/२०१८ 


कोथरूड 


मनेंद्र 
ओमलालचौधरी 


७८/२०१८ 


१८ 


१५/०८/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१७० 


४६२/२०१८ 


कोथरूड 


८३/२०१७ 


अनुजाआल्हादपेंढारकर 


६५ 


११/ 
०९/ 
२०१७ 


नैसर्गिक 


उच्चरक्तदाब 
आजार 


१७१ 


४६३/२०१८ 


कोथरूड 


२५/२०१८ 


गणेशविनायकसाष्टे 


२७ 


०७/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


८७ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


22 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


१७२ 


४६४/२०१८ 


कोथरूड 


१०४/२०१७ 


रमेश 
महादेवमारणे 


४७ 


१८/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


१७३ 


४६५/२०१८ 


कोथरूड 


३१/२०१८ 


विक्रांतविठ्ठलमोहोळ 


३३ 


० 
९ 
/ 
०४ 
/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१७४ 


४६६/२०१८ 


कोथरूड 


११४/२०१७ 


बशीर 
शहाबुद्दीनशेख 


५८ 


१५/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


१७५ 


४६७/२०१८ 


कोथरूड 


१२४/२०१८ 


अंजुमनजीरकुरेशी 


३० 


०६/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


न्यूमोनिया 


१७६ 


४६८/२०१८ 


कोथरूड 


४५/२०१८ 


भगवान 
बापू 


दाभाडे 


५३ 


०७/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१७७ 


४६९/२०१८ 


कोथरूड 


६९/२०१७ 


बाळासाहेब 
धम्मकिरणदुधवडे 


३० 


१५/०८/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१७८ 


४७०/२०१८ 


कोथरूड 


५६/२०१८ 


अशोक 
श्रीपती 
हनमघर 


४२ 


३१/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


१७ 
९ 


४७८/२०१८ 


कोथरूड 


९४/२०१८ 


भिमाशंकरनागप्पाहिपळे 


७५ 


११/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


दम्याच्याआजाराने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८० 


४७९/२०१८ 


कोथरूड 


९२/२०१७ 


कांतीलालरामलिंशिलवंत 


५२ 


०३/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


१८१ 


४८०/२०१८ 


कोथरूड 


१०/२०१८ 


पुंडलीकभाऊरावचव्हाण 


८३ 


०१/०२/२०१८ 


अपघाती 


हेड 
इंज्युरी 


१८२ 


४८१/२०१८ 


कोथरूड 


९१/२०१८ 


दिपाली 

पप्पू 

बनसोडे 


३५ 


०७/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१८३ 


४८२/२०१८ 


कोथरूड 


१७/२०१६ 


अर्जुनबाबुरावघावटे 


६८ 


१२/०२/२०१६ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


१८४ 


४८४/२०१८ 


कोथरूड 


१४/२०१७ 


प्रतिक 
नरेंद्र 
चुरी 


२३ 


१५/०२/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१८५ 


४८५/२०१८ 


कोथरूड 


६५/२०१७ 


प्रमोदकुंडलिक 
शेडगे 


३५ 


०८/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


१८६ 


४८६/२०१८ 


कोथरूड 


१२१/२०१७ 


अनिता 
आत्माराम 
धुमाळ 


६५ 


२८/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 
झटका 


१८७ 


४८७/२०१८ 


कोथरूड 


५३/२०१७ 


वेदश्रीमिलींदमोहोड 


०६ 


२८/०६/२०१७ 


अपघाती 


पाण्यातबुडाल्याने 


१८८ 


४८८/२०१८ 


कोथरूड 


४८/२०१७ 


प्रभाकररामचंद्रआठवले 


८४ 


११/०६/२०१७ 


अपघाती 


पेल्वीक 
इंज्युरी 


१८ , शके १९ ४१ 


१८ 
९ 


०१ 
/ 
२०१ 
९ 


कोथरूड 


८२/२०१८ 


विलास 
रावजी 
फाटक 


५० 


२२/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


त्वचावहृदयविकार 


१ 
९ 
० 


०२/२०१९ 


कोथरूड 


०१/२०१८ 


पवित्रामोडल 


३८ 


०१/०१/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


१९१ 


०३/२०१९ 


कोथरूड 


७१/२०१८ 


रोहनगणपतखेंगरे 


२१ 


१८/०७/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


१९ 
२ 


०४/२०१९ 


कोथरूड 


५४/२०१८ 


उमेशउल्हासपोहरे 


५२ 


१७/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


अति 
व्यस 


सनामुळे 


१९ 
३ 


०५/२०१ 
९ 


कोथरूड 


६६/२०१८ 


पाडुरंगनारायणथोपटे 


४४ 


०५/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


दमा,हृदयविकार 


१९४ 


०६/२०१९ 


कोथरूड 


१२७/२०१८ 


विनायकनारायण 
मोरे 


५२ 


१२/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


१ 
९ 
५ 


०७/२०१९ 


कोथरूड 


२६/२०१८ 


नागेश 
जनार्दन 
पाठक 


७८ 


०९/ 
०३ 
/२०१८ 


नैसर्गिक 


वृद्धापकाळाने 


१९६ 


०८ 
/२०१९ 


कोथरूड 


४५/२०१७ 


नंदकिशोर 
पुरुषोत्तम 
गटणे 


६५ 


३१/०६/२०१७ 


अपघाती 


श्वसनावरोधामुळे 


१ 
९ 
७ 


०९/२०१९ 


कोथरूड 


१०७/२०१८ 


मायाहरीश्चंद्रदुधे 


५६ 


२३/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


१९८ 


१० 
/ 
२०१ 
९ 


कोथरूड 


११८/२०१७ 


संजय 
अर्जुन 
दास 


२६/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयाचाआजार 


39 

५ 
९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१ 
९९ 


११ 
/ 
२०१९ 


कोथरूड 


६३/२०१७ 


बाळासाहेबसखाराममांजरेकर 


०४/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२०० 


१२ 
/ 
२०१ 
९ 


कोथरूड 


५०/२०१७ 


अरुणरामचंद्रपाटील 


६९ 


२० 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 
झटका 


२०१ 


१३/२०१९ 


कोथरूड 


८०/२०१८ 


दत्तूमल्हारीउकरंडे 


३८ 


१७/०८/२०१८ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


२०२ 


१४ 
/ 
२०१ 
९ 


कोथरूड 


४०/२०१८ 


गणेश 
शंकरराव 
पांगुळे 


२८ 


२०/०४/२०१८ 


अपघाती 


विजेचा 
धक्का 
बसून 


२०३ 


१५/२०१९ 


कोथरूड 


८५/२०१८ 


दिलीपशाहुरावचौतमल 


४७ 


२८/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


श्वसनासत्रासहोऊन 


२०४ 


१६/२०१९ 


कोथरूड 


८७/२०१८ 


शुभमविठ्ठलक्षीरसागर 


२२ 


०३/ 
० 
९ 
/ 
२०१८ 


अपघाती 


जळाल्याने 


२०५ 


१७ 
/ 
२०१९ 


कोथरूड 


६३/२०१८ 


कृष्णाआत्मारामकाकडे 


३० 


१८/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२०६ 


१८ 
/ 
२०१ 
९ 


कोथरूड 


११७/२०१८ 


रामहौशीरामफाले 


४८ 


१८/११/२०१८ 


अपघाती 


अनेकजखमाहोऊन 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२०७ 


१९/२०१ 
९ 


कोथरूड 


९८/२०१८ 


काशीनाथगंगाधर 
विश्वकर्मा 


३० 


०१/१०/२०१८ 


अपघाती 


विजेचा 
धक्का 
बसून 


२०८ 


२६/२०१९ 


कोथरूड 


९३/२०१८ 


सोमनाथ 
शंकर 
मांदगे 


५५ 


०९/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२० 
९ 


२७/२०१९ 


कोथरूड 


७७/२०१८ 


अमोल 
वसंत 
धुमाळ 


३६ 


१२/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


८ ९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


२१० 


२८/२०१ 
९ 


कोथरूड 


०३/२०१७ 


विश्वजीतविद्याधरघोरपडे 


५२ 


०६/०१/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२११ 


२९ 
/२०१ 
९ 


कोथरूड 


९७/२०१७ 


उदयकुमारबाळासाहेबरेळेकर 


४७ 


१८/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 
झटका 


२१२ 


३०/२०१९ 


कोथरूड 


७९/२०१७ 


विनोद 
श्रीराम 
चव्हाण 


२९ 


०४ 
/ 
० 
९/ 
२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२१३ 


३१/२०१९ 


कोथरूड 


४८/२०१८ 


सुशीला 
प्रभाकरकुलकर्णी 


९ 
३ 


१४/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


वृद्धापकाळाने 


२१४ 


३२/२०१९ 


कोथरूड 


७४/२०१८ 


यशश्रीसतिषमाने 


१७ 


२८/०७/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


-- 


२१५ 


३३/२०१९ 


कोथरूड 


११८/२०१८ 


मालनबबनमहापुरे 


५५ 


२२/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२१६ 


३४/२०१९ 


कोथरूड 


१३३/२०१८ 


सुरेखावसंतशिंदे 


४० 


२४/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


२१७ 


३५/२०१९ 


कोथरूड 


१०६/२०१८ 


विक्रमलक्ष्मणटिटवे 


३६ 


२२/१०/२०१८ 


अपघाती 


भाजल्यानेरक्तदोष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


२१८ 


३६/२०१९ 


कोथरूड 


११९/२०१८ 


शुभांगी 
रमेश 
अडसूळ 


२४ 


२४/११/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२१९ 


३७ 
/२०१ 
९ 


कोथरूड 


०७ 
/२०१९ 


बानो 
लतिफ 
पठाण 


४६ 


२० 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


२२० 


३८/२०१९ 


कोथरूड 


३७/२०१८ 


बाबुरावलक्ष्मणचिरके 


५० 


१८/०४/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष 


२२१ 


१३९/२०१८ 


डेक्कन 


१५/२०१७ 


प्रशांतचंद्रकांतकांबळे 


२५ 


१४/०६/२०१७ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


२२२ 


२३६/२०१८ 


डेक्कन 


२५/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


५० 


०२/१०/२०१७ 


आत्महत्या 


डोक्यास 
इजा 


२२३ 


२८०/२०१८ 


डेक्कन 


२८/२०१७ 


जैनुद्दीनमोहमदशेख 


४१ 


२०/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


२२४ 


१६१/२०१८ 


अलंकार 


४२/२०१७ 


सुहाससीतारामसरदेसाई 


५७ 


२२/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकाराने 


२२५ 


२८६/२०१८ 


अलंकार 


१९/२०१८ 


हर्षलराजेंद्रखैरे 


२० 


०२/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास 


४४८/२०१८ 


२२६ 


अलंकार 


०२/२०१७ 


सितारामगोपाळसिन्हा 


४५ 


०७/०२/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


१८ , शके १९ ४१ 


२२७ 


४६३/२०१८ 


अलंकार 


१७/२०१७ 


सुनिलशामकांतकोठावळे 


५५ 


३०/०६/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२२८ 


४६४/२०१८ 


अलंकार 


१६/२०१७ 


अनोळखी 
पुरुष 


३५ 


२३/०६/२०१७ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


२२९ 


१२/२०१८ 


अलंकार 


२३/२०१७ 


गुरुप्रसादसुमंतजोशी 


४६ 


०९/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२३० 


१३/२०१८ 


अलंकार 


२७/२०१७ 


गौरवश्रीकांतजोशी 


२९ 


१०/० 
९ 
/ 
२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२३१ 


४७८/२०१८ 


अलंकार 


०७/२०१७ 


निलेश 
उध्दव 
उपगंडले 


२५ 


२३/०३/२०१७ 


नैसर्गिक 


रक्तवाहिन्यांचा 
आजार 


२३२ 


०५/२०१८ 


अलंकार 


२०/२०१७ 


पाडुरंगराजाराममहाजन 


६५ 


१६/०७/२०१७ 


नैसर्गिक 


हृदयविकार 


२३३ 


०६/२०१८ 


अलंकार 


२४/२०१८ 


धानय्यारुदय्यास्वामी 


५५ 


२ 
९/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२३४ 


०८/२०१८ 


अलंकार 


२९/२०१७ 


सविता 
मकरंद 
पवार 


४३ 


१७ 
/० 
९/२०१७ 


नैसर्गिक 


मेंदूवफुप्फुसाचाआजार 


२३५ 


० 
९ 
/ 
२०१८ 


अलंकार 


२४/२०१७ 


ज्योतीसचिनशिंदे 


२७ 


२८/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२३६ 


१०/२०१८ 


अलकार 


४१/२०१७ 


सुरेखा 
सदाशिवकुंभार 


२८ 


१०/१२/२०१७ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


२३७ 


१२/२०१८ 


अलंकार 


२८/२०१७ 


विजयआनंदकोळपे 


४३ 


१४/० 
९/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२३८ 


१३/२०१८ 


अलंकार 


३५/२०१७ 


संजयगंगाधरबेलदार 


३५ 


२३/१०/२०१७ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२३ 
९ 


४४/२०१८ 


अलंकार 


१०/२०१८ 


प्रभाकरअनंतराव 
पाठक 


५८ 


०४/०४/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२४० 


४८/२०१८ 


अलंकार 


१८/२०१७ 


यादवचदूशहा 


२७ 


१३/०७/२०१७ 


अपघाती 


डोक्यास 
इजा 


२४१ 


९३/२०१८ 


अलंकार 


२५/२०१८ 


भद्रेश्वर 
मन्मथस्वामी 


२५ 


१४/०७/२०१८ 


अपघाती 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


२४२ 


१४६/२०१८ 


अलंकार 


०५/२०१८ 


स्वप्नील 
सुधीर 
वैद्य 


३८ 


०७/०२/२०१८ 


आत्महत्या 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


२४३ 


१५२/२०१८ 


अलकार 


३१/२०१८ 


प्रभाकर 
मारुती 
मंजुळकर 


४२ 


०३/०९/२०१८ 


आत्महत्या 


गळफासघेऊन 


२४४ 


१६९/२०१८ 


अलंकार 


१४/२०१८ 


अनोळखी 
पुरुष 


३६ 


०८/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


यकृताचाआजार 


२४५ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१७०/२०१८ 


अलकार 


३६/२०१८ 


धनंजयअविनाशपंडीत 


४७ 


२५/११/२०१८ 


आत्महत्या 


मल्टीपल 
इंज्युरी 


२४६ 


१७१/२०१८ 


अलंकार 


१८/२०१८ 


रेश्मादत्तावाघमारे 


३० 


१२/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तदोष,अवयवनिकामी 


२४७ 


१७२/२०१८ 


अलंकार 


२८/२०१८ 


तरुणबिंदारामबिश्वास 


२८ 


२५/०८/२०१८ 


अपघाती 


मणक्यास 
इजा 


९ १ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ २ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


or 


२४८ 


१८०/२०१८ 


अलंकार 


१५/२०१८ 


सुनिलसखारामदिघे 


४२ 


१३/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


प्रेत 
सडले 
, 
अज्ञात 


२४९ 


२४७/२०१ 
९ 


अलंकार 


३८/२०१८ 


नरेश 
कालुसिंग 
ठाकुर 


३६ 


०२/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


मेंदूच्याआजाराने 


२५० 


२६८ 
/ 
२०१ 
९ 


अलंकार 


३५/२०१८ 


बे/ऑअश्विनीवाघमारे 


२८दि 


१२/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


व्हायरलआजाराने 


२५१ 


२६९/ 
२०१९ 


अलंकार 


०३/२०१८ 


बे/ऑमुग्धानवीननिम्हण 


९दि 


१३/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तामध्ये 
जंतुसंसर्ग 


२५२ 


२७४ 
/२०१९ 


अलंकार 


३४/२०१८ 


रेखादिनेशसोनार 


५म 


०८/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


-- 


२५३ 


२७५/२०१९ 


अलंकार 


३२/२०१८ 


अंबिकागोविंदराठोड 


३५ 


१२/ 
० 
९/ 
२०१८ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाचाआजार 


२५४ 


२७६/२०१९ 


अलंकार 


३ 
९/२०१८ 


परशुरामवामनचव्हाण 


३७ 


०५/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


रक्तामध्ये 
जंतुसंसर्ग 


बाजीरावमोहिते, 
विशेषकार्यकारीदंडाधिकारी 
, 
तथा 
सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
, 

कोथरूड 
विभाग 
, 
पुणे 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


पुणे 
, 
८ 
एप्रिल 
२०१ 
९ 
. 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीर 
नोटीस 


क्रमांकसपोआ,पिंपरीविभागम.स./२०८५/२०१९.-तमामलोकांसकळविण्यातयेतेकी,सोबतच्यापरिशिष्टामध्येदर्शविलेल्यास्त्री/पुरुषहेआकस्मिकरीत्यामयतझालेलेअसून,त्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्या कारणास्तवत्यांचामृत्यूझालेबाबतचाअंतिमगोषवारामिळविणेसाठीवरिष्ठपोलीसनिरीक्षक,पिंपरी,चिंचवड,भोसरीएमआयडीसी-भोसरीपोलीसस्टेशनयांचेकडूनअहवालप्राप्तझालेलाआहे. 


१८ , शके १९ ४१ 


तरीसदरमृत्यूबाबतयांच्यानावासमोरदर्शविलेल्यामृत्यूचेकारणाखेरीजइतरअन्यकारणामुळेमृत्यूझालाआहे,अशीकोणतीहीतक्रारअसल्यासअथवाकोणासकाहीगोपनीयमाहितीअसल्याससदरची नोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रामध्येप्रसिद्धझाल्यापासून१५(पंधरा)दिवसांचेआतइकडीलकार्यालयासलेखीकळवावे.जरमुदतीतकोणाचीतक्रारप्राप्तझालीनाही,तरसंबंधितपोलीसस्टेशनचेवरिष्ठपोलीस निरीक्षकयांचेअहवालाप्रमाणेतसा 
अंतिमगोषवारायाकार्यालयाकडूनमंजूरकेलाजाईलयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ 
. 


जावक 


पोलीसस्टेशन 


अ.म.र.न. 


मयतव्यक्तीचेनाव 


वय/ 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचाप्रकार 


मृत्यूचे 
कारण 


क्र. 


क्रमाक 


वर्षे 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


10 


पिंपरी 
-चिंचवडपोलीसस्टेशन 


१ 


२५७/२०१९ 


पिंपरी 


०४ 
/२०१ 
९ 


सावित्री 
नारायणजी 
ठक्कर 


७४ 


०४ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


नैसर्गिक 


a)SuddenCordiac 

Death. b)IschemicHeart 

Disease. c)Hypertension 


२ 


२५८/२०१९ 


पिंपरी 


१७१/२०१७ 


बेबी 
हमीदमीयाचौधरी 


५५ 


३१/०७/२०१७ 


नैसर्गिक 


Coronary 
Artery 
Disease 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


३ 


२५९/२०१९ 


पिंपरी 


३२१/२०१८ 


प्रदिप 
रंगराव 
पवार 


५५ 


१३/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


LungAbscess 


४ 


२६० 
/ 
२०१ 
९ 


पिंपरी 


२९३/२०१७ 


बसवराजइरय्यास्वामी 


५५ 


१८/१२/२०१७ 


नैसर्गिक 


IntralCerebral 


Hemorrhage 
. 


५ 


२६१/२०१९ 


पिंपरी 


१८४/२०१८ 


मदनकिसनमुंगसे 


३८ 


१९/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


LungAbscess 


६ 


२६२/२०१९ 


पिंपरी 


२७६/२०१८ 


लहुबन्सीसोनवणे 


४८ 


२८/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


LungConsolidation 


withLiverCirrhosis. 


७ 


२६३ 
/२०१९ 


पिंपरी 


३०५/२०१८ 


जडावबाई 
पुनमचंद 
वर्मा 


८६ 


०१/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


a)CordiacArrest b)IschemicHeart 


Disease. 


पिंपरी 
- 
चिंचवडपोलीस 
स्टेशन 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२७४ 
/ 
२०१ 
९ 


चिंचवड 


។ 


०७ 
/ 
२०१ 
९ 


बेबीऑफप्रज्ञारितेशभोसले 


०२महिने 


१२/ 
०१ 
/२०१ 
९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Consolidation. 


२ 


२७५ 
/ 
२०१ 
९ 


चिंचवड 


८८/२०१८ 


रफिक 
गुलाबनवी 
सय्यद 


५७ 


११/०७/२०१८ 


नैसर्गिक 


Coronary 
Artery 
Disease 
. 


९ ३ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ४ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


पिंपरी 
- 
चिंचवड 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू अविदासुंदररावम्हस्के 

६१ 


نيه 


२७६/२०१९ 


चिंचवड 


५७/२०१८ 


०५/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


CoronaryArtery 
Disease 
in Hypertrophic Cardiomyopathy 
. 


४ 


२७७/२०१९ 


चिंचवड 


०७/२०१८ 


मनोहर 
शंकर 
सभुदास 


६८ 


१३/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicaemiawith MultiorganFailure. 


५ 


२७८ 
/ 
२०१ 
९ 


चिंचवड 


१४७/२०१८ 


सागरहनुमंतसकाटे 


१६ 


०१/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


LungAbscess 


६ 


२७९/२०१९ 


चिंचवड 


१३३/२०१८ 


सुदामकाशीनाथगायकवाड 


५९ 


१४/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


CoronaryArtery 
Disease 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


७ 


२८० 
/२०१९ 


चिंचवड 


१६१/२०१८ 


रविदादाराववाघमारे 


३३ 


१४/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


LungAbscess 


८ 


२८१/ 
२०१९ 


चिंचवड 


११२/२०१८ 


अनिल 
बलभिम 
खुन 


४३ 


२८/०८/२०१८ 


नैसर्गिक 


LlverCirrhosis 


or 


२८२/ 
२०१९ 


चिंचवड 


४२/२०१८ 


अजयविलासकांबळे 


१ 
९ 


३१/०३/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxiadueto Hanging. 


१० 


२८३ 
/ 
२०१९ 


चिंचवड 


३३/२०१८ 


नंदकिशोर 
सिताराम 
बुरुटे 


४२ 


१५/०३/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxiadueto Hanging. 


११ 


२८४/२०१९ 


चिंचवड 


७७/२०१८ 


शामअर्जुनतिकोणे 


२८ 


१३/०६/२०१८ 


आत्महत्या 


Bronchopneumonia Associatedwith 
Cerebral 
Edema 
as 
a Complicationof 
Hanging 
. 


१८ , 


भोसरीपोलीसस्टेशन 


शके १ ९ ४१ 


१ 


२६४/२०१९ 


भोसरी 


९८/२०१८ 


श्रीरामगोविंदकिरपेकर 


५८ 


१०/०४/२०१८ 


अपघाती 


Head 
Injury 


२ 


२७३/२०१९ 


भोसरी 


१३९/२०१८ 


एडवर्डजॉनफ्रान्सीस 


५३ 


०९ 
/०६/२०१८ 


अपघाती 


Head 
Injury 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


نه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


-० 


भोसरी 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


3 


२६५/२०१९ 


भोसरी 


०४ 
/ 
२०१ 
९ 


आर्यन 
अनिल 
मुंडे 


११महिने 


०२/०१/२०१९ 


नैसर्गिक 


Bilateral 
Pulmonary 
Consolidationwith LungAbscess. 


४ 


२६६/ 
२०१९ 


भोसरी 


२६६/२०१८ 


पंढरीनाथजयवंतकांबळे 


४६ 


२५/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral 
Pulmonary Consolidationwith LlverCirrhosis. 


५ 


२६७/२०१९ 


भोसरी 


० 
९/२०१९ 


सुलोचनासुभाषबेलुरे 


४८ 


०७ 
/ 
०१ 
/२०१ 
९ 


नैसर्गिक 


Coronary 
Artery 
Disease 
. 


६ 


२६८ 
/२०१९ 


भोसरी 


१७ 
/ 
२०१ 
९ 


पोपट 
शिवराम 
लांडगे 


४० 


१४ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Consolidation. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


७ 


२६९/२०१९ 


भोसरी 


२५/२०१७ 


ज्योती 
सुहास 
मते 


३८ 


०५/०२/२०१७ 


नैसर्गिक 


Pulmonary Consolidationwith LungFibrosis. 


८ 


२७० 
/ 
२०१९ 


भोसरी 


१३९/ 
२०१८ 


संतोष 
एडवीन 
सोन्स 


५२ 


१८/०८/२०१७ 


नैसर्गिक 


Coronary 
Artery 
Disease 
. 


९ 


२७१/२०१९ 


भोसरी 


७६/२०१८ 


संजयसुरेशगांधी 


४५ 


२३/०३/२०१८ 


नैसर्गिक 


LlverCirrhosis 


१० 


२७२/२०१९ 


भोसरी 


२२५/२०१८ 


घनशामरमाकांतसिंगचौहान 


५४ 


२१/०९/२०१८ 


नैसर्गिक 


CoronaryArtery 
Disease 
. 


एमआयडीसीभोसरीपोलीसस्टेशन 


१ 


२५६/२०१९ 


एमआयडीसी 


०४/२०१६ 


प्राजक्ताविशालमराठे 


२८ 


१२/०१/२०१६ 


आत्महत्या 


१८ , शके १ ९ ४१ 


a)SepticShockArds b)80percentSup.to 

DeepBurnsand 

Inhaltion 
Injury 
. c)Co-9 


९ ५ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


९ ६ 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


-० 


एमआयडीसी 
भोसरी 
पोलीस 
स्टेशन-- 
चालू पांडुरंगदामोदरउपाडे 

५४ 


२ 


२४७/२०१९ 


एमआयडीसी 


४९/२०१८ 


०६/०५/२०१८ 


नैसर्गिक 


LlverCirrhosiswith 


Bilateral 
Pulmonary Consolidation. 


रामचंद्र 
शिवाजी 
जाधव 
, 
( 
विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
) 
, 

सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
, पिंपरीविभाग,पिंपरी-चिंचवड. 


पुणे( 
पिंपरीविभाग) 
,१४एप्रिल२०१९ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


क्रमांकसपोआ,येरवडाविभाग/अ.म.स./१७५९/२०१९.-तमामलोकांसकळविण्यातयेतेकी,खालीलपरिशिष्टामध्येदर्शविलेलीस्त्री/पुरुषहेआकस्मिकरित्यामयतझालेलेअसून,त्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्या कारणास्तवत्यांचामृत्यूझालेबाबतचाअंतिमगोषवारामिळणेसाठीसंबंधितवरिष्ठपोलीसनिरीक्षकयांचेकडूनअहवालपाठविलेलाआहे.तरीसदरमृत्युबाबतत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणाखेरीजइतरअन्य कारणामुळेमृत्यूझालाआहे,अशीकोणतीहीतक्रारअसल्याससदरचीनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रामध्येप्रसिद्धझाल्यापासून१५(पंधरा)दिवसांचेआतइकडेलेखीकळवावे.जरमुदतीतकोणाचीतक्रारप्राप्त झालीनाही,तरवरिष्ठपोलीसनिरीक्षक,विमानतळपोलीसस्टेशन,पुणेशहरयांच्याअहवालाप्रमाणेइकडूनअंतिमगोषवारादेण्याचीशिफारसकेलीजाईलयाचीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ. 


जावक 


अ.म.र.नं. 


स 
. 
पो 
. 
आ 
. 
क्र. 


मयतव्यक्तीचेनाव 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचे 
कारण 


क्र 
. 


क्रमांक 


१८ , शके १९ ४१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


विमानतळपोलीसस्टेशन 


१ 


१६०५ 
/ 
२०१ 
९ 


७४/२०१७ 


२०७८ 
/ 
२०१ 
९ 


सानवीश्रीमंतदोडमणी 


१२/०८/२०१७ 


Pneumonitis 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


ته 


४ 


५ 


६ 


७ 


विमानतळ 
पोलीस 
स्टेशन 
-- 
चालू 


२ 


१६०४/२०१ 
९ 


७८/२०१७ 


२०७६/२०१९ 


मनिषादेवेंद्रआदीमनी 


१९/०८/२०१७ 


CerebralPulmonary 
Oedema 


३ 


१६०६/२०१९ 


१०७/२०१७ 


२०७७ 
/ 
२०१ 
९ 


ज्योतीदिपकघाडगे 


११/११/२०१७ 


Atherosclerotic 
Coronary AneryDiseasewith PulmonaryOedema. 


४ 


१७३२ 
/२०१९ 


६५/२०१८ 


२२८४/ 
२०१ 
९ 


पुष्पाभगवानसटाणकर 


२५/०५/२०१८ 


CirrhosisofLiver 


५ 


१५४३/२०१९ 


१३९/२०१८ 


२०११/२०१९ 


निरावतचरण 
सिंग 


२९/११/२०१८ 


Spticemia 


६ 


१७३२/२०१९ 


१४३/२०१८ 


२२८६ 
/ 
२०१ 
९ 


मरिअम्मा 
महेशचलवादी 


०७/१२/२०१८ 


Death 
due 
to 
Septicemia 


७ 


१७३२/२०१९ 


१५६/२०१८ 


२२८५ 
/ 
२०१ 
९ 


सिंधुबाईशंकरसाठे 


२७/१२/२०१८ 


CoronaryArteryDisease 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


८ 


४१०४ 
/ 
२०१ 
९ 


२६१/२०१८ 


२२५८/२०१ 
९ 


तुकारामरामकिसनशेडगे 


१८ 
/ 
० 
९/ 
२०१८ 


InschaemicHeartDisease 


with 
Lung 
Absecess 
. 


डॉ 
. 
शिवाजीराव 
पवार 
, 
विशेषकार्यकारी 
दंडाधिकारीतथा 

सहायक 
पोलीस 
आयुक्त 
, 
येरवडा 
विभाग 
, 
पुणे 
शहर 
. 


९ 


पुणे 
, 
९ 
एप्रिल 
२०१ 
९ 
. 


उपविभागीय 
दंडाधिकारी 
यांजकडून 


जाहीरनोटीस 


१८ , शके १ ९ ४१ 


क्रमांकफौजदारी/कावि/७३७/२०१९.-तमामलोकांसकळविण्यातयेतेकी,सोबतच्यापरिशिष्टामध्येदर्शविलेल्यास्त्री/पुरुषहेआकस्मिकरित्यामयतझालेलेअसून,त्यांच्यानावासमोरदर्शविलेल्याकारणास्तव त्यांचामृत्यूझालेबाबतचाअंतिमगोषवारामिळविणेसाठीसंबंधितउपविभागीयपोलीसअधिकारीयांचेकडूनअहवालपाठविलेलेआहेत.तरीसदरमृत्युबाबतत्यांच्यानावासमोरदर्शविलेलेकारणाखेरीजइतरअन्यकारणामुळे मृत्यूझालाआहे,अशीकोणतीहीतक्रारअसल्यास,सदरचीनोटीसमहाराष्ट्रशासनराजपत्रामध्येप्रसिद्धझाल्यापासून१५(पंधरा)दिवसांचेआतइकडेलेखीकळवावे.जरमुदतीतकोणाचीतक्रारप्राप्तझालीनाही, 
तरसंबंधीतउपविभागीय 
पोलीस 
अधिकारीयांचेअहवालाप्रमाणेइकडूनतसाअंतिम 
गोषवारा 
मंजूरकरण्यातयेईलयाचीनोंद 
घ्यावी. 


९ ७ 


परिशिष्ट 


९ ८ 


एस.आर. 


अ.म.र.नं. 


पोलीसस्टेशन 


मयताचे 
नाव 
व 
पत्ता 


स्त्री 
/ 
पुरुष 


मृत्यूचे 
कारण 


मृत्यूदिनांक 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१०८ 


७५/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


डोक्याला 
गंभीर 
दुखापत 
होऊन 
मृत्यू 


२३/०७/२०१८ 


१० 
९ 


९३/२०१८ 


जेजुरी 


स्त्री 


अक्षयउत्तमदळवी, रा.सोनवडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
प्रतिक्षा 
वैभव 
गायकवाड 
, रा.गुळुचे,तालुकापुरंदर,जिल्हापुणे. गोरखजगन्नाथ 
भोसले 
, रा.कोडीत,तालुकापुरंदर,जिल्हापुणे. 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२९ 
/१२/२०१८ 


११० 


६३/२०१७ 


जेजुरी 


पुरुष 


गुन्ह्याचे 
भितीनेविषारी 
औषध 
पिलेने 
मृत्यू 


०६/०९/२०१६ 


१११ 


८२/२०१८ 


जेजुरी 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


रेल्वेतून 
पडूनझालेले 
जखमांमुळेमृत्यू 


२२/१०/२०१८ 


११२ 


७३/२०१८ 


सासवड 


पुरुष 


०२ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१८ 


पत्तामाहीतनाही. शामरावशंकरपिलाने, रा.लपतळवाडी 
, 
तालुका 
पुरंदर,जिल्हापुणे 
. 
अनिल 
अर्जुन 
नाळे 
, 
रा 
. 
गिरमे 
आळी 
, 
सासवड 
, 
तालुका 
पुरदर 
, 


गरमचहाअंगावरपडल्यानेऔषधोपचारचालू 
असताना 
मृत्यू 
. दारूच्यानशेतविषारीऔषधपिऊनमृत्यू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


११३ 


३४/२०१८ 


सासवड 


पुरुष 


२६/०१/२०१८ 


जिल्हा 
पुणे 
. 


११४ 


२३/२०१८ 


सासवड 


पुरुष 


गळफासघेऊनमृत्यू 


१६/०४/२०१८ 


११५ 


९०/२०१५ 


सासवड 


स्त्री 


टी 
. 
बी 
. 
चे 
आजारपणाने 
व 
वृद्धापकाळाने 
मृत्यू 


०८/१०/२०१७ 


११६ 


७७/२०१८ 


सासवड 


स्त्री 


साधुमहादुकटके, रा.भिवरी,तालुकापुरंदर,जिल्हापुणे. अनोळखीस्त्री पत्तामाहीतनाही. 
सारीका 
मंगेश 
वाघमारे 
, रा.भोंगवली,तालुकाभोर,जिल्हापुणे. 
सुरेश 
तिरथ 
पाल 
, रा.भोसलेवाडी 
, 
तालुका 
पुरंदर 
, 
जिल्हा 
पुणे. 
सिध्देश 
उत्तम 
रणवरे, 
रा 
. 
राख 
, 
रणवरेवाडी 
, 
तालुका 
पुरंदर 
, 


फुप्फुसाचे 
आजाराने 
मृत्यू 


०८/१०/२०१७ 


११७ 


०६ 
/ 
२०१ 
९ 


जेजुरी 


पुरुष 


२१ 
/ 
०१ 
/ 
२०१ 
९ 


रेल्वेचीधडकबसूनत्यातझालेलेगंभीरजखमांमुळे 
मृत्यू 
. 
विषारी 
औषध 
पिऊन 
मृत्यू 


११८ 


८९/२०१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


१७/१२/२०१८ 


१८ , 


जिल्हा 
पुणे 
. 


शके १ ९ ४१ 


११ 
९ 


१४/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


२८/०२/२०१८ 


मधुकरमोनेप्पामंडोलकर, रा.कर्वेनगर,सद्गुरूरेसिडेन्सी, 
बिल्डिंग 
नं 
. 
४, 
३ 
रा 
मजला 
, 
शिवणे, 
पुणे 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


ته 


४ 


५ 


७ 


१२० 


१२३/२०१८ 


दौंड 


स्त्री 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२०/११/२०१८ 


१२१ 


१३५/२०१७ 


यवत 


प्रियंका 
कैलास 
कांबळे 
, रा.पेडगाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. महेंद्र 
बाजीराव 
धेंडे, रा.थेऊर,चव्हाणवस्ती,तालुकाहवेली, 
जिल्हा 
पुणे 
. 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२०/१०/२०१७ 


१२२ 


१०८/२०१८ 


यवत 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


हृदयविकाराच्या 
तीव्र 
झटक्याने 
मृत्यू 


०४/०८/२०१८ 


१२३ 


१३७/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


२३/१०/२०१७ 


१२४ 


०१/२०१७ 


यवत 


स्त्री 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०७/०१/२०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१२५ 


८५/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


पत्तामाहीतनाही. शामरावरामरावहंबीर, रा.पाटेठाण,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अनोळखीस्त्री पत्तामाहीतनाही. 
सदाशिवकिसनमेरगळ, रा.मेरगळवाडी, 
तालुका 
दौंड 
,जिल्हापुणे. गणेशअशोकशिंदे, रा.पासलकरवस्ती,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
भागवत 
एकनाथ 
कदम 
, रा.शिरापूर,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अर्जुनछगनचितारे, रा.धुमाळवस्ती,आलेगाव,तालुकादौंड, 


१०/०८/२०१८ 


१२६ 


६९/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


१०/०७/२०१८ 


१२७ 


०७/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०८/०२/२०१८ 


१२८ 


०२/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


०४/०१/२०१८ 


जिल्हा 
पुणे 
. 
अनोळखी 
पुरुष 


१२९ 


१८/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


२१/०३/२०१७ 


१३० 


२४/२०१८ 


दौंड 


स्त्री 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


२१/०४/२०१८ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१३१ 


१५६/२०१७ 


पत्तामाहीतनाही. 
प्रभावती 
कुंडलीक 
बघाते 
, रा.कहाकर,तालुकाशेवगाव,जिल्हाहिंगोली. 
अनिकेत 
रवी 
जाधव 
, रा.देवकरवाडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
विकास 
प्रकाश 
शिंदे 
, रा.राहू,वाकणवस्ती,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 


यवत 


पुरुष 


भाजलेने 
मृत्यू 


११/११/२०१७ 


१३२ 


१२१/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


१६ 
/०९/ 
२०१७ 


९९ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०० 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१३३ 


१७५/२०१६ 


यवत 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


१४/१२/२०१६ 


नानामारुतीसाळुके, 
रा 
. 
दापोडी 
, 
मागोबाचा 
मळा 
, 
तालुका 
दौंड 
, 


जिल्हा 
पुणे 
. 


१३४ 


८९/२०१७ 


यवत 


स्त्री 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मृत्यू 


१९/०५/२०१७ 


१३५ 


१६२/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०३/१२/२०१७ 


१३६ 


१४४/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


०३/११/२०१७ 


सुनितासुनिलदेवकर, रा.देवकरवाडी,तालुकादौंड,जिल्हा 
पुणे. कुमाजीनामदेवकाळभोर, रा.खुटबाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. बापुकिसनमाने, रा.खोर,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
सुवर्णा 
नरसिंग 
पुडचेट्टी 
, रा 
. 
स्वप्नपूर्तीसो.,ससाणेनगर,हडपसर 
, 
पुणे-२८. 
रामहरी 
नरसिंग 
कुंभार 
, रा.राहू,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. पोपटधोंडिबा 
शितोळे, रा.खोपोडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 


१३७ 


२५/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०४/०३/२०१७ 


१३८ 


८१/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


साप 
चावल्याने 
मृत्यू 


०६/०७/२०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१३९ 


७२/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


०३/०६/२०१७ 


१४० 


१९ 
/ 
२०१८ 


यवत 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


१८/०२/२०१८ 


१४१ 


७१/२०१८ 


यवत 


पुरुष 


भाजलेने 
मृत्यू 


०४/०६/२०१८ 


१४२ 


०६/२०१७ 


यवत 


पुरुष 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


२५/०१/२०१७ 


१४३ 


४५/२०१८ 


यवत 


पुरुष 


डोक्यात 
अंतर्गतरक्तस्राव 
होऊन 
मयत 


२९/०१/२०१८ 


पत्तामाहीतनाही. 
मिना 
बाळासाहेब 
कुल 
, रा.राहू,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अनिलसितारामशितोळे, रा.खोपोडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अकुशयेदुफासगे, रा.राहू,गांधीनगर,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अतुलबबनवामन, पो.कॉ.८२५,ने.ई.कंपनीसध्याएसआरपीएफ ग्रुपनं.७,दौंड,तालुकादौंड,जिल्हापुणे, मूळरा.खोडद,तालुकाजुन्नर,जिल्हापुणे. अनोळखीस्त्री पत्तामाहीतनाही. 


१४४ 


९९/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


२६/११/२०१७ 


१८ , 


शके १ ९ ४१ 


१४५ 


८२/२०१७ 


दौंड 


स्त्री 


रेल्वे 
अपघातात 
मृत्यू 


१४/१०/२०१७ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१ 


२ 


ته 


४ 


५ 


& 


७ 


१४६ 


६२/२०१७ 


दौंड 


स्त्री 


रेल्वे 
अपघातात 
मृत्यू 


२२/०६/२०१८ 


१४७ 


६७/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


३०/०५/२०१७ 


फुप्फुसालासूजआलेनेयकृतबंदवफुप्फुसबंद पडल्याने 

मृत्यू 
. 
रेल्वेतून 
पडून 
मृत्यू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


१४८ 


११३/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


१७/१०/२०१८ 


१४ 
९ 


९०/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


२८/०८/२०१८ 


मोबाईलचेवइलेक्ट्रिकडीपीचेस्पार्कीगहोऊन 
त्यामध्ये 
शॉक 
लागून 
मृत्यू 
. 


१५० 


५८/२०१८ 


दौंड 


स्त्री 


०३/०४/२०१८ 


चुलीवरमिस्रीभाजतअसतानाअचानकअंगावरील 
कपड्यांनी 
पेट 
घेतल्यामुळे 
भाजून 
मृत्यू 
. 
रेल्वेअपघातात 
झालेल्या 
जखमांमुळे 
मृत्यू 


१५१ 


४१/२०१७ 


दौंड 


स्त्री 


१८/०६/२०१७ 


मनिषागणपतसोनवणे, रा.नवीनगर,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
गणेश 
कचरू 
चव्हाण 
, रा.रावणगाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
शरीफ 
अब्दुल 
शेख 
, रा.मोरेसैनिकवसाहत,पौडरोड, 
कोथरूड 
, 
पुणे 
-३८ 
. 
कुलदीप 
कुमार 
, रा.कानपूर,दहात,राज्यउत्तरप्रदेश, सध्या 
रा.दत्त 
कृपाहॉटेल, 
कुरकुंभ,तालुका 
दौंड, 
जिल्हा 
पुणे 
. 
बेबी 
माणिकराव 
शिंदे 
, रा.गार,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. अनोळखीस्त्री पत्तामाहीतनाही. 
धोंडिराम 
केसु 
जाधव 
, 
रा 
. 
सेवालालनगर 
, 
सोनवडी 
, 
तालुका 
दौंड 
, 
जिल्हा 
पुणे 
. दिपक 
बाबासाहेब 
पाटील, सध्यामलठणस्टेशनजवळ,ढवळेवस्ती, तालुकादौंड,रा.आकुल,ता.माढा, 
जिल्हा 
सोलापूर 
. सोमनाथकिसन 
निंबाळकर 
, रा.कुरकुंभ,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. लालारामचंद्रकांबळे, रा.कुरकुंभ,पांढरेवाडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 
मोहन 
पृथ्वीराज 
गुर्जर 
, रा.नाहरगड,तालुकाभदेसर,जिल्हाचित्ताडगढ. 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१५२ 


५१/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


विषारी 
औषध 
पिल्याने 
मृत्यू 


०१/०८/२०१७ 


७ 


१५३ 


५६/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


०७/०६/२०१८ 


१५४ 


०८/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


०९/०२/२०१८ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१५५ 


१२०/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे 
तीव्र 
झटक्याने 
मृत्यू 


०१/११/२०१८ 


१५६ 


२८/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराच्या 
झटक्याने 
मृत्यू 


१४/०५/२०१७ 


१०१ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


१०२ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१५७ 


७३/२०१८ 


दौंड 


स्त्री 


इलेक्ट्रिक 
शॉक बसूनमृत्यू 


१६/०७/२०१८ 


लखनतुकारामवायदंडे, 
रा 
. 
नेवळी 
गंगापूर 
, 
तालुका 
लातूर 
, 
जिल्हा 
लातूर 
, 
सध्या 
गोपाळवाडी 
, 
पवार 
पोल्ट्री 
फार्म 
, 
तालुका 
दौंड 
, 


जिल्हा 
पुण 
. 
अनोळखी 
पुरुष 


१५८ 


०३/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


११/०१/२०१८ 


पत्तामाहीतनाही. 


१५ 
९ 


७२/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


१०/०६/२०१८ 


सायकलवरूनपडल्यानेबरगडीलावहाताला 
मार 
लागल्याने 
मृत्यू 
. 


१६० 


०१ 
/ 
२०१ 
९ 


दौंड 


स्त्री 


गळफासघेतल्यानेमयत 


१६ 
/ 
० 
९ 
/ 
२०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१६१ 


१३९ 
/ 
२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचाझटकाआल्याने 
मृत्यू 


२६/१२/२०१८ 


१६२ 


८१/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


मनोहर 
तुकाराम 
बद्रिके, रा.गोलांदेबंगला,गोलराऊंड,श्रीनिवासपार्क, 
बंगला 
नं 
.४,दौंड 
,तालुकादौंड,जिल्हा 
पुणे 
. 
आश्विनि 
राघवेंद्र 
नायडु 
, रा.बी-७,ड्रिमहाऊस,चंद्रभागानगर,दौंड, तालुकादौंड,जिल्हापुणे. प्रल्हादशिवाजीनामगुडे, 
रा 
. 
ज्योतिबानगर 
, 
हिंगणीबेर्डी, 
तालुकादौंड 
, जिल्हापुणे. पांडुरंगलक्ष्मणलोंढे, रा 
. 
शालीमार 
चौक, 
तालुकादौंड, 
जिल्हापुणे. रामनारायण 
पप्पु 
रज्जाक 
, रा. 
उन्छादी 
,तालुकाकरवी 
,जिल्हाचित्रकुट, राज्यउत्तरप्रदेश. 
संतोष 
शिवाजी 
गायकवाड 
, रा.राजेगाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. दिलीपभाईप्राणजीवनचौधरी, 
रा 
. 
नानीभटलाव( 
मठी 
) 
,तालुकाबारडोली 
, 
जिल्हा 
सुरत 
, 
राज्य 
गुजरात 
. प्रकाशऊर्फबापुसोपानम्हस्के, रा.डाळींब,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 


०५/०८/२०१८ 


१६३ 


१०४/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


गळफासघेतल्यानेमृत्यू 


१४/१२/२०१७ 


१६४ 


६०/२०१८ 


दौंड 


पुरुष 


पोटात 
सेप्टीक 
होऊन 
मृत्यू 


१७/०४/२०१८ 


१८ , 


१६५ 


९०/२०१७ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


२६/१०/२०१७ 


शके १ ९ ४१ 


१६६ 


६९/२०१८ 


यवत 


पुरुष 


गळफास 
घेतल्याने 
मृत्यू 


३०/०५/२०१८ 


परिशिष्ट 
-- 
चालू 


។ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


१६७ 


१७५/२०१८ 


यवत 


पुरुष 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


२२/११/२०१८ 


मातराम 
नक्कलकशप, रा.देलवडी,तालुकादौंड,जिल्हापुणे, मूळरा.सलेमपूर,तालुकादेवबंद, 
जिल्हा 
सारणपूर 
, 
राज्य 
महाराष्ट्र 
. 
स्वाती 
सुनिल 
पवार 
, रा.यवतगावठाण,तालुकादौंड,जिल्हापुणे, हल्लीरा.हडपसर,१५नंबर,लक्ष्मीकॉलनी,पुणे. 


१६८ 


१९५/२०१८ 


यवत 


स्त्री 


हृदयविकाराचे 
झटक्याने 
मृत्यू 


१९/१२/२०१८ 


१६ 
९ 


१७२/२०१७ 


यवत 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


रेल्वे 
अपघातात 
झालेल्या 
गंभीर 
मृत्यू 


३०/१२/२०१७ 


१७० 


१०१/२०१८ 


यवत 


पत्तामाहीतनाही. नारायणपंढरीनाथरोंघे, रा.केडगाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 


पुरुष 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


१८/०७/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१७१ 


६५/२०१८ 


यवत 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


२५/०५/२०१ 


१७२ 


१४२/२०१८ 


यवत 


स्त्री 


हृदयविकाराचा 
झटका 
आल्याने 
मृत्यू 


२८ 
/ 
० 
९ 
/२०१८ 


१७३ 


०९/ 
२०१५ 


यवत 


पत्तामाहीतनाही. मुक्ताबाईलक्ष्मणआगळे, रा.गुंडेगाव,तालुकाजिल्हाअहमदनगर. 
संगिता 
जालिंदर 
भागवत 
, रा.पांढरेवाडी,कुरकुंभ,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. सुखदेवधुडकुभिल्ल, रा.पिंपळगाव,तालुकादौंड,जिल्हापुणे. 


स्त्री 


२३/१२/२०१४ 


पेटतादिवाअंगावरपडूनसाडीनेपेटघेतल्याने 
भाजून 
मृत्यू झाडावरखालीपडून 
मारलागल्यानेमृत्यू. 


१७४ 


१६०/२०१८ 


यवत 


पुरुष 


२८/१०/२०१८ 


१७५ 


४८/२०१८ 


यवत 


अनोळखी 
पुरुष 


पुरुष 


पाण्यात 
पडून 
बुडून 
मृत्यू 


०१/०५/२०१८ 


पत्तामाहीतनाही. 


१८ . 


प्रमोद 
गायकवाड 
, उपविभागीयदंडाधिकारी 
, 
दौंड 
- 
पुरंदर 
, 
उपविभाग 
पुरंदर 
, 


शके १ ९ ४१ 


पुरंदर,५एप्रिल२०१८. 


१०३ 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ एस.आर./ २४ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक मह/ २ / आस्था/ ४/ कावि -५०६/ १६ दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , कर सहायक परीक्षा 
२०१६ दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा/ महाविद्यालामध्ये खालील नमूद एकूण ०४ उपकेंद्रावर सकाळी ९.०० ते दुपारी 
२.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

१) आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल, कॅम्प सातारा २) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , कॅम्प सातारा भाग- अ ३ ) यशवंतराव 
चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , कॅम्प सातारा भाग ब ४) छत्रपती शिवाजी कॉलेज, कॅम्प या उपकेंद्रावर घेण्यात येणार आहे. आणि, 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
झाले आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी, संजीव देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ८.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद केलेल्या उपकेंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परिक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना सहायक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा-२०१६ साठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . तसेच दोन किंवा दोन पेक्षा 
अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. तसेच शाळा/ महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी. बूथ/ आय.एस.डी. 
बूथ/फॅक्स केंद्रावर मोबाईल, वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर पर्यंत परिसरात वापरणेस 
व जवळ बाळगणेस, तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ८.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 
सातारा , १९ ऑगस्ट २०१६. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


१ 


eu 


क्रमांक डीसी/एमएजी/२/ एस.आर. - २१ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१) सण/ उत्सव :- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंती अनुषंगाने विविध कार्यक्रम 
पुतळा पूजन , प्रतिमापूजन, मिरवणुकीचे आयोजन विविध पक्ष/ संघटना/ संस्था यांचेकडून करणेत येणार आहे, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी श्रावण 
मास सुरू होत असल्याने सातारा जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत दर सोमवारी श्री शंभू महादेव मंदिरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी 
होत असते. तसेच दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी नागपंचमी हा सण सर्वत्र साजरा होणार आहे. दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी ऑगस्ट 
क्रांती दिन व दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वातंत्र्य दिन असे सण/ उत्सव सातारा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरे होणार आहेत . यास्तव 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२) आंदोलने/मोर्चा संदर्भात : - सातारा जिल्ह्यामध्ये वाठार स्टेशन, तालुका कोरेगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील सहा वर्षांचे मुलीवर अत्याचार 
केलेने या घटनेच्या निषेधार्थ तसेच कोपर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून हत्त्या करणेत आली या घटनांचे 
निषेधार्थ विविध पक्ष/ संघटनेचे पदाधिकारी/ कार्यकर्ते हे आरोपीस कठोर शिक्षा व्हावी तसेच सदर घटनेचा निषेध व्यक्त करणेसाठी मोर्चा/ रास्ता 
रोको अशा प्रकारचे आंदोलने करीत असून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) ग्रामपंचायत निवडणूक २०१६ :- सातारा जिल्ह्यात मा . निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी १ सार्वत्रिक व २७ पोट-निवडणुकीसाठी 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतदान व दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार असल्याबाबत कळविले असून त्याबाबतची 
अधिसूचना दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली असून दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्र सादर करणे, दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१६ रोजी नामनिर्देशन पत्राची छाननी , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१८ रोजी नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे/चिन्ह वाटप असे ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भात 
प्रक्रिया पार पडणार आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४ ) जिल्हा परिषद निवडणूक :- जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात मा . राज्य निवडणूक आयोग यांनी जिल्हा परिषद नागठाणे गटाची 
पोट-निवडणूक प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली असून दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी निवडणुकीचे तारखांची सूचना प्रसिद्ध करणे , उमेदवारांचे 
नामनिर्देशन पत्र देणे , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ राजी नामनिर्देशन पत्र देणे व स्वीकारणे तसेच दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशन 
पत्राची छाननी व त्यावर निर्णय/ वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे अशी प्रक्रिया पार पडणार असून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१०५ 


- 


५) सातारा शहर/जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणी/ रस्त्याचा प्रश्न : - सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून 

ठिकठिकाणी 
रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत. पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू असून काही ठिकाणी रस्त्यांची 
खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या 
मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन , रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/ रस्त्यातील 
खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) आंदोलने / इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा / वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत . तसेच उपोषण , आंदोलने , रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७ ) आरक्षण संदर्भातील आंदोलनाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच इतर विविध मागण्यांचे 
अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको , आंदोलन , धरणे आंदोलन, उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत. तसेच राष्ट्रीय धनगर 
समाजास एस.टी. प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षण मागणीसंदर्भात राज्यभर आंदोलन करण्याचा 
इशारा दिलेला आहे . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

म.न.से. आंदोलन :- सातारा नगरपालिका हद्दीतील गुरुवार पेठ व मल्हार पेठ येथे असणारे भवानी विद्या मंदिर येथील नगरपालिकेचे 
आरक्षण क्रमांक १२८ येथे उभी असणारी इमारत लालबहादुर शास्त्री कॉलेज या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून त्यावर कार्यवाही 
करावी अन्यथा आंदोलन करणेत येईल असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने तर्फे देण्यात आलेला आहे . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे सकाळी ७.०० ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ चे २४.०० पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेबाबत. तसेच सदरच्या आदेशाचे 
कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ चे ०० पासून ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे. 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 


उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे असे मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . पोट 
(३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


-कलम 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

५. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 

६. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

७. ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 
सातारा , १ ऑगस्ट २०१६. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि -२३ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक मह /२/ आस्था/ ४/ कावि -३ ९/ १६ दिनांक १४ जानेवारी २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , निरीक्षक प्रमाणित 
शाळा व संस्था /जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी चाळणी परीक्षा-२०१५ सातारा जिल्ह्यातील शाळामध्ये खालील नमूद शाळा / महाविद्यालयाच्या 
०८ केंद्रावर दिनांक २४ जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

१) अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ, सातारा २) कन्याशाळा, १५५ अ/ ब भवानी पेठ , सातारा ३) महाराजा सयाजीराव विद्यालय अॅन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज , सातारा ४) न्यू इंग्लिश स्कूल , सोमवार पेठ ( अ) ५) न्यू इंग्लिश स्कूल , सोमवार पेठ (ब) ६) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्युट 
ऑफ सायन्स , कॅम्प सातारा ( अ) ७) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स , कॅम्प सातारा ( अ) ८ ) भारत विद्यामंदिर, कोडोली एम.आय.डी.सी. 
सातारा या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
झाले आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी, संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक २४ जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी ९ .०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद केलेल्या केंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परिक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था/जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी चाळणी परीक्षा -२०१५ प्रवेश करणेस या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . तसेच दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा / महाविद्यालयाचे परिसरातील 
सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी. बूथ/फॅक्स केंद्रावर मोबाईल, वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० 
मीटर पर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी ९ .०० ते दुपारी १.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जानेवारी २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 
सातारा , १ ९ जानेवारी २०१६ . 


आदेश 


ते 


२७ जानेवारी 


क्रमांक डीसी/एमएजी/ २/ कावि / ३१/ सन २०१६.– ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
१) सण / उत्सव :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे १) श्री खंडोबा पाल यात्रा दिनांक २० जानेवारी 

२०१६ 

२०१६ , 
२) श्री काळेश्वरी यात्रा मांढरदेव दिनांक २२ जानेवारी २०१६ ते ९ फेब्रुवारी २०१६, ३ ) श्री यमाई देवी यात्रा दिनांक २४ जानेवारी २०१६ ते 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीत संपन्न होणार असून यात्रेचे मुख्य दिवस अनुक्रमे (१) दिनांक २१ जानेवारी २०१६, (२) दिनांक २३ 

ते दिनांक २४ जानेवारी २०१६ व ( ३) दिनांक २५ जानेवारी २०१६ असे आहेत. तसेच दिनांक २१ जानेवारी २०१६ रोजी पासून 
धावजी पाटील बुवा सुरूर तालुका वाई या ठिकाणी वार्षिक यात्रा संपन्न होत आहे . सदर यात्रेस राज्यातील व परराज्यातील सुमारे ८ ते 
लाख भाविक देवदर्शनास येत असतात . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१०७ 


२) पवनचक्क्या आंदोलने :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की अनुषंगाने दिनांक १४ जानेवारी २०१६ पासून श्री शेखर गोरे राहणार आंधळी, 
तालुका माण यांचे नेतृत्वात विंड वर्ल्ड कंपनी व रिजन पॉवर कंपनी मधील पवनचक्की कामगारांना दरमहा १०,०००/ - रुपये वेतन मिळावे, एका 
पवनचक्कीसाठी तीन लोकांची नेमणूक करावी इत्यादी मागण्यांसाठी कलेढोण , खातवळ , हिवरवाडी , पांचवड व गारळेवाडी तालुका खटाव येथील 
पवनचक्क्या बंद करण्याचे प्रयत्नात आहेत . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
३) हिंदू- मुस्लिम , दलित - सवर्ण वादाबाबत :- कोल्हापूर जिल्ह्यात दिनांक 

कोल्हापूर जिल्ह्यात दिनांक २३ जानेवारी २०१६ ते २७ जानेवारी २०१६ रोजी राडकोट मोहिमेची 
पार्श्वभूमी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यामध्ये धार्मीक , जातीय कारणावरून वाद तसेच हिंदू - मुस्लिम , दलित- सवर्ण यांचेत वाद होण्याची तसेच क्षुल्लक / 
किरकोळ कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४) आंदोलने/इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत. तसेच उपोषण, आंदोलने , रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


५) स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलन ( बळीराज शेतकरी संघटना) : - बळीराज शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर 
शेतकरी संघटना या शेतकऱ्याच्या ऊसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे दर मिळावा, ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत तसेच 
दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याचे कर्ज माफी, विद्युत बिले माफ करावी , शेतीमालाला दर मिळावा व निर्यात बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी 
शेतकरी संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


६) जनावरांचे व्यापारी व दलाल संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - महाराष्ट्र शासनाचे गोवंश हत्त्याबंदी विधेयकामुळे सातारा जिल्ह्यातील 
गोवंश हत्त्याबंदी कायद्याचे समर्थनार्थ तसेच विरोधात सध्या विविध हिंदू/ इतर संघटनाचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रम करणेत येत आहेत . जिल्ह्यातील 
अनेक व्यापारी जनावरांच्या खरेदी विक्रीसाठी जनावरे घेऊन जात असतात . त्या वाहनांची हिंदूत्ववादी संघटनांकडून अडवणूक करून वाहने 
पोलीसांच्या ताब्यात दिली जातात. त्यामुळे सदर कार्यकर्त्यावर खंडणी, दरोडा यासारखे गुन्हे दाखल करावेत या मागणीकरिता आंदोलनात्मक 
कार्यक्रमाचा अवलंब केला जात असून यामधून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) २६ जानेवारी २०१६ : - २६ जानेवारी २०१६ अनुषंगाने विविध पक्ष/ संघटना यांचेमार्फत मुख्य शासकीय /निमशासकीय कार्यालयासमोर विविध 
मागण्याच्या अनुषंगाने आत्मदहन , उपोषणे, मोर्चे, धरणे आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


८ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना त्यांचे विविध मागण्यांचे अनुषंगाने 
मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 


१८ 


चे 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक जानेवारी 

२०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ 

२४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेबाबत . तसेच सदरच्या आदेशाचे 
कलम ३७ (१), ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २० जानेवारी २०१६ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१६ चे २४.०० 
वाजेपर्यंत शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
अ ) शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे . 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे . 


ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा अशी किंवा 
राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक अगर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून 
नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट - कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 
राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 


१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखिलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा , २० जानेवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर-१८/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 


. 


१ ) सण/ उत्सव : - सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक १८ जून २०१६ रोजी किल्ले रायगड येथे शिवराज्याभिषेक सोहळा, दिनांक 
६ जून २०१६ पासून मुस्लिम बांधवांचा रोजाचा रमजान महिना सुरू आहे. तसेच दिनांक १७ जून २०१६ रोजी राजमाता जिजाऊ पुण्यदिन, दिनांक , 
१९ जून २०१६ रोजी वटपौर्णिमा , दिनांक २६ जून २०१६ रोजी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज जयंती असे सण/ उत्सव साजरे होणार आहेत . 
तसेच सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत लहान - मोठ्या यात्रा संपन्न होत आहे . कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


, 


२ ) शिवराज्याभिषेक दिन :- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १८ जून २०१६ रोजी शिवराज्याभिषेक दिन विविध हिंदुत्ववादी संघटना, राजकीय 
पक्ष, शिवप्रेमी यांचेकडून साजरा केला जातो, सदर दिवशी विविध ठिकाणी प्रतिमापूजन , पुतळापूजन व मिरवणुका अशा कार्यक्रमांचे आयोजन 
केले जाते . सदरवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


३) निवडणूक : - मायणी अर्बन सहकारी बँक मायणी, तालुका खटाव या बँकेची पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दिनांक २६ जून २०१६ रोजी 
मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. सदर निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज भरणे चालू आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


४) म.न.से. आंदोलन :- सातारा नगरपालिका हद्दीतील गुरुवारपेठ व मल्हारपेठ येथे असणारे भवानी विद्या मंदिर येथील नगरपालिकेचे 
आरक्षण क्रमांक १२८ येथे उभी राहणारी इमारत लालबहादुर शास्त्री कॉलेज या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून त्यावर कार्यवाही 
करावी अन्यथा आंदोलन करणेत येईल असा इशारा म.न.से. तर्फे देण्यात आलेला आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


५) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१० ९ 


६ ) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे 
पडलेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात 
जलवाहिन्या टाकणे , रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण 
भागातही रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, 
मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

७) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे. 
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न , पाण्याचा प्रश्न , तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात , दूधास योग्य भाव मिळावा , शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी 
याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज भारनियमन चालू आहे. त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण 
झालेला आहे. वीज भारनियमन होऊ नये, पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. 
अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८) आंदोलने/ इशारे : - प्रशासनाकडून वाळू उपसा/वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत . तसेच उपोषण, आंदोलने, रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

९ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच इतर 
विविध मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको , आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या 
अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

१० ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराज, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांचे खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागण्यांसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १५ जून २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक २९ जून २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१) , (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ जून २०१६ चे सायंकाळी १८.०० पासून ते दिनांक २९ जून २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर 


नेणे. 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 

उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे 
उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस 
दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार 
जमा होईल. पोट - कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १७ जून २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा, १७ जून २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी /२ / कावि / १७ ९ ४/ २०१४-१५/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१) सण/ उत्सव / जयंती :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत सर्वत्र 
दीपावली हा सण साजरा होणार असून सदर कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलने , मोर्चा, उपोषण 
इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) ग्रामपंचायत निवडणूक २०१५ : - सातारा जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर -डिसेंबर २०१५ मध्ये मुदती संपणाऱ्या सार्वत्रिक पोट -निवडणुकीची 
आचार संहिता लागू झाली असून दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतदान व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार 
असून ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कारणावरून गावातील हेवे-दावे व इतर कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


३) टोलनाका : - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष , श्री . राज ठाकरे, ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री. पुरुषोत्तम जाधव, आम आदमी पार्टीचे संयोजक राजेंद्र चोरगे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध 
विधान करीत असून त्या अनुषंगाने म.न.से./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी 
हे महामार्गावरील रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देऊन रस्त्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याने इतर पक्ष नाराजी व्यक्त करीत आहेत. तसेच दिनांक २४ मार्च २०१ रोजी राष्ट्रवादी 
युवक काँग्रेस पक्षाचे वतीने टोलनाका मुक्त महाराष्ट्र टोल बंद आंदोलन करणेत येणार होते. सध्या सहापदरीकरणाकरिता भुसंपादनाचे काम 
चालू असून भविष्यात या अनुषंगाने आंदोलने/मोर्चे अशा प्रकारची आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पासून सातारा जिल्ह्यात ट्रान्सपोर्ट व प्रवाशी वाहतूक असोशियनचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी, गुरुप्रसाद 
सारडा व सचिन धनंजय कुलकर्णी यांचे नेतृत्वाखाली सातारा जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारक वाहतूकदार अनेक वर्ष टोलविरोधात व टीडीएससारख्या 
आकानी अडथळा मुक्त सुलभ पद्धतीत असाव्यात मा मागणीसाठी संप चालू असून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


४ ) स्वाभिमानी शेतकरी संघटना/ बळीराजा शेतकरी संघटना :- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस दरवाढीसाठी व एफ.आर.पी. 
प्रमाणे दर मिळावा याकरिता आंदोलन करून जाळपोळ , तोडफोड यापूर्वी झाली आहे त्या अनुषंगाने भविष्यात ही या कारणावरून/ बळीराजा शेतकरी 
संघटना व इतर संघटनांकडून ऊसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे साखर कारखानदारांनी दर द्यावा कुमूदा शुगर प्रा . लि . कंपनीने सन २०१४-२०१५ 
मध्ये दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी नंतर गाळप केलेल्या ऊसाचे बील शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मिळाले नाहीत तसेच दुष्काळ असलेने शेतकऱ्यांची 
विज बिले कर्ज रद्द करावी व त्यांना शासकीय अनुदान द्यावे या अनुषंगाने बळीराजा शेतकरी संघटना या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलनाचे 
इशारे देऊन आंदोलने केली जात आहेत. सदर अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) पर्यटन स्थळांचे माहितीबाबत :- माननीय पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून वेळोवेळी परदेशी पर्यटक व देशांतर्गत येणारे पर्यटक 
भेट देणाऱ्या सर्व जागांना अतिरेक्यांकडून लक्ष केले जाऊ शकते असे इशारे विविध गुप्तचर यंत्रणांकडून देण्यात येत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील 
महाबळेश्वर , पाचगणी, कासपठार , ठोसेघर या पर्यटनस्थळावरती पर्यटकांची होणारी गर्दी पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१११ 


६ ) कृष्णा भास्कर कुलकर्णी वध दिन : - दिनांक १० नोव्हेंबर २०१५ रोजी भारतीय रक्षक आघाडी ही संघटना कृष्णा भास्कर कुलकर्णी 
वध दिन प्रतापगड येथे साजरा करणेसाठी आग्रही असते, सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

७) क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे जयंती :- दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी क्रांतीवीर लहुजी साळवे यांची जयंती कार्यक्रम साजरा 
करणेत येतो सदर वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाहन रॅलीसाठी कार्यक्रमाचे आयोजक आग्रही असतात सदरवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ शकतो. 

८ ) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते, पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे 
पडलेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत . तसेच शहरात 
जलवाहिन्या टाकणे रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण 
भागातही रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्ताची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, 
मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने दुष्काळसदृश 
स्थिती निर्माण झालेली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न , पाण्याचा प्रश्न , तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात , दूधास योग्य भाव मिळावा शेतकऱ्यांना 
संपूर्ण कर्जमाफी करावी याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज भारनियमन चालू आहे . त्यामुळे पिण्याचे व 
शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे . वीज भारनियमन होऊ नये, पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह 
शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०) कॉ . गोविंद पानसरे हत्त्याकांडाचे अनुषंगाने : - सनातन संघटनेच्या कार्यकर्त्यास अटक केल्याचे कारणांवरून सनातन संघटनेच्या वतीने 
व त्यांचे समविचारी पक्ष/ संघटनांकडून अटकेच्या विरोधात व इतर पक्ष संघटनांकडून संबंधित संघटनेवर बंदी घालावी अशी मागणी होत असून 
त्या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

११) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना त्यांचे विविध मागण्यांचे अनुषंगाने 
मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन, उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे सकाळी ००.०१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१), ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१५ चे ००.०० पासून ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे . 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
इ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 
ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे , 

उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे 
उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस 
दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार 
जमा होईल . पोट -कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १९ ४१ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 


१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 


२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक, संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सातारा , ४ नोव्हेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर./ २०/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१) सण/ उत्सव :- श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे आषाढीवारी यात्रा संपन्न होत असल्याने आषाढी वारीसाठी सातारा जिल्ह्यातून विविध पोलीस 
ठाणे हद्दीतून लहान- मोठ्या पालख्यांचे मार्गक्रमण होत आहेत . तसेच दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी ग्रामदैवत कालवडे येथील यात्रा, अण्णा भाऊ 
साठे यांची जयंती व सर्वत्र बेंदूर हा सण साजरा होणार असून सदर कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
आंदोलने, मोर्चा, उपोषण इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) महाराष्ट्र वडार समाज संघटना यांचे आंदोलन :- कै. रावसाहेब जाधव यांचे खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करावी या मागणीसाठी 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजी उपोषण करणार आहेत . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


३) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत . तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे, रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


४) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे . 
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात दूधास योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी 
याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज भारनियमन चालू आहे. त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण 
झालेला आहे. वीज भारनियमन होऊ नये , पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. 
अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता आहे . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


५) आंदोलने/इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/ वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत. तसेच उपोषण, आंदोलने, रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. तसेच सद्या शाळा/कॉलेज यामध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून प्रवेश शुल्क बाबत विविध पक्ष संघटना या आंदोलने करण्याची 
नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


११३ 


६ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष / सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच विविध 
मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको/ आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 

७) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

८ ) म.न.से. आंदोलन :- सातारा नगरपालिका हद्दीतील गुरुवारपेठ व मल्हारपेठ येथे असणारे भवानी विद्या मंदिर येथील नगरपालिकेचे 
आरक्षण क्रमांक १२८ येथे उभी असणारी इमारत लालबहादुर शास्त्री कॉलेज या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून त्यावर कार्यवाही 
करावी अन्यथा आंदोलन करणेत येईल असा इशारा म.न.से. तर्फे देण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


९) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराज, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


- 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १८ जुलै २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( १) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१ ),( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 


त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १८ जुलै २०१६ चे सायंकाळी ००.०० पासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ चे २४.०० 
वाजेपर्यंत शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे. 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे . 


ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे , 


उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
असतील अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे 
उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस 
दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे 
सरकार जमा होईल . पोट -कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस 
वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही . 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ जुलै २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सातारा , १६ जुलै २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ एस.आर./ १९/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१) सण/ उत्सव/ यात्रा : - सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक ६ जून २०१६ पासून मुस्लिम बांधवांचा रोजाचा रमजान महिना सुरू 
झाला असून दिनांक ५ जुलै २०१६ किंवा ६ जुलै २०१६ (चंद्र दर्शनानुसार ) मुस्लिम बांधवांचा रमजान ईद सण साजरा होणार आहे. तसेच 
दिनांक २८ जून २०१६ रोजी पासून संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे प्रस्थान आळंदी येथून झाले असून सातारा जिल्ह्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर महाराज 
पालखी सोहळा दिनांक ५ जुलै २०१६ ते दिनांक ९ जुलै २०१६ या कालावधीत मार्गक्रमण होणार आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


२) वीर शिवा काशिद पुण्य दिन :- दिनांक १३ जुलै २०१६ रोजी वीर शिवा काशिद पुण्यदिन विविध संघटना, शिवप्रेमी , यांचेकडून साजरा 
केला जातो , सदर दिवशी विविध ठिकाणी प्रतिमापूजन , पुतळापूजन व मिरवणुका अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणेची शक्यता असलेने, सदरवेळी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) म.न.से. आंदोलन :- सातारा नगरपालिका हद्दीतील गुरुवारपेठ व मल्हारपेठ येथे असणारे भवानी विद्या मंदिर येथील नगरपालिकेचे 
आरक्षण क्रमांक १२८ येथे उभी असणारी इमारत लालबहादुर शास्त्री कॉलेज या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून त्यावर कार्यवाही 
करावी अन्यथा आंदोलन करणेत येईल असा इशारा म.न.से. तर्फे देण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४) अतिक्रमणे : - सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) सातारा शहरातील पाणी, रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे 
पडलेले आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात 
जलवाहिन्या टाकणे, रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण 
भागातही रस्ते मोठ्याप्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन , रास्ता रोको, 
मोर्चा यासारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


६) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे . 
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न , पाण्याचा प्रश्न तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात दूधास योग्य भाव मिळावा , शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी 
याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनी कडून वीज भारनियमन चालू आहे. त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे . वीज भारनियमन होऊ नये , पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह शहरातील लोकांची मागणी 
आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता आहे . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


७) आंदोलने/इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचेपंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत . तसेच उपोषण, आंदोलने , रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. तसेच सद्या शाळा/कॉलेज यामध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून प्रवेश शुल्क बाबत विविध पक्ष संघटना या आंदोलने करण्याची 
नाकारता येत नाही. 


८ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच विविध 
मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको/ आंदोलन , धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


११५ 


९ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराज , स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १ जुलै २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १५ जुलै २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१), (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 


त्याअर्थी, मी संजीव ना. देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ (सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ४ जुलै २०१६ चे सायंकाळी १८.०० पासून ते दिनांक १५ जुलै २०१६ चे वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


२४.०० 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुन्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे. 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे , 


उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि: शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त 
केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट- कलम (३) 
अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ४ जुलै २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा , ४ जुलै २०१६ . 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


१ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि/ ४९ ७/ एसआर-१४/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे 
की , 

१ ) सण/ उत्सव/ यात्रा :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक ८ मे २०१६ रोजी पारंपरिक शिवजयंती साजरी होणार आहे. तसेच 
दिनांक २३ एप्रिल २०१६ ते दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी कराड शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील कृष्णामाई उत्सव, व दिनांक २४ एप्रिल २०१६ 
ते २९ एप्रिल २०१६ रोजी शाहूपुरी पोलीस ठाणे हद्दीतील श्री भैरवनाथ देवाची वार्षिक यात्रा व दिनांक १ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्र दिन- कामगार 
दिन, दिनांक ६ मे २०१६ रोजी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज पुण्यतिथी असे सण/ उत्वस साजरे होणार आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्यामध्ये 
विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत लहान-मोठ्या यात्रा संपन्न होत आहेत. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

२) सराफ असोसिएशन यांचा बंद :- केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यावर लागू केलेली एक्साईज ड्युटी पूर्ण रद्द करावी. व अन्य मागण्याच्या 
अनुषंगाने दिनांक २५ एप्रिल २०१६ ते २७ एप्रिल २०१६ रोजीपासून दुकाने बंद ठेवणार आहेत. या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३ ) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४) जनावरांचे व्यापारी व दलाल संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- महाराष्ट्र शासनाचे गोवंश हत्त्याबंदी विधेयकामुळे सातारा जिल्ह्यातील 
गोवंश हत्त्याबंदी विधेयकामुळे सातारा जिल्ह्यातील गोवंश हत्त्याबंदी कायद्याचे समर्थनार्थ तसेच विरोधात सध्या विविध हिंदू/ इतर संघटनाचे वतीने 

आंदोलनात्मक कार्यक्रम करणेत येत आहेत . जिल्ह्यातील अनेक व्यापारी जनावरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी जनावरे घेऊन जात असतात . त्या वाहनांची 
हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अडवणूक करून वाहने पोलिसांच्या ताब्यात दिली जातात . त्यामुळे सदर कार्यकर्त्यावर खंडणी, दरोड्या यासारखे गुन्हे 
दाखल करावेत या मागणीकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचा अवलंब केला जात आहे . 

५) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत . तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत . तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे , रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने दुष्काळसदृश 
स्थिती निर्माण झालेली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात दूधास योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना 
संपूर्ण कर्जमाफी करावी याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज भारनियमन चालू आहे. त्यामुळे पिण्याचे व 
शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे . वीज भारनियमन होऊ नये , पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह 
शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) आंदोलने/ इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/ वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत . तसेच उपोषण , आंदोलने , रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत : - सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच विविध 
मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 

९) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराज, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १० मे २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१) , (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९ ४१ 


११७ 


- 


त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक २८ एप्रिल २०१६ चे ००.०० पासून ते दिनांक १० मे २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्र 
बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, सुन्य , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
इ ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे . 

व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 

उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त 
केले जाण्यास पात्र असेल अशा त - हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट-कलम (३) 
अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३ ) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, २७ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी/२/ कावि / ३२७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१ ) सण/ उत्सव/ यात्रा :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक १५ मार्च २०१६ ते दिनांक १७ मार्च २०१६ या कालावधीत श्री जानाई 
देवी यात्रा निवकणे, तालुका पाटण, दिनांक ११ मार्च २०१६ रोजी सर्वत्र छत्रपती संभाजीराजे बलीदान दिन दिनांक १४ मार्च २०१६ ते दिनांक 
२२ मार्च २०१६ या कालावधीत वाई येथे कृष्णामाई उत्सव, तसेच विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत वार्षिक यात्रा संपन्न होत आहेत. तसेच दिनांक 
२३ मार्च २०१६ रोजी सर्वत्र होळी व दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी धुलीवंदन असे सण/ उत्सव/ यात्रा संपन्न होणार आहे. यास्तव कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) पवनचक्क्या आंदोलने :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की अनुषंगाने दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३ मार्च २०१६ या कालावधीत 
श्री . शेखर गोरे , राहणार आंधळी, तालुका माण , यांचे नेतृत्वात विंड वर्ल्ड कंपनी व रिजन पॉवर कंपनी मधील पवनचक्की कामगारांना दरमहा 
१०,०००/ - रुपये वेतन मिळावे, एका पवनचक्कीसाठी तीन लोकांची नेमणूक करावी इत्यादी मागण्यांसाठी कलेढोण , खातवळ , हिवरवाडी, पाचवड , 
व गारळेवाडी, तालुका खटाव येथील पवनचक्क्या बंद करण्याचे प्रयत्नात होते . तसेच अजुनही त्यांचेकडून पवनचक्क्या बंद आंदोलन करण्याचे 
प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नसून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) शेतकरी संघटना व इतर संघटना आंदोलनाबाबत :- बळीराज, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


४) साखर कारखाना निवडणूक :- लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना दौलतनगर , तालुका पाटण व अजिंक्यतारा 
सहकारी साखर कारखाना शेंद्रे या कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

६) आंदोलने/ इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत. तसेच उपोषण , आंदोलने , रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच विविध 
मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १० मार्च २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक २४ मार्च २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ 
चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( १) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१), (३ ) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना. देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ११ मार्च २०१६ चे ००.०० पासून ते दिनांक २४ मार्च २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्र 
बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
इ ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 
ई ) व्यक्तींची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे , 

उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी चित्र, चिन्ह , फलक अगर इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून 
नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले तरी पात्र असेल आणि अशा त-हेने धरलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 
राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी मागील पोलीस अधीक्षक , संबंधित 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १० मार्च २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा , १० मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


११ ९ 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि/ ४८१/ एसआर -१३ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक साशा/ नपा/ कावि -७२६/ २०१६ दिनांक १३ एप्रिल २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मा . प्रधान 
सचिव, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक नपप्रसं कक्ष/ ११४/ २०१५ / कक्ष-६ / ४३१ दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये 
सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या आस्थापनेवरील राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी- क सरळ सेवा भरती प्रक्रिया सन २०१६ दिनांक २४ एप्रिल 
२०१६ रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा /महाविद्यालामध्ये खालील नमूद एकूण ०४ केंद्रावर सकाळी ९.०० ते दुपारी २.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात 
येणार आहे. 

१) आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल , कॅम्प सातारा २) कन्याशाळा, १५५- अ/ब, भवानी पेठ, सातारा ३) महाराजा सयाजीराव विद्यालय अॅन्ड 
ज्युनियर कॉलेज, सातारा ४) अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ, सातारा या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
झाले आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी मी , संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक २४ एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद केलेल्या केंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून 
इतर व्यक्तींना सातारा जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या आस्थापनेवरील राज्यस्तरीय संवर्गातील श्रेणी- क परीक्षेसाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा/ महाविद्यालयाचे परिसरातील 
सार्वजनिक टेलिफोन / एस.टी.डी.बुथ /फॅक्स केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , रेडिओ , कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर 
पर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २४ एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी ९ .०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जून २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


सातारा, १४ जून २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ कावि/ ४५५/ एसआर-१२/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

१) सण / उत्सव/ यात्रा :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे मौजे बनपुरी - जानुगडेवाडी , तालुका पाटण येथे नाईकबा देवाची यात्रा दिनांक 
११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक १४ एप्रिल २०१६ , शिखर शिंगणापूर येथे श्री शंभू महादेवाची यात्रा दिनांक ११ एप्रिल २०१६ ते दिनांक २२ एप्रिल 
२०१६ , दिनांक ८ एप्रिल २०१६ रोजी गुढी पाडवा , दिनांक १५ एप्रिल २०१६ रोजी रामनवमी , दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजी महावीर जयंती, 
दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजी श्री हनुमान जयंती व दिनांक १४ एप्रिल २०१६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असे सण/ उत्सव साजरे 
होणार आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत लहान-मोठ्या यात्रा संपन्न होत आहेत . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


२) ग्रामपंचायत / नगरपंचायत निवडणूक : - माहे मे ते ऑगस्ट २०१६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या सार्वत्रिक १ व १४ ग्रामपंचायत पोट-निवडणुकांचा 
कार्यक्रम जाहीर झाला असून लोणंद नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी मतदान व दिनांक १८ एप्रिल २०१६ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) सराफ असोसिएशन यांचा बेमुदत बंद बाबत :- सराफ असोसिएशन यांनी केंद्र सरकारच्या एक्साईज ड्युटी व अन्य मागण्याच्या अनुषंगाने 
दिनांक १ मार्च २०१६ रोजीपासून दुकाने बेमुदत बंद ठेवलेली आहेत. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

४ ) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत :- राज्यात मुस्लिम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा / कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील विविध 
मुस्लिम संघटना तसेच धनगर समाज यांच्या वतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


-- 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १९ ४१ 


६) जनावरांचे व्यापारी व दलाल संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- महाराष्ट्र शासनाचे गोवंश हत्त्याबंदी विधेयकामुळे सातारा जिल्ह्यातील 
गोवंश हत्त्याबंदी कायद्याचे समर्थनार्थ तसेच विरोधात सध्या विविध हिंदू/ इतर संघटनाचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रम करणेत येत आहेत. जिल्ह्यातील 
अनेक व्यापारी जनावरांच्या खरेदी विक्रीसाठी जनावरे घेऊन जात असतात . त्या वाहनांची हिंदुत्ववादी संघटनांकडून अडवणूक करून वाहने 
पोलीसांच्या ताब्यात दिली जातात . त्यामुळे सदर कार्यकर्त्यावर खंडणी, दरोड्या यासारखे गुन्हे दाखल करावेत या मागणी करिता आंदोलनात्मक 
कार्यक्रमाचा अवलंब केला जात आहे . 


७) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे, रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने दुष्काळसदृश 
स्थिती निर्माण झालेली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न , पाण्याचा प्रश्न , तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात , दूधास योग्य भाव मिळावा , शेतकऱ्यांना 
संपूर्ण कर्जमाफी करावी याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनी कडून वीज भार नियमन चालू आहे . त्यामुळे पिण्याचे 
व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. वीज भारनियमन होऊ नये , पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह 
शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


९) आंदोलने /इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/ वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करू नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत. तसेच उपोषण , आंदोलने, रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच विविध 
मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको , आंदोलन , धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 

११) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराज , स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसांची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


१ ९ ५१ 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १० मार्च २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक २५ मार्च २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या 
आदेशाचे कलम ३७ (१), (३ ) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली 
आहे . 


. 


त्याअर्थी, मी संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १३ 

चे 

००.०० पासून ते दिनांक २५ मार्च २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी 
व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


मार्च २०१६ 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुन्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे. 


ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 


ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१२१ 


उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजवणे , सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी चित्र , चिन्ह , फलक अगर इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून 
नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, अस्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले तरी पात्र असेल आणि अशा त-हेने धरलेली 
वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट- कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 
राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी मागील अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १२ एप्रिल २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा , १२ मार्च २०१६ . 


आदेश 


. 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि / ३७२/एसआर -१० / सन २०१६.- ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक मह/ २/ आस्था/ ४/ कावि -१५२/ १६ दिनांक १९ मार्च २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मा . अवर 
सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक एसएसपी/०५१६/सीआर -६०/ २०१५/ तीन दिनांक २ मार्च २०१६ अन्वये राज्य 
सेवा (पूर्व) परीक्षा -२०१६ दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजी जिल्ह्यातील शाळा/ महाविद्यालयामध्ये खालील नमूद २० केंद्रावर सकाळी ०९.०० ते सायंकाळी 
०६.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. 

१) आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल , कॅम्प सातारा २) अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगलवार पेठ, सातारा ३) कन्याशाळा, १५५ अ/ ब भवानी 
पेठ, सातारा ४) महाराजा सयाजीराव विद्यालय अॅन्ड ज्युनियर कॉलेज, कर्मवीर समाधी परिसर , पोवई नाका, सातारा ५) लालबहादूर शास्त्री 
कॉलेज , ४ ९ १- अ, गुरुवार पेठ, सातारा ६) न्यू इंग्लिश स्कूल , सोमवार पेठ , सातारा ( अ) ७) न्यू इंग्लिश स्कूल सोमवार पेठ, सातारा ( ब) ८) 
छत्रपती शिवाजी कॉलेज , कॅम्प, सातारा ९ ) भारत विद्यामंदिर , कोडोली एमआयडीसी, सातारा १० ) सातारा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अॅन्ड मॅनेजमेंट 
( गौरीशंकर एज्युकेशनल अॅन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट ) लिंब, सातारा ११ ) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कॅम्प , सातारा ( अ) १२) यशवंतराव 
चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स कॅम्प, सातारा ( ब) १३ ) धनंजयराव गाडगीळ कॉमर्स कॉलेज, कॅम्प सातारा १४ ) गौरीहर पॉलिटेक्निक 
(गौरीशंकर एज्युकेशन अॅन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट ) लिंब, सातारा १५) भवानी विद्या मंदिर आणि ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स , १७ मल्हार पेठ , 
सातारा १६ ) ( गौरीशंकर एज्युकेशन अॅन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट ) लिंब , सातारा १७ ) श्रीपतराव पाटील हायस्कूल अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज , करंजे, सातारा 
१८ ) आटर्स अॅन्ड कॉमर्स कॉलेज , ५१ यादोगोपाळ पेठ , सातारा , १९ ) भिमाबाई आंबेडकर, कन्या विद्या मंदिर, कर्मवीर समाधी परिसर, पोवई 
नाका , सातारा २० ) सातारा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स (गौरीशंकर एज्युकेशनल अॅन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट) लिंब, सातारा या केंद्रावर घेण्यात 
येणार आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
झाले आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी मी, संजीव देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी ०९.०० ते सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद केलेल्या 
उपकेंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी , सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
वगळून इतर व्यक्तींना राज्य सेवा ( पूर्व) परीक्षा-२०१६ परीक्षेसाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. तसेच दोन किंवा दोन पेक्षा 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. तसेच शाळा/ महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी.बुथ/फॅक्स केंद्रावर 
मोबाईल, वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर पर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , 
तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी ० ९.०० ते सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


संजीव देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


सातारा , २१ मार्च २०१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी, याजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश/ ८० ९ ४/ सन २०१६.- दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी सार्वजनिक गणेशोत्सव विसर्जन दिवस आहे . सदर दिवशी 
कराड शहर व आजुबाजूच्या गावातील ३६० गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुका दत्त चौक ते कृष्णा घाट , कन्या शाळा- चावडी चौक ते कृष्णा 
घाट तसेच आझाद चौक ते सातशहीद चौक ते कृष्णा घाट या मार्गावरून विसर्जनासाठी कृष्णा घाटाकडे जातात . सदर रस्त्यांना जोडले जाणारे 
पोट रस्त्यावर वाहने, हातगाडे, उभे राहून लोकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोट रस्त्यावर कोणताही अपघात घडू नये वाहतुकीची कोंडी होऊ 
नये अथवा अनुचित प्रकार घडून ये याकरिता मी , संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक , सातारा मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३४ प्रमाणे 
केलेल्या अधिकारान्वये गणेशोत्सव २०१६ चे विसर्जन मिरवणूक दिवशी कराड शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुरळीत राहणे कामी दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०१६ रोजीचे ००.०० वाजता ते गणपती विसर्जन पुणे होईपर्यंत अमलात राहील. शहरातील अंतर्गत वाहतूक व पार्किंग व्यवस्थेत खालीलप्रमाणे 
तात्पुरता बदल करीत आहे. तरी खालील वाहने पार्किंग करू नये याची नोंद घ्यावी. 

१. पोपटभाई पेट्रोल पंत ते दत्त चौक ते आझाद चौक ते चावडी चौक ते कृष्णा घाट या दरम्यान दत्त चौक ते कृष्णा घाट अशी एकेरी 
वाहतूक राहील. तसेच यादरम्यान रस्त्यावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही, फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 

२. कन्याशाळा ते चावडी चौक या दरम्यान कन्याशाळेकडून चावडी चौकाकडे एकेरी वाहतूक राहील चावडी चौकातून पुढे कृष्णा घाटाकडे 
वाहने जातील . यादरम्यान रस्त्यावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


- 


३. आझाद चौक ते सातशहीद चौक ते शुक्रवार पेठेतून कृष्णा घाटाकडे भगवा चौकापर्यंत जाणारे रस्त्यावर कोणीही कोणतेही वाहन, 
फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


४. गणेश विसर्जन केल्यानंतर वाहने कृष्णा घाट ते भगवा चौक ते जोशी यांचे राम मंदिर श्रीधर - शैल्य अपार्टमेंट व कुंभारवाडा ते स्मशान 
भूमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृह ते जोतीबा मंदिर यामार्गे वाहने बाहेर पडतील तसेच यामार्गावर कोणीही कोणतेही 
वाहन , फळांचा अगर खाद्यपदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


५. गणेश विसर्जन केल्यानंतर वाहने कृष्णा घाट ते भगवा चौक ते जोशी यांचे राम मंदिर या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांना बाहेर पडण्यासाठी 
दुसरा मार्ग म्हणजे जोशी यांचे राम मंदिर ते कृष्णामाई-प्रितीसंगम सांस्कृतिक केंद्र ते हाटकेश्वर मंदिर ते व्यंकटेश मंदिर ते उर्वशी ब्युटीपार्लर 
ते सोमवार पेठ पाण्याची टाकी ते शिखरेवाडा (कुंभारवाडा) ते स्मशानभूमी चौक ते नगरपरिषद जलनिस्सारण केंद्र ते डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
मुलांचे वसतीगृह ते नागेश्वर मंदिर (निबंजीया भवन ) अशा मार्गे वाहने बाहेर पडतील. सदर मार्गावर सदर दिवशी कोणतेही वाहन, फळांचा 
अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


६. गणपती विसर्जन झाल्यानंतर बाहेर जाणारी कृष्णा नाका सर्कल कॉटेज हॉस्पिटल ते शिवाजी चौक (विजय दिवस चौक ) ते भेदा चौक 
यामार्गे बाहेर जातील . 


७. कमानी मारुती ते मेघमल्हार इमारत ( सुयश कॉम्प्युटर - कुंभारवाडा ) ते मतिमंद मुलांची शाळा ते गणेश कृपा इमारत ते सप्रे दवाखाना 
ते माधवी इन्टरप्रायजेस ते कराड मर्चेट बँक ते जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था ते देवी मॅन्शन ( शुक्रवार पेठ) या मार्गावर कोणीही कोणतेही 
वाहन पार्क करणार नाही. सदरचा मार्ग हा पोलीस वाहनांकरिता व इतर प्रशासकीय यंत्रणेस जाण्या - येण्यासाठी खुला राहील . 

८. कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळा चौक ते सिटी पोस्ट ऑफिस चौक ते अंडी चौक ते पाण्याची टाकी ते मंडई ते चांदणी चौक ते 
जामा मस्जिद सदरचा मार्ग हा पोलीस वाहनांकरिता व इतर प्रशासकीय यंत्रणेस, आपातकालीन व्यवस्थेच्या अनुषंगाने जाण्या - येण्यासाठी खुला 
राहील . या मार्गावर कोणीही कोणतेही वाहन पार्क करणार नाही. 


९ . स्वागत स्वीट मार्ट ते पोस्ट ऑफिसकडे जाणारा रोडवर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा 
पार्क करणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१२३ 


१०. आराधना स्वीट मार्ट ते बुरुड गल्लीकडे जाणाऱ्या रोडवर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा 
हातगाडा पार्क करणार नाही. 


११. गणपती मंदिर ते जाधव हॉस्पिटलकडे जाणारा रोड या मार्गावर कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाळा 
पार्क करणार नाही. 


१२. नेहरु चौक ते शहा हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा हातगाडा 
पार्क करणार नाही. 


१३. जनकल्याण बँकेतील संजीवनी बंगलोकडे जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थांचा 
हातगाडा पार्क करणार नाही. 


१४. बागवान मेडिकल ते संजीवनी हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य 
पदार्थांचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


१५. कराड अर्बन (दर्गा मोहल्ला) ते सोमवार पेठेकडे जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन, फळांचा अगर 
खाद्य पदार्थाचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 


१६. पोस्ट ऑफिस ते कर्मवीर पुतळ्याकडे जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन, फळांचा अगर खाद्य पदार्थाचा 
हातगाडा पार्क करणार नाही. 


१७. पोस्ट ऑफिस ते अंडीवाला चौकाकडे जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थाचा 
हातगाडा पार्क करणार नाही. 


१८. आझाद चौक ते अंडीवाला चौक , नेहरु चौक ते मंडईकडे जाणारा रोड , विठ्ठल चौक ते चाँदनी चौक , महेश नॅक्स ते मंडई कडे 
जाणाऱ्या रोडवर मार्गावर सदर दिवशी कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थाचा हातगाडा पार्क करणार नाही. 

१ ९. कमानी मारुती मंदिर ते कन्याशाळेचे मागील जाणाऱ्या रोडवर राजपुरोहित स्विट मार्ट ते आंबेडकर पुतळा या मार्गावर सदर दिवशी 
कोणीही कोणतेही वाहन , फळांचा अगर खाद्य पदार्थाचा हातगाडा पार्क करणार नाही . 

२०. सदरची अधिसूचना दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी रात्रौ ००.०० वाजता ते गणेश विसर्जन पूर्ण होईपर्यंत अमलात राहील. 

२१. गणेश विसर्जन मिरवणूक दरम्यान नागरिकांनी आपली वाहने खालील नमूद ठिकाणी पार्क करावीत-१ . बालाजी मंदिर कृष्णाघाट समोरील 
पार्किंग जागा २. समाधान स्वीट मार्ट शनिवार पेठ समोरील पार्किंग जागा ३. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे पुतळ्याशेजारील पार्किंग जागा ४. 
जेएमएफसी कोर्ट शेजारील पार्किंग जागा ५. SBI बँकेसमोरील पार्किंग जागा ६. इदगाह मैदानाशेजारील व साई मंदिर समोरील मोकळी जागा 
७. कुंभारवाडा जवळील शिवाजी मैदान ८. पाटण कॉलनीतील नगरपालिकेची मोकळी जागा 

२२. यातील अ.नं .१,२,३ , हे गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्ग असून अ.नं. ४ ते ६ हे वाहनांवरील बाहेर पडण्यासाठीचे मार्ग आहेत अ.नं. 
व ८ हा मार्ग पर्यायी व्यवस्था म्हणून राखीव तसेच पोलीस आपत्कालीन व्यवस्था तसेच प्रशासकीय वाहनांसाठी खुला राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी केलेला आहे . 
सातारा, २५ ऑगस्ट २०१६ . 


६ 


५ 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ८० ९ ५/ सन २०१६.- दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे या कालावधीत श्री गणेशोत्सव 
२०१६ साजरा होणार 

असून दिनांक सप्टेंबर 

२०१६ 

रोजी श्री गणेश विसर्जन स्थापना होणार आहे. कराड शहरातील व परिसरातील सार्वजनिक 
गणेश मंडळे घरगुती गणेशमूर्ती या कुंभारवाडा सोमवार पेठ कराड पुणे बेंगलोर हायवे रोडचे पूर्व बाजूकडील हॉटेल वारणा परिसर येथून 
गणेशमूर्ती खरेदी करून घेऊन जात असतात. सदर मूर्ती नेणेसाठी गणेश मंडळे ट्रक , ट्रॅक्टर , जीप इत्यादी अवजड वाहनांचा वापर करतात. 
कराड शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील मंडई परिसरातील अरुंद रस्ते पाहता वाहतुकीची कोंडी होऊ नये व कोणताही अपघात घडू नये अथवा 
अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता मी , संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक , सातारा, मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ कलम ३४ प्रमाणे केलेल्या अधिकारान्वये गणेश उत्सव २०१६ चे गणेश स्थापनेदिवशी कराड शहरातील अंतर्गत वाहतूक सुरळीत राहणेकामी 
शहरातील अंतर्गत वाहतूक व पार्किंग व्यवस्थेत दिनांक 

०६.०० २४.०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत खालीलप्रमाणे तात्पुरता 
बदल करीत आहे याची नोंद घ्यावी. 


चे 


५ 


सप्टेंबर २०१६ 


चे 


ते 


१. बालाजी मंदिरसमोरील नगरपालिका मैदान या ठिकाणच्या गणेशमूर्ती आणण्यासाठी जाणारे सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांनी दत्त चौक 
आझाद चौक - सात शहिद चौक - नामदेव मंदिर व प्रज्ञा डिस्ट्रीब्युटर्स दुकानाचे डाव्या बाजूचे मार्गाने जावे. 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२. सर्व घरगुती गणेशमूर्ती स्थापना करणारे भाविकांनी कृष्णा नाका-कन्याशाळा- कमानी मारुती चैक -क्रिएटीव्ह निसर्गोपचार केंद्र, वाळवेकर 
इलेक्ट्रॉनिक्स सर्व्हिसेस , सोमवार पेठ पाण्याची टाकी, व्यंकटेश मंदिर , कृष्णामाई प्रितिसंगम सांस्कृतिक केंद्र गोपाळकृष्ण मंदिर या मार्गाने जावे. 
घरगुती मूर्ती खरेदीसाठी वाहने कृष्णा घाटावर पार्क करून जातील. 

३. गणेशमूर्ती जाताना बालाजी मंदिर ते चावडी चौक- आझाद चौक- दत्त चौक किंवा चावडी चौक- कमानी मारुती व कृष्णा नाका या 
मार्गाने जावे . 


४. आझाद चौक ते चावडी चौक व कमानी मारुती चौक ते चावडी चौक या मार्गाने जाणेस तीन चाकी व चार चाकी वाहनांना बंदी 
घालण्यात यावी. 


५. आझाद चौक ते सात शहिद चौक , नामदेव मंदिर - प्रज्ञा डिस्ट्रीब्युटर्स दुकानाचे डावे बाजूकडून नगरपालिका मैदान ते बालाजी मंदिर 
ते चावडी चौक या मार्गावर पार्किंगसाठी बंदी घालण्यात यावी. 

६. ढेबेवाडी फाटा बाजूकडून कराड शहराकडे येणेस हायवे रोडचे पश्चिम बाजूचे सर्व्हिस रोडने (नटराज) भैरवनाथ चित्र मंदिरासमोरून 
कोल्हापूर नाका कराडकडे जाणेसाठी मार्ग ठेवणेत यावा व कोल्हापूर नाका कराड शहरांकडून ढेबेवाडी फाट्याकडे जाणेस सर्व वाहनांना मार्ग 
बंद करण्यात यावा. 

७. ढेबवाडी फाट्याकडे जाणेस सर्व रोडचे पूर्व सर्व्हिस रोडने कराड शहराकडे येणेस मार्ग बंद करणेत यावा. सदरचा मार्ग सार्वजनिक 
गणेशोत्सव मंडळांना मूर्ती ढेबेवाडी फाटा , मलकापूर , कोयना वसाहत, आगाशिवनगर इत्यादी बाजूकडे घेऊन जाणेस मार्ग ठेवण्यात यावा . 

८. शास्त्रीनगर यशवंत नगर कडून सर्व वाहनांना हाऊस ऑफ टायर्सकडे हायवेचे पूर्व बाजूस बंद करणेत यावा. 
९. सदरची अधिसूचना दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ०६.०० वाजता ते रात्रौ २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी केलेला आहे. 
सातारा , २५ सप्टेंबर २०१६ . 


or 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश / ५३३७/ २०१६-१७/ सन २०१६.- श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दिनांक ५ जुलै २०१६ ते दिनांक 
९ जुलै २०१५ अखेर सातारा जिल्ह्यातून मार्गक्रमण करणार असून सदर पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यातून सातारा जिल्ह्यात दिनांक ५ जुलै २०१६ 
रोजी पाडेगाव, लोणंद येथे प्रवेश करणार असून त्यानंतर लोणंद , तरडगाव , फलटण , बरड या ठिकाणी मुक्काम करून दिनांक ९ जुलै २०१६ 
रोजी सोलापूर जिल्ह्यात जाणार आहे. सदरचा पालखी सोहळा हा निरा - लोणंद-फलटणमार्गे पंढरपूर रस्त्याने जाणार असलेने तसेच पालखी 
सोहळ्यात लाखो भाविक सहभागी होणार असल्याने पालखी जाणारे मार्गावर कोणताही अपघात घडू नये अथवा अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता 
मी , संदिप पाटील, पोलीस अधीक्षक , सातारा, मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम ३४ प्रमाणे प्राप्त अधिकारान्वये पालखी सोहळ्यातील वाहनांखेरीज 
व अत्यावश्यक सेवेतील ( पोलीस, रुग्णवाहीका, अग्निशामक वाहने) खेरीज करून इतर सर्व वाहनांना निरा - लोणंद -पंढरपूर मार्गावर दिनांक 
५ जुलै २०१६ ते दिनांक ९ जुलै २०१६ या कालावधीत खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रवेश करण्यास मनाई करीत आहे. 

१) दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत फलटण ते लोणंद मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे 
बंद करणेत येत आहेत. 

२) दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजी १६.०० पर्यंत फलटण ते नातेपुते जाणारी वाहतूक बंद करणेत 
येत आहेत . 

३) दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजीचे २४.०० वाजता चे कालावधीत नातेपुते कडून पुणे बाजूकडे जाणारी 
वाहतूक बारामती पूल येथून बारामती मार्गे पुणेकडे वळविण्यात येत आहे. 

४) दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजीचे १६.०० वाजेपर्यंत नातेपुतेकडून फलटण मार्गे सातारा जाणारी 
वाहतूक शिंगणापूर तिकाटणे मार्गे दहिवडी- सातारा अशी वळविण्यात येत आहे. तसेच नातेपुते कडून पुणेकडे जाणारी वाहतूक नातेपुते- दहिगाव 
जांब-बारामतीमार्गे पुणेकडे वळविण्यात येत आहे. 

५) दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०० ते दिनांक ९ जुलै २०१६ रोजीचे १४.०० वाजताचे कालावधीत नातेपुते- वाई - वाठारकडे जाणारी 
वाहतूक शिंगणापूर तिकाटणे-शिंगणापूर- जावली - कोळकी-झिरपवाडी -विचुर्णी- ढवळपाटी- वाठार फाटा मार्गे वळविण्यात येत आहे. 

पालखी सोहळा दरम्यान पालखी मार्गावरील पालखी सोहळ्यातील वाहनाखेरीज इतर सर्व वाहने पर्यायी मार्गाने ये - जा करतील याची वाहनधारकांनी 
नोंद घ्यावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जून २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी केलेली आहे. 


or 


६ 


or 


९ 


सातारा, १८ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१२५ 


अधिसूचना 


सदर 


क्रमांक वाचक /बंदी आदेश/ ३१४५/२०१६-१७/ सन २०१६.- दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी सकाळी ०८.०० ते ०९.३० वाजता पर्यंत माणदेश 
मॅरेथॉन स्पर्धेची आयोजन करण्यात आलेली आहे. सदरची स्पर्धा ही दहिवडी तालुका माण गावातील इंगळे मैदान दहिवडी ते बिदाल रोड , 
इंगळे मैदान दहिवडी ते पिंगळी बुद्रुक रोड, इंगळे मैदान दहिवडी ते दहिवडी गावातून गोंदवले बुद्रुक रोड या मार्गावर होणार आहे. 
स्पर्धेमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्पर्धक भाग घेणार आहेत . त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे . 
तसेच मान्यवर लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. स्पर्धक व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर नमूद मार्गावर स्पर्धादरम्यान वाहतुकीमुळे 
कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता नमूद मार्गावरील वाहतुकीच्या मार्गात बदल करणे जरूरीचे आहे. 

या करिता मी , संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक , सातारा, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३४ अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये 
दिनांक ३१ जुलै २०१६ चे सकाळी ०७.०० वाजले पासून ते १२.०० वाजेपर्यंत या कालावधीत खालीलप्रमाणे मॅरेथॉन स्पर्धेकरिता दहिवडी परिसर 
येथील अंतर्गत वाहतूक सुरळीत राहणेकामी वाहतुकीच्या मार्गात व पार्किंग व्यवस्थेत खालीलप्रमाणे तात्पुरता बदल करीत आहे. 


अ) दैनंदिन वाहतुकीचे बंदी घालण्यात येणारे मार्ग : 


१) दहिवडी ते गोंदवले बुद्रुक , गोंदवले बुद्रुक ते दहिवडी, दहिवडी ते खांडसरी चौक , खांडसरी चौक ते दहिवडी, दहिवडी ते मार्डी 
व मार्डी ते दहिवडी, दहिवडी ते फलटण चौक , फलटण चौक ते दहिवडी हे रोड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येत आहेत . 


२) पिंगळी ते दहिवडी हा रोड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येत आहेत . 
ब ) वाहतूक मार्गातील बदल : 

१) मायणी बाजूकडून फलटण बाजूकडे येणारी- जाणारी वाहने ही मायणी- कातर , खटाव - वडूज - पुसेगाव - बुध- ताथवडा घाट मार्गे फलटणकडे 
जातील . 


२) पंढरपूर बाजूकडून फलटण बाजूकडे जाणारी वाहने म्हसवड-मार्डी-शिंगणापूर मार्गे फलटण कडे जातील. 
३) फलटण बाजूकडून येणारी वाहने शिंगणापूर - मोही मार्डी मार्गे म्हसवड बाजूकडे जातील. 
४) मायणी बाजूकडून येणारी व फलटण बाजूकडे जाणारी वाहने ही खांडसरी चौक - गोंदवले-म्हसवड- शिंगणापूर मार्गे फलटणकडे जातील . 
५) पिंगळी ते दहिवडी हा रोड बंद केला असलेने नमूद कालवधीत वाहतुकीत सोयीनुसार खांडसरे चौक मार्गे वळविण्यात येत आहे. 
६) बिदाल बाजूकडून दहिवडी बाजूकडे येणारी वाहने ही शिंदी बुद्रुक - तुपेवाडीमार्गे दहिवडीकडे येतील. 
७) दहिवडी बाजूकडून बिदाल बाजूकडे जाणारी वाहने ही तुपेवाडी -शिंदी बुद्रुक मार्गे बिदालकडे जातील. 

८ ) दहिवडी एस.टी. स्थानकातून बाहेरगावी म्हसवड , विटा , वडूज व साताऱ्याकडे जाणाऱ्या बसेस या एस.टी. स्टॅन्ड पाठीमागील पोळ 
हॉस्पिटल-सिंद्धनाथ मंगल कार्यालय - खांडसरी चौक मार्गे 


९ ) म्हसवड , विटा , वडूज , सातारा कडून एस.टी. स्टॅन्ड दहिवडी येथे येणाऱ्या सर्व बसेस या खांडसरी चौक -सिद्धनाथ मंगल कार्यालय 
पोळ हॉस्पिटल मार्गे बस स्थानकात येतील . 


क ) पार्किंग : 


१ ) फलटण बाजूकडून येणारी जड वाहने ही फलटण ते दहिवडी रोडवर वडगाव येथे थांबविण्यात येणार आहेत . 


२ ) मायणी बाजूकडून येणारी व फलटण बाजूकडून जाणारी जड वाहने मायणी गावातील मायणी चौकात तसेच खांडसरी चौक पिंगळी 
बुद्रुक येथे थांबविण्यात येणार आहेत . 


३) फलटण व शिंगणापूर , मार्डी बाजूकडून येणाऱ्या एस.टी. बसेस या गोंदवले रस्त्यावरील स्पर्धा संपेपर्यंत ०८.०० वाजता ते १०.०० वाजता 
पर्यंत दहिवडी पासून दोन कि.मी. अंतरावर थांबविण्यात येतील. 


तरी या बदलाची सर्व नागरिकांनी नोंद घेऊन पोलीस दलास सहकार्य करावे. 


सदरची अधिसूचना माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी दिनांक २९ जुलै २०१६ रोजी जारी करण्यात येत आहेत. 


सातारा , २९ जुलै २०१६. 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना 
क्रमांक जिवानिशा/ वाहतूक बदल/ ३९ ३/ २०१६-१७/ सन २०१६.- दिनांक १४ जुलै २०१६ ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत कृष्णा 
नाका, कराड ते वाखाण रोड , कराड या ठिकाणी स्व . पी . डी . पाटील यांचे स्वागत कमानीचे बांधकाम करणेचे असलेने सदर कालावधीत 
लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, अपघात घडू नये अथवा कोणताही अनुचित प्रकार अथवा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये तसेच वाहन चालकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी वाहतुकीत तात्पुरता बदल करणे आवश्यक आहे. 

या करिता मी , संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक , सातारा , मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३४ अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये 
स्व. पी. डी. पाटील स्वागत कमानीचे बांधकाम कालावधीत कराड शहर अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहणेसाठी वाहतूक व्यवस्थेत व 
वाहनांचे पार्किंग व्यवस्थेत दिनांक १४ जुलै २०१६ चे ०६.०० वाजलेपासून दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ चे रात्रौ २४.०० वाजे पर्यंत या कालावधीत 
खालीलप्रमाणे तात्पुरता बदल करीत आहे याची नोंद घ्यावी . 

वाहतूक मार्गातील तात्पुरते बदल : 
( अ) कराड शहरातून वाखाण भागात जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग : 
१. कॉर्पोरेशन बँकेस लागून असणारे रस्त्याचा वापर कराड शहरातून वाखाण भागात जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून करतील . 

२. कृष्णा नाका सर्कल पासून डाव्या बाजूने कृष्णा पूलाकडे जाऊन कृष्णा पूलाचे खालून उजव्या बाजूने जाणारे रस्त्याचा वापर कराड 
शहरातून वाखाण भागात जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून करतील. 

( ब ) वाखाण भागातून कराड शहरात येण्यासाठी पर्यायी मार्ग : 
१. सिंदल हॉस्पिटल पासून डाव्या तसेच उजव्या बाजूने पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत . 
२. प्रकाशनगर समोरून कॉटेज हॉस्पिटल मार्गे विजय दिवस चौक - एस.टी. स्टॅन्ड कडे जाणारा रस्ता. 

( क ) वरील बांधकाम करतेवेळी कृष्णा नाका पासून वाखाण भागात अत्यावश्यक सेवेसाठी वाहतूक करणेस ८ फूट रुंदीचा व १० फूट 
उंचीचा इमर्जन्सी ओपनींग गेट ठेवणेबाबत लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन , कराड यांनी नियोजन केले आहे. 

वाहनांचे पार्किंग बाबत : 

कृष्णा नाका ते वाखाण रोड व पर्यायी मार्गावर रोडच्या कडेला राहणाऱ्या नागरीकांनी व व्यापारी लोकांनी आपल्या मालकीची वाहने रोडवर 
पार्क न करता त्यांनी आपल्या खाजगी जागेत अगर पर्यायी पार्किंग जागेत रस्ता सोडून वाहने पार्क करावीत. 

तरी या बदलाची सर्व नागरिकांनी नोंद घेऊन पोलीस दलास सहकार्य करावे . 
सदरची अधिसूचना माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी दिनांक १२ जुलै २०१६ रोजी जारी करण्यात येत आहे. 

संदीप पाटील , 

जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 
सातारा , १२ जुलै २०१६. 


. 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, याजकडून 

अधिसूचना 
वाचले : -- ( १) मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम १५५. 
(२) शासन अधिसूचना एमव्हीए/ ०५८ ९ / सीआर -१०६१/टीआरए -२, दिनांक 

१ ९ 

मे १९९ ०, एमजीजी | V - A, दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ०. 
(३) कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचेपत्र जा.क्र . प्रकल्प-३/ ७५५८/ २०१६, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/०२/ कावि -११८४/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, १) वीर धरण वाठार कॉलनी खंडाळा रस्ता रामा -१३१ वरील वीर 
धरणाखालील पूल २) निरा - लोणंद - सातारा रस्ता , रामा ११७, वरील निरा नदीवरील जुना कमानी दगडी पूल सध्याच्या मोसमातील अतिवृष्टीमुळे 
पाण्याखाली जात आहे. त्यामुळे सध्या सदर पुलावरून कोणतेही प्रकारची वाहतूक अतिवृष्टीचा मोसम बंद होईपर्यंत तत्काळ प्रतिबंधित करणेचे 
गरजेचे आहे . 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचेकडील पत्र जा.क्र ./ प्रकल्प -३ /७७५५८/ २०१६ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ 
व मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ धोकादायक पूल वाहतूक / ४३ ९/ २०१६ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
१) वीर धरण वाठार कॉलनी खंडाळा रस्ता रामा-१३१ वरील वीर धरणाखालील पूल २) निरा- लोणंद - सातारा रस्ता, रामा ११७, वरील निरा 
नदीवरील जुना कमानी दगडी पूल सध्याच्या मोसमातील अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली जात आहे. दिनांक ११ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये लोणंद 
शिरवळ ते हायवे वरून पुणे व साताराकडे जाणे हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असलेबाबत कळविणे आहे. त्यामुळे सध्या सदर पुलावरून कोणतेही 
प्रकारची वाहतूक अतिवृष्टीचा मोसम बंद होईपर्यंत तत्काळ प्रतिबंधित करणेचे गरजेचे आहे. तसेच वाहतूक सुरक्षितता तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या 
अनुषंगाने अधिसूचना काढणे आवश्यक असलेचे माझे निदर्शनास आणलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१२७ 


ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये राज्य शासन किंवा शासनाद्वारे अधिकार प्रदान केलेला सक्षम अधिकारी 
त्यास असे वाटेल तेव्हा जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी, किंवा सुलभतेसाठी राजपत्रात अधिनियमित करून एखाद्या रस्त्याचा अथवा पूलाचा वापर करणेस 
विहीत अटी व शर्तीवर सर्व वाहनांस अथवा वाहनाच्या एखाद्या प्रकारास मज्जाव किंवा अडथळा करणेस अधिसूचना काढू शकतात. तसेच याबाबत 
अशी अधिसूचना एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी काढणेची असलेस याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धीची आवश्यकता नाही मात्र याबाबत स्थानिक 
प्रसिद्धी देणेबाबत तरतूद आहे. मात्र यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढावयाची असलेस याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धीची आवश्यकता 
नाही मात्र याबाबत स्थानिक प्रसिद्धी देणेबाबत तरतूद आहे. मात्र यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढावयाची असलेस याबाबत 
प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन अधिसूचना एमव्हीए-०५८ ९/ सीआर -१०६१- टीआरए-२, दिनांक १९ मे १ ९९ ० एमजीजी IV - A , दिनांक 
२० सप्टेंबर १९९० अन्वये मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अधिसूचना काढणेचे अधिकार जिल्हादंडाधिकारी यांना प्राप्त झालेले आहेत. 

त्याअर्थी मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला वाचले क्रमांक १ व २ अन्वये प्राप्त अधिकारास अधिन राहून वर नमूद 
केलेल्या कारणास्तव व प्राधान्याने सार्वजनिक सुरक्षितता व लोकहितास्तव १) वीर धरण वाठार कॉलनी खंडाळा रस्ता रामा -१३१ वरील धरणाखालील 
पूल २ ) निरा - लोणंद - सातारा रस्ता. रामा ११७ वरील निरा नदीवरील जुना कमानी दगडी पूल सध्याच्या मोसमातील अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली 
जात आहे. त्यामुळे सध्या सदर पुलावरून कोणतेही प्रकारची वाहतूक अतिवृष्टीचा मोसम बंद करण्यात येत आहे. तसेच लोणंद शिरवळ ते 
हायवे वरून पुणे व साताराकडे जाणे हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असले बाबत सदर मार्गावर वाहन चालकाच्या माहीतीसाठी योग्य ठिकाणी दिशाचिन्हे 
व माहिती लावणेत यावी. 


१ ) वीर धरण वाठार कॉलनी खंडाळा रस्ता रामा -१३१ वरील धरणाखालील पूल , २ ) निरा- लोणंद- सातारा रस्ता, रामा ११७, वरील निरा 
नदीवरील जुना कमानी दगडी पूल सध्याच्या मोसमातील अतिवृष्टीमुळे पाण्याखाली जात आहे . त्यामुळे सदरचे पूल वाहतुकीस प्रतिबंध केलेबाबतची 
तसेच लोणंद शिरवळ ते हायवे वरून पुणे व साताराकडे जाणे हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असले बाबतची माहीती जनतेला होण्यासाठी तालुक्यातील 
महत्त्वाच्या ठिकाणी ही अधिसूचना तसेच वाहतुकीस उपलब्ध पर्यायी मार्गाच्या माहीतीबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. याबाबतची कार्यवाही 
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग सातारा , पोलीस अधीक्षक , सातारा व उपप्रादेशिक परीवहन अधिकारी सातारा यांनी करणेत यावी. 
सदर निर्णयाची तत्काळ प्रभावी व संपूर्ण अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करणेत आली. 


सातारा , १९ ऑगस्ट २०१६. 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांच्याकडील पत्र क्र . NHAI/ PIU/ PUNE/ MSRDC / ०३२१२, दिनांक ११ 


सप्टेंबर २०१५. 


१ ९ 


२०१५. 


२७ 


२०१६ . 


(२) इकडील कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . डीसी/ एमएजी-२/ कावि -१५३९ / २०१५, दिनांक सप्टेंबर 
(३ ) वरिष्ठ निवासी अभियंता, युआयसी- साई - ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड, यांचेकडील पत्र जा.क्र . दिनांक ७ जानेवारी २०१६ . 
(४ ) जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांच्याकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ वाहतूक व्यवस्था/४४ /१६, दिनांक २० जानेवारी २०१६. 
(५) इकडील कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . डीसी/ एमएजी-२ / कावि -६ ९/ २०१६ , दिनांक जानेवारी 
(६) वरिष्ठ निवासी अभियंता , युआयसी- साई- ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड, यांचेकडील पत्र जा.क्र . २७, दिनांक १३ एप्रिल २०१६. 
( ७) जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांच्याकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ वाहतूक व्यवस्था / ३०२/ २०१६, दिनांक २३ एप्रिल २०१६. 
(८) मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम १५५ नुसार रस्ता/ पुल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन 
अधिसूचना गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही-१८ ९ /सीआर -१०६१/टीआर-२ , दिनांक 

१ ९९ ० . 
क्रमांक डीसी/ एमएजी-०२ / कावि-५०२/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी वरिष्ठ निवासी अभियंता, युआयसी- साई- ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड , यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . दिनांक १३ एप्रिल २०१६ अन्वये दिनांक १ मे २०१६ ते ३१ मे २०१५ या कालावधीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ४ कि.मी. ६६९/ ०० ते ७२५/०० या ( मालखेड फाटा तालुका कराड ते शेंद्रे सुतगिरणी सातारा) या दरम्यानचे काँक्रीट द्विपदर वरून 
वाहतूक डावे बाजूच्या मार्गावरून उजवीकडे वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे 
वाहतूक नियंत्रित करण्याचे अधिसुचनेस मुदत वाढ मिळणेस विनंती केली आहे. 

ज्याअर्थी, इकडील आदेश वाचा मधील क्रमांक ५ अन्वये दिनांक १७ जानेवारी २०१६ ते ३० एप्रिल २०१६ या कालावधीसाठी डांबरी दुरुस्तीसाठी 
सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६ ९/०० ते कि.मी. ७२५/०० या (मालखेड फाटा तालुका कराड ते शेंद्रे सुतगिरणी सातारा) 
या दरम्यानचे डांबरी/ काँक्रीट द्विपदर वाहतूक डावे बाजूकडून उजव्या मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक वळविणे 
व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याची अधिसूचना निर्गमित करणेत आली आहे. 


२० सप्टेंबर 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


- 


ते 


मे 


ज्याअर्थी, जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा , सातारा यांनी त्यांचेकडील वाचा क्रमांक ७ चे पत्रानुसार प्रस्तुत प्रकरणी वाहतूक व्यवस्था कोणताही 
अडथळा न येता ती सुरक्षितपणे चालू रहावी यासाठी आवश्यक त्या अटी व शर्ती घालून त्यांना परवानगी देण्यास हरकत नसलेबाबत अभिप्राय 
दिला आहे . 

त्याअर्थी मी , अश्विन मुदगल , जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला, मोटार वाहन कायदा , १९८८ चे कलम ११५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून इकडील कार्यालयाकडील दिनांक 

१ ९ सप्टेंबर २०१५ चे अधिसूचनेस दिनांक १ मे 

२०१६ ३१ २०१६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देऊन सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६९/ ०० ते ७२५/०० या ( मालखेड फाटा तालुका कराड ते शेंद्रे सुतगिरणी, सातारा ) 
या दरम्यानचे डांबरी/ काँक्रीट द्विपदर वरून वाहतूक डावे बाजूच्या मार्गावरून उजवीकडे वळविणे व वाहतूक वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे 
वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश करीत आहे. 

पोलीस अधीक्षक , सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पोलीस अधीक्षक , महामार्ग पोलीस , पुणे विभाग पुणे यांनी दिनांक १ २०१६ ३१ 
मे २०१६ या दरम्यान २४ तास कि.मी. ६६९/ ०० ते ७२५/०० या दरम्यान वाहतुकीचे नियोजन करणे संबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित करावे. 

प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांनी कि.मी. ६६९/ ०० ते ७२५/०० या दरम्यान वाहतुकीचे सूचनाफलक , दिशा 
चिन्ह इ. सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कार्यान्वित कराव्या. तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी आपलेकडील प्रतिनिधी/ कर्मचारी पुरविणेत यावेत . 


मे 


ते 


सातारा, २ मे २०१६. 


१ ९ 


मे 


अधिसूचना 
वाचले : -- ( १) मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम १५५ 

( २) शासन अधिसूचना एमव्हीए/ ०५८ ९ / सीआर-१०६१/टीआरए -२ , दिनांक १ ९९ ० एमजीजी IV - A, दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० . 
(३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचेकडील पत्र जा.क्र . रेशा/ का -३ /९ ४६ ९/ २०१६, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६. 
(४) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक उपप्रापका/ सातारा/९ / आस्था/ २०१६, जा.क्र . २००७, दिनांक 

२० ऑक्टोबर २०१६ 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२ / कावि -१७३३/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी सातारा - लोणंद रा.मा. १४२ या रस्त्यावरील आरळे गावाजवळील 
पूलाच्या पोहच रस्त्याचे संरक्षक भिंतीचे काम सद्या प्रगतीपथावर असल्याने या मार्गावरील वाहतूक ही सातारा- कोरेगाव मार्गाने पुढे कोरेगाव ते 
पळशी रेल्वे गेट मार्गाने लोणंद अशी सुरू आहे. कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट च्या दरम्यान कि.मी. ३९/०० मधील मोरी खचली आहे. त्यामुळे 
सदर रस्त्यावरील अवजड वाहतूक सातारा , खंडाळा, लोणंद अशी वळविणेबाबत तसेच कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट या मार्गावरील अवजड 
वाहतूक बंद करण्याची गरजेचे आहे. 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचेकडील पत्र , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ व उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी सातारा यांचेकडील पत्र, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये सातारा - लोणंद रा.मा. १४२ या रस्त्यावरील आरळे गावाजवळील पुलाच्या 
पोहोच रस्त्याचे संरक्षक भिंतीचे काम सद्या प्रगतीवर असल्याने या मार्गावरील वाहतूक ही सातारा कोरेगाव मार्गाने पुढे कोरेगाव ते पळशी रेल्वे 
गेट मार्गाने लोणंद अशी सुरू आहे. कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट च्या दरम्यान कि.मी. ३९/ ०० मधील मोरी खचली आहे. त्यामुळे सदर रस्त्यावरील 
अवजड वाहतूक सातारा , खंडाळा , लोणंद अशी वळविणेबाबत तसेच कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट या मार्गावरील अवजड वाहतूक बंद करण्याची 
गरजेचे आहे. तसेच वाहतूक सुरक्षितता तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने अधिसूचना काढणे आवश्यक असलेचे माझे निदर्शनास आणलेले आहे. 

ज्याअर्थी, मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये राज्य शासन किंवा शासनाद्वारे अधिकार प्रदान केलेला सक्षम अधिकारी 
त्यास असे वाटेल तेव्हा जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी , किंवा सुलभतेसाठी राजपत्रात अधिनियमित करून एखाद्या रस्त्याचा अथवा पूलाचा वापर करणेस 
विहीत अटी व शर्तीवर सर्व वाहनांस अथवा वाहनाच्या एखाद्या प्रकारास मज्जाव किंवा अडथळा करणेस अधिसूचना काढू शकतात. तसेच याबाबत 
अशी अधिसूचना एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी काढणेची असलेस याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धीची आवश्यकता नाही मात्र याबाबत स्थानिक 
प्रसिद्धी देणेबाबत तरतूद आहे. मात्र यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढावयाची असलेस याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धीची आवश्कयता 
नाही मात्र याबाबत स्थानिक प्रसिद्धी देणेबाबत तरतूद आहे. मात्र यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी अशी अधिसूचना काढावयाची असलेस याबाबत 
प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. याबाबत शासन अधिसूचना एमव्हीए.०५८ ९/ सीआर -१०६१- टीआरए-२ दिनांक १९ मे १९९० एमजीजी | V- A , दिनांक 
२० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये मोटार वाहन अधिनियम , १९८८ चे कलम ११५ अधिसूचना काढणेचे अधिकार जिल्हादंडाधिकारी यांना प्राप्त झालेले आहेत. 

त्याअर्थी मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला वाचले क्रमांक १ व २ अन्वये प्राप्त अधिकारास अधिन राहून वर नमूद 
केलेल्या कारणास्तव व प्राधान्याने सार्वजनिक सुरक्षितता व लोकहितास्तव रेल्वे गेट च्या दरम्यान कि.मी. ३९/ ०० मधील मोरी खचली आहे . 
त्यामुळे कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट या मार्गावरील अवजड वाहतुकीस दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ सायंकाळी ५.०० वाजलेपासून या अधिसूचनेन्वये 
प्रतिबंधीत करण्यात येत आहे. तसेच सदर रस्त्यावरील अवजड वाहतूक सातारा , खंडाळा, लोणंद जाणे हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असले बाबत 
सदर मार्गावर वाहन चालकाच्या माहितीसाठी योग्य ठिकाणी दिशाचिन्हे व माहिती लावणेत यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 


शके १ ९ ४१ 


१२ ९ 


लोणंद- कोरेगाव ते पळशी रेल्वे गेट या मार्गावरील अवजड वाहतूक बंद करणे कामी तसेच वाहतुकीस सातारा, खंडाळा, लोणंद जाणे 
हा पर्यायी उपलब्ध असले बाबतची माहिती जनतेला होण्यासाठी तालुक्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी ही अधिसूचना तसेच वाहतुकीस उपलब्ध पर्यायी 
मार्गाच्या माहितीबाबत व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. याबाबतची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , सातारा, पोलीस अधीक्षक , 
सातारा व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी , सातारा यांनी करणेत यावी . सदर निर्णयाची तत्काळ प्रभावी व संपूर्ण अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करणेत आली. 
सातारा, २४ ऑक्टोबर २०१६ . 


ते 


१५ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
वाचले :-- महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय, ध्वनीप्रदूषण -२००९/ प्र.क्र ./१२/ ०८ / ता . क्र . १, दिनांक १३ जुलै २०१३ 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२ / कावि -१२३४ / २०१६-१७ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ 
या कालावधीमध्ये गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. उक्त वाचले मधील शासन निर्णयान्वये गणेशोत्सवातील एकूण ४ दिवस ध्वनीप्रदूषण 
नियंत्रण प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी यांना कायदा व सुव्यवस्था लक्षात घेऊन प्रत्येक वर्षी गणेशोत्सवाच्या कालावधीत जाहीर करावयाचे आहेत. 
तसेच शासन निर्णयातील निर्देशान्वये ध्वनी प्रदुषण नियंत्रण प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी यांना लोकांचे मागणी नुसार वर्षातील दोन दिवस सकाळी 
६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ध्वनीची विहित मर्यादा राखून ध्वनीक्षेपक वापर करणेस परवानगी देणेचे अधिकारी आहेत. 

ज्याअर्थी, मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, सातारा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यात गणेशोत्सव 
२०१६ साठी शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशानुसार गणेशोत्सवासाठी सूट देणेस असलेचे ४ दिवस सातारा जिल्ह्यासाठी ध्वनीची मर्यादा राखून 
सकाळी ०६.०० वाजता ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सूट देत आहे. 

१) दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी गणेशोत्सवाचा ८ वा दिवस 
२) दिनांक १३ सप्टेंबर २०१६ रोजी गणेशोत्सवाचा ९ वा दिवस 
३) दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी गणेशोत्सवाचा १० वा दिवस 
४ ) दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी गणेशोत्सवाचा ११ वा अनंत चतुर्दशीचा दिवस, 

वरील प्रमाणे गणेशोत्सव -२०१६ साठी शासन निर्णयातील निर्देशानुसार दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ ते १५ सप्टेंबर २०१६ असे एकूण ४ 
दिवस ध्वनीची विहित मर्यादा राखून सकाळी ०६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धकाचा वापर करणेस 
सवलत देणेकामी आदेश जारी करीत आहे . 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करणेत आली. 
सातारा, २४ ऑगस्ट २०१६ . 


. 


१ 


जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) मा . उप सचिव , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस/ ०३१४ / प्र.क्र . ८०/वि.शा. १ -ब, दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५ . 
( २) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक डीआयएस/ ०३१४/ प्र.क्र . ८० / वि.शा. १ - ब , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ व त्या 
सोबतच्या दिनांक 

२७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 

गृह विभाग, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तांत . 
(३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्र . २४/२०१४ , निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . डीसी/ एमएजी -२ / कावि -७६ / २०१६, एसआर-०४/ २०१६, दिनांक २५ 
(५) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ अफझलखान कबर, ७२३५/१६ , दिनांक २३ जुलै २०१६ . 
(६ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 

चे कलम १४४ . 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२/ कावि/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ५ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास 
आणून दिले आहे की , किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी असलेल्या अफझलखान कबरीच्या कथित उदातीकरणाच्या मुद्द्यावरून गतकाळात विविध हिंदुत्ववादी 
संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आलेली आहेत. यावरून यापूर्वी सातारा शहर , महाबळेश्वर , भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे 
दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अफजलखान कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. किल्ले प्रतापगड 
येथे सन २०१४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप दिन साजरा केला जात आहे. शिवप्रतापदिन साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना 
तीव्र असल्याचे दिसून येते सदर शिवप्रतापदिन उत्सव व अफजलखान कबरीचे उदात्तीकरण अशा कोणत्याही मुद्द्यावरून सदर संघटना कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच प्रतापगड कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाची शासनाकडून मुदतीत अंमलबजावणी होत नाही यावरून सर्वहिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी 
संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


गतवर्षी सन २०१५ मध्ये पार पडलेल्या शिवप्रताप दिन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ रोजी महाबळेश्वर येथे श्री. नीतिन 
शिंदे माजी आमदार तत्कालीन शिवसेना सध्या मनसे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतापगडावरील अफजलखान कबर व कथित अतिक्रमित 
बांधकामाबाबत जाहीर आवाहन केले की , भाजपा शिवसेना पक्षाचे सरकार असून त्यांना आम्ही एक वर्षाची मुदत देत आहोत. त्यांनी एक वर्षात 
जर वादग्रस्त अनधिकृत बांधकाम काढले नाही तर आम्ही सर्वहिंदुत्ववादी संघटना एकत्र येऊन पुढील वर्षीच्या शिवप्रतापदिनी लाखोंच्या संख्येने 
शिवबांधव जमून किल्ले प्रतापगडच्या पायथ्याशी कार्यक्रम घेऊन अनधिकृत बांधकाम पाडल्याशिवाय राहणार नाही , असा जाहीर इशारा पत्रकार 
परिषदेमध्ये दिलेला आहे . दिनांक १८ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या शिवप्रताप दिन कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने श्री . मिलिंद एकबोटे यांनी सातारा 
येथे दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कृष्णाजी भास्कर वध दिन साजरे करणारे शिवप्रतापदिनाचे दिवशी कोठेही 
दिसत नाहीत त्यांनी कार्यक्रमासाठी यावे. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मुसलमानही होते, परंतु त्यासाठी जीव देणारा एकही मुसलमान नव्हता 
सर्व हिंदू होते , असे भडक वक्तव्य केले होते. 

श्री . फरीद डावरे यांनी मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४ अन्वये अफजलखान कबर नागरिकांना 
पाहण्यासाठी खुली करण्यात यावी या मागणीस विरोध करीत दिनांक १७ जुलै २०१४ रोजी श्री . मिलींद रमाकांत एकबोटे , प्रतापगड उत्सव समिती, 
महाराष्ट्र यांचे नेतृत्वात पोवईनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी पदयात्रा काढण्यात आली होती. प्रतापगड येथील अफजलखान थडग्यालगतचे 
बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी सदरची पदयात्रा काढण्यात आली होती. 
सदर वेळी श्री. संजीव देशमुख, निवासी जिल्हाधिकारी, सातारा यांना निवेदन देण्यात आले की, प्रतापगड येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात 
आले नाही तर शिवसेना व प्रतापगड उत्सव समितीचे वतीने सदरचे बांधकाम पाडण्यात येईल असा इशारा दिला होता , तसेच दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०१४ रोजी श्री . मिलींद रमाकांत एकबोटे यांनी सातारा येथे पत्रकार परिषद घेऊन शासनाने वैध मार्गाने प्रतापगडाच्या वादग्रस्त अफजलखान 
थडग्याच्या परिसरात प्रवेश बंदी पुन्हा लागू करावी, तमाम शिवभक्त मा . उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून अफजलखानाच्या 
उदात्तीकरणाचा कलंक पुसून टाकतील तसेच महाराष्ट्रातील शिवभक्त अफजलखान थडग्याच्या परिसरातील प्रवेश बंदी उठली तर त्याची गंभीर 
दखल घेतील , असा इशारा दिला होता. किल्ले प्रतापगडावरील अफजलखान कबरीबाबत केलेले आव्हान , दिलेले इशारे व सातारा जिल्ह्यातील 
आगामी-हिंदू- मुस्लिम धर्मीयांचे सण/ यात्रा, शिवजयंतीचे कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने किल्ले प्रतापगडावर जाणारे हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते/ शिवप्रेमी 
तसेच सध्याची राज्य , राष्ट्र पातळीवरील जातीय घटनांचे पार्श्वभूमीवर प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबर येथे कोणत्याही 
वेळी अप्रिय घटना घडून मोठा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणेची शक्यता आहे. 

यावर्षी दिनांक ६ डिसेंबर २०१६ या दिवशी शिवप्रताप दिन उत्सव होणार आहे. ६ डिसेंबर १ ९९ २ रोजी अयोध्या ( उत्तर प्रदेश ) येथील 
वादग्रस्त बाबरी मशीद तोडल्याचे घटनेमुळे सर्वत्र झालेल्या तीव्र प्रतिक्रिया आणि दंगलीमुळे मुस्लिम आणि हिंदू समाजातील तेढ कायम आहे. 
तेव्हापासून ६ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी मुस्लिम समाजातर्फे काळा दिवस म्हणून, तर हिंदू समाजातर्फे विजय दिन म्हणून साजरा करणेत 
येतो. हिंदूत्ववादी संघटनांनी अफजलखान कबरीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा दिलेला इशारा लक्षात घेता, हिंदूत्ववादी संघटनेच्या अति उत्साह 
कार्यकर्त्यांकडून गतकाळातील ६ डिसेंबर चे दिवशी बाबरी मशीद पाडलेची प्रेरणा घेऊन अचानक सरळ किंवा छुप्या पद्धतीने अफजलखान कबरीचे 
ठिकाणचे बांधकाम पाडण्याचा प्रयत्न होणेची शक्यता नाकारता येत नाही , सदर ठिकाणी अनुचित प्रकार घडलेस हिंदू- मुस्लिम यांचेत संघर्षनिर्माण 
होऊन त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्य तसेच देशात उमटू शकतात . 

विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या गतकाळातील कारवाया तसेच सध्याची राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता विविध संघटनांचे कार्यकर्ते 
कोणत्याही मुद्द्यावरून संघर्षाची भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी खबरदारी उपाय तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही 
प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ पासून काढणे बाबतची कारवाई करणेत यावी अशी विनंती केली आहे. 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक ४ अन्वये प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०१६ 

पासून ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत सी.आर.पी.सी. कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू करण्यात आला होता. 

ज्याअर्थी, वाचा क्रमांक १ अन्वये मा . उप सचिव , गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांनी त्यांचेकडील दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( २/१ ९ ७४ ) च्या कलम १४४ (५) अन्वये अधिनियमातील कलम १४४ (४) अन्वये राज्य शासनाने वापरण्याजोगे सर्व 
अधिकार जिल्हाधिकारी, सातारा यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वापरता येतील अशी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. 

त्याअर्थी, मी अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ (२/१९ ७४ ) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
व शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ (४ ) चे अधिकार मला प्रदान केले असलेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने 
खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान 
कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ चे ००.०० वाजले पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 
चे ००.०० वाजले पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला. 
सातारा , २ ऑगस्ट २०१६. 


६ 


२ 


चे 


००.०० वाजले 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१३१ 


२० 


जानेवारी २०१६ . 


अधिसूचना 
वाचले :-- (१) प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडील पत्र क्र . NHAI/ PIU/ PUNE/ MSRDC / ०३२१२, दिनांक 

११ सप्टेंबर २०१५. 
(२) इकडील कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . डीसी/ एमएजी-२ / कावि-१५३९ / २०१५, दिनांक १ ९ 

सप्टेंबर 

२०१५. 
(३ ) वरिष्ठ निवासी अभियंता , युआयसी- साई- ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड , यांचेकडील पत्र जा.क्र . दिनांक ७ जानेवारी २०१६ . 
(४) जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांच्याकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ वाहतूक व्यवस्था/ ४४ /१६, दिनांक 
(५) इकडील कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . डीसी/ एमएजी-२/ कावि -६९ / २०१६ , दिनांक २७ जानेवारी २०१६ . 
( ६) वरिष्ठ निवासी अभियंता , युआयसी- साई - ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड, यांचेकडील पत्र जा.क्र . २७, दिनांक १३ एप्रिल २०१६ . 
( ७) जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांच्याकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ वाहतूक व्यवस्था/ ३०२/ २०१६, दिनांक २३ एप्रिल २०१६. 
(८) इकडील कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . डीसी/ एमएजी-२/ कावि -५०२/ २०१६, दिनांक २ मे २०१६. 
(९) वरिष्ठ निवासी अभियंता , युआयसी- साई - ध्रुव कन्सलटन्सी, कराड, यांचेकडील पत्र जा.क्र . २१८, दिनांक १५ जुलै २०१६ व जा.क्र . २२० , 

दिनांक १५ जुलै २०१६. 
( १०) जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांच्याकडील पत्र क्र . जिवानिशा/ वाहतूक व्यवस्था/ ४२४ / २०१६ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ व 

जिवानिशा/वाहतूक शाखा/ ४२३ / २०१६, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६. 
(८) मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम १५५ नुसार रस्ता/ पुल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन 

अधिसूचना गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही-१८ ९ / सीआर -१०६१/टीआर-२ , दिनांक 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२/ कावि-/ ११४१/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वरिष्ठ निवासी अभियंता , युआयसी- साई- ध्रुव कन्सलटंन्सी, कराड 
यांनी १) त्यांचेकडील जावक क्रमांक २१८ दिनांक १५ जुलै २०१६ अन्वये सातारा कागल कोल्हापूर रस्त्यावरील कि.मी. ६६८/००० ते ६६९/ ००० 
या लांबीतील काही काँक्रीट पॅनल क्षतीग्रस्त झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सद्या पावसाळा सुरू झालेने आता ते काम करता 
येत नाही . सदरचे काम माहे सप्टेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत करावे लागणार आहे. तरी दुरुस्तीसाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल 
करणेस माहे सप्टेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत परवानगी मिळणेबाबत विनंती केली आहे . २ ) त्यांचेकडील जा.क्र . २२० , दिनांक 
१५ जुलै २०१६ अन्वये सातारा कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६९ / ००० ते ७२५/००० चे डांबरीकरणाचे काम करणेस दिनांक 
१ मे २०१६ 

३१ २०१६ अशी मुदत वाढ देणेत आलेली होती. परंतु सण आणि सुट्ट्या यामुळे वाहतूक वर्दळीमध्ये वाढ झालेने काम 
पूर्ण करणेस सदर कालावधीमध्ये अडचण झालेने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. चे डांबरीकरणाचे काम पूर्ण न झालेने उर्वरित काम पावसाळा 
संपताच पुनश्च : दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर काम पूर्ण करणेस वाहतूक आराखड्यास मुदत वाढ मिळणेबाबत 
विनंती केली आहे . 


३ 


२० 


सप्टेंबर १ ९९ ० . 


ते 


मे 


ते 


ज्या अर्थी, इकडील अधिसूचना वाचा मधील क्रमांक ८ अन्वये दिनांक १ मे २०१६ ते ३१ मे २०१६ या कालावधीसाठी सातारा ते कागल 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६९/ ००० ते ७२५/००० (मालखेड फाटा तालुका कराड ते शेंद्रे सुतगिरणी , सातारा) या दरम्यानचे काँक्रीट 
द्विपदर वाहतूक डावे बाजूच्या मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक 
नियंत्रित करण्याची अधिसूचना निर्गमित करणेत आली आहे. 

ज्या अर्थी, जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा, सातारा यांनी वाचा क्रमांक १० अन्वये सातारा, कागल, कोल्हापूर रस्त्यावरील कि.मी. ६६८ / 
००० ते ६६९ / ००० या लांबीतील काही काँक्रीट पॅनल क्षतीग्रस्त झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सद्या पावसाळा सुरू झालेने 
आता ते काम करता येत नाही . सदरचे काम माहे सप्टेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत परवानगी मिळणेबाबत विनंती केली आहे. 
तसेच सातारा कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६ ९/ ००० ते ७२५/००० चे डांबरीकरणाचे काम करणेस दिनांक १ मे 

२०१६ ३१ 
२०१६ अशी मुदत वाढ देणेत आलेली होती. परंतु, सण आणि सुट्ट्या यामुळे वाहतूक वर्दळीमध्ये वाढ झालेने काम पूर्ण करणेस सदर 
कालावधीमध्ये अडचण झालेने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. चे डांबरीकरणाचे काम पूर्ण न झालेने उर्वरित काम पावसाळा संपताच पुनश्च : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर काम पूर्ण करणेस वाहतूक आराखड्यास मुदत वाढ मिळणे बाबत विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी मी , अश्विन मुदगल, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून सातारा कागल कोल्हापूर रस्त्यावरील कि.मी. ६६८/००० ते ६६ ९/ ००० वाहतूक व्यवस्थेत बदल करणेस माहे सप्टेंबर २०१६ ते डिसेंबर 
२०१६ या कालावधीत परवानगी देणेत येत आहे . तसेच सातारा कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६ ९/ ००० ते ७२५/००० चे डांबरीकरणचे 
काम करणेस दिनांक १ मे 

२०१६ 

ते ३१ 

मे २०१६ अशी मुदत वाढ देणेत आलेली होती. परंतु सण आणि सुट्ट्या यामुळे वाहतूक वर्दळीमध्ये 
वाढ झालेने काम पूर्ण करणेस सदर कालावधीमध्ये अडचण झालेने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. चे डांबरीकरण काम पूर्ण न झालेने 
उर्वरित काम पावसाळा संपताच पुनश्च: दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण करणे कामी मुदत वाढ देणेत येत आहे. 


मे 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


, 


पोलीस अधीक्षक , सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पोलीस अधीक्षक , महामार्ग पोलीस , पुणे विभाग पुणे यांनी सदर कालावधीत २४ तास 
वाहतुकीचे नियोजन करणे संबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित करावे. 

प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण पुणे यांनी सदर कालावधीमध्ये वाहतुकीचे सूचना फलक , दिशा चिन्ह , इतर सर्व 
वाहतूक संरक्षिततेच्या उपाय योजना कार्यान्वित कराव्या. तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी आपलेकडील प्रतिनिधी/ कर्मचारी पुरविणेत यावेत. 
सातारा , ११ ऑगस्ट २०१६. 


अधिसूचना 


वाचले : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३३. 

( २ ) Rules of Keeping place of Public Entertainments in Satara District Rules , 1960 & Amandment Rules, 2000 . 


(3 ) The Rules For Licensing And Controlling Places of Public Amusement (Other Than Cinemas ) and Performances for Public 

Amusement Including Cabaret Performances , Discotheque , Game Melas and Tamashas Rules, 1960 & Amandment 


Rules , 2000. 


दिनांक २२ 


(8 ) Satara District Eating Houses Registration Rules, 1969 . 
(५) मा . सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . एमआयएस -१२१५/प्र.क्र . २/विशा-५ , दिनांक २२ डिसेंबर २०१५. 
(६) मा . अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . एमआयएस -०११४ /प्र.क्र . ४२६/विशा-५ , दिनांक १२ जानेवारी २०१६ . 
( ७) मा . कक्ष अधिकारी, गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . एमआयएस -१२१५/प्र.क्र . २/विशा-५, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी/ ०२/ कावि -१२६३/ २०१६-१७ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, मा . सचिव , गृह विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
एमआयएस -१२१५/ प्रक्र -२ /विशा-५, डिसेंबर 

२०१५ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली तयार केलेल्या नियमानुसार हॉटेल व आदरातिथ्य 
उद्योगासाठी खालील नमूद परवानग्या कालबाह्य व अनावश्यक असल्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असलेबाबत कळविले असून क्रमांक 
( १ ) ते ( ४) विषयासंबंधीचे तयार सर्व नियम रद्द ( Repeal ) करण्याची तत्काळ कार्यवाही करणेबाबत सूचना दिल्या आहेत. १) Eating House 
Registration Certificate २) Swimming Pool Licence ३) Place of Public Entertainment Licence [ PPEL - A] ४) Place 
of Public Entertainment Licence [PPEL - B ] 4 ) Performance Licence . 

ज्याअर्थी, शासन गृह विभागाकडील पत्र क्र . एमआयएस-०११४ / प्र.क्र -४२६/विशा-५, दिनांक १२ जानेवारी २०१६ व पत्र क्रमांक एमआयएस 
१२१५ / प्र.क्र . २ /विशा-५, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये परफॉर्मन्स परवाना देणेकामी तयार करणेत आलेली नियमावलितील ऑर्केस्ट्रा, क्लासिकल्स 
डान्सेस ( शास्त्रीय नृत्य ) गझल, नाटक , संगीत कार्यक्रम तसेच ज्यावेळी स्वागत समारंभ, वार्षिक समारंभ, शालेय तसेच कॉलेज समारंभ तसेच 
विविध सहकारी सोसायट्यांमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या समारंभामध्ये आयोजित करण्यात आलेले ऑर्केस्ट्रा एक दिवसाचा परवाना देण्याची 
बाबसुद्धा वगळण्यात यावी अशी सूचना दिलेल्या आहेत . 

त्याअर्थी, मी , अश्विन मुदगल , जिल्हादंडाधिकारी , सातारा , या आदेशान्वये शासन गृह विभागाकडील वाचा क्रमांक ५ , ६ व ७ अन्वये 
दिलेल्या सूचनानुसार या कार्यालयाकडून निर्गमित करणेत आलेल्या १) Satara District Eating Houses Registration Rules , 1969 २) Rules 
of Keeping place of Public Entertainments in Satara District Rules, 1960 & Amandment Rules , 2000 या नियमातल्या या रद्द ( Repeal ) 
करीत आहे. तसेच या कार्यालयाकडून निर्गमित करणेत आलेली The Rules For Licensing And Controlling Places of Public Amusement 
(Other Than Cinemas ) and Performances for Public Amusement Including Cabaret Performances, Discotheque , Game Melas and 
Tamashas Rules , 1960 & Amandment Rules , 2000 मधील ऑर्केस्ट्रा, क्लासिकल्स डान्सेस ( शास्त्रीय नृत्य ) गझल, नाटक , संगीत कार्यक्रम, 
सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमास परवानगी देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे तसेच स्वागत समारंभ, वार्षिक समारंभ, शालेय तसेच कॉलेज समारंभ 
तसेच विविध सहकारी सोसायट्यांमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या समारंभामध्ये आयोजित करण्यात आलेले ऑर्केस्ट्रा म्हणजेच एक -दिवसाचा 
परवाना देण्याची बाब देण्याची बाबी या नियमावलीमधून ही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून वगळण्यात येत आहेत . तथापि गृह विभागाकडील 
पत्र क्रमांक एमआयए-१२१५/ प्र.क्र .२ /विशा -५ , दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये नमूद केलेप्रमाणे सायबर जागेचा (प्रिमायसेस लायसन्स ) परवाना 
घेण्याची अट लागू राहील. 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी तथा , 

जिल्हादंडाधिकारी सातारा . 
सातारा, २९ ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१३३ 


ठरवून देणे. 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ नागपंचमी/ ३८४६/ २०१६-१७/ सन २०१६.- दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी नागपंचमी हा सण साजरा होत आहे . सदर दिवशी 
शिराळा येथे नागपंचमी मोठ्या प्रमाणात भरविली जाते. यात्रेस जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील विविध भागातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक , यात्रेकरू 
मोठ्या संख्येने सरकारी , खाजगी व इतर वाहनाने येत असतात. नागपंचमीच्या निमित्ताने शिराळा शहरात मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका काढल्या 
जातात. मिरवणुकीच्या वेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, शांतता व सुव्यवस्था रहावी याकरिता मी , दत्तात्रय शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संपूर्ण शिराळा तालुका स्थलसीमा हद्दीत 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, इस्लामपूर विभाग व शिराळा, इस्लामपूर , कोकरूड , कासेगाव व कुरपळ पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना 
खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

क ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या 
विषयी निर्देश देणे. 

ख ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग 

ग) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास , उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होण्याचा संभव 
असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे. 

घ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या 
ठिकाणी, जागेमध्ये, जत्रा, देवालय , आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे , कोणत्याही सडकेत 
किंवा सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे, इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 

ड ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे नियमन 
करणे व त्यावर त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

च) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२, ४५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या व त्यांस पुष्टी देणारे 
योग्य ते आदेश काढणे. 

सदरचा आदेश दिनांक २५ जुलै २०१६ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण व लोकांची वागणूक इत्यादी 
बाबी ठरवून घेऊन परवानगी घेतली पाहिजे . 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र असा अपराध होईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

दत्तात्रय शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक , 

सांगली. 
सांगली, २० जुलै २०१६. 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ नागपंचमी/ ३ ९ ४७/ २०१६-१७/ सन २०१६.- दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी नागपंचमी हा सण साजरा होत आहे . सदर दिवशी 
शिराळा येथे नागपंचमी यात्रा मोठ्या प्रमाणात भरविली जाते. यात्रेस जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील विविध भागातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक , 
यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणावर भाविक , यात्रेकरू मोठ्या संख्येने सरकारी , खाजगी व इतर वाहनाने येत असतात . नागपंचमीचे दिवशी शिराळ्यात 
येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड असते त्यामुळे नियमित रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण पडून रहदारीस अडथळा होऊ शकतो. 

तरी नागपंचमी दिवशी शिराळा येथील वाहतूक सुरळीत रहावी तसेच गर्दीत वाहन घुसून नागरीकांचे जीवितास धोका पोहोचू नये याकरिता 
सुरक्षेच्या दृष्टीने मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम ३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
पेठनाका ते शिराळा पर्यंतचे वाहतूक मार्गात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजीचे ०१.०० वाजता पासून ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी २४.०० 
वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे बदल करीत आहे. 

१) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ पेठनाका येथून सर्व वाहने एकेरी मार्गाने शिराळ्याकडे जातील. 

२) शिराळाकडून राष्ट्रीय महामार्ग ४ कडे जाणारी सर्व वाहने शिराळा बायपासमार्गे कापरी - कार्वे- ढगेवाडी फाटा- ऐतवडे बुद्रुक फाटा - लाडेगाव 
वशी - येडेनिपाणी फाटा या मार्गाने महामार्ग क्रमांक ४ कडे जातील. 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३) शिराळा बायपास येथून पेठनाक्याकडे जाणाऱ्या सर्व वाहनांना प्रवेश बंद राहील. 

सदरचे आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कलम १३१ प्रमाणे शिक्षा किंवा दंड करण्यात येईल सदरचा आदेश 
आज दिनांक २० जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


दत्तात्रय शिंदे, 
पोलीस अधीक्षक , 

सांगली. 


सांगली , २० जुलै २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ४४७४/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१६ ते १५ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये गणेश 
उत्सव साजरा होत आहे. गणेशोत्सवाची तयारी गणेश मंडळाचे कार्यकर्त्यांकडून सुरू झाली आहे. सार्वजनिक सण उत्सवाचे वेळी रस्त्यावर 
मंडप घालण्यास उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये व गणेशभक्तामध्ये नाराजी आहे. गणेश 
उत्सवाचे अनुषंगाने न्यायालयाचे आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केल्यानंतर त्यांचेकडून तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे. 


आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाने गोवंश हत्त्या बंदी कायदा पारित केला आहे. सदर कायद्यास मुस्लिम धर्मिय दलित जाती जमातीचा 
विरोध आहे . गणेश उत्सव दरम्यान दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा बकरी ईद सण साजरा होत आहे . मुस्लिम संघटना, 
आरपीआय, दलित महासंघ या संघटनाचे कडून सांगली जिल्ह्यामध्ये अद्यापही गोवंश हत्त्या कायद्यास विरोध असून भविष्यात सदर कायद्यास 
विरोध करण्यासाठी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी या सर्व बाबीवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये 
याकरिता मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली, महाराष्ट्र अधिनियम, १९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या 
विषयी निर्देश देणे. 

ब ) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्या वेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे. 

क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत, त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे . 

ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या 
ठिकाणी, जागेमध्ये, जत्रा, देवालय , आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या येणाच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत 
किंवा सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे, इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 

इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचेनियमन करणे व त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे. 


- 


फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३ , ३६ , ३७ ते ४० , ४२ , ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन 
असलेल्या व त्यांस पृष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 


सदरचा आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


. 


या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने, मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून घेऊन 
परवानगी घेतली पाहिजे. 


सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


सांगली, ३१ ऑगस्ट २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१३५ 


ते 


अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/५५५२ /१०४९ ८ / २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पासून जिल्ह्यातील १) आष्टा, 
२) इस्लामपूर , ३) तासगाव, ४) पलूस या नगरपालिकांच्या व १) शिराळा, २) कडेगाव , ३) खानापूर , ४) कवठेमहांकाळ या नगरपंचायतींचा निवडणूक 
कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने आदर्श आचार संहिता लागू केली आहे . प्रशासनाच्या वतीने 
आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे. आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतेवेळी राजकीय पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता 
आहे. दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१६ २ ९ 

ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे. अर्ज छाननी दिनांक 
२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी होणार आहे व अर्ज मागे घेण्याची मुदत दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ आहे . उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या कालावधीत उमेदवार 
आपले समर्थकासह मिरवणुकीने अर्ज भरण्यास जाण्याची शक्यता आहे. अर्ज छाननी मध्ये अर्ज बाद झाल्यानंतर एखाद्या नाराज उमेदवारांकडून 
तीव्र स्वरुपाच्या आंदोलनात्मक हालचाली केल्या जाण्याची शक्यता आहे . प्रचार काळात उमेदवारांनी एकमेकाविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप केल्यामुळे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

ज्याअर्थी, जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम नोव्हेंबर/डिसेंबर २०१६ मध्ये सुरू होणार आहेत. दसऱ्याच्या दिवशी 
काही कारखान्याचे बॉयलर शुभारंभ झाले आहेत. गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उसाला एफआरपी प्रमाणे एकरकमी दर मिळावा , उसाची प्रलंबित 
बिले मिळावीत, चालू गळीत हंगामात प्रती टन ३२०० रुपये पहिली उचल एकरकमी मिळावी , पहिली उचल एकरकमी मिळाल्याशिवाय उसाला 
कोयता लावू दिला नाही असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस परिषदेमध्ये जाहीर केले आहे . या व इतर मागण्याकरिता शेतकरी संघटना 
रघुनाथदादा पाटील गट बळीराजा शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांचे कडून विविध प्रकारची तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे. शेतकरी संघटना (रघुनाथदादा पाटील गट ), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या संघटनांकडून छुप्या पद्धतीने हिंसात्मक आंदोलने केली जातात . 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी २१.३० वाजता ते २२.३० वाजता चे दरम्यान कुरळप पोलीस ठाणे हद्दीत ऐतवडे खुर्द तालुका वाळवा 
येथे तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्याचे शेती ऑफिस मधील रजिस्टर्स व कागदपत्रे जाळण्याची घटना घडलेली आहे . सदर 
बाबत कुरळप पोलीस ठाणेस भाग ५ गुन्हा रजिस्टर नंबर ५५/२०१६ भारतीय दंड विधान संहिता, कलम ४३५ प्रमाणे अज्ञात आरोपी विरुद्ध 
गुन्हा नोंद झाला आहे. 

ज्याअर्थी, निनाईदेवी सहकारी साखर कारखाना , करंगुली हा दालमिया भारत शुगर प्रा . लिमिटेड यांनी खरेदी केला आहे. खरेदी प्रक्रियेनंतर 
दालमिया भारत शुगर प्रा . लिमिटेड यांनी निनाईदेवी सहकारी कारखान्याच्या जुन्या ५३३ कामगारांना कामावरून कमी केले आहे . त्या कामगारांना 
कामावर घ्यावे या मागणीकरिता दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पासून दररोज ० ९.०० वाजता ते १८.०० वाजेपर्यंत या वेळेत गेटसमोर ठिय्या 
आंदोलन करीत आहेत. कामगारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कामगारांकडून आंदोलनाची तीव्रता वाढविली जाण्याची शक्यता आहे त्यातून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


ज्याअर्थी, बैलगाडी शर्यतीस परवानगी मिळावी , मराठा, धनगर समाजास आरक्षण मिळावे , गोवंश हत्त्या बंदी कायद्यास विरोध, विविध 
पक्ष/ संघटनाकडून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषणे, मोर्चे, निदर्शने धरणे अशी विविध आंदोलने केली जात आहेत. भविष्यात ही त्यांचेकडून 
आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . 


त्याअर्थी, या सर्व बाबीवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, कोणतीही अनुचि घटना घडू नये याकरिता, 
मी , दत्तात्रय शिंदे, पोलीस अधीक्षक , सांगली, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे. 


अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या 
विषयी निर्देश देणे. 


ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास , उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे . 


क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ मार्ग ठरवून देणे. 

ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या 
ठिकाणी, जागेमध्ये , जत्रा, देवालय, आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत 
किंवा सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे ढोल , इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 


इ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे नियमन 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३ , ३६ , ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन 
असलेल्या व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे. 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


. 


सदरचा आदेश दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ, मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण इत्यादी बाबी ठरवून घेऊन 
परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम १३४ प्रमाणे कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

दत्तात्रय शिंदे , 
पोलीस अधीक्षक , सांगली. 


सांगली, २८ ऑक्टोबर २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर. / ३३/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले 


आहे की , 


१ ) सण/ उत्सव :- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ रोजी दिपावली सणातील भाऊबीज सण साजरा होणार 
असून दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ ते १५ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत तुलसीविवाह साजरा होत आहे. सदर कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना 
यांचेकडून त्यांच्या विविध मागण्यासाठी आंदोलने, मोर्चा, उपोषण इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

२) पर्यटनाबाबत :- माननीय पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून वेळोवेळी परदेशी पर्यटक व देशांतर्गत येणार पर्यटक भेट देणाऱ्या सर्व 
जागांना अतिरेक्यांकडून लक्ष केले जाऊ शकते असे इशारे विविध गुप्तचर संघटनांकडून देण्यात येत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील प्रामुख्याने महाबळेश्वर , 
पाचगणी, या पर्यटनस्थळांवरती दिपावलीच्या सुटीच्या अनुषंगाने पर्यटकांची होणारी गर्दी पाहता तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


३) नगरपालिका/ नगरपंचायत निवडणूक २०१६ :- दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ पासून सातारा जिल्ह्यातील ८ नगरपालिका व ६ नगरपंचायत 
निवडणुकीसाठी मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील आचारसंहिता लागू केली असून त्या अनुषंगाने 
नामनिर्देशन दाखल करणे अर्ज छाननी, अर्ज मागे घेणे, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी 
प्रक्रिया पडणार आहे त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात पक्षीय तसेच गटाचे राजकारणातून परस्परविरोधी शक्तीप्रदर्शन करण्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

४ ) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत :- राज्यात मराठा, तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभुमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर 
समाज संघटना यांच्या वतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


. 


५ ) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे, रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे 

आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत . सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

६) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलन बाबत :- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान सातारा यांना मिळावी, तसेच रवींद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस 
यांना निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ 
रोजी मा . ना . रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गुन्हा रजिस्टर नंबर २२० / 
२०१५ म.पो.का. कलम ३७/ (१ )(३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१३७ 


७) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना त्यांचे विविध मागण्यांचे अनुषंगाने 
मोर्चा, रास्ता रोको, आंदोलन, धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 


८ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी , 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , इत्यादी मागणीसाठी दिवाळी 
सणाचे औचित्य साधून शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ ) अतिक्रमण : - रस्त्याच्या कडेला व शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

१० ) NH- ४ :- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरण काम अत्यंत 
संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढले असलेने जनतेत राग 
धुमसत आहे. या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आकमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ४ होऊ शकतात . 


वरील सर्व प्रकारची बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
यासाठी दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ०७.०० ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ चे २४.०० वाजता पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती 
आहे. तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१) ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती केलेली आहे. 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात 
सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


३ 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


अ) शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे . 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


इ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 


ई) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे , 


उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट - कलम 
( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा , २ ऑक्टोबर २०१६. 


अधिसूचना 


क्रमांक - डीसी/ एमएजी/ २/ एस.आर./ ३५ / २०१६-१७ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले 
आहे की , 

१) सण/ उत्सव : - सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत श्री पांडुरंगाची 
पालखी पायी सोहळा पंढरपूर ते आळंदी, जिल्हा पुणे व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१६ ते ३ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत म्हसवड पोलीस ठाणे 
हद्दीत श्री सिद्धनाथ देवाची वार्षिक यात्रा तसेच दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१६ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत श्री साखरगड निवासीनी 
देवीची व श्री यमाई देवी , औंध यांचे भेटीचा सोहळा व यात्रा सद्य: स्थितीत सुरू आहेत. सदर कालावधीत विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून त्यांच्या 
विविध मागण्यासाठी आंदोलने , मोर्चा, उपोषण इत्यादीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


. 


२) नगरपालिका/ नगरपंचायत निवडणूक २०१६ :- दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ पासून सातारा जिल्ह्यातील ८ नगरपालिका व ६ नगरपंचायत 
निवडणुकीसाठी मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील आचारसंहिता लागू केली असून त्या अनुषंगाने 
नामनिर्देशन दाखल करणे अर्ज छाननी, अर्ज मागे घेणे , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतदान व दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मतमोजणी 
प्रक्रिया पडणार आहे त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात पक्षीय तसेच गटाचे राजकारणातून परस्परविरोधी शक्तीप्रदर्शन करण्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


३) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत :- राज्यात मराठा, तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 
विविध सभा/ कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभुमीवर मराठा , तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून आरक्षणाच्या 
मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना व धनगर 
समाज संघटना यांच्या वतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


४) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे , रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको , मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलन बाबत :- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे . 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान सातारा यांना मिळावी, तसेच रवींद्र क्षीरसागर व संबंधित पोलीस 
यांना निलंबीत करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ 
रोजी मा . ना. रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/२०१५ म.पो.का. 
कलम ३७ /(१)(३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


६ ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी , 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , तसेच भारतीय किसन सभा 
व इतर शेतकरी संघटना यांचे वतीने गतवर्षीचे गाळप हंगामाचे जादा १७५ रुपये प्रमाणे जादा रक्कम शेतकऱ्यांनी द्यावी या करिता मोर्चा इत्यादी 
प्रकारची आंदोलने शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


७ ) अतिक्रमण :- रस्त्याच्या कडेला व शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१३ ९ 


८ ) NH- ४ : - राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर सहापदरीकरण काम अत्यंत 
संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढले असलेने जनतेत राग 
धुमसत आहे. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आकमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र .- ४ होऊ शकतात . 


९) श्रमीक मुक्ती दल :- श्रमीक मुक्ती दल यांचे वतीने जिल्ह्यातील धरण ग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन , मोबदला, ७/१२ वर नाव चढविणे 
इत्यादी मागण्याकरिता जलसमर्पण , मोर्चा सारखी आंदोलने करत आहेत. 


०७.०० 


१० ) ए.टी.एम. सुरक्षा : - दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ( RBI ) यांनी ५०० व १००० रुपये च्या नोटा संबंधाने 
केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी पेट्रोल , डिझेल, गॅस पंप तसेच बँका, ए.टी.एम., 
वित्तीय संस्था इत्यादी आर्थिक व्यवहाराचे ठिकाणी लक्ष ठेवून कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ नये याकरिता योग्य तो पोलीस बंदोबस्त नेमणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

वरील सर्व प्रकारची बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
यासाठी दिनांक 

१६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ते दिनांक 

३० नोव्हेंबर २०१६ 

चे 

२४.०० वाजता पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती 
आहे. तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१ ), ( ३ ) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात 
सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुन्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 


नेणे. 


आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 


- 


उ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोट- कलम 
(३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३ ) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 

३. सदरचा आदेश यात्रा , धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सातारा , १७ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


क्रमांक डिसी/ एमएजी/२ / एस.आर./३८/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र जिविशा/ श्री 
सेवागीरी यात्रा/ १५१२८ / १६ , दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा येथील श्री सेवागीरी महाराजांची वार्षिक यात्रा, दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ ते २ जानेवारी २०१७ या कालावधीत संपन्न 
होत आहे. दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ हा यात्रेचा मुख्य दिवस असून सदर दिवशी रथोत्सव मिरवणुकीचा कार्यक्रम पार पाडणार आहे. आणि , 


दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ या यात्रेच्या मुख्य दिवशी श्री सेवागीरी महाराज यांच्या प्रतिमेची व पादुकांची रथातून मिरवणूक काढली जाते. 
या मिरवणुकीत सुमारे दोन ते अडीच लाख भाविक सहभागी होत असतात . याशिवाय मिरवणुकीमध्ये बॅन्ड पथके , भजन-किर्तन मंडळे, हत्ती 
घोडे इत्यादींचा समावेश असतो. सदर मिरवणुकीमध्ये दवर्षी मिरवणूक मार्गावर पुसेगाव व परिसरातील अनेक घोडे सहभागी होत असतात. 
सदर वेळी घोड्यांचे मालक हे गर्दीमध्येच घोड्यांच्या कसरती दाखविणे, घोड्यांना नृत्य करावयास लावणे वेळी प्रसंगी घोड्यांना चाबकाने अमानुषपणे 
मारहाण करणे त्यामुळे नाचणारे घोडे बिथरलेस ते यात्रा उधळून लावण्याची व त्यातून लोकांची चेंगराचेंगरी होऊन त्यामध्ये जिवित हानी होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही व अशा प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मिरवणुकीमध्ये हत्ती व घोड्यांना सहभागी 
करण्यास मनाई करणे अत्यावश्यक आहे. दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०० ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी २४.०० वाजता चे कालावधीत 
मौजे पुसेगाव व रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या हत्ती व घोड्यांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ 
प्रमाणे मनाई आदेश लागू करणे बाबत विनंती केली आहे. 


ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या यात्रा कालावधी मौजे पुसेगाव व रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या हत्ती व घोड्यांना 
नृत्य करावयास लावणे वेळी प्रसंगी घोड्यांना चाबकाने अमानुषपणे मारहाण करणे त्यामुळे नाचणारे घोडे बिथरलेस ते यात्रा उधळून लावण्याची 
व त्यातून लोकांची चेंगराचेंगरी होऊन त्यामध्ये जिवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व अशा प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तरी सदर दिवशी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीत मौजे 
पुसेगाव व रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या हत्ती व घोड्यांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील 
तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी ००.०० ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी २४.०० वाजता चे कालावधीत मौजे पुसेगाव 
व रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या हत्ती व घोड्यांना मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


सातारा , १६ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी/बंदी आदेश/ एस.आर. / ३४ / २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, सांगली तथा सातारा स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघातून 
महाराष्ट्र विधान परिषदेची निवडणूक २०१६ चे मतदान दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती 
पाहता, राजकीय संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी सातारा जिल्ह्यामध्ये निवडणूक 
प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी , जिल्ह्यात शांतता रहावी , तसेच जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी. या करिता प्रतिबंधात्मक 
उपाय योजनेचा भाग म्हणून खालील कृत्यांना बंदी घालणे जरूरीचे आहे. अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१४१ 


३. त्याअर्थी मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सातारा जिल्ह्यातील १) तहसील कार्यालय वाई , २) तहसील कार्यालय फलटण , ३) तहसील कार्यालय सातारा , 
४ ) तहसील कार्यालय कराड , या मतदान केंद्राच्या इमारतीपासून १०० मीटर सभोवतालचे परिसरात/केंद्रावर खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत 
आहे . 

१) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी/कर्मचारी व मतदाराव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीस प्रवेशास बंदी करणेत येत आहे. 
२) सदर परिसरात घोषणाबाजी करणे, गर्दी करणे, स्पीकर लावणे , प्रचार करणे यास प्रतिबद्ध करणेत येत आहे . 


३) दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना गटा- गटाने फिरणेस तसेच उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 


४ ) मतदार सदर मतदार केंद्रात व आवारात मोबाईल , पेजर , शस्त्र , इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, व्हिडिओ शुटिंग करणे , कॅमेरा, या वस्तू घेऊन 
प्रवेश करणेस प्रतिबंध करणेत येत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ०७.०० वाजेपासून ते सायंकाळी १७.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 


सातारा , ११ नोव्हेंबर २०१६. 


आदेश 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २ / एस.आर. / ३६/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ यांनी त्यांचेकडील पत्र 
जा.क्र . सासिमं / कअ( स्था) परीक्षा/ १४०३/ सन २०१६ , दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिले आहे की , कनिष्ठ अभियंता 
सेवा भरतीसाठी गट - ब ( स्थापत्य ) अराजपत्रित राज्यस्तरीय सरळसेवा भरती परीक्षा सातारा जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
अधीक्षक अभियंता सातारा सिंचन मंडळ सातारा यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदरची परीक्षा ही Online स्वरुपाची असून MAHAONLINE 
मार्फत घेणेत येणार आहे. सदरची परीक्षा १) यशोदा टेक्निकल कॅम्पस वाढे, सातारा व्ही . एन. वाढे फाटा २) ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग 
अॅण्ड टेक्नॉलॉजी, सोनवडी गजवडी, सज्जनगड रोड , तालुका जिल्हा सातारा या केंद्रावर दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सकाळी ९ ते ११ , 
दुपारी १२.३० ते २.३० व सायंकाळी ४ ते ६ यावेळेमध्ये घेणेत येणार आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
झाले आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . 


or 


त्याअर्थी मी , भारत वाघमारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सकाळी ०९ .०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील उपरोक्त नमूद केलेल्या 
केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी परिक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
वगळून इतर व्यक्तींना कनिष्ठ अभियंता सेवा भरतीसाठी गट ब (स्थापत्य) अराजपत्रित राज्यस्तरीय सरळसेवा भरती परीक्षासाठी प्रवेश करणेस 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . तसेच दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा/ महाविद्यालये 
परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी. बुथ/ आय.एस.डी. बुथ/फॅक्स केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , 
लॅपटॉप परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर पर्यंत परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सकाळी ०९.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


सातारा , २३ नोव्हेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर -३९/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७/ 
प्र . आदेश/ १५१४८/ २०१६, दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ 

१) सण/ उत्सव :- सातारा जिल्ह्यात सालाबादप्रमाणे दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक २ जानेवारी २०१७ या कालावधीत पुसेगाव पोलीस 
ठाणे हद्दीतील श्री सेवागिरी महाराज वार्षिक यात्रा भरणार असून या यात्रेत महाराष्ट्रासह कर्नाटक व परराज्यातून सुमारे १२ लाख भाविक 
येत असतात , सदरवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


२) खिसमस ( नाताळ ) :- सातारा जिल्ह्यात दिनांक २५ डिसेंबर २०१६ रोजी खिश्चन बांधवांचे वतीने खिसमस (नाताळ ) हा सण साजरा 
केला जाणार असून यामध्ये खिश्चन बांधवांचे वतीने जिल्ह्यातील प्रमुख चर्चमध्ये प्रार्थना , सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. सदरवेळी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


ते 


३) मुक मोर्चा :- खासदार श्री छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचे नेतृत्वात दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजी सातारा शहरात गांधी मैदान , 
राजवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा असा मुक मोर्चा काढणेत येणार आहे. सदर मोर्चात ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी कामगार 
असा २५०० 

३००० असा जणसमुदाय सामील होण्याची शक्यता आहे. सदर मोर्चा हा नोट बंदीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने काढणेत येणार आहे. 
यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४ ) आरक्षण अनुषंगाने आंदोलनाबाबत :- राज्यात मराठा, मुस्लिम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या 
वतीने विविध सभा /कार्यक्रमाचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभुमीवर मराठा , तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून 
आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर विविध संघटना 
व धनगर समाज संघटना यांच्या वतीने आरक्षणाच्या आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 


५) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे , रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलन बाबत :- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. 
सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान सातारा यांना मिळावी, तसेच रवींद्र क्षिरसागर व संबंधित पोलीस यांना 
निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी 
मा . ना . रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गुन्हा रजिस्टर नंबर २२०/१५ म.पो.का. 
कलम ३७ (१ ) (३) प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : - बळीराजा, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करावी, 
विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच ऊसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत , तसेच भारतीय किसान 
सभा व इतर शेतकरी संघटना यांचे वतीने गतवर्षीचे गाळप हंगामाचे जादा १७५ रुपये प्रमाणे जादा रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी या करिता मोर्चा 
प्रकारची आंदोलने शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


८ ) अतिक्रमण :- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सरवेळी 
स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


९) NH - ४ : - राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर सहापदरीकरणाचे काम 
अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाजा दर्जा निकृष्ठ स्वरुपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुमसत 
असतो या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 


४ वर करू शकतात . 


१० ) श्रमिक मुक्ती दल :- श्रमिक मुक्ती दलाचे वतीने जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांना योग्य पुनर्वसन, मोबदला, ७/१२ वर नाव चढविणे , इत्यादी 
मागण्याकरिता जलसमर्पण , मोर्चा, सारखी आंदोलने करत आहेत. 


वरील सर्व प्रकारची बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी 
यासाठी दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ०७.०० ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ चे २४.०० वाजता पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस बाबत. 
तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१ ), ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास 
विनंती केलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१४३ 


त्याअर्थी, मी , भारत वाघमारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण जिल्ह्यात 
सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ रोजीचे सकाळी ००.०० ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ चे २४.०० वाजेपर्यंत 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले , बंदुका , सुन्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
आ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


इ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यार किंवा साधणे बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


ई ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे, 


उ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजवणे , सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही 
इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा 
मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून नि : शस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र त्यांच्याकडून 
जप्त केले जाण्यास पात्र असेल अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . पोट -कलम 
( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमाना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्याला लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशा व्यक्ती. 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


भारत वाघमारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , १६ डिसेंबर २०१६. 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-०२/ २०१६-१७/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वसंतदादा पाटील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 
लिमिटेड , सांगली यांना सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षाची ऊस बिले दिलेली नाहीत ती द्यावीत या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 
वतीने दिनांक ७ जानेवारी २०१६ ते ८ जानेवारी २०१६ या कालावधीमध्ये वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेट समोर बेमुदत 
ठिया आंदोलन स्थगित केले होते. यापूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी ऊस बिले मिळण्याबाबत वसंतदादा शेतकरी साखर 
कारखान्याचे ठिकाणी बैठक घेण्यासाठी व आंदोलन करण्यासाठी जाऊन कारखान्याच्या ऑफिसचे व मालमत्तेचे नुकसान केले बाबत संजयनगर 
पोलीस ठाण्यास गुन्हा दाखल आहे. कारखाना प्रशासनाने दिले आश्वासनाप्रमाणे ऊस बिले दिली नाहीत तर आगामी काळात स्वाभिमानी शेतकरी 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात उसाला हमीभाव मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी 
संघटनेच्या वतीने ऊसपट्ट्यामध्ये चक्का जाम , रस्ता रोको, वाहनांचे टायर फोडणे , वाहन चालकांना मारहाण करणे अशी तीव्र आंदोलने करून 
नुकसान केले आहे. त्या त्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. नुकतीच केंद्र शासनाने बैलगाड्या शर्यतींना परवानगी दिलेली 
आहे परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी प्रमाणेच बैलगाड्या शर्यतीस बंदी कायम ठेवल्याने शेतकरी नाराज आहेत . यापूर्वी बैलगाड्या शर्यतींना परवानगी 
मिळावी, गोवंश हत्त्याबंदी कायद्याचा फेर विचार करून दुरुस्ती करावी , उसाला एफआरपीप्रमाणे एक रकमी रक्कम मिळावी या मागणीकरिता 
शेतकरी संघटना (रघुनाथदादा पाटील गट ) व अखिल भारतीय शेतकरी शर्यत बचाव संघर्ष कृती समिती यांचे वतीने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 
४ किणी वाठार येथे रास्ता रोको आंदोलन केले आहे. भविष्यातही वरील मागण्यासाठी शेतकरी संघटना (रघुनाथदादा पाटील गट ) व अखिल 
भारतीय शेतकरी शर्यत बचाव संघर्ष कृती समिती यांचे वतीने तीव्र स्वरूपाची आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाच्या 
निषेधार्थ व वाढलेल्या महागाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षाकडून /विविध पक्ष संघटनाकडून मोर्चे, धरणे आंदोलन , रस्ता रोको, उपोषण या प्रकारची 

आंदोलने केली जात आहेत. भविष्यातही वरील कारणावरून तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे 
पाणी मिळावे या मागणीकरिता पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने श्री . सुनील पोतदार - अध्यक्ष यांचे नेतृत्वाखाली उपोषण मोर्चे, बंद , उमदी ते सांगली 
पायी पदयात्रा अशी आंदोलने करण्यात आली आहेत. सदर मागणीबाबत हिवाळी अधिवेशनामध्ये ठोस आश्वासन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 
पाणी संघर्ष समिती व जत तालुक्यातील ४२ गावांमधील ग्रामस्थांचे वतीने तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. हैद्राबाद विद्यापीठ येथील दलित 
विद्यार्थी रोहित वेमुला याचे आत्महत्येच्या अनुषंगाने आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. केंद्रीय मंत्री बंगारू दत्तात्रय व स्मृती इराणी 
यांनी राजीनामे द्यावेत या मागणीसाठी विद्यार्थी संघटनेकडून राज्यात विविध पक्ष संघटनांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिलेला आहे . त्याचे पडसाद जिल्ह्यात 
उमटून तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. गोवंश हत्त्याबंदी कायद्यास विविध मुस्लिम संघटना व दलित संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. मुस्लिम 
व दलित संघटनांचेकडून गोवंश हत्त्या बंदी कायद्यास विरोध करण्यासाठी तीव्र स्वरूपाची आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१६ रोजी सर्वत्र व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो, व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्यास शिवसेना व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांचा प्रखर विरोध 
आहे. यापूर्वी शिवसेवा व इतर हिंदूत्ववादी संघटनांचेकडून व्हॅलेंटाईन डे च्या कार्डाची होळी करणे, कार्ड विकणारे दुकाने बंद करणे अशी 
आंदोलने करून व्हॅलेंटाईन डे करणाऱ्या कॉलेज युवक युवतीना मारहाण करणे अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत . आगामी व्हॅलेंटाईन 
डे च्या अनुषंगाने शिवसेना व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांच्याकडून तीव्र स्वरूपाची आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

भविष्यात वरील कारणावरून तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. वरील कारणावरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, सांगली जिल्हा 
स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे १०.०० 
वाजले पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १) (३ ) चा आदेश लागू करणे जरूरीचे 
आहे. असे वाचले क्रमांक २ अन्वये निदर्शनास आणून दिलेले आहे. आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
१. शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे . 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला , निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


सांगली , १६ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१४५ 


आदेश 


१ 


क्रमांक गृह -१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -२९/ २०१५-१६ / सन २०१५.– ज्याअर्थी, जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, विविध डाळींचे 
दरवाढ, केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण याचे निषेधार्थ काँग्रेस आय , राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्ष संघटनांचेकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजी पासून महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन कालावधीमध्ये पेट्रोल, डिझेल , 
गॅस व इतर मागण्या तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण याचे विरोधात विविध संघटनांकडून विविध मागण्यांकरिता आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा ईद - ए-मिलाद ( पैगंबर जयंती) हा सण साजरा होत आहे व दिनांक २५ डिसेंबर 
२०१५ रोजी खिश्चन धर्मियांचा नाताळ (खिसमस) हा सण साजरा होत आहे. तसे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी सर्व धर्मियांचेकडून नवीन 
वर्षाचे स्वागतासाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे १२.०० वाजलेपासून सांगली जिल्ह्यातील 
१० ग्रामपंचायतीच्या पोट -निवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या प्रभागामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. सदर ग्रामपंचायतीचे 
मतदान दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१५ रोजी होणार आहे व मत मोजणी दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ रोजी होणार आहे . तसेच शेतकरी संघटना 
(रघुनाथदादा पाटील गट ) यांचे वतीने शासकीय नोकरांना सातवा वेतन आयोग लागू करू नये, शेतीमालावरील बंदी उठवावी , उसाला एफआरपी 
प्रमाणे एकरकमी दर मिळावा या व इतर मागण्यांकरिता संघटनेकडून तीव्र स्वरूपाची आंदोलने होणेची शक्यता आहे . वरील कारणावरून कोणताही 
अनुचित प्रकार घडू नये, सांगली जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित रहावी , ईद - ए-मिलाद ( पैगंबर जयंती ), नाताळ , ३१ डिसेंबर 
हे सण / उत्सव शांततेत पार पडावेत , ग्रामपंचायत पोट -निवडणूक प्रक्रिया शांतेतत पार पडावी या करिता मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम 
३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ रोजीचे १०.०० वाजलेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) ( ३) चा आदेश लागू करणे जरुरीचे आहे. असे वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे 
निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि , माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन -१९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
१. शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार करणे. 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


. 


सांगली, १६ डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -२८ / २०१५-१६/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, विविध डाळींचे 
दरवाढ, केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण याचे निषेधार्थ काँग्रेस आय, राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्ष संघटनांचेकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ रोजी पासून महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशन कालावधीमध्ये पेट्रोल, डिझेल , 
गॅस व इतर मागण्या तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण याचे विरोधात विविध संघटनांकडून विविध मागण्यांकरिता आंदोलने होण्याची शक्यता 
आहे . दिनांक ६ डिसेंबर २०१५ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन साजरा केला जाणार आहे . सदर दिवशीच मुस्लिम 
समाजाकडून बाबरी मशिद पतन काळा दिन म्हणून पाळला जातो. या पूर्वी मिरज शहरामध्ये सदर दिवशी लपून - छपून बसेसवर दगड मारून 
काचा फोडून नुकसान केलेबाबत गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तसेच सदर दिवशी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून विजय दिवस साजरा केला जातो. 
यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता मुस्लिम संघटनांचे कार्यकर्ते, हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते, दलित संघटनांचे 
कार्यकर्ते यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे . दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जयसिंगपूर , जिल्हा कोल्हापूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी 
संघटनेची १४ वी ऊस परिषद पार पडली. ऊस परिषदेमध्ये एफआरपी प्रमाणे एकरकमी ऊस बिले घ्यायचीय, तसेच १५ दिवसांत एफआरपी 
प्रमाणे एकरकमी ऊस दर काढण्याची पद्धत बदलावी वगैरे मागण्या दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीपर्यंत मान्य न झालेस शेतकरी संघटनांकडून 
तीव्र आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . 


६ 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


तरी वरील कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, सांगली जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अबाधित राहावी, ग्रामपंचायत 
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडावी या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक 
१ डिसेंबर २०१५ रोजीचे १०.०० वाजलेपासून ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३) 
चा आदेश लागू करणे जरुरीचे आहे असे वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनात आणून दिलेले आहे आणि , माझी तशी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी, शेखर गायकवाड, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
१. शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे. 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक १ डिसेंबर २०१५ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

शेखर गायकवाड, 

जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 
सांगली , ३० नोव्हेंबर २०१५. 


आदेश 


३ 


वाचले : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३). 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ ६९/ २०१६, दिनांक ३ जानेवारी २०१६. 

क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-०४/ २०१५-१६/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी 
मिळावे या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने, तसेच मिरज , जत व कवठेमहंकाळ, तालुक्यातील गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी सोडावे या 
मागणीसाठी विविध संघटनांच्या मार्फत करणेत येणारी आक्रमक आंदोलने , तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे पाणी प्रश्न , शेती कर्जे, 
व इतर कर्जे याबाबतीत सवलती द्याव्यात या मागणीसाठी विविध संघटनांकडून करणेत येणारी आंदोलने , सांगली जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाबाबत 
पाणी परिषदेचे प्रमुख यांनी दिलेल्या आंदोलनाचा इशारा, शेतकऱ्यांचे ऊस बिले न दिलेचे कारणामुळे विविध शेतकरी संघटना व इतर संघटना 
यांचेकडून करणेत येणारी उग्र आंदोलने , बैलगाडी शर्यतीच्या अनुषंगाने येणेत येणारी आंदोलने , वाढलेल्या महागाईच्या निषेधार्थ होणारी आंदोलने , 
तसेच हैद्राबाद येथील दलित विद्यार्थी यांचे आत्महत्येच्या अनुषंगाने सुरू असलेली आंदोलने, गोवंश हत्त्या बंदी कायद्याविरुद्ध मुस्लिम संघटना 
व दलित संघटना यांचेकडून होत असलेली आंदोलने, बांधकाम कामगारांचे प्रश्न आशा वर्कस , अंगणवाडी सेविका व इतर कामगार संघटना 
यांचेकडून करणेत येणारी कामगार प्रश्नाबाबतची आंदोलने, धरण ग्रस्त/ प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्यांसंदर्भात विविध स्तरावरून करणेत येणारी आंदोलने , 
तसेच दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती साजरी होणार आहे. वरील कारणावरून कोणताही अनुचित प्रकार 
घडू नये, सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग 
म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी 
आदेश लागू करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे . आणि माझी तशी खात्री झालेली 
आहे . 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
१. शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे. 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१४७ 


५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजले पासून ते दिनांक २ मार्च २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 


शेखर गायकवाड , 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १८ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


. 


. 


मे 


वाचले : -- (१ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३). 

(२) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ २७२४ / २०१६, दिनांक १० मे २०१६. 

क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -१२/ २०१५-१६ / सन २०१५.– ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीत अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये 
विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत. आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

ज्या कारणांसाठी ३७ ( १) ( ३ ) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे 
१. उसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे भाव मिळावा या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने . 
२. सराफ असोसिएशनचे वतीने करणेत येणारे आंदोलने. 
३. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याचे पाणी प्रश्न , शेती कर्जे, व तिर कर्जे या बाबतीत सवलती द्याव्यात यासाठी होणारी आंदोलने . 
४. जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळावे या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने. 
५. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेबाबत 
६. दिनांक २१ मे २०१६ रोजी बुद्ध पौर्णिमा साजरी होणार आहे त्या निमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुका. 
७. दिनांक २३ मे २०१६ रोजी मुस्लिम धर्मियांच्याकडून शब-ए - बरात साजरा होणार आहे. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

१. शस्त्र, सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे . 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक १२ मे २०१६ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक २४ मे २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

शेखर गायकवाड , 

जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 
सांगली, ११ मे २०१६. 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


वाचले : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३). 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ २४ ९ ०/ २०१६, दिनांक २९ एप्रिल २०१६ . 

क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-११/ २०१५-१६/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीत अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत मुंबई 
पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये 
विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत. आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

ज्या कारणांसाठी ३७ ( १) ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे 
१. उसाला एफ.आर.पी. प्रमाणे भाव मिळावा या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने. 
२. दिनांक १ मे २०१६ रोजी विविध पक्ष संघटनाकडून रॅली, आंदोलने केली जाणार आहेत . 
३. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याचे पाणी प्रश्न , शेती कर्जे, व तिर कर्जे या बाबतीत सवलती द्याव्यात यासाठी होणारी आंदोलने. 
४. इपीएफचे व्याज दर घटवल्याच्या शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात कामगार संघटनाकडून होत असलेली आंदोलने. 
५. जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळावे या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने. 
६. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने होत असलेली आंदोलने . 
७. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेबाबत. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन-१९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१ )(३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
१. शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार करणे. 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजीचे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक ९ मे २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सांगली, ३० एप्रिल २०१६. 


or 


आदेश 


वाचले : -- ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ). 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ ६२६४/ २०१५, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१५. 
क्रमांक गृह -१/कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-२६ / २०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, विविध डाळींचे 
दरवाढ , केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण याचेनिषेधार्थ काँग्रेस ( आय), राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्ष संघटनांचेकडून आंदोलने केली जात आहेत . 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वतीने दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीमध्ये राज्यात सर्वत्र आंदोलने करण्याचे 
जाहीर केले आहे . व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी वरळी, मुंबई येथे श्री. शरद पवार , अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे नेतृत्वाखाली काढण्यात 
येणाऱ्या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होणेबाबत आवाहन केले जात आहे . भविष्यातही पेट्रोल , डिझेल , विविध डाळी यांचे दर वाढीचे तसेच 
केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ मोर्चे, बंद , रस्ता रोको , निदर्शने अशा प्रकारची आंदोलने काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस व इतर पक्ष 
संघटनांकडून होण्याची शक्यता आहे . जिल्ह्यातील ५४ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका व २४ ग्रामपंचायतीच्या पोट - निवडणुकीसाठी दिनांक 
१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतदान व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतमोजणी होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक ही स्थानिक पातळीवर होत 
असल्याने गावपातळीवरील वर्चस्व टिकवण्यासाठी सदर निवडणुका चुरशीच्या व अटीतटीच्या होत असतात , त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१४ ९ 


w 


आगामी ऊस गाळपाचे अनुषंगाने साखर कारखान्याकडून बॉयलर प्रज्वलन झाले आहे. परंतु, अद्याप काही साखर कारखान्यांनी मागील 
ऊस गाळपास एफआरपी प्रमाणे ऊस दर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून शेतकरी संघटनाकडून तीव्र स्वरूपाची आंदोलने 
होण्याची शक्यता आहे. तसेच श्री . राजू शेट्टी , खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे एक रकमी 
उसाची बिले न दिल्यास हातात उसाचा बुडका घ्यावा लागेल असा वर्तमानपत्रातून जाहीर इशारा दिलेला आहे. दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी 
जयसिंगपूर , जिल्हा कोल्हापूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस परिषद आयोजित केली. ऊस परिषदेपूर्वी साखर कारखान्यांनी 
एफआरपी प्रमाणे ऊस दर जाहीर न केल्यास ऊस परिषदेमध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यामध्ये 
ऊस पट्यातील गावांमध्ये सभा/ मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे . तसेच श्री . रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष शेतकरी संघटना 
यांचे नेतृत्वाखाली एफआरपी प्रमाणे एकरकमी ऊस बिले मिळावीत, एफआरपी प्रमाणे बील काढण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावी या साठी दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी साखर आयुक्त , कार्यालय पुणे येथे घेराव घालणेत येणार आहे . तसेच दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी साखर कारखान्यांनी 
एफआरपी प्रमाणे ऊस दर जाहीर न केल्यास सर्वच शेतकरी संघटनांचे कडून तीव्र आंदोलन होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच निनाईदेवी 
सहकारी साखर कारखाना हा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना विक्री केला आहे. दालमिया 
भारत शुगर अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांनी कारखाना सुरू करताना जुन्या कामगारांना कामावर घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, जुन्या ५३३ 
कामगारांना कामावर घेतलेले नाही . तरी जुन्या ५३३ कामगारांना कामावर घ्यावे या मागणीकरिता श्री . निवृत्ती गणपती नायकवडी, अध्यक्ष, निनाईदेवी 
सहकार साखर कारखाना युनियन करूंगली यांचे नेतृत्वाखाली ९ ४ जुने कामगार दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी १५.०० पासून निनाईदेवी 
सहकारी साखर कारखान्याच्या गेटसमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत. दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी अखेर उपोषणास बसलेल्या कामगारांपैकी 
२० कामगारांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना शिराळा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे. कामगारांच्या मागण्याबाबत लवकरात लवकर 
तोडगा निघाला नाही तर कामगारांकडून सदर आंदोलन तीव्र होऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 


तरी वरील कारणावरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, सांगली जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , निवडणूक 
प्रक्रिया शांततेत पार पडावी या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना एक भाग म्हणून संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलजिल्हा हद्दीत दिनांक ३० 

ऑक्टोबर 
२०१५ रोजीचे १०.०० वाजले 

पासून ते दिनांक 

१३ नोव्हेंबर 

२४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) चा आदेश 
लागू करणे जरूरीचे आहे. असे वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि , माझी तशी खात्री झालेली आहे. 


२०१५ रोजीचे 


त्याअर्थी मी, शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन-१९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


१. शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार करणे. 


४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 


५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 


६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 


७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 


८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 


सदरचा आदेश दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 


शेखर गायकवाड , 


जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


सांगली , 


२ ९ 


ऑक्टोबर २०१५ . 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


वाचले : -- 


. 


३१ 


(१) मोटार वाहन कायदा, १ ९ ८८ चे कलम १५५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना 

गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही-१८ ९ / सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९० . 
(२) प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांच्याकडील पत्र क्र . NHAI/ PIU/PUNE/ MSRDC /03212, दिनांक 

११ सप्टेंबर २०१५ . 
क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ एमएजी-१ / आरआर-३१६६/ २०१५-१६/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , 
पुणे यांनी वाचले क्रमांक १ अन्वये कळविले आहे की , सातारा- कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ , कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६ ९ या साखळी 
क्रमांकातील डांबरी पृष्ठभागाचा वाहमार्ग वारणा नदी पूल ते मालखेड फाटा या भागातील डांबरी रस्त्याचे/द्विपदर क्षतीग्रस्त झालेने मजबुतीकरण 
व नुतनीकरण दुरुस्ती करावयाची असलेचे कळविले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदर दुरुस्तीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ , कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६९ या दरम्यान डांबरी द्विपदर 
वाहतुकीस दिनांक १५ डिसेंबर 

२०१५ 

ते दिनांक जानेवारी २०१६ या कालावधीत टप्याटप्यात बंद करून त्यावरील वाहतूक काँक्रीट /द्विपदर 
डांबरी मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनांद्वारे नियंत्रित करणे तातडीचे व अत्यावश्यक असून त्याशिवाय सदरचे नुतनीकरण दुरुस्ती 
करणे शक्य नाही . तसेच वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून नुतनीकरण व दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे . असे प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकरण , पुणे यांनी कळविले आहे. 

आणि ज्याअर्थी त्यांनी सदर पत्रात डांबरी रस्त्याचे नुतनीकरण दुरुस्तीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, वाळवा तालुका 
हद्दीतील कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६९ दरम्यान डांबरी द्विपदर वाहतुकीसाठी बंद करून सदर हद्दीतील वाहतूक डांबरी/ काँक्रीट द्विपदर मार्गावरून 
वळविणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ कलम ११५ चे नुसार तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक MVA ५८ ९/ 
सीआर -१०६१ /टीआर-२, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असलेचे स्पष्ट केले आहे. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हाधिकारी, सांगली मला, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ कलम ११५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून दिनांक 

१५ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक 

३१ 

जानेवारी २०१६ या कालावधीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, सांगली 
जिल्हा हद्दीतील कि.मी. ६३ ९ ते कि.मी. ६६ ९ दरम्यानचे डांबरी द्विपदर मार्गाचा पृष्ठभाग वाहतुकीस बंद करून त्यावरील वाहतूक डांबरी/ काँक्रीट 
द्विपदर मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनांद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे . 

पोलीस अधीक्षक , सांगली/ कोल्हापूर / सातारा व पोलीस अधीक्षक , महामार्ग पोलीस, पुणे विभाग यांनी दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ ते दिनांक 
३१ जानेवारी २०१६ दरम्यान २४ तास कि.मी. ६३ ९ ते ६६ ९ या दरम्यान वाहतुकीचे नियोजन करणेसंबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित करावे. 

प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , पुणे यांनी कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६९ या दरम्यान वाहतुकीचे फलक , दिशा चिन्ह 
इ . सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाय योजना कार्यान्वित कराव्या . 
सांगली, १५ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


२० 


सप्टेंबर १९९ ० . 


वाचले :-- (१) मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम १५५ नुसार रस्ता/ पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना 

गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही -१८ ९ / सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक 
(२) प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांच्याकडील पत्र क्र . NHAI/ PIU /PUNE/ MSRDC /0528, दिनांक 

७ डिसेंबर २०१५. 
क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ / एमएजी-१ / आरआर-३३८३/ २०१५-१६ / सन २०१५.– ज्याअर्थी, प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , 
पुणे यांनी वाचले क्रमांक २ अन्वये कळविले आहे की , सातारा- कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६ ९ या भागातील 
डांबरी रस्त्याचे/द्विपदर क्षतीग्रस्त झालेने मजबुतीकरण व नुतनीकरण दुरुस्ती करावयाची कळविले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदर दुरुस्तीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, कि.मी. ६३९ ते कि.मी. ६६ ९ या दरम्यान डांबरी द्विपदर 
वाहतुकीस दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३० एप्रिल २०१६ या कालावधीत टप्याटप्यात बंद करून त्यावरील वाहतूक काँक्रीट /व्दिपदर 
डांबरी मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे नियंत्रित करणे तातडीचे व अत्यावश्यक असून त्याशिवाय सदरचे नुतनीकरण दुरुस्ती 
करणे शक्य नाही. तसेच वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून नुतनीकरण व दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. असे प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय 
राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांनी कळविले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१५१ 


आणि ज्याअर्थी, त्यांनी सदर पत्रात डांबरी रस्त्याचे नुतनीकरण दुरुस्तीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, वाळवा तालुका 
हद्दीतील कि.मी. ६३ ९ ते कि.मी. ६६ ९ दरम्यान डांबरी द्विपदर वाहतुकीसाठी बंद करून सदर हद्दीतील वाहतूक डांबरी /काँक्रीट द्विपदर मार्गावरून 
वळविणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ कलम ११५ चे नुसार तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक MVA ५८९ / 
सीआर -१०६१/ टीआर -२ . दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असलेचे स्पष्ट केले आहे. 

त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हाधिकारी , सांगली मला मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ कलम ११५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक ३० एप्रिल २०१६ या कालावधीसाठी सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ , सांगली 
जिल्हा हद्दीतील कि.मी. ६३ ९ ते कि.मी. ६६ ९ दरम्यानचे डांबरी द्विपदर मार्गाचा पृष्ठभाग वाहतुकीस बंद करून त्यावरील वाहतूक डांबरी/ काँक्रीट 
द्विपदर मार्गावरून वळविणे व वाहतूक सुरक्षा उपाययोजनाद्वारे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे आदेश निर्गमित करीत आहे. 

पोलीस अधीक्षक , सांगली/ कोल्हापूर / सातारा व पोलीस अधीक्षक , महामार्ग पोलीस , पुणे विभाग यांनी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक 
३० एप्रिल २०१६ दरम्यान २४ तास कि.मी. ६३९ ते ६६ ९ या दरम्यान वाहतुकीचे नियोजन करणे संबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित करावे. 

प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुणे यांनी कि.मी. ६३ ९ ते कि.मी. ६६ ९ या दरम्यान वाहतुकीचे फलक , दिशा चिन्ह 
इ. सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाय योजना कार्यान्वित कराव्या. 
जानेवारी 

२०१६ . 


सांगली, 


२ 


आदेश 


चे 


३ 


, 


६ 


ते 


वाचले : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ (१ ) ( ३) . 

(२) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ ६९ / २०१६, दिनांक ३ जानेवारी २०१६. 

क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ एमएजी/ एसआर-०१/ २०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, जत येथे दिनांक ४ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ८ जानेवारी 
२०१६ या कालावधीत यलम्मा देवीची यात्रा पार पडणार आहे. सदर यात्रा श्री. शार्दुळ डफळे यांचे मालकीचे जागेमध्ये भरत असल्याने मागील 
वर्षी यात्रा नियोजनावरून जत नगरपालिका प्रशासन व मंदिर ट्रस्टी यांचेमध्ये वाद निर्माण झाला होता . त्यामुळे यात्रा कालावधीमध्ये यात्रा नियोजनाचे 
कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच भोसे व आरग , तालुका मिरज, येथे यलम्मा देवीच्या 
यात्रा होणार आहेत . वसंतदादा पाटील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सांगली यांना सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षाची 
ऊस बिले दिलेली नाहीत ती दिनांक ६ जानेवारी २०१६ रोजी पर्यंत न दिल्यास ७ जानेवारी २०१६ १०.०० पासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने 
वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेट समोर बेमुदत ठिया आंदोलन करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 
नेते व कार्यकर्त्यांनी ऊस बिले मिळण्याबाबत वसंतदादा शेतकरी साखर कारखान्याचे ठिकाणी बैठक घेण्यासाठी व आंदोलन करण्यासाठी जाऊन 
कारखान्याच्या ऑफिसचे व मालमत्तेचे नुकसान केलेबाबत संजयनगर पोलीस ठाण्यास गुन्हा दाखल आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने 
करण्यात येणारे आंदोलनाच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच निनाईदेवी सहकारी साखर 
कारखाना हा महाराष्ट्र राज्य सह . बँकेने दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांना विक्री केला आहे. दालमिया भारत शुगर अँड 
इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांनी कारखाना सुरू करताना जुन्या कामगारांना कामावर घ्यावे या मागणीकरिता श्री . निवृत्ती गणपती नायकवडी, अध्यक्ष 
निनाईदेवी सहकारी साखर कारखाना युनियन करूंगली यांचे कारखाना गेट समोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु , कामगारांच्या मागण्याबाबत 
लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही तर कामगारांकडून तीव्र आंदोलन केले जाऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
श्री . गोरख आनंदा काशिद , राहणार काशिदवाडी , तालुका शिराळा, यांच्या मालकीच्या सर्व्हे नंबर ६४/ ३- ब या जमिनीमध्ये विंडवर्ल्ड इंडिया 
प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने चक्कीचे केलेले अतिक्रमण काढून घ्यावे या मागणीकरिता ५ ते ६ ग्रामस्थांसह सदर जमिनीमध्ये दिनांक ८ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजी पासून ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. सदर आंदोलन बऱ्याच कालावधीपासून सुरू असल्याने मागण्याबाबत उचित तोडगा न निघाल्यास 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळावे या मागणीकरिता 
पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने श्री . सुनील पोतदार , अध्यक्ष यांचे नेतृत्वाखाली उपोषणे मोर्चे, बंद , उमदी ते सांगली पायी पदयात्रा अशी आंदोलने 
करण्यात आली आहेत. सदर मागणीबाबत हिवाळी अधिवेशनामध्ये ठोस आश्वासन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पाणी संघर्ष समिती व जत 
तालुक्यातील ४२ गावांतील ग्रामस्थांचे वतीने तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ व वाढलेल्या 
महागाईच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांकडून/विविध पक्ष संघटनाकडून मोर्चे, धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, उपोषण या प्रकारची आंदोलने केली जात 
आहेत . 

भविष्यात वरील कारणावरून तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. वरील कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, सांगली जिल्हा 
स्थलसीमा हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीचे 
१०.०० वाजले पासून ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ (१) ( ३ ) चा आदेश लागू करणे 
जरुरीचे आहे. असे वाचले क्रमांक २ अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिलेले आहे आणि , माझी तशी खात्री झालेली आहे. 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन-१९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
१. शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया, काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे . 
४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 
५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला , निदर्शने करणे . 

६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक ८ जानेवारी २०१६ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 


- 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


सांगली, ८ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


२० 


१६ 


ते 


वाचले :-- (१) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम १५५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविण्याचे अधिकार शासन अधिसूचना 
गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही-१८ ९ /सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक सप्टेंबर 

१ ९९ ० . 
(२) प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांच्याकडील पत्र क्र . NHAI / PIU /PUNE/ MSRDC / 05379, दिनांक 
डिसेंबर 

२०१५. 
क्रमांक गृह-६/ कार्या-६/ एमएजी-१/ आरआर-३४४२/ २०१५-१६/ सन २०१५.- ज्याअर्थी, प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , 
पुणे यांनी वाचले क्रमांक २ अन्वये कळविले आहे की, सातारा कागल राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ कि.मी. ६६३/५५० ते कि.मी. ६६३/९ ०० या 
साखळी क्रमांकातील उजवी बाजू ( पूर्वदिशा) कराड ते कोल्हापूर दिशेच्या काँक्रीट पॅनेल क्षतीग्रस्त झाले असून त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावयाची 
असलेचे कळविले आहे. 

सदर दुरुस्तीसाठी कराड ते कोल्हापूर काँक्रीट द्विपदर वाहतुकीस बंद करून त्या देशाची संपूर्ण वाहतूक दिनांक १० जानेवारी २०१६ 
१५ 

मार्च २०१६ या दरम्यान डावे बाजूच्या डांबरी पृष्ठभागावरून नियंत्रित करणे तातडीने व अत्यावश्यक असून त्याशिवाय सदरची दुरुस्ती 
करणे शक्य नाही. वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून काँक्रीट पॅनेलची दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. 

ज्याअर्थी त्यांनी सदर पत्रात काँक्रीट पॅनेल दुरुस्तीसाठी कराड ते कोल्हापूर दिशेचे कि.मी. ६६३/३५० दरम्यान काँक्रीट व्दिपदर वाहतुकीसाठी 
बंद करणे प्रस्तावित करून मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ कलम ११५ चे नुसार अधिसूचना निर्गमित केल्यास क्रमांक ४ कि.मी. ६६३/३५० ते कि.मी. 
६६३/ ९ ०० दरम्यान दुतर्फा दिशेचे वाहतूक कोल्हापूर ते कराड दिशेचे ( पश्चिम दिशा) डांबरी पृष्ठभाग व सेवा रस्ता यावरून नियंत्रित करणेसाठी 
पोलीस बंदोबस्त देणे संभव होईल असे महाराष्ट्र शासनाचे क्रमांक गृह - एम.ए.व्ही.- १८ ९ /सीआर -१०६१/टीआर -२ , दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० अन्वये 
स्पष्ट केले असल्याचे कळविले आहे. 

आणि , ज्याअर्थी प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , पुणे यांनी (पूर्वदिशा) काँक्रीट पॅनेलच्या द्विपदर पृष्ठभागाची दुरुस्ती, 
वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यावश्यक असून काँक्रीट पॅनलची दुरुस्ती न केल्यास द्विपदर काँक्रीट जास्त प्रमाणात क्षतीग्रस्त होऊन 
वाहतुकीस धोका पोहचू शकतो याप्रमाणे कि.मी. ६६३/५५० ते कि.मी. ६६३ / ९ ०० दरम्यान दुतर्फा वाहतूक पश्चिम दिशेच्या डांबरी पृष्ठभागावरून 
दिनांक १० जानेवारी २०१६ ते दिनांक १५ मार्च २०१६ या दरम्यान वाहतूक सुरक्षेचे सर्व उपाय नियंत्रण करणे अत्यावश्यक असल्याचे कळविले 
आहे व तातडीने निर्गमित करण्याची विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ कलम ११५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून दिनांक १० जानेवारी २०१६ ते दिनांक १५ मार्च २०१६ या दरम्यान कि.मी. ६६३/३५० ते कि.मी. ६६३/ ९ ०० या दरम्यान सांगली 
जिल्हा हद्दीतील रस्त्याच्या पूर्व दिशेचा काँक्रीट पृष्ठभाग वाहतुकीस बंद करून संपूर्ण वाहतूक कराड ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ 
चे कोल्हापूर कराडचे पश्चिम दिशेने डांबरी पृष्ठभाग व सेवारस्ता नियंत्रित करण्याचे आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१५३ 


- 


पोलीस अधीक्षक , सांगली/ कोल्हापूर / सातारा ग्रामीण व पोलीस अधीक्षक , महामार्ग पोलीस, पुणे विभाग पुणे, यांनी दिनांक १० जानेवारी 
२०१६ ते दिनांक १५ मार्च २०१६ या दरम्यान कि.मी. ६६३/५५० ते ६६३/ ९ ०० या दरम्यान वाहतुकीचे नियोजन संबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित 


करावे. 


प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , पुणे यांनी दिनांक १० जानेवारी २०१६ ते दिनांक १५ मार्च २०१६ या दरम्यान कि.मी. 
६६३/५५० ते कि.मी. ६६३/९ ०० या दरम्यान वाहतुकीस सूचना फलक, दिशा चिन्ह इ. सर्व वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाय योजना कार्यान्वित कराव्यात. 
सांगली, ८ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


वाचले : -- (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ). 

(२) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/बंदी आदेश/१६८८/ २०१६ , दिनांक २१ मार्च २०१६. 

क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ /एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-० ९ /२०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , या करिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
मुंबई पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक 
२ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत. आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 

ज्या कारणांसाठी कलम ३७ (१ ) ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे 
१. जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळावे या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने. 
२. मिरज, जत व कवठेमहंकाळ , तालुक्यातील गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी सोडावे या मागणीसाठी होणारी विविध आंदोलने . 
३. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याचे पाणी प्रश्न, शेती कर्ज व तिर कर्जे या बाबतीत सवलती द्याव्यात यासाठी होणारी आंदोलने. 
४. बैलगाडी शर्यतीच्या अनुषंगाने घेणेत येणारी आंदोलने. 
५. वाढलेल्या महागाईच्या निषेधार्थ होणारी आंदोलने. 
६. हैद्राबाद येथील दलित विद्यार्थी यांचे आत्महत्येच्या अनुषंगाने सुरू असलेली आंदोलने . 
७. गोवंश हत्त्या बंदी कायद्याविरुद्ध मुस्लिम संघटना व दलित संघटना यांचेकडून होत असलेली आंदोलने , 


८. बांधकाम कामगारांचे प्रश्न , धरणग्रस्त / प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्या संदर्भात विविध स्तरावरून करणेत येणारी आंदोलने , 


९. वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याच्या धुराडीमुळे पडणाऱ्या राखेमुळे शहरातील होणाऱ्या प्रदूषणाच्या विरोधात करणेत येणारी आंदोलने. 


१०. सराफ असोसिएशनचे वतीने करण्यात येणारी आंदोलने. 


११. श्री . ओवेशी- एमआयएम यांनी भारत माता की जय असे म्हणण्यास विरोध केल्याच्या कारणावरून करणेत येत असलेले आंदोलने. 


१२. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या अनुषंगाने होत असलेली आंदोलने . 


१३. सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ३० ( अ) च्या रिक्त पदाच्या पोट - निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला 


. 


आहे . 


१४. सांगली जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतीच्या ३३ रिक्त पदांच्या पोट- निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे . 


१५. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे वतीने सांगली जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान मास पाळण्यात येत आहे. 

१६. दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी होळी, दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी धुलिवंदन, दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंती (तिथीप्रमाणे) व दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी रंगपंचमी हिंदू धर्मियांचे सण उत्सव . तसेच ख्रिश्चन धर्मियांचे दिनांक २५ मार्च 

२०१६ 

रोजी 
गुड फ्रायडे, दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी इस्टर संडे हे सण. 

१७. दिनांक ८ एप्रिल २०१५ रोजी गुढी पाडवा, दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजी महात्मा फुले जयंती , दिनांक १४ एप्रिल २०१६ रोजी 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती , दिनांक १५ एप्रिल २०१५ रोजी श्री रामनवमी हे सण. 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी मी, शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 

१. शस्त्र, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


३. दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे . 


४. मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे. 


५. मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे , नकला , निदर्शने करणे. 


६. ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 
पद्धतीने हावभाव करणे , फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 


७. जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 


८. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक १२ एप्रिल २०१६ रोजीचे १०.०० वाजले पासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत अमलात राहील. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १२ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 


२० 


वाचले : -- ( १) मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम १५५. 
(२) शासन अधिसूचना गृह विभाग पत्र क्र . एमएव्ही-१८ ९/ सीआर-१०६१/टीआर-२, दिनांक सप्टेंबर 

१ ९९ ० . 
(३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मिरज यांचेकडील पत्र क्र . सांबावि /मिरज / प्रकल्प/ ५ ९ ६२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ . 
(४ ) पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा, सांगली यांचे पत्र क्र . ११६२/२०१६, दिनांक २८ जुलै २०१६ . 

(५) दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेली रस्ते वाहतूक व सुरक्षा समितीची बैठक . 

क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी-१ / आरआर-१४६४ / २०१५-१६ / सन २०१५. – ज्याअर्थी, पेठ- सांगली-मिरज -म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र . १५२ /कि.मी.४२/ 
६०० ( सांगलीवाडी नजीक) आयर्विन पूल हा सन १९ २९ सालापासून वापरता आहे. आणि ८७ वर्ष दीर्घ कालावधीसाठी बांधून सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक 
वाहतूक प्रवासासाठी वापरात आहे. तसेच सदर पूलाचे ऐतिहासिक व पुरातत्त्व मूल्य विचारात घेता, सदर पूलाचे संरक्षण व संवर्धन करणेसाठीही 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मिरज यांनी वाचले क्रमांक ३ अन्वये अहवाल सादर करून माझे असे निदर्शनास 
आणून दिले आहे की , पेठ - सांगली-मिरज-म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र .१५२/ कि.मी.४२/ ६०० ( सांगलीवाडी नजीक ) या कृष्णा नदीवरील आयर्विन पूलाचे 
स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे लोकहिताच्या व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असून त्यावरून अवजड वाहतुकीस मज्जाव करणे सार्वजनिक 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 

ज्याअर्थी, पोलीस निरीक्षक , वाहतूक नियंत्रण शाखा , सांगली यांनी वाचले क्रमांक ४ अन्वये पेठ , पेठ - सांगली-मिरज -म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र . 
१५२ /कि.मी.४२/ ६०० (सांगलीवाडी नजीक ) आयर्विन पूलावरून होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे बंद करणेबाबत कळविले आहे. तसेच 
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस वगळून मनुष्यबळाच्या आधारे इतर अवजड वाहनांना मज्जाव करणे व त्या वाहतुकीसाठी अवजड वाहनांना 
दोन्ही बाजूस वेगळे शक्य होणार नाही असे कळविले आहे . तरी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस व इतर अवजड वाहने यांच्यामध्ये कोणताही 
भेदभाव न करता सरसकट वाहनांना सदर पुलावरून वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचले क्रमांक ५ नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हास्तरीय रस्ते वाहतूक व सुरक्षा समितीमध्ये जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी , 
पोलीस अधीक्षक आयुक्त , सा.मि.कु. महानगरपालिका, विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन महामंडळ , प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा आरोग्याधिकारी यांच्या सभेमध्ये सर्वानुमते झालेल्या निर्णयानुसार पेठ - सांगली- मिरज -म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र . 
१५२ /कि.मी.४२ / ६०० ( सांगलीवाडी नजीक ) आयर्विन पूलावरून अवजड वाहतुकीसाठी बंदी असावी याबाबत एकमताने शिफारस करण्यात आली 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१५५ 


त्याअर्थी, मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी , सांगली म्हणून मला प्राप्त असलेल्या शक्तीनुसार उपरोक्त वाचले 
क्रमांक १ अन्वये म्हणजेच मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये नमूद केले कारणासाठी व प्राधान्याने सार्वजनिक सुरक्षितता 
व लोकहिताच्या दृष्टीने पेठ - सांगली-मिरज -म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र .१५२ / कि.मी.४२/ ६०० ( सांगलीवाडी नजीक ) रस्त्यावरील आयर्विन पुलाचे पुरातत्त्व 
मूल्य विचारात घेऊन, संरक्षण व संवर्धन करणेच्या दृष्टीने सदर पूलावरून अवजड वाहतूक दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी ०५.०० 
वाजलेपासून या आदेशान्वये प्रतिबंधित करण्यात येत आहे . 

या आदेशापासून २४ तासांचे आत, पेठ - सांगली- मिरज-म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र .१५२ /कि.मी.४२/ ६०० ( सांगलीवाडी नजीक ) आयर्विन पूलाच्या 
दोन्ही बाजूला आठ फूट उंचीवर लोखंडी कमान उभी करण्यात यावी . जनतेच्या व वाहन चालकांच्या माहितीसाठी योग्य ठिकाणी दिशाचिन्हे 
व माहिती लावणेत यावी. या उपाययोजना कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस अधीक्षक सांगली, उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, सांगली यांनी याबाबत एकत्रितपणे कराव्यात . 

पेठ - सांगली-मिरज-म्हैशाळ रस्ता रा.मा.क्र . १५२/कि.मी. ४२/६०० ( सांगलीवाडी नजीक) आयर्विन पुलावरून वाहतुकीसाठी प्रतिबंध करणेत 
आले बाबतची माहिती जनतेला होणेसाठी शहरातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी ही अधिसूचना तसेच वाहतुकीसाठी उपलब्ध पर्यायी मार्गाच्या 
माहितीस व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी. सदर निर्णयाची तत्काळ प्रभावी व संपूर्ण अंमलबजावणी करणेत यावी . 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्याने निर्गमित करण्यात आली. 
सांगली, ५ ऑगस्ट २०१६ . 


आदेश 


" 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६ / एमएजी/ आरआर-२/ ४३४२/२०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३३ अन्वये 
जिल्हादंडाधिकारी यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सांगली यांनी “ The Rules for Licensing and Controlling Places of Public 
Amusement (other than cinemas ) and Performances for Public Amusement, including Melas and Tamashas 1960 " 
ही नियमावली पुणे विभागाच्या दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसुचनेनुसार प्रथम लागू करून 
व त्यामधील नियमांमध्ये आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी अधिसुचनेद्वारे प्रसिद्धी देऊन सुधारणा केलेल्या आहेत. 

आणि, ज्याअर्थी, शासन , गृह विभाग, शिबीर कार्यालय, हैद्राबाद हाउस , नागपूर यांचेकडील क्रमांक एमआयएस -१२१५/ प्र.क्र .- २/विशा-५, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ अन्वये शासनाने मा . मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी Ease of Doing 
Business या विषयावर झालेल्या बैठकीमध्ये मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगासाठी 
द्यावयाच्या १) Eating House Registration Certificate, २) Swimming Pool Licence, ३) Place of Public Entertainment 
Licence , [PPEL - A ] ४) Place of Public Entertainment Licence [PPEL - B] व ५) Performance Licence या परवानग्या कालबाह्य 
व अनावश्यक असल्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे व त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हादंडाधिकारी यांनी याबाबत केलेले नियम 
रद्द करण्याची तत्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या डान्सबार संबंधित याचिका प्रलंबित असल्याने 
उपरोक्त Performance Licence संबंधितांच्या नियमामध्ये इतर सर्व बाबी वगळून फक्त डान्सबार परवाना देण्याकरिताच मर्यादित सुधारणा 
करण्याबाबत देखील पत्रान्वये निर्देश दिलेले आहेत. 

त्याअर्थी, Performance Licence हे परवाने देण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांनी तयार केलेली व वेळोवेळी सुधारित केलेली 
“ The Rules for Licensing and Controlling Places of Public Amusement (other than cinemas) and Performances 
for Public Amusement , including Melas and Tamashas 1960 " ही नियमावलीतील फक्त डान्सबार परवाना देण्याकरिता जे नियम 
जेथपर्यंत लागू होतात ते जसेच्या तसे राखून ठेवून या अधिसूचनेद्वारे रद्द [ Repeal] करण्यात येत आहे. 

शेखर गायकवाड , 

जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 
सांगली, १४ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


“ 


" 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ /पीओएल/ आरआर-११५/२०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३३ अन्वये 
जिल्हादंडाधिकारी यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांनी The Rules for Keeping Places of Public 
Entertainments in Sangli District 1959 ही नियमावली दिनांक १३ ऑक्टोबर १९ ५९ रोजी पुणे विभागाच्या राजपत्रातील प्रसिद्ध करण्यात 
आलेल्या अधिसुचनेनुसार प्रथम लागू करून व त्यामधील नियमांमध्ये आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी अधिसुचनेद्वारे प्रसिद्धी देऊन सुधारणा केलेल्या 
आहेत. 


१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


आणि, ज्याअर्थी, शासन , गृह विभाग, शिबीर कार्यालय, हैद्राबाद हाउस , नागपूर यांचेकडील क्रमांक एमआयएस -१२१५/ प्र.क्र .- २/विशा-५ , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ अन्वये शासनाने मा . मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी Ease of Doing 
Business या विषयावर झालेल्या बैठकीमध्ये मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगासाठी 
द्यावयाच्या १) Eating House Registration Certificate, २) Swimming Pool Licence, ३) Place of Public Entertainment 
Licence, [ PPEL - A] ४ ) Place of Public Entertainment Licence [ PPEL - B ] व ५) Performance Licence या परवानग्या कालबाह्य 
व अनावश्यक असल्याने रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे व त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये जिल्हादंडाधिकारी यांनी याबाबत केलेले नियम 
रद्द करण्याची तत्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या डान्सबार संबंधित याचिका प्रलंबित असल्याने 
उपरोक्त Performance Licence संबंधितांच्या नियमामध्ये इतर सर्व बाबी वगळून फक्त डान्सबार परवाना देण्याकरिताच मर्यादित सुधारणा 
करण्याबाबत देखील पत्रान्वये निर्देश दिलेले आहेत. 


त्याअर्थी, १ ) Eating House Registration Certificate, २ ) Place of Public Entertainment Licence, [ PPEL - A] ३) Place 
of Public Entertainment [PPEL - B] हे परवाने देण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांनी तयार केलेली व वेळोवेळी सुधारित केलेली “ The 
Rules for Keeping Places of Public Entertainment in Sangli District 9848 Licencing Controlling Places of Public 
Amusement (other than cinemas ) and Performances for Public Amusement, including Melas and Tamashas, 1960 
ही नियमावली या अधिसूचनेद्वारे रद्द [ Repeal] करण्यात येत आहे. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, १८ जानेवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक एमएजी/ कावि/ ७३७ / २०१५-१६ / सन २०१५.- ज्याअर्थी, फलटण तालुकेत यावर्षी सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असून विविध 
ग्रामपंचायतीकडून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असलेबाबत निवेदने प्राप्त झाली आहेत आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अभियंता , फलटण पाटबंधारे 
उपविभाग , फलटण यांचेकडून निरा उजवा कालव्यातून विविध ग्रामपंचायतींना पिण्यासाठी तसेच औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाण्याची सोय व्हावी म्हणून 
पाणी सोडणेत आले आहे आणि, ज्याअर्थी, त्या कालव्यातील पाणी काही ग्रामपंचातींनी साठा करून ठेवले असून कालव्या लगत असणाऱ्या सर्व 
विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. सदरचे पाणी पिण्यासाठी व औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापरणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री 
झाली आहे. आणि ज्याअर्थी अशा कालव्यालगत ग्रामपंचायतीने पिण्याच्या पाण्याकरिता साठविलेले पाणी आणि इतर पाणीपुरवठा लगत असणारे 
विहिरीतील पाणीसाठा खाजगी शेतकऱ्यांनी उपसा करून शेती वा अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्याची दाट शक्यता आहे आणि असा पाणीसाठा राखून 
ठेवणेसाठी तालुकेतील निरा उजवा कालव्याच्या १०० मीटर परिसरात पाणी उपसा करणेच्या उद्देशाने जाणाऱ्या कोणत्याही इसमास सदर कालव्याच्या 
१०० मीटर परिसरात जाणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी मी , कार्यकारी दंडाधिकारी फलटण क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ मधील कलम १४४ (१) अन्वये असा आदेश देतो की , फलटण 
तालुक्यातील निरा उजव्या कालव्याच्या दोन्ही बाजूस दिनांक २२ जून २०१६ ते २६ जून २०१६ पर्यंत कोणत्याही इसमास नागरिकांस सदर पाणीसाठा 
उपसा करणेच्या उद्देशाने जाणेस प्रतिबंध करणेत येत आहे . जर असा कोणी इसम या आदेशास बाधा आणेन त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही 
केली जाईल. 


सदर आदेशाने गट विकास अधिकारी , उपअभियंता , पाणीपुरवठा, कालवा अधिकारी , कर्मचारी यांनी पाणी राखणेसाठी नियुक्त केलेले अधिकारी , 
कर्मचारी, यांना त्यांचे कर्तव्य बजावणेस बाधा येणार नाही. 


हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ जून २०१६ रोजी दिला. 


विजय पाटील , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, 


फलटण. 


फलटण , २२ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१५७ 


आदेश 


वाचले : -- (१ ) पोलीस उपअधीक्षक , गु.अ.वि. , सांगली पथक , सांगली यांचेकडील जा.क्र . गु.अ.वि./ ३७६ / २०१६ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा 


, 


अहवाल . 


डिसेंबर २०१४ . 


( २) मा . जिल्हाधिकारी, सांगली यांचेकडील पत्र क्र . गृह -१/कार्या-६ / एमएजी/ आरआर/ १९९६, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६. 
(३) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ मधील तरतुदी . 

( ४ ) महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश क्र . संकीर्ण -२०१४/ १२/ प्र.क्र .२१०/ ई -१ , दिनांक ३१ 

क्रमांक एमएजी/ आरआर/ १०२३/ २०१५-१६/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक १ नुसार पोलीस उपअधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण विभाग , सांगली 
पथक , यांनी श्री . दिलीप जयवंत जाधव, राहणार विश्रामबाग, सांगली यांनी केले तक्रारीची चौकशी करून आण्णासाहेब मलगोंडा पाटील यांनी 
सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असताना आण्णासाहेब पाटील जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्था मर्यादित या नावाने सन २००३ मध्ये स्वत: 
संस्थापक चेअरमन होऊन सहयोगी कर्मचाऱ्यांमधून १३ संचालक घेऊन त्यांचे मदतीने पतसंस्था स्थापन करून यातील आरोपींची वेगवेगळ्या हुद्द्यावर 
नेमणूक करून आपापसात संगनमत करून गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवण्यास भाग पाडून, अनाधिकाराने अपहार करून व नंतर 
पुढील काळात पोकळ रकमा जमा घेऊन बेकायदेशीर व नियमांचे उल्लंघन करून स्वत: चे चेअरमन असलेल्या बल्लाळेश्वर पतसंस्थेमध्ये अनियमित 
गुंतवणूक करून, बोगस ठेव तारण व मेंबर कर्ज दाखवून एकूण २,७७,३२,२८६/ - मात्र इतक्या रकमेची फसवणूक केलेने संचालक आरोपी यांचेविरुद्ध 
विश्रामबाग पोलीस ठाणेत गुन्हा रजिस्टर नंबर २१९/ १४ अन्वये गुन्हा नोंद झालेला असून याबाबत अधीक तपास सुरू आहे. 

आणि ज्याअर्थी, यातील प्रस्तावित आरोपी यांनी तक्रारदार फिर्यादीसह अन्य ठेविदारांचे एकूण २,७७,३२,२८६/ - रुपयांची फसवणूक करून 
मिरज तालुकेतील कुपवाड येथील सि.स.नं. १२३८ मधील सदनिका फ्लॅट नंबर एस -४ ही मालमत्ता ठेविदारांचे गुंतवणूक रकमेचा वापर करून 
खरेदी केली असल्याने त्यावर गुंतवणूकदारांचा हक्क असलेने सदर मालमत्तेची एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जप्तीची कार्यवाही होणेबाबत 
विनंती केली आहे. तसेच, मा . जिल्हाधिकारी यांनीही वाचले क्रमांक २ अन्वये प्रकरणी संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणेबाबत सूचित केले 
आहे. 

त्याअर्थी, मी , उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, मिरज , उपविभाग मिरज उक्त वाचले क्रमांक ३ व ४ अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार , यातील प्रस्तावित आरोपी नामे सौ . कल्पना सुदाम रेंगडे यांच्या मालकीने नोंद असलेली मिरज तालुकेतील कुपवाड येथील 
सि.स.नं. १२३८ मधील सदनिका फ्लॅट नंबर एस -४ ही मालमत्ता विशेषित न्यायालयाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत जप्त करून तहसीलदार मिरज 
यांना नमूद मिळकतीचे कब्जेदारसदरी महाराष्ट्र शासन हे नाव नोंद करून संबंधित धारकाचे नाव इतर हक्कात दाखल करणेचे आदेश पारित 
करीत आहे. 


डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
उपजिल्हाधिकारी , मिरज , 
मिरज उपविभाग मिरज . 


मिरज , 


डिसेंबर २०१६ . 


eu 


आदेश 


वाचले : -- 


डिसेंबर २०१४ . 


( १) पोलीस उपअधीक्षक , गु.अ.वि. , सांगली पथक , सांगली यांचेकडील जा.क्र . गु.अ.वि. / ९४/ २०१६ ,दिनांक १७ 

मार्च २०१६ 

रोजीचा अहवाल. 
(२) मा . जिल्हाधिकारी, सांगली यांचेकडील पत्र क्र . गृह-१/कार्या-६/ एमएजी/ आरआर/ ७६०, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६. 
( ३) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ मधील तरतुदी. 

( ४) महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश क्र . संकीर्ण -२०१४ /१२/ प्र.क्र .२१०/ ई-१, दिनांक ३१ 

क्रमांक एमएजी/ आरआर/ १०२४/ २०१५-१६/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक १ नुसार पोलीस उपअधीक्षक , गुन्हे अन्वेषण विभाग, सांगली 
पथक , यांनी श्री. शशिकांत मेघराम सोहनी, राहणार गोमेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली यांनी केले तक्रारीची चौकशी करून प्रेमसिंह / अजय 
शेरपालसिंह कुशवाह ( ठाकुर) व अन्य ५ यांनी ओम फायनान्शियल सर्व्हिस लिमिटेड नावाची कंपनी आग्रा रोड , अलिगड , उत्तर प्रदेश २०२ ००१ या 
ठिकाणी स्थापन करून कंपनीचे वतीने दैनिक वर्तमानपत्रात वार्षिक ४ % इतक्या कमी व्याज दरामध्ये कर्ज देण्याचे आमिष दाखवून तक्रारदारांचेकडून 
प्रो . फी , अॅग्रीमेंट फी , व्हेरीफिकेशन फी , इ. असे रक्कम रुपये ३१७०४/ - भरणेस सांगितलेप्रमाणे यातील तक्रारदाराने सदरची रक्कम भरूनही त्यांना 
यातील आरोपी यांना कर्ज न देता , भरणा केलेली रक्कमही परत न देता फसवणूक केलेने संचालक आरोपी यांचेविरुद्ध सांगली शहर पोलीस ठाणेत गुन्हा 
रजिस्टर नंबर ४२/१२ अन्वये गुन्हा नोंद झालेला असून याबाबत अधिक तपास सुरू आहे . 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


मे 


२०१२ 


आणि ज्याअर्थी, यातील प्रस्तावित आरोपी यांनी तक्रारदार फिर्यादीसह अन्य ठेविदारांचे एकूण २७,७१,४०३/ - रुपयांची फसवणूक केलेने 
व सदर गुन्ह्याचे तपासामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०१२ रोजी पंचनाम्यामध्ये ओम फायनान्सचे १०० फुटी रोड , डी - मार्टसमोर , शिव अॅव्हेन्यू 
बिल्डिंग मधील गाळा नंबर १३ मध्ये असलेने ऑफिसमधून बॅच मॅनेजर, नितीन सूर्यवंशी यांचे ताब्यातून ४९, ८३० / - रुपये व दिनांक ११ 
रोजी ओम फायनान्सचेच पी. आर. पाटील मार्ग , सहारा बिल्डिंगमधील ऑफिसमधून बॅच मॅनेजर , अय्याज अत्तार यांच्या ताब्यातून ३६०० / - रुपये 
असे एकूण ५३,४३० ची मालमत्ता जप्त केलेली आहे असलेने सदर जप्त केले साहित्य हे एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जप्तीची कार्यवाही 
केले विनंती केली आहे. तसेच , मा . जिल्हाधिकारी यांनीही वाचले क्रमांक २ अन्वये प्रकरणी संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणेबाबत सूचित 
केले आहे . 


२ 


त्याअर्थी, मी , उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी मिरज , उपविभाग , मिरज उक्त वाचले क्रमांक ३ व ४ अन्वये मला प्राप्त 
झाले अधिकारानुसार , यातील प्रस्तावित आरोपी नामे प्रेमसिंह/ अजय शेरपालसिंह कुशवाह ( ठाकुर ) व अन्य ५ यांच्या कंपनी कार्यालयातील गुन्ह्याचे 
तपासात उक्त परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये उल्लेखलेल्या ठिकाणी जप्त केलेले रक्कम रुपये ५३,४३०/- मात्र रुपयांचे साहित्य विशेषीत न्यायालयाकडून 
पुढील आदेश होईपर्यंत पोलीस निरीक्षक , सांगली यांचेकडे निगराणीखाली ठेवणेचे आदेश पारित करीत आहे. 


डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
उपजिल्हाधिकारी, मिरज , 
मिरज उपविभाग मिरज. 


मिरज , ३ डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


वाचले : -- (१) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ ७/ प्र. आदेश/ ४०१२ / २०१६, दिनांक १० मे २०१६. 

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३ ) मधील तरतुदी . 
क्रमांक डिसी/ एमएजी/ २/ कावि-५५९/ २०१५-१६/ सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून 

दिले 
आहे की , १ ) सण / उत्सव/ यात्रा :- सातारा जिल्ह्यामध्ये सालाबादप्रमाणे दिनांक १४ मे २०१६ रोजी छत्रपती संभाजीराजे जयंती, दिनांक २१ मे 

पौर्णिमा व राजर्षी शाहू महाराज जयंती साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक २२ मे २०१६ ते दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजी 
जोतीबा यात्रा घाडगेवाडी तालुका फलटण, दिनांक २५ मे २०१६ ते दिनांक २६ मे २०१६ रोजी नृसिंह यात्रा येणपे, तालुका कराड व दिनांक 
२३ मे २०१६ रोजी शब - ए- बरात असे सण / उत्सव यात्रा साजऱ्या होणार आहेत. तसेच सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत लहान 
मोठ्या यात्रा संपन्न होत आहेत. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) म.न.से. आंदोलन :- सातारा नगरपालिका हद्दीतील गुरुवार पेठ व मल्हार पेठ येथे असणारे भवानी विद्या मंदिर येथील नगरपालिकेचे 
आरक्षण क्रमांक १२८ येथे उभी असणारी इमारत लालबहादूर शास्त्री कॉलेज या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम हे अनधिकृत असून त्यावर कार्यवाही 
करावी अन्यथा आंदोलन करणेत येईल असा इशारा म.न.से. तर्फे देण्यात आलेला आहे. यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) बेमुदत धरणे आंदोलन : - गौतम यादव प्रतिष्ठान व महिंद प्रकल्पग्रस्त समिती यांचे नेतृत्वात महिंद व सळवे येथील धरणग्रस्त धरणात 
जमिनी व जमीन निर्वाळ भत्ता मिळावा या व इतर मागण्याचे अनुषंगाने दिनांक ९ मे २०१६ रोजी पासून तहसीलदार कार्यालय , पाटण समोर 
बेमुदत धरणे आंदोलनास बसणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे . यास्तव कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

४) अतिक्रमणे :- सातारा जिल्ह्यामध्ये विविध पोलीस ठाणेचे हद्दीत प्रशासनाचे अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमा सुरू असून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) सराफ असोसिएशन यांचे मागणीबाबत :- केंद्र सरकारने सोन्याच्या दागिन्यावर लागू केलेली एक्साईज ड्युटी पूर्णपणे रद्द करावी. 
व अन्य मागण्याच्या अनुषंगाने सराफ असोसिएशन यांनी दुकाने बंद ठेवलेली होती. अद्याप त्यांचे मागणीचे अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून काही 
कार्यवाही झाली नसलेने, याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६ ) सातारा शहरातील पाणी रस्त्याचा प्रश्न :- सातारा शहरातील रस्ते पावसामुळे खराब झालेले असून ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले 
आहेत. तसेच काही ठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या जोडण्याचे, तसेच शहरात रस्त्याची कामे चालू आहेत. तसेच शहरात जलवाहिन्या 
टाकणे, रस्ते डांबरीकरण करणे चालू असल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . तसेच सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही रस्ते 
मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने रस्त्याची कामे तत्काळ करावीत या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, मोर्चा यासारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१५ ९ 


७) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन : - सातारा जिल्ह्याच्या काही भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे . 
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न , पाण्याचा प्रश्न , तसेच चारा छावण्या सुरू कराव्यात, दूधास योग्य भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी 
याचबरोबर शहरी तसेच ग्रामीण भागात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज भारनियमन चालू आहे. त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण 
झालेला आहे. वीज भारनियमन होऊ नये, पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे अशी ग्रामीण भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे . 
अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८) आंदोलने/इशारे :- प्रशासनाकडून वाळू उपसा/ वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना /वाळू व्यावसायिक 
त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करून गुन्हे दाखल होत 
नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करून नयेत अशी मागणी विविध पक्ष/ संघटना करीत आहेत . तसेच उपोषण , आंदोलने, रास्ता रोको सारखे आंदोलनाबाबत 
निवेदने देत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ ) विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाबाबत :- सध्या जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष/ सामाजिक संघटना या आरक्षण तसेच इतर 
विविध मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा, रास्ता रोको , आंदोलन , धरणे आंदोलन उपोषण यासारख्या आंदोलनात्मक मार्गाचा अवलंब करत आहेत. या 
अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. 

१० ) शेतकरी व इतर संघटना यांचे आंदोलनाबाबत :- बळीराज, स्वाभिमानी व इतर शेतकरी संघटना या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याचे 
कर्ज माफी करावी, विद्युत बिले माफ करावी, शेतीमालाला दर मिळावा तसेच उसाची थकीत बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावीत, निर्यात 
बंदी उठवावी इत्यादी मागणीसाठी शेतकरी व इतर संघटना आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १३ मे २०१६ चे ००.०० ते दिनांक २७ मे २०१६ चे २४.०० वाजता पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 

चे 
कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे . तसेच सदरच्या आदेशाचे 
कलम ३७ ( १ ) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अमृत नाटेकर , प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा 
अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यातच सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम 

वगळून दिनांक 

२०१६ ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २६ मे २०१६ 
शस्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


१३ 


मे 


चे 


चे 


२४.०० वाजेपर्यंत 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
अ) शस्त्र , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्त्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि तयार करणे. 


ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीति या विरुद्ध असतील अशा किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून 
निश्स्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ अस्त्र त्याच्या पासून जप्त केले तरी पात्र असेल अशा त-हेने धरलेली वस्तू स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र 
हे सरकार जमा होईल. पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था रोखण्यासाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस 
वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 

१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी खंड 
१ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्य कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४. ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी मागील अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १३ मे २०१६ रोजी काढण्यात आला आहे. 


अमृत नाटेकर , 
प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सातारा. 


सातारा , १३ मे २०१६. 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ ३३२२/ २०१५-१६ / सन २०१६.- शिखर शिंगणापूर येथील श्री शंभू महादेवाची यात्रा दिनांक ११ एप्रिल २०१६ 
ते दिनांक २२ एप्रिल २०१६ अखेर साजरी होणार आहे. यात्रेचा मुख्य दिवस दिनांक १८ एप्रिल २०१६ रोजीचा आहे. सदर दिवशी सासवड 
जिल्हा पुणे येथून येणाऱ्या मानाच्या कावड्या तसेच अन्य लहान मोठ्या कावड्या व पायी वारी करणारे भाविक हे फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे 
हद्दीतील जिंती-फलटण- बरड - आंदरुंड -कर्णेवाडी, कोथळे (सोलापूर मार्गे) शिखर शिंगणापूर डोंगरावर मुंगी घाटातून वर चढतात . या मार्गावरून 
कावडी व भाविक प्रवास करीत असताना शिंगणापूर बाजूकडून फलटण बाजूकडे येणारे दुचाकी, चारचाकी अवजड वाहने उलट दिशेने येतात , 
सदरचा मार्ग हा अरुंद असल्यामुळे सदर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. त्यामुळ पायी जाणाऱ्या भाविकांना व कावडींना 
मुंगी घाटात पोहचण्यास उशीर होतो . सदर वाहतूक नियंत्रण करणेसाठी बरेचसे पोलीसबळ खर्ची पडते त्यामुळे सदर मार्ग हा वाहतुकीसाठी 
एकेरी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

यात्रेकरिता येणारे भाविक हे फलटण मार्गे शिखर शिंगणापूर येथे जाणार असल्याने तसेच जाणारे भाविकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात 
असल्याने सदर मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे अपघात घडू नयेत याकरिता मी , डॉ. अभिनव देशमुख , 
पोलीस अधीक्षक , सातारा , मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम ३४ प्रमाणे मला प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक १८ एप्रिल २०१६ रोजी सकाळी ०७.०० 
ते सायंकाळी १९.०० वाजेपर्यंत शिंगणापूर ते कोथळे - आंदरुंड- जावली- मिरढे- सोनवडी मार्गे फलटणकडे येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश करण्यास मनाई 
करीत आहे. तसेच सदर कालावधीकरिता या मार्गावरून फलटण बाजूकडे येणारी वाहतूक दहिवडी मार्गे किंवा नातेपूते मार्गे फलटणकडे वळविणेत 
येत आहे याची सर्व वाहनधारकांनी नोंद घ्यावी. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ एप्रिल २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


डॉ. अभिनव देशमुख , 
पोलीस अधीक्षक , 

सातारा. 


सातारा , ७ एप्रिल २०१६. 


आदेश 


क्रमांक एमएजी/ कावि-१५०१/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आले आहे की , दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ रोजी 
मौजे विडणी, तालुका फलटण येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सरपंच निवडणुकीकरिता विशेष सभा आयोजित करणेत आली असून सदर सभेचे 
कामकाज होत असताना मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होऊन सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी मोठा अडथळा निर्माण होणेची 
शक्यता आहे , त्या अनुषंगाने तालुक्यामध्ये सार्वजनिक शांततेस अडथळा होणेची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
करणेची आवश्यकता आहे . 


त्याअर्थी, मी , विजय पाटील , कार्यकारी दंडाधिकारी, फलटण क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ (१ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
असलेल्या अधिकारास अनुसरुन दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजले पासून दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी 
०६.०० वाजेपर्यंत मौजे विडणी, तालुका फलटण या गावी विडणीतील ग्रामस्थांव्यतिरिक्त व ग्रामपंचायत कर्मचारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांचे व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . तसेच सदर विडणी गावी पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येणेकामी 
प्रतिबंध करत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१६१ 


तसेच सदर सरपंच निवडणुकीचे कामकाज सुरू असताना ग्रामपंचायत कार्यालयाचे २०० मीटर परिसरामध्ये ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामपंचायत 
कर्मचारी , शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त इतर ग्रामस्थांना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता माझ्या सही व शिक्यानिशी दिला आहे . 


विजय पाटील , 
कार्यकारी दंडाधिकारी 


तथा तहसीलदार , फलटण. 


सातारा, २८ डिसेंबर २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक एमएजी/ कावि -३४८/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी फलटण तालुकेत यावर्षी सरासरी पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले असून विविध 
ग्रामपंचायतीकडून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असले बाबत निवेदने प्राप्त झाली आहेत आणि ज्याअर्थी, उपअभियंता निरा उजवा कालवा, 
फलटण यांचे कडून निरा उजवा कालव्यातून गेले दोन दिवस विविध ग्रामपंचायतींना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून पाणी सोडणेत आले 
होते आणि ज्याअर्थी त्या कालव्यातील पाणी काही ग्रामपंचातींनी साठा करून ठेवले असून कालव्या लगत असणाऱ्या सर्व विहिरींच्या पाणी पातळीत 
वाढ झाली आहे. सदरचे पाणी पिण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. आणि ज्याअर्थी, अशा कालव्यालगत ग्रामपंचायतीने 
पिण्याच्या पाण्याकरिता साठविलेले पाणी आणि इतर पाणीपुरवठा लगत असणारे विहिरीतील पाणीसाठा खाजगी शेतकऱ्यांनी उपसा करून शेती 
वा अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्याची दाट शक्यता आहे आणि असा पाणीसाठा राखून ठेवणेसाठी तालुकेतील निरा उजवा कालव्याच्या १०० मीटर 
परिसरात पाणी उपसा करणेच्या उद्देशाने जाणाऱ्या कोणत्याही इसमास सदर कालव्याच्या १०० मीटर परिसरात जाणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक 
आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , कार्यकारी दंडाधिकारी , फलटण क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ मधील कलम १४४ (१ ) अन्वये असा आदेश देतो की , फलटण 
तालुकेतील निरा उजवा कालव्याच्या दोन्ही बाजूस दिनांक १८ मार्च २०१६ ते २८ मार्च २०१६ पर्यंत कोणत्याही इसमास नागरिकास सदर पाणीसाठा 
उपसा करणेच्या उद्देशाने प्रतिबंध करणेत येत आहे. जर असा कोणी इसम या आदेशास बाधा आणेन त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही केली 
जाईल. 


सदर आदेशाने गटविकास अधिकारी, उपअभियंता पाणीपुरवठा, कालवा अधिकारी , कर्मचारी यांनी पाणी राखणेसाठी नियुक्त केलेले अधिकारी , 
कर्मचारी यांना त्यांचे कर्तव्य बजावणेस बाधा येणार नाही. 


हा आदेश माझे सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ मार्च २०१६ रोजी दिला. 


विजय पाटील , 
कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा तहसीलदार , फलटण. 


सातारा, १८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक एमएजी/ कावि-११०८/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आले आहे की, दिनांक ७ जून २०१६ रोजी मौजे विडणी 
तालुका फलटण येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सरपंच निवडणुकीकरिता विशेष सभा आयोजित करणेत आली असून सदर सभेचे कामकाज 
होत असताना मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होऊन सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी मोठा अडथळा निर्माण होणेची शक्यता आहे . 
त्या अनुषंगाने तालुक्यातील सार्वजनिक शांततेस अडथळा होणेची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणेचा आहे. 

त्याअर्थी, मी डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय दंडाधिकारी, फलटण उपविभाग फलटण , जिल्हा सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन दिनांक ६ जून २०१६ रोजी सायंकाळी ०६.०० वाजले पासून दिनांक ७ जून 
२०१६ रोजी सायंकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत मौजे विडणी, तालुका फलटण या गावी विडणीतील ग्रामस्थांव्यतिरिक्त व ग्रामपंचायत कर्मचारी, शासकीय 
अधिकारी कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . तसेच सदर विडणी गावी पाचपेक्षा अधिक 
व्यक्ती एकत्र येणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


तसेच सदर सरपंच निवडणुकीचे कामकाज सुरू असताना ग्रामपंचायत कार्यालयाचे २०० मीटर परिसरामध्ये ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामपंचायत 
कर्मचारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेव्यतिरिक्त इतर ग्रामस्थांना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे. 
सदरचा आदेश दिनांक ६ जून २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

डॉ . विजय देशमुख, 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
फलटण उपविभाग , फलटण. 


फलटण , ६ जून २०१६ . 


आदेश 


वाचले : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 

चे कलम १४४ . 


अ.क्र . 


१ 


(M 


३ 


( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ म. लोकसेवा आयोग/ परीक्षा/ ३०८ / २०१६, दिनांक 
१३ 

जानेवारी 

२०१६ . 
क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश / एसआर -०२/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी सांगली शहरात दिनांक २४ जानेवारी २०१६ रोजी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेणेत येणाऱ्या निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था/ सांख्यिकी अधिकारी, गट - ब चाळणी परीक्षा-२०१६ अनुक्रमे खालील 
हायस्कूल/ महाविद्यालयाचे ठिकाणी घेणेत येणार आहे. 

उपक्रंदाचे नाव 
सिटी हायस्कूल , गावभाग , सांगली 
हि.हा.रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर , सांगली 
कै . ग . रा. पुरोहित कन्या प्रशाला , राजवाडा , 

सांगली 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली 
सांगली हायस्कूल सांगली, अमराईजवळ , सांगली 
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली 
श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, स्टॅण्ड रोड , सांगली 
जी . ए. हायस्कूल, हरभट रोड , सांगली 
श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली 
मातुश्री गंगामा शिवजी कोठारी गुजराती विद्यालय , महावीरनगर , सांगली 
श्रीमती चंपाबेन बालचंद शहा, महिला महाविद्यालय , रतनशीनगर , आमराई जवळ , सांगली 


४ 


५ 

६ 


७ 


८ 


a 


१० 


११ 


वरील परीक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी मी , त्रिगुण कुलकर्णी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधिन राहून वरील 
अ.नं. १ ते ११ परीक्षा, केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक २४ जानेवारी २०१६ रोजीचे सकाळी १०.०० 
ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

१) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
२) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे . 

३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन , टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशीन, ध्वनीक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे. 

४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे . 
सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

त्रिगुण कुलकर्णी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सांगली. 
सांगली, १५ जानेवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१६३ 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कृउबास सातारा/ उप.बाजार /खिंडवाडी/ अधिसूचना-१५०४ / २०१५-१६ / सन २०१६.- महाराष्ट्र शासन कृषि व सहकार विभाग 
अधिसूचना क्रमांक एपीएम / २०८१/ ३६३४० / ४४०/ ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९ ८१ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी-विक्री (नियमन) अधिनियम , १९ ६३ चे कलम ५ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती सातारा, जिल्हा सातारा हे खाली दर्शविलेल्या चतु:सिमा 
प्रमाणे मौजे खिंडवाडी येथील रि.स.नंबर ६/३/१ , ६/३/२, ६/३/३, ६/३/४ , ६/३/५, ६/ ४/ १- अ , ६/ ४/ १- ब, ६- अ/ ४- अ, ६- अ/ ४- ब व ६ - अ/ ४- क 
याचे एकूण क्षेत्र ५.९ ० हे. आर मध्ये बाजार समिती, सातारा यांनी नियमित केलेल्या शेतीमालाचे खरेदी-विक्री उपबाजार म्हणून घोषित करीत आहे. 

क्षेत्र 


मौजे खिंडवाडी, तालुका जिल्हा सातारा येथील रि.स.नंबर ६/३/१ , ६/३/२, ६/३/३, ६/३/४, ६/३/५, ६/ ४/१- अ, ६/ ४/१- ब, ६- अ/ ४ - अ , 
६ - अ/ ४- ब, व ६- अ/४ - क याचे एकूण क्षेत्र ५.९ ० हे . आर खालील चतु: सीमा परिवेष्टीत असलेले बाजार क्षेत्र. 

पूर्व - सर्व्हे नंबर ७ 
पश्चिम राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ 


- 


दक्षिण 


ओढा 


उत्तर 


रस्ता . 


सातारा , २९ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक जिउनि/ कृउबास सातारा/ उप.बाजार/ गजवाडी/ अधिसूचना-१५०३ / २०१५-१६/ सन २०१६.- महाराष्ट्र शासन कृषि व सहकार विभाग अधिसूचना 
क्रमांक एपीएम/ २०८१/ ३६३४०/ ४४०/११- सी दिनांक ५ सप्टेंबर १९ ८१ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
विक्री (नियमन) अधिनियम, १९ ६३ चे कलम ५ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सातारा , जिल्हा सातारा हे खाली दर्शविलेल्या चतु:सिमा प्रमाणे 
मौजे गजवडी, तालुका सातारा येथील गट नं. ३१० व ३११ याचे एकूण क्षेत्र ००.८१ हे. आर मध्ये बाजार समिती, सातारा यांनी नियमित केलेल्या 
शेतीमालाचे खरेदी- विक्रीस उपबाजार म्हणून घोषित करीत आहे. 


क्षेत्र 
मौजे गजवडी तालुका जिल्हा सातारा येथील गट नं . ३१० व ३११ याचे एकूण क्षेत्र ००.८१ हे. आर खालील चतु :सिमा परिवेष्टीत असलेले 
बाजार क्षेत्र. 


पूर्व- लागू गट नंबर २८५ व ३० ९ 
पश्चिम- लागू गट नंबर २३१ 
दक्षिण- लागू गट नंबर ३१२ 
उत्तर- लागू गट नंबर २६२ व २८४ . 


डॉ . महेश कदम , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


सातारा , २९ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक जिविशा/बंदी- आदेश/१७२८ / २०१५-१६/ सन २०१६.- जत तालुक्यातील ४२ गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळावे या मागणीकरिता 
होणारी विविध आंदोलने, तसेच मिरज जत व कवठेमहंकाळ तालुक्यातील गावांना म्हैशाळ योजनेचे पाणी सोडावे या मागणीकरिता विविध संघटनांच्या 
मार्फत करण्यात येणारी आक्रमक आंदोलने, तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे पाणी प्रश्न , शेती कर्जे, व इतर कर्जे या बाबतीत सवलती 
द्याव्यात या मागणीसाठी विविध संघटनांकडून करण्यात येणारी आंदोलने , सांगली जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नाबाबत पाणी परिषदेचे प्रमुख यांनी दिलेला 
आंदोलनाचा इशारा , शेतकऱ्यांची ऊस बिले न दिलेचे कारणामुळे विविध शेतकरी संघटना व इतर संघटना यांचेकडून करणेत येणारी उग्र आंदोलने, 
बैलगाडी शर्यतीच्या अनुषंगाने घेणेत येणारी आंदोलने, वाढलेल्या महागाईच्या निषेधार्थ होणारी आंदोलने , तसेच हैद्राबाद येथील दलित विद्यार्थी 
याचे आत्महत्येच्या अनुषंगाने सुरू असलेली आंदोलने, गोवंश हत्त्या बंदी कायद्याविरुद्ध मुस्लिम संघटना व दलित संघटना यांचेकडून होत असलेली 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


- 


आंदोलने, बांधकाम कामगारांचे प्रश्न , धरणग्रस्त , प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्यांबाबत विविध स्तरावर करण्यात येणारी आंदोलने , वसंतदादा शेतकरी 
सहकारी साखर कारखान्याच्या धुराडीमुळे पडणाऱ्या राखेमुळे शहरातील होणाऱ्या प्रदुषणाच्या विरोधात करण्यात येणारी आंदोलने , सराफ असोसिएशनचे 
वतीने करण्यात येणारी आंदोलने , श्री . ओवेशी एमआयएम यांनी भारत माता की जय असे म्हणण्यास विरोध केल्याचे कारणावरून त्यांचेवर कारवाई 
करावी या मागणीकरिता करण्यात येत असलेली आंदोलने, दुष्काळसदृश परिस्थितीचे अनुषंगाने होत असलेली आंदोलने होत आहेत . 

सांमिकु , प्रभाग क्रमाक ३० ची पोट-निवडणूक होणार आहे तसेच जिल्ह्यातील २७ ग्रामपंचायतींच्या ३३ रिक्त पदाच्या पोट -निवडणुका होणार 
आहेत. 


शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे वतीने सांगली जिल्ह्यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज बलीदान मास पाळण्यात येत आहे दिनांक २३ मार्च २०१६ 
रोजी होळी, दिनांक २४ मार्च २०१६ रोजी धुलिवंदन, दिनांक २६ मार्च २०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथी प्रमाणे) व दिनांक 
२८ मार्च २०१६ रोजी रंगपंचमी, दिनांक ८ एप्रिल २०१६ रोजी गुढी पाडवा , दिनांक १५ एप्रिल २०१६ रोजी रामनवमी हे हिंदू धर्मियांचे सण 
उत्सव पार पडणार आहेत. त्याचप्रमाणे खिश्चन धर्मियांचे दिनांक २५ मार्च २०१६ रोजी गुड फ्रायडे व दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी इस्टर 
संडे हे सण साजरे होणार आहेत . दिनांक १४ एप्रिल २०१६ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजी महावीर 
जयंती हे सण उत्सव साजरे होणार आहेत. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त व बौद्ध पौर्णिमे निमित्त ( २१ मे २०१६ ) पर्यंत मिरवणुकीचे 
आयोजन केले जाते . 


या सर्व बाबींवर पोलीस प्रशासनाचे नियंत्रण राहून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , कोणतीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता 
मी , सुनिल ब. फुलारी , पोलीस अधीक्षक , सांगली, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या क्रमांक २२ कलम ३६ प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पोलीस निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे व त्यांची वर्तणूक कशी असावी या 
विषयी निर्देश देणे. 


( ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरून किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होऊ न देणे . 


( क ) मिरवणूका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जाऊ नयेत , त्यांची वेळ , मार्ग ठरवून देणे. 

( ड ) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्नानाच्या 
ठिकाणी, जागेमध्ये, जत्रा, देवालय, आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या जाण्या येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत 
किंवा सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल , ताशे, इतर वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे. 


( इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे नियमन 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६ , ३७ ते ४० , ४२, ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 
व त्यांस पुष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 

सदरचा आदेश दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजीचे १७.०० वाजले पासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 

या दरम्यान संपूर्ण पोलीस ठाणे स्थलसीमा हद्दीत कोणालाही मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण, व लोकांची वागणूक इत्यादी 
बाबी ठरवून घेऊन परवानगी घेतली पाहिजे . 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र असा अपराध होईल. 
सदरचा आदेश दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


सुनील ब. फुलारी, 
पोलीस अधीक्षक , 


सांगली. 


सांगली, २३ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१६५ 


आदेश 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( ३ ) प्रमाणे 

क्रमांक एमएजी/ कावि -५७८ / २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, पोलीस निरीक्षक , फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे यांचेकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक 
१०२३/२०१६, दिनांक १३ मार्च २०१६ अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजी मौजे विडणी, तालुका 
फलटण येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये पदाधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठरावाचे कामकाज होणार आहे व ते कामकाज होत असताना मोठ्या 
प्रमाणावर लोक जमा होऊन सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी मोठा अडथळा निर्माण होणेची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने तालुक्यातील 
सार्वजनिक शांततेस अडथळा होणेची शक्यता आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणेची पोलीस निरीक्षक , फलटण ग्रामीण 
यांनी विनंती केली आहे. 

सदर विनंतीच्या अनुषंगाने मौजे विडणी, तालुका फलटण या ठिकाणी सदर दिवशी सार्वजनिक शांततेस धोका उत्पन्न होण्याची शक्यता 
आहे असे माझे मत आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ. विजय देशमुख , उपविभागीय दंडाधिकारी, फलटण उपविभाग फलटण, जिल्हा सातारा , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ 
चे कलम १४४ (१ ) (३) अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजले पासून दिनांक 
१५ मार्च २०१६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत मौजे विडणी, तालुका फलटण या गावी विडणीतील ग्रामस्थांव्यतिरिक्त व ग्रामपंचायत कर्मचारी , 
शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . तसेच सदर विडणी गावी पाचपेक्षा 
अधिक व्यक्ती एकत्र येणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 

तसेच सदर अविश्वास प्रस्तावाचे कामकाज सुरू असताना ग्रामपंचायत कार्यालयाचे २०० मीटर परिसरामध्ये ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामपंचायत 
कर्मचारी , शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त इतर ग्रामस्थांना प्रवेश करणेकामी प्रतिबंध करत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक १४ मार्च २०१६ रोजी दुपारी १.०० वाजता माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

डॉ. विजय देशमुख , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 

फलटण उपविभाग , फलटण. 
फलटण, १४ मार्च २०१६. 


आदेश 


वाचले : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४. 


( २) आस्थापना शाखा , यांचेकडील पत्र जा.क्र . मह - कार्या-१/ आस्था -३/ एसआर -१४/ २०१६ , दिनांक २५ एप्रिल २०१६. 
क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर -१०/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्या अर्थी सांगली व मिरज शहरामध्ये दिनांक ५ मे २०१६ 
रोजी एमएचटी - सीईटी परीक्षा-२०१६ अनुक्रमे खालील ठिकाणी घेणेत येणार आहे. 


अ.क्र . 


१ 


२ 


eu 


४ 


५ 

६ 


७ 


उपक्रंदाचे नाव 
कै . ग. रा . पुरोहित कन्या प्रशाला , राजवाडा, सांगली 
हि . हा . रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर , सांगली 
सिटी हायस्कूल , गावभाग, सांगली 
डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगलीवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
सौ . लक्ष्मीबाई पांडुरंग पाटील विद्यालय , सांगलीवाडी, सांगली 
मातुश्री गंगामा शिवजी कोठारी गुजराती विद्यालय, महावीरनगर , सांगली 
सांगली हायस्कूल सांगली, अमराई जवळ सांगली 
श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल, उत्तर शिवाजीनगर , सांगली 
एन. एस . सोती लॉ कॉलेज , वखार भाग सांगली ( राजनेमी कॉम्प्लेक्स , टिंबर एरिया , सांगली) 
श्रीमती कस्तुरबाई वॉलचंद कॉलेज, राजनेमी, टिंबर एरीया, सांगली 
जी . ए. हायस्कूल, हरभट रोड , सांगली 
मोहंमदियाँ एंग्लो ऊर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ आर्टस् अॅण्ड सायन्स , जिल्हा परिषद 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर , गुलमोहर कॉलनी, सांगली 
सौ . के . बी . दामाणी हायस्कूल, चांदणी चौक , सांगली. 


८ 


९ 


. 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


उपक्रंदाचे नाव 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२४ 


२५ 


श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली 
प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाळा , ( सावकार प्रतिष्ठान ) विश्रामबाग , सांगली 
विलिंग्डन कॉलेज , विश्रामबाग सांगली 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग , विश्रामबाग, सांगली 
चिंतामणराव इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ( एम.बी.ए. ) विश्रामबाग, सांगली 
श्री . कांतिलाल शहा प्रशाळा , विलिंग्डन कॉलेज परीसर , विश्रामबाग, सांगली 
चिंतामणराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स , सांगली-मिरज रोड , विश्रामबाग , सांगली 

व्ही . पी . इस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट , स्टडी अॅण्ड रिसर्च, सांगली-मिरज रोड, भारती हॉस्पिटल जवळ , 
२३ संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इस्टिट्यूट फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरिंग , कृपामाई हॉस्पिटलच्या विरुद्ध बाजूस , मिरज 

संजय भोकरे ग्रुप ऑफ इस्टिट्यूट फॅकल्टी ऑफ इंजिनिअरिंग, कृपामाई हॉस्पिटलच्या विरुद्ध बाजूस , मिरज 
गुलाबराव पाटील , होमोपॅथीक मेडिकल कॉलेज , शासकीय दूध डेअरीजवळ , मिरज 
मिरज महाविद्यालय, मिरज शासकीय दूध डेअरीजवळ , मिरज , जिल्हा सांगली 
कन्या महाविद्यालय, पवार बंगलाजवळ , मिरज 
जवाहर हायस्कूल , शास्त्री चौक , मिरज, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मिरज हायस्कूल , रोड मिरज 
ज्युबली गर्ल्स इंग्लिश स्कूल, लोनी बाझार , मिरज , जिल्हा सांगली 
विद्या मंदिर प्रशाळा, ब्राम्हणपुरी , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 

आयडीयल इंग्लिश स्कूल दिंडीवेस , मिरज , जिल्हा सांगली 
३३ 

न्यू इंग्लिश स्कूल कर्मवीर भाऊराव चौक जवळ , मिरज , जिल्हा सांगली 

डॉ . बापूजी साळुके , ( ए.पी.एस. ) कॉलेज, मिरज-पंढरपूर रोड, मिरज, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
वरील परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे . 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


. 


३४ 


त्याअर्थी मी , बाबासाहेब बेलदार , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधिन राहून 
वरील अ.नं. १ ते ३४ परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक ५ मे २०१६ रोजीचे सकाळी ०६.०० 
ते सायंकाळी १८.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे . 

१ ) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 


२) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 


३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन, टेलिफोन बुथ , फॅक्स मशीन , ध्वनीक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे . 

४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . सदरचा आदेश 
माझे सही शिक्यानिशी दिला असे आज दिनांक २८ एप्रिल २०१६. 

बाबासाहेब बेलदार , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सांगली. 


सांगली, २८ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१६७ 


आदेश 


१ 


वाचले : -- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/१० वी व १२ वी/ परीक्षा/ १०१६ , सांगली, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१६. 

क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ एमएजी-१ /बंदी आदेश / एसआर -०५/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी सांगली जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कोल्हापूर यांचे मार्फत घेण्यात येणाऱ्या १२ वी व १० वी च्या परीक्षा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ ते दिनांक 
२९ मार्च २०१६ या कालावधीमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी घेणेत येणार आहेत. 
त्यामुळे परिशिष्ट क्रमांक १ व ३ मधील परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व सार्वजनिक टेलिफोन/ एस.टी.डी./ आय.एस.डी. /फॅक्स केंद्र , 
झेरॉक्स केंद्र व ध्वनीक्षेपके परीक्षा कालावधीत बंद ठेवणेकामी तसेच शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करण्यात करणेबाबत वाचले क्रमांक २ नुसार पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी माझे निदर्शनास आणून 

दिलेले 
आहे. आणि तशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी , त्रिगुण कुलकर्णी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकाराचा वापर करून परिशिष्ट 
क्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्रावर इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ ते २९ मार्च 
२०१६ या कालावधीसाठी सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून 
खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

१) एकत्रित गटागटाने फिरणे दंगा करणे वातावरण अशांत करणेस मनाई करणेत येत आहे . 
२) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स, मशिन , टेलिफोन , बुथ, फॅक्स करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
३) उपक्रंदावर व उपकेंद्राच्या आवारात कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तिस/ वाहनास प्रवेश करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. सदरचा आदेश 
माझे सही शिक्यानिशी दिला आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी. 

परिशिष्ट क्रमांक १ 
या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / एमएजी -१/ ब . आ . / एसआर -०५/ २०१५-१६/ सन २०१६. 

सांगली जिल्ह्यातील १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्र 


अ . 


पोलीस ठाणे 


सन २०१६ 


नं . 


१२ वी केंद्रे 


१० वी केंद्रे 


9 . 


सांगली शहर 


१. मथुबाई गरवारे कॉलेज , सांगली 
२. पतंगराव कदम कॉलेज , सांगलीवाडी 
३. पुरोहित कन्या प्रशाला, सांगली 


२ . 


संजयनगर 


० 


३ . 


विश्रामबाग 


१. विलिंग्डन कॉलेज 


२. ऊर्दू हायस्कूल , सांगली 
३. केडब्लुसी कॉलेज 


१. सांगली हायस्कूल, सांगली 
२. सिटी हायस्कूल , सांगली 
३. राणी सरस्वती कन्या शाळा , सांगली 
१. न्यू हायस्कूल , यशवंतनगर 
२. शांतीनिकेतन विद्यालय , माधवनगर 
१. मालू हायस्कूल, सांगली 
२. आर . एन. पाटील गर्ल्स हायस्कूल, 

नेमीनाथनगर 
१. पंडीत नेहरु कॉलेज , कवलापूर 
२. नांद्रे विद्यालय , नांद्रे 
३. हिंदकेसरी मारुती माने विद्यालय , कवठेपिराण 
४. न्यू इंग्लिश स्कूल , कसबेडिग्रज 
१. मिरज हायस्कूल, मिरज 
२. ज्यु . कन्या शाळा , मिरज 
३. विद्यामंदिर प्रशाला, ब्राम्हणपुरी 
१. न्यू इंग्लिश स्कूल , पंढरपूर रोड, मिरज 


8 . 


सांगली ग्रामीण 


५ . 


मिरज शहर 


१. बापूजी साळुखे कॉलेज 
२. कन्या महाविद्यालय , मिरज 


६ . 


म . गांधी 


१. मिरज महाविद्यालय 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक १ -- चालू 


अ . 


पोलीस ठाणे 


सन २०१६ 


नं . 


१२ वी केंद्रे 
१. न्यू इंग्लिश स्कूल , बेळंकी 


( ७ . 


मिरज ग्रामीण 


८ . 


एमआयडीसी 


P. 


कडेगाव 


१. बयाबाई कदम कॉलेज , कडेगाव 


१० . 


चिंचणी वांगी 


१. श्रीपतराव कदम कॉलेज , अंबक 


१० वी केंद्रे 
१. शैक्षणिक मंडळ हायस्कूल, मालगाव 
२. केबीपी विद्यालय , म्हैशाळ 
३. दत्ताजीराव पाटील कॉलेज, सोनी 
४. आरग हायस्कूल, आरग 
५. न्यू इंग्लिश स्कूल , एरंडोली 
१. आर. पी . पाटील विद्यालय , 

कूपवाड 
१. न्यू इंग्लिश स्कूल , कडेपूर 
२. म . गांधी विद्यालय , कडेगाव 
३. अंबिका विद्यामंदिर , तोंडोली 
४. नेहरु विद्यालय , हिंगणगाव बु.।। 
१. यशवंतराव हायस्कूल, देवराष्ट्र 
२. तात्यारावजी विद्यालय , तडसर 
१. म. गांधी विद्यालय, माहुली 
२. म . गांधी विद्यालय , 

खानापूर 
३. विटा हायस्कूल, विटा 
४. म . गांधी विद्यालय , विटा 
१. भवानी विद्यालय , आटपाडी 
२. पंडीत नेहरु विद्यालय , झरे 
३. दिघंची हायस्कूल , दिघंची 
४. सिद्धनाथ विद्यालय , खरसुंडी 
५. श्रीराम हायस्कूल , करगणी 
६. शिवाजी हायस्कूल , नेलकरंजी 


११ . 


विटा 


१. माधवराव यादव कॉलेज , 

खानापूर 
२. बळवंत महाविद्यालय , विटा 


१२. 


आटपाडी 


१. आटपाडी कॉलेज, आटपाडी 


२. सिध्दनाथ कॉलेज , खरसुंडी 


- 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ एमएजी-१/बं. आ ./ एसआर -०५/ २०१५-१६ / सन २०१६. 

सांगली जिल्ह्यातील १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्र 


अ . 


पोलीस ठाणे 


सन २०१६ 


नं . 


१२ वी केंद्रे 


१० वी केंद्रे 


१३. 


पलूस 


१. पंडीत पलूसकर कॉलेज, पलूस 
२. आर्टस् कॉमर्स सायन्स कॉलेज , रामानंदनगर 


१४ . 


भिलवडी 


० 


१५. 


तासगाव 


१. वसंतदादा पाटील कॉलेज , तासगाव 
२. रामानंद भारती कॉलेज , तासगाव 
३. म. गांधी कॉलेज , सावळज 
४. विद्यानिकेतन कृषी कॉलेज , तासगाव 


१. लकी विद्यामंदिर , पलूस 

स्वामी रामानंद विद्यालय , रामानंदनगर 
१. सेकंडरी स्कूल, भिलवडी 
१. वि . स. पागे विद्यालय , चिंचणी 
२. उज्वल विद्यालय , हातनूर 
३. महावीर साळुखे हायस्कूल , मणेराजुरी 
४. वसंतराव पाटील विद्यामंदिर , मांजर्डे 
५. म . गांधी विद्यालय , सावळज 
६. चंपाबेन वाडीलाल ज्ञानमंदिर , तासगाव 
७. स्वामी रामानंद भारती विद्यामंदिर, तासगाव 
८. विद्यानिकेतन कृषी विद्यालय , तासगाव 
९ . बाबासाहेब पाटील विद्यामंदिर , येळावी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१६ ९ 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ एमएजी -१ / बं . आ . / एसआर -०५/ २०१५-१६ / सन २०१६. 

सांगली जिल्ह्यातील १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्र 


अ . 


पोलीस ठाणे 


सन २०१६ 


नं . 


१२ वी केंद्रे 


१० वी केंद्रे 


१६ . 


कुंडल 


१. प्रतिनिधी हायस्कूल , कुंडल 


२. पतंगराव कदम विद्यालय , कुंडल 


१७. 


कुरळप 


१. केबीपी कॉलेज , ऐतवडे बुद्रुक 


१. शिवराज विद्यालय ऐतवडे, खुर्द 


२. केबीपी विद्यालय ऐतवडे, बुद्रुक 


१८ . 


कासेगाव 


१. आझाद विद्यालय , कासेगाव 


२. वाटेगाव हायस्कूल, वाटेगाव 


३. केबीपी विद्यालय , नेर्ले 


१ ९ . 


आष्टा 


१. आर्टस् कॉमर्स कॉलेज आष्टा 


१. बहादूरवाडी विद्यालय, बहादूरवाडी 


२. किसन अहिर विद्यालय , वाळवा 


३. गोटखिंडी विद्यालय , गोटखिंडी 


४. म . गांधी विद्यालय , आष्टा 


५. विलासराव शिंदे हायस्कूल, आष्टा 


६. केबीपी विद्यालय , बागणी 


२० . 


इस्लामपूर 


१. कन्या महाविद्यालय , इस्लामपूर 


१. यशवंत हायस्कूल , इस्लामपूर 


२. मालती पाटील कन्या प्रशाला , इस्लामपूर 


२. इस्लामपूर हायस्कूल, इस्लामपूर 


३. केबीपी कॉलेज , इस्लामपूर 


३. आदर्श बालक मंदिर , उरुग्ण इस्लामपूर 


४. यशवंतराव चव्हाण कॉलेज , इस्लामपूर 


४. विद्यामंदिर हायस्कूल, इस्लामपूर 


५. सद्गुरु आश्रमशाळा , इस्लामपूर 


५. बोरगाव हायस्कूल, बोरगाव 


६. नाना पाटील विद्यालय, भवानीनगर 


७. बापूजी साळुखे विद्यालय, कामेरी 


८. न्यू इंग्लिश स्कूल , पेठ 


९. येलूर हायस्कूल, येलूर 


२१. 


शिराळा 


१. विश्वासराव नाईक कॉलेज , शिराळा 


१. म . फुले विद्यालय , अंत्री बु. । । 


२. विश्वास विद्यानिकेतन , यशवंतनगर 


२. समाज विकास विद्यालय , सागाव 


३. न्यू इंग्लिश स्कूल , शिराळा 


४. छ . विद्यालय , शिराळा 


५. न्यू . इंग्लिश स्कूल , वारणावती 


६. श्री . मारुती विद्यालय , चरण 


७. विश्वासराव विद्यालय , यशवंतनगर 


१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट क्रमांक ३ 


या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ एमएजी -१ /बं . आ . / एसआर -०५/ २०१५-१६ / सन २०१६. 

सांगली जिल्ह्यातील १० वी व १२ वी परीक्षा केंद्र 


अ . 


पोलीस ठाणे 


सन २०१६ 


नं . 


१२ वी केंद्रे 


१० वी केंद्रे 


२२ . 


कोकरूड 


१. श्री . यशवंत कॉलेज , कोकरूड 


१. वारणा प्रसाद विद्यालय , बिळाशी 


२. नानकसिंग कॉलेज, सोनवडे 


२. यशवंत माध्यमिक विद्यालय , कोकरूड 


३. हिराई देशमुख कॉलेज , शेडगेवाडी 


३. मातोश्री हिराई देशमुख विद्यालय, शेडगेवाडी 


. 


४. गांधी सेवाधाम विद्यालय , आरळा. 


२३. 


जत 


१. रामराव हायस्कूल , जत 


१. राजे विजयसिंह डफळापूर हायस्कूल, 


डफळापूर 


२. राजे रामराव कॉलेज, जत 


२. जत हायस्कूल , जत 


३. श्री . रामराव विद्यामंदिर , जत 


२४ . 


कवठेमहांकाळ 


१. कन्या प्रशाला, कवठेमहांकाळ 


४. न्यू इंग्लिश स्कूल , शेगाव 
५. श्री . गुरु बसवेश्वर हायस्कूल , बिळूर 
६. न्यू इंग्लिश स्कूल , कुंभारी 
७. श्री . भैरवनाथ हायस्कूल , दरिबडची 
१. हनुमान विद्यालय , आगळगाव 
२. महालक्ष्मी हायस्कूल देशिंग, हरोली 
३. महाकाली हायस्कूल , कवठेमहांकाळ 
४. बाबुराव लढे विद्यामंदिर , कुची 
५. श्री . सिद्धेश्वर विद्यालय , नागज 
६. यशवंत विद्यामंदिर , रांजणी 


२. वसंतदादा पाटील कॉलेज , कवठेमहांकाळ 


७. नारायण सगरे विद्यालय , हिंगणगाव 


८. बॉईज हायस्कूल , कवठेमहांकाळ 


२५ . 


उमदी 


१. महात्मा विद्यामंदिर , उमदी 


९. शहीद सुरेश चव्हाण हायस्कूल, करोली टी 
१. न्यू इंग्लिश स्कूल , माडग्याळ 
२. विजय विठ्ठल हायस्कूल , सोन्याळ 


२. राजाराम बापू पाटील कॉलेज , संख 


३. न्यू इंग्लिश स्कूल, माडग्याळ 


३. श्री . गुरुबसु विद्यामंदिर , संख 


४. गुरुबसव कॉलेज , संख 


४. म . विद्यामंदिर हायस्कूल , उमदी 
५. राजारामबापू पाटील कन्या प्रशाला , संख 


एकूण 


४२ 


१०३ 


त्रिगुण कुलकर्णी, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सांगली. 


सांगली, १८ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १ ९४१ 


१७१ 


आदेश 


२० 


मे 


२०१४ . 


- 


वाचले :-- (१) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , सरकारवाडा यांचेकडील जा.क्र . २३२९ / १६, दिनांक ११ मे 

२०१६ 

रोजीचा अहवाल. 
( २) पोलीस उपायुक्त , परिमंडळ -१, नाशिक शहर यांचे पत्र क्रमांक १८७६ , दिनांक २०१६ . 
( २) मा . जिल्हाधिकारी , सांगली यांचेकडील पत्र क्र . गृह -१/ कार्या-६ / एमएजी/ आरआर/ १२२५/ १६ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६. 
(३) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ मधील तरतुदी . 
(४) महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश क्र . संकीर्ण -२०१४ /१२/प्र.क्र .२१०/ ई-१ , दिनांक 

३१ 

डिसेंबर 
क्रमांक एमएजी/ आरआर/ १०२५/ २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी, वाचले क्रमांक ०१ नुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , सरकारवाडा पोलीस 
ठाणे , यांनी श्री . भारत शंकर जाधव राहणार जाधववाडी, नाशिक यांनी केले तक्रारीची चौकशी करून प्रस्तावित आरोपी श्रीमती वर्षा मधुसुदन 
सत्पाळकर व अन्य ४ यांनी मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . लि . वसई या कंपनीची स्थापना करून आपापसात संगनमत करून कट रचून गुतंवणूकदारांचा 
विश्वास संपादन करून त्यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात ठेव ठेवण्यास भाग पाडून, ठेवी स्विकारुन त्यांचे ठेविची मुदत संपल्यावर आश्वासन व हमी 
दिल्याप्रमाणे मोबदला न देता फसवणूक करून अपहार केला असलेने व भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड मुंबई ( SEBI ) यांनी सदरची 
कंपनी बेकायदेशीर ठरवून चालू असलेले सर्व व्यवसाय बंद करून ठेविदारांच्या रकमा परत करणेच्या सूचना देऊनही त्यांनी ठेविदारांचे कडून 
रकमा स्वीकारणे सुरूच ठेवून यातील तक्रारदार फिर्यादिसह एकूण २२५८ ठेविदारांचे ४,७४,३२,३७२/ - मात्र इतक्या रकमेची फसवणूक केलेने 
आरोपी यांचेविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाणेत गुन्हा रजिस्टर नंबर ३४/१६ अन्वये गुन्हा नोंद झालेला असून याबाबत अधिक तपास सुरू आहे. 

आणि ज्याअर्थी, यातील प्रस्तावित आरोपी यांनी तक्रारदार फिर्यादीसह एकूण २२५८ ठेविदारांचे ४,७४,३२,३७२/- मात्र रुपयांची फसवणूक 
करून मिरज तालुकेतील कुपवाड येथील स.नं. ३१ + ३४- अ/ १ मधील प्लॉट नंबर १, २, ३ व सांगली सि.स.नं. १८० व १८१/१ मधील प्लॉट 
नंबर ३०१ व ३०२ ही मालमत्ता ठेविदारांचे गुंतवणूक रकमेचा वापर करून खरेदी केली असल्याने त्यावर गुंतवणूकदारांचा हक्क असलेने सदर 
मालमत्तेची एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जप्तीची कार्यवाही होणेबाबत विनंती केली आहे. तसेच, मा . जिल्हाधिकारी यांनीही वाचले क्रमांक 
३ अन्वये प्रकरणी संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणेबाबत सुचित केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी मिरज , उपविभाग मिरज उक्त वाचले क्रमांक ४ व ५ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , यातील प्रस्तावित आरोपी श्रीमती वर्षा मधुसुदन सत्पाळकर व अन्य ४ यांच्या ( मैत्रेय सर्व्हिसेस प्रा . लि ., वसई) मालकीने 
नोंद असलेली मिरज तालुकेतील कुपवाड येथील स.नं. ३१ + ३४ - अ/ १ मधील प्लॉट नंबर १, २, ३ व सांगली सि.स. नंबर १८० व १८१/१ मधील 
प्लॉट नंबर ३०१ व ३०२ ही मालमत्ता विशेषित न्यायालयाकडून पुढील आदेश होईपर्यंत जप्त करून तहसीलदार मिरज यांना नमूद मिळकतीचे 
कब्जेदारसदरी महाराष्ट्र शासन हे नाव नोंद करून संबंधित धारकाचे नाव इतर हक्कात दाखल करणेचे आदेश पारित करीत आहे. 


डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय अधिकारी व 

उपजिल्हाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , 


३ 


डिसेंबर २०१६. 


आदेश 


चे कलम 


- 


क्रमांक पुनर्व/ वांग / कावि -२५१ / २०१५-१६ / सन २०१६.- सातारा जिल्ह्यात वांग/ महिंद, बिबी, चिटेघर इत्यादी प्रकल्पांतर्गत लाभक्षेत्रातील व बुडीत 
क्षेत्रातील फलटण तालुक्यातील एकूण २८ गावाचे ७/१२ चे इतर हक्कामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९९९ 
११ ( १) अन्वये दिनांक १९ जानेवारी १९९ ३, १५ मे २००१, १६ मे २००१, १६ मार्च २००१ पासून जमीन विक्री / हस्तांतरण व बंदी शेरे दाखल 
करणेत आलेले आहेत. वांग / महिंद , निवकणे, बिबी , चिटेघर , इत्यादी प्रकल्पाचे प्रमाणभूत क्षेत्र १.६१ व ३.२३ हे. आर इतके निश्चित करणेत 
आले आहे . 

महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ चे शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रकल्पांतर्गत बाधित व्यक्तीच्या 
पुनर्वसनासाठी सदर प्रकल्पातील लाभक्षेत्रांतर्गत क्षेत्रातील भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरण व्यवहारावर निबंध घालण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या 
जमिनीच्या ७/१२ वर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून नोंदविण्यात आलेले शेरे उठविण्यासाठी तसेच पुनर्वसन अधिनियमांतर्गत 
निबंध कमी करण्यास या आदेशान्वये शासन मान्यता देणेत आली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
पुनर्व/ कावि -६ / १२/ ८/ २०१४ दिनांक २१ जून २०१४ अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेल्या बुडीत व लाभक्षेत्रातील गावातील पुनर्वसन अधिनियम , 
कलम १२ अन्वये घातलेले निबंध उठविणेबाबत जिल्हाधिकारी यांना पुढील कार्यवाही करणेकामी कळविणेत आले आहे. 


१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१ 


- 


महाराष्ट्र प्रकल्प बाधीत व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ चे कलम १३ व शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-३४१२/ प्र.क्र .१०१/र -४ , दिनांक 
१ सप्टेंबर २०१४ अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , सातारा असा आदेश देतो की , तहसीलदार पाटण यांचेकडील 
पत्र क्रमांक पुनर्व/ कावि -१०७, दिनांक १ एप्रिल २०१६ अन्वये कळविल्याप्रमाणे वांग / महिंद , निवकणे, बिबी, चिटेघर इत्यादी प्रकल्पांतर्गत लाभक्षेत्रातील 
पाटण तालुक्यातील लाभक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या एकूण २८ गावांपैकी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद २८ गावातील १.६१ व ३.२३ हे . आर क्षेत्रापेक्षा जादा 
क्षेत्र धारण केलेल्या खातेदारांबाबत आवश्यक ती पडताळणी करून त्यांचे धारण क्षेत्रामध्ये असणारे गट नंबर वगळून ज्या खातेदारांनी धारण 
केलेले क्षेत्र प्रकल्पाचे प्रमाणभूत क्षेत्र १.६१ व ३.२३ हे. आर पेक्षा कमी आहे अशा खातेदारांचे धारण क्षेत्रामधील गट नंबर ७/१२ चे इतर हक्कातील 
हस्तांतरण बंदीचा शेरा कमी करणेत यावा . 
सदर आदेशाचा अंमल सदर गावचे अधिकार अभिलेखास आदेशाच्या दिनांकापासून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


तालुका 


मंडळ 


शिक्का 
उठविणेचे काम पूर्ण 


एकूण गट 


एकूण क्षेत्र 


एकूण खातेदार 


१ 


मेंढ 


५४७ 


२० ९ .८८ 


४७ ९ 


कुठरे 


घोटील 


१०३१ 


५६०.२१ 


४५३ 


कसणी 


३४८ 


९ २३.३२ 


२२६ 


२ 


१४१ 


८.८३ 


११० 


रेठरेकरवाडी 
निगडे 


९ ०३ 


२६६.९ २ 


२ ९ ५ 


जिंती 


९ ०२ 


७३५.५ ९ 


५५२ 


उमरकांचन 


८ ९ २ 


४१४.५० 


६०७ 


ढेबेवाडी 


११२२ 


४७८.४६ 


४५२ 


महिंद 
निचकणे 
बिबी 


१३२ 


१७७ 


२५६ 


७ ९ १ 


३२७ 


५१३ 


साखरी 


६४ ९ 


२४१ 


३६३ 


कातवडी 


६७४ 


२३३.१ ९ 


४१० 


३ 


१०१५ 


२३३.४४ / ५ 


४२७ 


पाटण 


सुरूल 
पिंपळोशी 
केर 


२०० 


१.८१ 


२० ९ 


३६४ 


२४६ 


२१ ९ 


पाटण 


केरळ 


१० ९ ७ 


४३१ 


७८१ 


४६ 


२३.६५ 


६ 


८८८ 


६८० 


६०४ 


म्हारवंड 
मणदुरे 
चाफोली 
म्हावशी 


२६५ 


९७.९ ४ 


१०६ 


२६४ ९ 


८१३ 


१२४ ९ 


४ 


१४०६ 


६७४.४१ 


६३४ 


५२ 


१ ९ .८० 


१५ 


मेंढोशी 
देवघर 
सलतेवाडी 
भारसाखळे 


१७८ 


१३९ 


१ ९ ६ 


६७० 


११६ ९ .२७ 


६३ ९ 


घाणव 


४४ ९ 


१८६.८७ 


२२३ 


१ ९ २ 


८५.८८ 


११ ९ 


चिटेघर 
दिवशी खुर्द 
तामकणे 


२७२ 


१५१.४४ 


२७२ 


६३३ 


२३८.४७ 


२०६ 


एकूण 


१८५०८ 


९ ७ ९ ७.६८ / ५ 


१०६२१ 


अश्विन मुदगल , 


जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , ६ एप्रिल २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८, शके १९४१ 


१७३ 


आदेश 


- 


क्रमांक पुशा/ रॉकेल/ कावि -७५१ / २०१५-१६ / सन २०१६.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१५ / प्र.क्र .२२६ / ना.पु.२७ , दिनांक २० जुलै २०१६ अन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि.ली. रुपये २५०/ - ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) 
इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेत येत आहेत . तसेच शासन , पुरवठा विभाग परिपत्रक क्रमांक केईआर 
१३७६/ ३७६ ९ / सतरा , दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७६ नुसार केरोसिनचे दर निश्चित करताना पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक 
दरामध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश १९ ७० मधील परिच्छेद तीन तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय विस्तार मुंबई यांचेकडील निर्णय क्रमांक : रॉकेल-१७००/ ४४५/ प्र.क्र .३४२/ ना.पु. २७, दिनांक २४ एप्रिल 
२००० व निर्णय क्रमांक : रॉकेल-१०००/ ५५७५/ प्र.क्र . ८१६ / ना.पु. २७ दिनांक २६ सप्टेंबर २००१ व निर्णय क्रमांक : रॉकेल १००२/ २४५३ / प्र.क्र . २२८४/ 
ना.पु. २७ दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ व निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १००५/ ४५३०/ प्र.क्र .४५५१/ ना.पु. २७ दिनांक २१ मार्च २००४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करण्यात 
येणाऱ्या नियंत्रित दराच्या घरगुती वापरासाठीच्या घाऊक , अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत . 
सदर आदेशाची अंमलबजावणी ही आदेशाचे दिनांकापासून अमलात राहील . 

परिशिष्ट 


-- 


-- 


-- 


अ . 


तालुका 


घरगुती वापराचा रॉकेल दर 


नं . 


अर्ध घाऊक विक्रेत्यासाठी 
१००० लिटरचा दर 


१००० 


१००० 


१००० 


किरकोळ 


किरकोळ 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटरचा 


२०० 
लिटर 


लिटरचा 


लिटरचा 


लिटर 


एक 


एक 
लिटरचा 


दर मूल्य 


निव्वळ दर 


दराचा 


निव्वळ 


लिटरचा 


दर मूल्य 
वर्धित 


दराचा मूल्य 
वर्धित कर 


वर्धित 


मूल्यवर्धित 


दर 


दर 


पूर्णाकित 


करासह 


कर रक्कम 


करासह 


रक्कम 


दर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


१ . 


१६४८६.०० 


१६००५.१७ 


४८०.१७ 


३२५६ 


३१६१.१७ 


९ ४.८३ 


१६.७४ 


१६.७५ 


सातारा (अर्ध 
घाऊक विक्रेत्याचे 
कमिशन समाविष्ट 
करून दर ) 


२ . 


पाटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३३०८ 


३२११.६५ 


९ ६.३५ 


१६.८० 


१६.८० 


३ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२४६ 


३१७०.८७ 


९ ५.१३ 


१६.५ ९ 


१६.६० 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२६८ 


३१७२.८२ 


९ ५.१८ 


१६.६० 


१६.६० 


महाबळेश्वर 
जावली 
वाई 
कोरेगाव 


५ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२३२ 


३१३७.८६ 


९ ४.१४ 


१६.४२ 


१६.४५ 


६ . 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२७२ 


३१७६.७० 


९ ५.३० 


१६.६२ 


१६.६५ 


७ . 


खटाव 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३३०४ 


३२०७.७७ 


९ ६.२३ 


१६.७८ 


१६.८० 


८ . 


खंडाळा 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२१२ 


३११८.४५ 


९ ३.५५ 


१६.३२ 


१६.३५ 


९ . 


कराड 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३३०० 


३२०३.८८ 


९ ६.१२ 


१६.७६ 


१६.८० 


१० . 


फलटण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२३२ 


३१३७.८६ 


९ ४.१४ 


१६.४२ 


१६.४५ 


११. 


माण 


००.०० 


००.०० 


००.०० 


३२७६ 


३१८०.५८ 


९ ५.४२ 


१६.६४ 


१६.६५ 


%3D 


वरील किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर दिलेला आहे. किरकोळ विक्री करताना पुढील नमुन्याप्रमाणे विक्री करणेची आहे. 

उदा : सातारा तालुक्याचा किरकोळ विक्रीचा दर रुपये १६.७४ पैसे व पूर्णांकित दर रुपये १६.७५ पैसे असा आहे. एक लिटरची विक्री करताना 
रुपये १६.७५ पैसे घेणेचे आहे. तथापि, दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार १६.७४ + १६.७४ ३३.४८ पूर्णांकित रुपये ३३.५० पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे त्या भागातील विक्रेत्यांना प्रती लिटर ०.०२ पैसे ( दोन पैसे) वाहतुकीकरिता देणेचे आहेत. अशा गावांबाबत संबंधित 
तहसीलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत . त्याप्रमाणे घाऊक रॉकेल वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना केलेल्या रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचेहिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. किरकोळ विक्रत्यांना रॉकेल पोहोच करणेची जबाबदारी 
संबंधित घाऊक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


" 


महत्त्वाची टीप : 

(१) सातारा तालुकेसाठी दरमहा देणेत येणाऱ्या रॉकेल कोठ्यापैकी अर्धघाऊक परवानाधारकास देणेत येणाऱ्या कोठ्या व्यतिरिक्त तालुकेसाठीचा 
जो कोठा वाटपासाठी असेल त्या कोठ्याचे तालुकेसाठी केरोसीन वाटपास दिलेल्या घाऊक परवानाधारक यांचेकडून प्रति एक हजार लिटरचे रक्कम 
रुपये २०० /- प्रमाणे अर्धघाऊक वितरकांचे कमिशन संबंधित घाऊक परवानाधारक यांचेकडून दरमहा वसुल करून लेखाशीर्ष “ ०४०८ , अन्नसाठवण व 
वखार साठवण , ८०० इतर जमा रक्कम (०३) इतर बाबी सांकेतांक क्रमांक ०४०८००१ ५०० या शिर्षाखाली जमा करून चलनाचेमुळ प्रतिसह दरमहा 
दिनांक ३ पर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. 

२ ) तेल कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वितरकांचा डिलर्स पूल कमिशन अकाऊंट मध्ये दरमहा जमा होणाऱ्या रक्कमेचा वितरकनिहाय अहवाल 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय , सातारा येथेदिनांक ५ पूर्वी सादर करावा. 

अश्विन मुदगल , 

जिल्हाधिकारी सातारा. 
सातारा , १ सप्टेंबर २०१६ . 


आदेश 


२८ 


अ.क्र . 


१ 


२ 

३ 


४ 


५ 


w 


७ 


८ 


on 


१० 


वाचले : -- (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ . 
( २) आस्थापना शाखा , यांचेकडील पत्र जा.क्र . मह - कार्या-१ / आस्था -३/ एसआर -१०/ २०१६, दिनांक मार्च 

२०१६. 
क्रमांक गृह -१ / कार्या-६/ एमएजी/ बंदी आदेश/ एसआर-०८/ २०१५-१६/ सन २०१६.- ज्या अर्थी, सांगली शहरात दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग - राज्य सेवा ( पूर्व ) परीक्षा - २०१६ अनुक्रमे खालील ठिकाणी घेणेत येणार आहे . 

उपक्रंदाचे नाव 
सिटी हायस्कूल , गावभाग , 

सांगली 
हि . हा. रा. चिंतामणराव पटवर्धन हायस्कूल, गणेशदुर्ग, राजवाडा परिसर , सांगली 
कै . ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशाला , राजवाडा, सांगली 
वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग , विश्रामबाग, सांगली 
श्रीराम रामदयाळ मालू हायस्कूल , दक्षिण शिवाजीनगर, गुलमोहर कॉलनी, सांगली 
श्री बळवंतराव मराठे विद्यालय , शिवाजीनगर , मिरज , तालुका मिरज , सांगली 
सांगली हायस्कूल सांगली, अमराई जवळ , सांगली 
श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटील गर्ल्स हायस्कूल , नेमीनाथनगर , सांगली 
श्रीमती मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय , स्टॅण्ड रोड, सांगली 
जी . ए . हायस्कूल , हरभट रोड , सांगली 
गुलाबराव पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी, मिरज 

श्रीमती सुंदराबाई दगडे गर्ल्स हायस्कूल , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली 
१३ 

सौ . लक्ष्मीबाई पांडुरंग पाटील विद्यालय , सांगलीवाडी, जिल्हा सांगली 
श्रीमती चंपाबेन बालचंद शहा, महिला महाविद्यालय , रतनशीनगर , आमराई जवळ , सांगली. 
डॉ . पतंगराव कदम महाविद्यालय , सांगलीवाडी , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
चिंतामणराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स , सांगली-मिरज रोड , सांगली 
मातुश्री गंगामा शिवजी कोठारी गुजराती विद्यालय , महावीरनगर , सांगली 

मोहंमदियाँ ऍग्लो ऊर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज ऑफ आर्टस् अॅण्ड सायन्स , जिल्हा परिषद सांगली शेजारी, सांगली 
१ ९ 

मिरज महाविद्यालय, मिरज, शासकीय दूध डेअरीजवळ , मिरज, सांगली 

प्रज्ञा प्रबोधिनी प्रशाळा , विश्रामबाग , सांगली 
२१ 

एस . आर. व्ही . जी . सर्वोदय विद्यालय , उत्तर शिवाजीनगर , सांगली 

सौ . के . बी. दामाणी हायस्कूल , चांदणी चौक , सांगली 
२३ 

श्री कांतिलाल शहा प्रशाळा, विलिंग्डन कॉलेज परिसर , विश्रामबाग, सांगली 

गणपतराव आरवाडे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उत्तर शिवाजीनगर , सांगली 
वरील परीक्षेच्या केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश 
पारित होऊन मिळणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती केलेली आहे . 


११ 


१२ 


. 


१४ 


१५ 


१६ 


. 


१७ 


१८ 


२० 


२२ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१७५ 


त्याअर्थी, मी , शेखर गायकवाड , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला वाचले क्रमांक १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधिन राहून वरील 
अ.नं. १ ते २४ परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे परिसरात दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजीचे सकाळी ०६.०० 
ते सायंकाळी १८.०० पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ लागू करणेत येत असून खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे. 

१) वरील वेळेत दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी फिरणेस मनाई करणेत येत आहे . 
२) एकत्रित गटागटाने फिरणे व उभा राहणेस मनाई करणेत येत आहे. 

३) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्राचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन, टेलिफोन बुथ, फॅक्स मशीन, ध्वनीक्षेपक यांचा परीक्षा संदर्भात कोणत्याही 
गैरप्रकारासाठी वापरणेस मनाई करणेत येत आहे . 

४ ) परीक्षा केंद्रात मोबाईल, पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . सदरचा आदेश 
माझे सही शिक्यानिशी दिला असे आज दिनांक ४ एप्रिल २०१६ 

शेखर गायकवाड , 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ४ एप्रिल २०१६. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,-१९ ६० चे कलम -१५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश. 

क्रमांक २६२३/कक्ष अ-३ / का.क . १५६ / २०१५-१६ / सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी. ए. अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
या आदेशाद्वारे चेअरमन/ सेक्रेटरी, श्रेयस नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विटा , तालुका खानापूर , जिल्हा सांगली या संस्थेच्या /बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


श्री . यू. एस . गायकवाड 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
१०. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

११. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

१२. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यांत अ-३, अ-४, व ब, कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे. त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

१३. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

१४. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रक्कमेचा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारांत केलेला 
भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ -१ , अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडला आहे. 

१५. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

१६. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशी व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


१७. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र ./ २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


१८. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट / सिव्हिल कोर्ट या शब्दाचा तत्सम 
वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था असा फलक 
लावता येवू शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश ठेवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यांस, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


पी. ए. अष्टेकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सांगली. 


सांगली, २० ऑक्टोबर २०१६ . 


दिनांक २ ९ 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांचेकडील परिपत्रक एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक 
१ ९ 

मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/१६०५/ सीआर-१२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ ची अधिसूचना. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जानं . नाबँका/ डी -४/ क.१५६/ अ.प्र. २००५ , दिनांक १ जून २००५ चे पत्र, 

दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(४ ) शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/ १६०५/सीआर-१२० / १५- सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जा.क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ कब्जाबंदी/ २०० ९ , 

सप्टेंबर २०० ९ 

रोजीचे परिपत्रक . 
(६ ) चेअरमन/ सचिव , विठ्ठल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मिरज, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली, या संस्थेचे दिनांक २६ डिसेंबर 

२०१६ रोजीचे संचालक मंडळ सभा ठराव क्रमांक ४. 
क्रमांक जिउनिसां/ कक्ष/ ब-४/ का.क .१५६ / ६१७९/ २०१५-१६/ सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . ए. अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली तालुका मिरज , जिल्हा 
सांगली या आदेशाद्वारे चेअरमन/ सेक्रेटरी, विठ्ठल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. या संस्थेच्या/ बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ (१) व (२) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) ( ५) (६ ) ( ७) (९) ( १०) (११) ( अपसेट प्राईस 
कायम करणेची तरतुद वगळून) ( १२ ) ( १३) ( १४ ) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३१ 
जानेवारी २०१७ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


२ . 


श्री . रहिम करीम मुलाणी विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
सौ . वैशाली महेश पाटील 

सेक्रेटरी विशेष वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू , झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार राहतील. 
३. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
४. संस्था त्यांचेकडील (वि.व.अ. ) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेता येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , शके १९ ४१ 


१७७ 


५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केलेचे निदर्शनास आलेस दिलेले अधिकार काढून 
घेणेत येतील. 

६. अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्ण वेळ काम करणारे असावेत. 
७. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही अधिसूचना पुढे चालू ठेवावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेत यावा. 

८. नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्था स्तरावर त्याचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजे संचालक 
मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून , भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा . 

९ . शासन निर्णयान्वये विशेष वसुली अधिकारी यांनी तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
१०. जिल्हा उपनिबंधक , यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे . 

११. वाचले क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिलेनंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत 
येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन 
होणे आवश्यक आहे. 

१२. शासनाचा मागील थकित सरचार्ज व प्रोसेस फीचा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास जमा करून त्याची एक 
प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


पी . ए . अष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सांगली. 


सांगली, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


१ ९ 


१ ९ ६८ . 


२१ 


सप्टेंबर २००७. 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांचेकडील परिपत्रक एडीएम / १८४/ १५६ (२), दिनांक मार्च 

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/ १६०५/ सीआर-१२० /१५- सी, दिनांक २ एप्रिल २००५ ची अधिसूचना. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जानं . नाबँका/ डी -४/ क.१५६/ अ.प्र . २००५, दिनांक १ जून २००५ चे पत्र, 

दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ४) शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/१६०५/ सीआर -१२०/ १५- सी ,दिनांक 
(५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांचेकडील जा.क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / कब्जाबंदी/ २०० ९ , 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०० ९ रोजीचे परिपत्रक. 
(६ ) सचिव, श्री . विलासराव शिंदे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, बावची, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली, या संस्थेचेदिनांक १६ जानेवारी 

२०१६ रोजीचे संचालक मंडळ सभा ठराव क्रमांक ८ . 
क्रमांक जिउनिसां /कक्ष/ ब-४/ का.क .१५६ / ६३७६ / २०१५-१६ / सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . ए. अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली तालुका मिरज , जिल्हा 
सांगली या आदेशाद्वारे सचिव , श्री . विलासराव शिंदे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित बावची, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली या संस्थेच्या/ 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) ( ५) (६ ) ( ७) (९ ) ( १० ) (११) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतुद वगळून) ( १२ ) ( १३ ) ( १४ ) (१५ ) (१७) (१८ ) ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे. 


- 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


विशेष वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
श्री . धन्यकुमार चंद्रकांत उरणे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू , झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार राहतील. 
३. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
४. संस्था त्यांचेकडील ( वि.व.अ. ) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेता येतील . 

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केलेचे निदर्शनास आलेस दिलेले अधिकार काढून 
घेणेत येतील. 


१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


६. अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्ण वेळ काम करणारे असावेत . 
७. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही अधिसूचना पुढे चालू ठेवावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेत यावा. 

८. नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्था स्तरावर त्याचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजे संचालक 
मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून , भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा . 

९ . शासन निर्णयान्वये विशेष वसुली अधिकारी यांनी तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
१०. जिल्हा उपनिबंधक , यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

११. वाचले क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिलेनंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत 
येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन 
होणे आवश्यक आहे . 

१२. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फीचा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास जमा करून त्याची एक 
प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


पी . ए . अष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , सांगली. 


सांगली , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


२ ९ 


. 


अधिसूचना 
वाचले : -- (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील परिपत्रक एडीएम /१८४/ १५६(२ ), दिनांक 
१ ९ 

मार्च 

१ ९ ६८ . 
(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/ १६०५ / सीआर-१२०/१५- सी, दिनांक २ एप्रिल २००५ ची अधिसूचना. 
(३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जानं . नाबँका/ डी -४ / क.१५६ / अ.प्र . २००५ , दिनांक १ जून २००५ चे पत्र, 

दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(४) शासन अधिसूचना नंबर सीएसएल/ १६०५/ सीआर-१२० / १५ - सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडील जा.क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ कब्जाबंदी/ २०० ९ , 
दिनांक सप्टेंबर 

२०० ९ 

रोजीचे परिपत्रक . 
(६ )मॅनेजर /विशेष वसुली अधिकारी, पंचशील नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , आष्टा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली, या संस्थेचेदिनांक 

२६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे संचालक मंडळ सभा ठराव क्रमांक ८ . 
क्रमांक जिउनिसां /कक्ष/ ब -४ / का.क .१५६ / २८२/ २०१५-१६/ सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी . ए . अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली तालुका मिरज , जिल्हा 
सांगली या आदेशाद्वारे मॅनेजर /विशेष वसुली अधिकारी, पंचशील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित आष्टा , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
या संस्थेच्या /बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
(१ ) व ( २) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २ (एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५ ) (६) ( ७) (९) 
(१०) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतुद वगळून) ( १२ ) ( १३ ) (१४ ) (१५ ) (१७) ( १८ ) ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करणेसाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे. 
विशेष वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
श्री . धन्यकुमार चंद्रकांत निगवे विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू , झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
२. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार राहतील. 
३. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली यांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
४. संस्था त्यांचेकडील (वि.व.अ. ) अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेता येतील . 

५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकारक वसुलीचे काम न केलेचे निदर्शनास आलेस दिलेले अधिकार काढून 
घेणेत येतील . 

६. अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पूर्ण वेळ काम करणारे असावेत. 
७. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही अधिसूचना पुढे चालू ठेवावयाची असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेत यावा. 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१७ ९ 


८. नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्था स्तरावर त्याचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजे संचालक 
मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून , भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा. 

९. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स , दिनांक -२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकारी यांनी तीन सिंहाची 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

१०. जिल्हा उपनिबंधक , यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणे. 

११. वाचले क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्र प्रमाणपत्र दिलेनंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत 
येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन 
होणे आवश्यक आहे . 


१२. शासनाचा मागील थकीत सरचार्ज व प्रोसेस फी चा भरणा बाकी असल्यास पुढील १५ दिवसांत शासनास जमा करून त्याची एक 
प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


१३. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१४. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट /सिव्हिल 
कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

१५. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचे स्वत : च्या पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

पी . ए . अष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सांगली. 


सांगली, २१ एप्रिल २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक २६८८ / कक्ष -३/ ब-४/ का.क .१५६ / २०१५-१६ / सन २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पी. ए . अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, सांगली तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
या आदेशाद्वारे अवसायक / व्यवस्थापक , दि मिरज अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , मिरज , जिल्हा सांगली ( अवसायनांत) या संस्थेच्या /बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . पी . एम . वनवे 


व्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


१ . 
२ . 

३ . 


श्री . आर . ए . पवार 


सहायक व्यवस्थापक 


सांगली जिल्हा 


ज्युनिअर ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


श्री . एस. एस . निडगुंदी 
श्री . एस. एन . खाडे 


४ . 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


५ . 


श्री . ए. ए . हारगे 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


सांगली जिल्हा 


६ . 


श्री . के . एस . लामदाडे 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


७ . 


श्रीमती के . ए . जमखंडे 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


८ . 


श्री . ए . आर . कोल्हार 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


९ . 


श्री . व्ही . ए . सगरे 


ऑफिसर 


सांगली जिल्हा 


१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ 


१८ , शके १ ९ ४१ 


. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यांत अ -३, अ -४ व ब, वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे . त्या मुख्य 
कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे , त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाचे शासकीय कोषागारांत केलेला 
भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ -३, अ -४ सोबत जोडला आहे. 


. 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारांत घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यांत असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


८. शासन निर्णय , क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र ./२३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट / सिव्हिल कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


सहकारी बँक / पतसंस्था असा फलक 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी 
लावता येवू शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


१२. वसुली अधिकाऱ्यांस थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही. 


पी . 


ए . 


अष्टेकर , 


जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , सांगली. 


सांगली, १ सप्टेंबर २०१६. 


जिल्हादंडाधिकारी 
, 
सांगली 
यांजकडून 


१८२ 


आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


- 


वाचले 
: 
-- 

(१)महाराष्ट्रशासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१६/प्र.क्र.१०४/नापु-२७,दिनांक२२एप्रिल२०१६. 

( 
२ 
) 
जीवनावश्यक 
वस्तू 
कायदा 
, 
१ 
९ 
५५ 
. 

क्रमांकपुरवठा-५/आरआर/५८३/२०१५-१६/सन२०१६.-राज्यशासनानेसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतघरगुतीवापरावयाच्याकेरोसिनघाऊकवितरकांच्यासुधारितकमिशनमध्येसुधारणाझाली असलेबाबत,महाराष्ट्रशासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१६/प्र.क्र.१०४नापु२७,दिनांक२२एप्रिल२०१६अन्वयेकळविण्यातआलेआहेकी,केरोसिनच्या एक्सडेपोदरामध्येदिनांक९एप्रिल२०१६पासूनसुधारणाझालीअसल्याचेराज्यस्तरीयसमन्वयकतेलउद्योग,महाराष्ट्रराज्य,मुंबईयांनीशासनासदिनांक१५एप्रिल२०१६रोजीच्यापत्रान्वयेकळविले आहे.त्याअनुषंगानेदिनांक९एप्रिल२०१६पासूनलागूझालेलेसदरसुधारितएक्सडेपोदराच्याअनुषंगानेघाऊकवितरकाचेकमिशन,गळतीवइतरखर्च,प्रचलितवाहतूकदरलागूअसेलतेथे अर्धघाऊकवितरकाचेकमिशन,किरकोळविक्रेत्याचेकमिशनप्रकरणपरत्वेव्हॅट,घाऊकस्तरावरीलद्यावयाचापूर्णांकाचालाभवइतरअनुषंगिकबाबीविचारघेऊन,सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतवितरित करण्यातयेणाऱ्याकेरोसिनचेघाऊकवकिरकोळविक्रीदरनिश्चितकरूनत्याबाबततत्काळअधिसूचनानिर्गमितकरणेबाबतवरीलवाचलेक्रमांक१चेपत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 

सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गत 
केरोसिनचेप्रचलितएक्सडेपोदर,एक्स 
डेपोदरावर३टक्केव्हॅट,तसेचघाऊकवितरकांचेसुधारितकमिशन,प्रचलित 
वाहतूकदर 
,प्रकरणपरत्वेअर्धघाऊक वितरकांचेकमिशन,किरकोळकमिशन,व्हॅटवइतरअनुषंगिकबाबीविचारातघेऊन,आपल्याजिल्ह्यातीलसार्वजनिक 
वितरणव्यवस्थेअंतर्गत 
सुधारितदरनिश्चितकरूनत्याबाबततातडीनेअधिसूचना निर्गमितकरावीवत्याचीप्रतशासनासपाठवावीअसेवरीलवाचले१चे 
पत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 

सबब,मी,जिल्हाधिकारी,जीवनावश्यकवस्तूकायदा,१९५५चेकलम३नुसारप्राप्तझालेअधिकारान्वयेअसाआदेशदेतोकी,सांगलीजिल्ह्यातीलआय.ओ.सी.लि.,बी.पी.सी.लि.,आय.बी.पी.सी.लि., मिरजडेपो(चंदनडेपो)वएच.पी.सी.लि.,हजारवाडीडेपो,तालुकापलुसयातेलकंपन्याकडीलघरगुतीवापराचेउत्तमप्रतीचेरॉकेलघाऊकवकिरकोळविक्रीचेदरवरीलवाचलेएकचेपत्रान्वयेकळविलेली दरवाढविचारातघेऊनसोबतजोडलेल्यापत्रकाप्रमाणेदिनांक९एप्रिल२०१६पासूननिर्धारितकरीतआहे. 

DepotMiraj Wholesale&Retail 
SellingRatesofPDSKerosenefromIOC,BPC,IBPChandanwadiMirajDepots Sr.Sangli 
Miraj 
Tasgaon 

Khanapur 

Atpadi 

Kadegaon Mahankal 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ 


Particulars 


K. 


Jath 


Walwa 


Shirala 


Palus 


No. 


Distance 
from 
Depot 


22 


5 


48 


70 


163 


104 


116 


140 


216 


84 


132 


A 


Ex.DepotBasicRate/KI 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.9913788.99 


B 


VAT3% 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


C 


WholesellerTotal 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.6614202.66 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


PurchaseRate/KI 


(i) 
wholesellercommission 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


१८ , 


D 


(iii)transportationcharges 


233.18 


188.64 


296.7 


353.46 


584.2 


441.18 


472.14 


525.78 


718.82 


389.58 


513.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


शके १ ९ ४१ 


(v)octroi 


0.00 


0.00 


(vi)roundoff 


7.27 


3.27 


2.00 


3.50 


5.77 


3.15 


1.32 


5.93 


7.07 


6.21 


8.58 


(vii) 
totali+ii+ 
iii 
+iv+V 


1123.63 


1075.09 


1181.88 


1240.14 


1473.15 


1327.51 


1356.64 


1414.89 


1609.07 


1278.97 


1405.18 


E 


VAT 
3 
%onD 
( 
vii 
) 


33.71 


32.25 


35.46 


37.20 


44.19 


39.83 


40.70 


42.45 


48.27 


38.37 


42.16 


DepotMiraj Wholesale&RetailSellingRates 
ofPDSKerosenefromIOC 
, 
BPC,IBPChandanwadiMirajDepots Sangli Miraj 
Tasgaon 

K.Jath 

Walwa 
KhanapurShirala 
Mahankal 


Sr. 


Particulars 


Atpadi 


Palus 


Kadegaon 


No. 


F 


TotalC+ 
D+E 


15360.00 


15310.00 


15420.00 


15480.00 


15720.00 


15570.00 


15600.00 


15660.00 


15860.00 


15520.0015650.00 


F1 


14912.62 


14864.08 


14970.87 


15029.13 


15262.14 


15116.50 


15145.63 


15203.88 


RetailerPurchasePrice (F-B-E) 


15398.06 


15067.9615194.17 


VatB+E 


447.38 


445.92 


449.13 


450.87 


457.86 


453.50 


454.37 


456.12 


461.94 


452.04 


455.83 


( 
i 
) 
retailercommission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


H 


VAT 
3 
% 
on 
G 
( 
iii 
) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


I 


15617.50 


15567.50 


15677.50 


15737.50 


15977.50 


15827.50 


15857.50 


15917.50 


16117.50 


15777.5015907.50 


RetailSellingPrice/KI (F+G(iii)+H) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ 


VAT(B 
+E+H 
) 


454.88 


453.42 


456.63 


458.37 


465.36 


461.00 


461.87 


463.62 


469.44 


459.54 


463.33 


Total 


15617.50 


15567.50 


15677.50 


15737.50 


15977.50 


15827.50 


15857.50 


15917.50 


16117.50 


15777.5015907.50 


J 


RetailSellingPrice/Ltr. 


15.62 


15.57 


15.68 


15.74 


15.98 


15.83 


15.86 


15.92 


16.12 


15.78 


15.91 


RoundedRentalPrice/Ltr. 


15.65 


15.60 


15.70 


15.75 


16.00 


15.85 


15.90 


15.95 


16.15 


15.80 


15.95 


DepotHajarwadi Wholesale&RetailSellingRatesofPDSKeros 

osene 
from 
Hindustan 
Petroleum 
CorporationHajarwadi 
Depots 
ParticularsSangli 
Miraj 
Tasgaon 

K.Jath 

Walwa 
Khanapur 
Shirala Mahankal 


Sr. No. 


Atpadi 


Palus 


Kadegaon 


Distance 
from 
Depot 


50 


70 


16 


108 


229 


92 


75 


106 


145 


38 


82 


A 


Ex.DepotBasicRate/Kl. 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.99 


13788.9913788.99 


B 


VAT3% 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


413.67 


с 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.66 


14202.6614202.66 


WholesellerTotal PurchaseRate/KI 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


(i)wholesellercommission 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


D 


(iii)transportationcharges 


301.86 


353.46 


217.46 


451.5 


751.84 


410.22 


366.36 


446.34 


538.48 


270.9 


384.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


96 , 9h 9889 


(v)octroi 


0.00 


0.00 


(vi)roundoff 


6.55 


3.50 


3.57 


2.54 


3.17 


4.99 


0.30 


7.70 


2.94 


8.39 


1.66 


(vii 
)totali+ii+ 
iii+iv+V 


1191.59 


1240.14 


1104.21 


1337.22 


1638.19 


1298.39 


1249.84 


1337.22 


1424.60 


1162.47 


1269.26 


E 


VAT 
3 
% 
on 
D 
( 
vii 
) 


35.75 


37.20 


33.13 


40.12 


49.15 


38.95 


37.50 


40.12 


42.74 


34.87 


38.08 


903 


F 


Total 
C+D+E 


15430.00 


15480.00 


15340.00 


15580.00 


15890.00 


15540.00 


15490.00 


15580.00 


15670.00 


15400.0015510.00 


१८४ 


DepotMiraj Wholesale&RetailSellingRates 
ofPDSKerosene 
fromHindustanPetroleumCorporationHajarwadiDepots 
ParticularsSangli Miraj 
TasgaonK. 

Jath 

Walwa 
KhanapurShirala Mahankal 


Atpadi 


Palus 


Sr. No. 


Kadegaon 


F1 


14980.58 


15029.13 


14893.20 


15126.21 


15427.18 


15087.38 


15038.83 


15126.21 


15213.59 


14951.4615058.25 


RetailerPurchasePrice (F-B-E) 


VatB 
+E 


449.42 


450.87 


446.80 


453.79 


462.82 


452.62 


451.17 


453.79 


456.41 


448.54 


451.75 


(i)retailercommission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


H 


VAT 
3 
%on 
G(iii) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


15687.50 


15737.50 


15597.50 


15837.50 


16147.50 


15797.50 


15747.50 


15837.50 


15927.50 


15657.5015767.50 


RetailSellingPrice/KI (F+G(iii)+H) 


VAT(B 
+ 
E 
+ 
H) 


456.92 


458.37 


454.30 


461.29 


470.32 


460.12 


458.67 


461.29 


463.91 


456.04 


459.25 


Total 


15687.50 


15737.50 


15597.50 


15837.50 


16147.50 


15797.50 


15747.50 


15837.50 


15927.50 


15657.5015767.50 


J 


RetailSellingPrice/Ltr. 


15.69 


15.74 


15.60 


15.84 


16.15 


15.80 


15.75 


15.84 


15.93 


15.66 


15.77 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ 


RoundedRentalPrice/Ltr. 


15.70 


15.75 


15.60 


15.85 


16.15 


15.80 


15.75 


15.85 


15.95 


15.70 


15.80 


शेखर 
गायकवाड 
, 
जिल्हादंडाधिकारी 
, 

सांगली 
. 


सांगली 
, 
३० 
एप्रिल 
२०१६ 
. 


आदेश 


१८ , 


वाचले:--(१)महाराष्ट्रशासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१६/प्र.क्र.६७/नापु-२७ 
,दिनांक१७ऑगस्ट२०१५. 

( 
२ 
) 
जीवनावश्यक 
वस्तू 
कायदा 
, 
१ 
९ 
५५ 
. क्रमांकपुरवठा-५/आरआर/८२३/२०१५.-राज्यशासनानेसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतघरगुतीवापरावयाच्याकेरोसिनघाऊकवितरकांच्यासुधारितकमिशनमध्येसुधारणाझालीअसलेबाबत,महाराष्ट्र शासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१४/प्र.क्र.६७/नापु२७,दिनांक१७ऑगस्ट२०१५अन्वयेकळविण्यातआलेआहेकी,केरोसिनच्याएक्सडेपोदरामध्ये दिनांक१जुलै२०१५पासूनसुधारणाझालीअसल्याचेराज्यस्तरीयसमन्वयकतेलउद्योग,महाराष्ट्रराज्य,मुंबईयांनीशासनासदिनांक१७ऑगस्ट२०१५रोजीच्यापत्रान्वयेकळविलेआहे.त्याअनुषंगाने दिनांक१जुलै२०१५पासूनलागूझालेलेसदरसुधारितएक्सडेपोदराच्याअनुषंगानेघाऊकवितरकाचेकमिशन,गळतीवइतरखर्च,प्रचलितवाहतूकदरलागूअसेलतेथेअर्धघाऊकवितरकाचे कमिशन,किरकोळविक्रेत्याचेकमिशनप्रकरणपरत्वेव्हॅट,घाऊकस्तरावरीलद्यावयाचापूर्णांकाचालाभवइतरअनुषंगिकबाबीविचारघेऊन,सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतवितरीतकरण्यातयेणाऱ्या केरोसिनचेघाऊकवकिरकोळविक्रीदरनिश्चितकरूनत्याबाबततत्काळअधिसूचनानिर्गमितकरणेबाबतवरीलवाचलेक्रमांक१चेपत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 

सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतकेरोसिनचेप्रचलितएक्सडेपोदर,एक्स 
डेपोदर,एक्सडेपोदरावर३ 
टक्केव्हॅट 
,तसेचघाऊक 
वितरकांचेसुधारितकमिशन,प्रचलितवाहतूकदर, 
प्रकरणपरत्वे अर्धघाऊकवितरकांचेकमिशन,किरकोळवितरकांचेकमिशन,प्रकरणपरत्वेव्हॅटवइतरअनुषंगिकबाबीविचारातघेऊन 
,आपल्या 
जिल्ह्यातीलसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतसुधारितदरनिश्चित करूनत्याबाबततातडीनेअधिसूचनानिर्गमितकरावीवत्याचीप्रतशासनासपाठवावीअसेवरीलवाचलेक्रमांक१चेपत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 


शके १ ९ ४१ 


少し 
一 


डेपो 
( 
चंदन 


पलुसयातेल 


सबब,मी,जिल्हाधिकारी,जीवनावश्यकवस्तूकायदा,१९५५चेकलम३नुसारप्राप्तझालेअधिकारान्वयेअसाआदेशदेतोकी,सांगलीजिल्ह्यातीलआय.ओ.सी.लि.,बी.पी.सी.लि.,आय.बी.पी.सी.लि., मिरजडेपो) 
वएच.पी.सी.लि.,हजारवाडीडेपो, 
तालुकाकंपन्याकडील 
घरगुतीवापराचेउत्तमप्रतीचेरॉकेलघाऊकवकिरकोळविक्रीचे 

दरवरीलवाचले एकचेपत्रान्वये कळविलेलीदरवाढविचारातघेऊनसोबतजोडलेल्यापत्रकाप्रमाणेदिनांक१जुलै२०१५पासूननिर्धारितकरीतआहे. 

DepotMiraj Wholesale&Retail 
SellingRates 
ofPDSKerosenefromIOC,BPC,IBP 
ChandanwadiMirajDepots Sr. ParticularsSangli 
Miraj 
Tasgaon 

K.Jath 

WalwaKhanapurShiralaAtpadiPalus 
Kadegaon No. 

Mahankal 


Distance 
fromDepot 


22 


5 


48 


70 


163 


104 


116 


140 


216 


84 


132 


A 


Ex.DepotBasicRate/KI 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


B 


VAT 
3% 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


C 


WholesellerTotal 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.0214266.02 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


PurchaseRate/KI 


(i)wholesellercommission 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


D 


( 
iii 
)transportationcharges 


233.18 


188.64 


296.7 


353.46 


584.2 


441.18 


472.14 


525.78 


718.82 


389.58 


513.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


(v)octroi 


142.66 


142.66 


(vi)roundoff 


20.03 


25.73 


21.50 


22.99 


25.26 


22.65 


20.81 


25.43 


16.85 


25.70 


18.37 


ते 


(vii 
)totali+ii+iii+iv+V 


1100.96 


1062.12 


1023.29 


1081.54 


1314.55 


1168.92 


1198.04 


1256.30 


1440.76 


1120.37 


1236.88 


E 


VAT 
3 
% 
on 
D 
( 
vii 
) 


33.03 


31.86 


30.70 


32.45 


39.44 


35.07 


35.94 


37.69 


43.22 


33.61 


37.11 


बुधवार , मे २ 


F 


Total 
C 
+ 
D 
+ 
E 


15400.00 


15360.00 


15320.00 


15380.00 


15620.00 


15470.00 


15500.00 


15560.00 


15750.00 


15420.0015540.00 


F1 


RetailerPurchasePrice 


14951.46 


14912.62 


14873.79 


14932.04 


15165.05 


15019.42 


15048.54 


15106.80 


15291.26 


14970.8715087.38 


(F-B-E) 


VatB+E 


448.54 


447.38 


446.21 


447.96 


454.95 


450.58 


451.46 


453.20 


458.74 


449.13 


452.62 


(i 
)retailer 
commission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


H 


VAT 
3 
%on 
G 
(iii 
) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


१८ , 


I 


15657.50 


15617.50 


15577.50 


15637.50 


15877.50 


1572 


15727.50 


15757.50 


15817.50 


16007.50 


RetailSellingPrice/KI (F+G(iii)+H) 


15677.5015797.50 


शके १ ९ ४१ 


VAT 
( 
B 
+ 
E 
+ 
H) 


456.04 


454.88 


453.71 


455.46 


462.45 


458.08 


458.96 


460.70 


466.24 


456.63 


460.12 


Total 


15657.50 


15617.50 


15577.50 


15637.50 


15877.50 


15727.50 


15757.50 


15817.50 


16007.50 


15677.5015797.50 


J 


RetailSellingPrice/Ltr. 


15.66 


15.62 


15.58 


15.64 


15.88 


15.73 


15.76 


15.82 


16.01 


15.68 


15.80 


RoundedRentalPrice/Ltr. 


15.70 


15.65 


15.60 


15.65 


15.90 


15.75 


15.80 


15.85 


16.05 


15.70 


15.80 


१८५ 


DepotHajarwadi Wholesale&RetailSellingRatesofPDS 
Kerosene 
fromHindustan 
Petroleum 
CorporationHajarwadi 
Depot 


१८६ 


Particulars 


Sangli 


Miraj 


Tasgaon 


K. 


Jath 


Walwa 


Khanapur 


Shirala 


Sr. No. 


Atpadi 


Palus 


Kadegaon 


Mahankal 


Distance 
from 
Depot 


50 


70 


16 


108 


229 


92 


75 


106 


145 


38 


82 


A 


Ex.DepotBasicRate/Kl. 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


13850.5 


B 


VAT3% 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


415.52 


C 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.02 


14266.0214266.02 


WholesellerTotal PurchaseRate/K1 


- 


( 
i 
)wholeseller 
commission 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


536.09 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


D 


(iii)transportationcharges 


301.86 


353.46 


217.46 


451.5 


751.84 


410.22 


366.36 


446.34 


538.48 


270.9 


384.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ 


(v)octroi 


142.66 


142.66 


(vi)roundoff 


19.31 


25.96 


23.07 


22.04 


22.67 


24.48 


19.80 


17.49 


22.43 


18.17 


21.16 


(vii)totali+ii+iii 
+iv+v 


1168.92 


1227.17 


945.62 


1178.63 


1479.60 


1139.79 


1091.25 


1168.92 


1266.00 


994.16 


1110.67 


E 


VAT 
3 
% 
on 
D 
( 
vii 
) 


35.07 


36.82 


28.37 


35.36 


44.39 


34.19 


32.74 


35.07 


37.98 


29.82 


33.32 


F 


TotalC+D+E 


15470.00 


15530.00 


15240.00 


15480.00 


15790.00 


15440.00 


15390.00 


15470.00 


15570.00 


15290.0015410.00 


F 
1 


15019.42 


15077.67 


14796.12 


15029.13 


15330.10 


14990.29 


14941.75 


15019.42 


15116.50 


14844.6614961.17 


RetailerPurchasePrice (F 
-B 
-E) 


Vat 
B 
+ 
E 


450.58 


452.33 


452.33 


443.88 


450.87 


459.90 


449.71 


448.25 


450.58 


453.50 


445.34 


448.83 


(i 
)retailercommission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


H 


VAT 
3 
% 
on 
G 
( 
iii 
) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


८ , २०१९ / वैशाख १२ 


15727.50 


15787.50 


15497.50 


15737.50 


16047.50 


15697.50 


15647.50 


15737.50 


15827.50 


- 


RetailSellingPrice 
/Kl. (F 
+G(iii)+H) 


15557.5015667.50 


VAT 
(B 
+E 
+ 
H) 


458.08 


459.83 


451.38 


458.37 


467.40 


457.21 


455.75 


458.08 


461.00 


452.84 


456.33 


Total 


15727.50 


15787.50 


15497.50 


15737.50 


16047.50 


15697.50 


15647.50 


15727.50 


15827.50 


15547.5015667.50 


RetailSellingPrice/Ltr. 


15.73 


15.79 


15.50 


15.74 


16.05 


15.70 


15.65 


15.73 


15.83 


15.55 


15.67 


१८ , शके १ ९ ४१ 


RoundedRentalPrice/Ltr. 


15.75 


15.80 


15.50 


15.75 


16.05 


15.70 


15.65 


15.75 


15.85 


15.55 


15.70 


शेखर 
गायकवाड 
, 
जिल्हादंडाधिकारी,सांगली. 


सांगली 
, 
३१ 
मे 
२०१६ 
. 


आदेश 


वाचले:--(१)महाराष्ट्रशासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१६/प्र.क्र.१०४/नापु-२७,दिनांक२३मे२०१६. 

( 
२ 
) 
जीवनावश्यक 
वस्तू 
कायदा 
, 
१ 
९ 
५५ 
. 

क्रमांकपुरवठा-५/आरआर/५८३/सन२०१६.-राज्यशासनानेसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतघरगुतीवापरावयाच्याकेरोसिनघाऊकवितरकांच्यासुधारितकमिशनमध्येसुधारणाझालीअसलेबाबत, महाराष्ट्रशासन,अन्न,नागरीपुरवठावग्राहकसंरक्षणविभागाकडीलपत्रक्रमांकरॉकेल१५१६/प्र.क्र.१०४/नापु-२७,दिनांक२३मे२०१६अन्वयेकळविण्यातआलेआहेकी,केरोसिनच्याएक्सडेपो दरामध्येदिनांक१७मे२०१६पासूनसुधारणाझालीअसल्याचेराज्यस्तरीयसमन्वयकतेलउद्योग,महाराष्ट्रराज्य,मुंबईयांनीशासनासदिनांक२२एप्रिल२०१६रोजीच्यापत्रान्वयेकळविलेआहे.त्या अनुषंगानेदिनांक१७मे२०१६पासूनलागूझालेलेसदरसुधारितएक्सडेपोदराच्याअनुषंगानेघाऊकवितरकाचेकमिशन,गळतीवइतरखर्च,प्रचलितवाहतूकदरलागूअसेलतेथेअर्धघाऊकवितरकाचे कमिशन,किरकोळविक्रेत्याचेकमिशनप्रकरणपरत्वेव्हॅट,घाऊकस्तरावरीलद्यावयाचापूर्णांकाचालाभवइतरअनुषंगिकबाबीविचारघेऊन,सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतवितरितकरण्यातयेणाऱ्या केरोसिनचेघाऊकवकिरकोळविक्रीदरनिश्चितकरूनत्याबाबततत्काळअधिसूचनानिर्गमितकरणेबाबतवरीलवाचलेक्रमांक१चेपत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 

सार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतकेरोसिनचेप्रचलितएक्सडेपोदर,एक्सडेपोदरावर३टक्केव्हॅट,तसेचघाऊकवितरकांचेसुधारितकमिशन,प्रचलितवाहतूकदर,प्रकरणपरत्वेअर्धघाऊक वितरकांचेकमिशन,किरकोळवितरकांचेकमिशन,प्रकरणपरत्वेव्हॅटव 
इतरअनुषंगिकबाबीविचारातघेऊन, 
आपल्याजिल्ह्यातीलसार्वजनिकवितरणव्यवस्थेअंतर्गतसुधारितदरनिश्चितकरूनत्याबाबत तातडीनेअधिसूचनानिर्गमितकरावीवत्याचीप्रतशासनासपाठवावीअसेवरीलवाचलेक्रमांक१चेपत्रान्वयेशासनाकडूनकळविण्यातआलेलेआहे. 

सबब,मी,जिल्हाधिकारी,जीवनावश्यकवस्तूकायदा,१९५५चेकलम३नुसारप्राप्तझालेअधिकारान्वयेअसाआदेशदेतोकी,सांगलीजिल्ह्यातीलआय.ओ.सी.लि.,बी.पी.सी.लि.,आय.बी.पी.सी.लि., मिरजडेपो(चंदनडेपो)वएच.पी.सी.लि.,हजारवाडीडेपो,तालुकापलुसयातेलकंपन्याकडीलघरगुतीवापराचेउत्तमप्रतीचेरॉकेलघाऊकवकिरकोळविक्रीचेदरवरीलवाचलेएकचेपत्रान्वये कळविलेलीदरवाढविचारातघेऊनसोबतजोडलेल्यापत्रकाप्रमाणे 
दिनांक१७मे२०१६ 
पासूननिर्धारितकरीतआहे 

DepotHajarwadi 
Wholesale&RetailSellingRatesofPDSKerosenefrom 
Hindustan 
PetroleumCorporation, 
HajarwadiDepot 

From 
17thMay2016 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


Sr. 


Particulars 


Sangli 


Miraj 


Tasgaon 


K. 


Jath 


Walwa 


Khanapur 


Shirala 


Atpadi 


Palus 


Kadegaon 


मे २ 


No. 


Mahankal 


Distance 
from 
Depot 


50 


70 


16 


108 


229 


92 


75 


106 


145 


38 


82 


A 


Ex.DepotBasicRate/Kl. 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.6613452.66 


B 


VAT3% 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


C 


WholesellerTotal 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.2413856.24 


PurchaseRate/KI 


(i 
) 
wholeseller 
commission 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


१८ , शके १ ९ ४१ 


D 


(iii) 
transportation 
charges 


353.46 


301.86 


217.46 


451.5 


751.84 


410.22 


366.36 


446.34 


538.48 


270.9 


384.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


(v)octroi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


(vi)roundoff 


3.08 


0.02 


0.10 


8.78 


0.10 


1.51 


6.54 


4.23 


9.17 


4.91 


7.90 


092b 


(vii) 
totali+ii+iii+iv+V 


1188.12 


1236.66 


1100.74 


1343.46 


1635.12 


1294.91 


1256.08 


1333.75 


1430.83 


1158.99 


1275.50 


DepotHajarwadi Wholesale&RetailSellingRatesofPDS 
Kerosene 
fromHindustan 
Petroleum 
CorporationHajarwadi 
Depot 


226 


Particulars 


Sangli 


Miraj 


Tasgaon 


Jath 


Walwa 


Shirala 


Khanapur 


Sr. No. 


Palus 


K. Mahankal 


Atpadi 


Kadegaon 


E 


VAT 
3 
%on 
D 
( 
vii) 


35.64 


37.10 


33.02 


40.30 


49.05 


38.85 


37.68 


40.01 


42.92 


34.77 


38.27 


F 


TotalC 
+D 
+E 


15080.00 


15130.00 


14990.00 


15240.00 


15540.00 


15190.00 


15150.00 


15230.00 


15330.00 


15050.0015170.00 


F1 


RetailerPurchasePrice 


14640.78 


14689.40 


14553.40 


14796.12 


15087.37 


14747.57 


14708.74 


14786.41 


14883.50 


14611.6514728.16 


(F- 
B-E) 


VatB+E 


439.22 


440.68 


436.60 


443.88 


452.63 


442.43 


441.26 


443.59 


446.50 


438.35 


441.84 


( 
i 
) 
retailercommission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ 


Н 


VAT 
3 
% 
on 
G 
( 
iii 
) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


I 


15337.50 


15387.50 


15247.50 


15497.50 


15797.50 


15447.50 


15407.50 


15487.50 


15587.50 


RetailSellingPrice/Kl 
. (F+G(iii)+H) 


15307.5015427.50 


VAT 
(B 
+ 
E 
+ 
H) 


446.72 


448.18 


444.10 


451.38 


460.13 


449.93 


448.76 


451.09 


454.00 


445.85 


449.34 


Total 


15337.50 


15387.50 


15247.50 


15497.50 


15797.50 


15447.50 


15407.50 


15487.50 


15587.50 


15307.5015427.50 


J 


RetailSellingPrice/Ltr. 


15.34 


15.39 


15.25 


15.50 


15.80 


15.45 


15.41 


15.49 


15.59 


15.31 


15.43 


RoundedRentalPrice/Ltr. 


15.30 


15.40 


15.30 


15.50 


15.80 


15.40 


15.40 


15.50 


15.60 


15.30 


15.40 


DepotMiraj Wholesale&RetailSellingRates 
ofPDSKerosenefromIOC,BPC,IBPChandanwadiMirajDepots 

From 
17thMay2016 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


Sr. 


Particulars 


Sangli 


Miraj 


Tasgaon 


K. 


Jath 


Walwa 


Khanapur 


Shirala 


Atpadi 


Palus 


Kadegaon 


No. 


Mahankal 


Distance 
from 
Depot 


22 


5 


48 


70 


163 


104 


116 


140 


216 


84 


132 


A 


Ex.DepotBasicRate/K1 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.66 


13452.6613452.66 


96 , 


В 


VAT3% 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


403.58 


शके १ ९ ४१ 


с 


WholesellerTotal 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.24 


13856.2413856.24 


PurchaseRate/KI 


(i)wholesellercommission 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


714.18 


(ii)leakageallowance 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


99 


DepotMiraj Wholesale 
&RetailSelling 
Ratesof 
PDS 
Kerosene 
fromIOC,BPC,IBPChandanwadiMirajDepots 

From17th 
May 
2016 


Particulars 


Sangli 


Miraj 


Tasgaon 


Jath 


Sr. No. 


Walwa 


Shirala 


Khanapur 


K. Mahankal 


Palus 


Atpadi 


Kadegaon 


D 


(iii)transportationcharges 


233.18 


188.64 


296.7 


353.46 


584.2 


441.18 


472.14 


525.78 


718.82 


389.58 


513.42 


(iv)toll 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


70 


(v)octroi 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


(vi)roundoff 


3.80 


0 


8.24 


0.02 


2.29 


9.39 


7.55 


2.46 


3.59 


2.74 


5.11 


(vii 
)totali+ii+iii+iv+V 


1120.16 


1071.82 


1188.12 


1236.66 


1469.67 


1333.75 


1362.87 


1411.42 


1605.59 


1275.50 


1401.71 


E 


VAT 
3 
%on 
D 
( 
vii) 


33.60 


32.15 


35.64 


37.10 


44.09 


40.01 


40.89 


42.34 


48.17 


38.27 


42.05 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ 


F 


Total 
C+D+E 


15010.00 


14960.00 


15080.00 


15130.00 


15370.00 


15230.00 


15260.00 


15310.00 


15510.00 


15170.0015300.00 


F1 


RetailerPurchasePrice 


14572.82 


14524.27 


14640.78 


14689.32 


14922.33 


14786.41 


14815.53 


14864.08 


15058.25 


14728.1614854.37 


(F-B-E) 


VATB+E 


437.18 


435.73 


439.22 


440.68 


447.67 


443.59 


444.47 


445.92 


451.75 


441.84 


445.63 


(i 
)retailercommission 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


231 


G 


(ii)leakageallowance 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


(iii)totali+ii 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


250 


H 


VAT 
3 
% 
on 
G 
( 
iii 
) 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


7.5 


I 


RetailSellingPrice/KI 


15267.50 


15217.50 


15337.50 


15387.50 


15627.50 


15487.50 


15517.50 


15567.50 


15767.50 


15427.5015557.50 


(F+G(iii)+H) 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ 


VAT 
(B+E+ 
H 
) 


444.68 


443.23 


446.72 


448.18 


455.17 


451.09 


451.97 


453.42 


459.25 


449.34 


453.13 


Total 


15267.50 


15217.50 


15337.50 


15387.5015627.50 


15487.50 


15517.50 


15567.50 


15767.50 


15427.5015557.50 


J 


RetailSellingPrice/ 
Ltr. 


15.27 


15.22 


15.34 


15.39 


15.63 


15.49 


15.52 


15.57 


15.77 


15.43 


15.56 


Rounded 
RentalPrice 
/Ltr. 


15.30 


15.20 


15.30 


15.40 


15.70 


15.50 


15.50 


15.60 


15.80 


15.40 


15.60 


१८ , शके १ ९ ४१ 


शेखर 
गायकवाड 
, 


जिल्हादंडाधिकारी,सांगली. 


सांगली 
, 
३१ 
मे 
२०१६ 
. 


१८ ९ 


१ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक २७७ / विवअ/व./ सु. खं. गोरे / स्था . मा . ज./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सुधीर खंडू 
गोरे , मु . गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३४,८८ ९ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६, हिस्सा नंबर १- अ पैकी १० आर. सदर मिळकत या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


१ 


२ 


३ 


१०१/११७१/२४३/२०१७ , 


- 


०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर . 


पश्चिम : 


पूर्व : शासन 

मूळ 
दक्षिण : रेकॉर्ड 
उत्तर : प्रमाणे. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


सुभाष एस. कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २७९ / विवअ/ व./ सं . शि . कुसाळकर/ स्था . मा . ज ./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . संगिता शिवाजी 
कुसाळकर, मु . पो . वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२३,२४९ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मिळकत नंबर ४/०२११ दगडविटांचे व मातीचे घर १ बाय ८३७ म्हणजेच ८३७ चौ . फू . जमिनीवरील घर २२ बाय २० म्हणजेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ १ 


४४० चौ . 


फू . निवासी बांधकाम , मु . पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या मिळकतीचे( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


१ 


२ 


३ 


शासन 


पश्चिम : मूळ 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


१०१/१२००/२६८/२०१७ , 

मु . पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

येथील मिळकत नं . ४/०२११ दगडविटांचे व 
मातीचे घर १ बाय ८३७ म्हणजेच ८३७ चौ . फू . दक्षिण : रेकॉर्ड 
जमिनीवरील घर २२ बाय २० म्हणजेच 
४४० चौ . 

फू . 

निवासी बांधकाम . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 


सुभाष एस . कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली , 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २८०/विवअ/ व. / रो . सु . गोरे / स्था . मा . ज ./ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रोहिणी सुधीर 
गोरे , मु. गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २१,६७९ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ हिस्सा नंबर १ - अ पैकी १० आर. सदर मिळकत 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


. 


१ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


: शासन 


१०१/ ११६ ९ / २४१/ २०१७ , 
०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर . 


पश्चिम : मूळ 


दक्षिण : रेकॉर्ड 
उत्तर 

: प्रमाणे. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस . कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 


पुणे, २९ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक २८१/ २०१९ /विवअ/ व./ ध. खं. गोरे / स्था. मा . ज./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . धनंजय खंडू 
गोरे , मु . गोरेवस्ती , पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,११,२७४ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ हिस्सा नंबर १- अ पैकी १० आर . सदर मिळकत या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


: शासन 


- 


१०१/ ११७७/ २४ ९/ २०१७ , 
०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर . 


पश्चिम : मूळ 


दक्षिण : रेकॉर्ड 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ ३ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस . कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 


पुणे , २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २८२/ विवअ/व./ शं. नि . गोरे/ स्था. मा . ज./२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शंकर निवृत्ती 
गोरे , मु , गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२१,१६२ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती , पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ हिस्सा नंबर १ - अ पैकी १० आर. सदर मिळकत या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला हुकूमनामा 

गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


: शासन 


पश्चिम : मूळ 


१०१/११६१/२३४/२०१७ , 

मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर. 

दक्षिण : रेकॉर्ड 
उत्तर 

: प्रमाणे. 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

सुभाष एस . कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


" 


१ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८ , २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक २८३/ २०१९ /विवअ/व./ सा . खं. गोरे/ स्था . मा . ज./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . साधना खंडू 
गोरे, मु. गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२०,४६७ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ हिस्सा नंबर १- अ पैकी १० आर . सदर मिळकत 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


१०१/ ११९ ० / २६०/ २०१७, 


पूर्व 


: शासन 


०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर . 


पश्चिम : मूळ 


दक्षिण : रेकॉर्ड 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस . कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली , 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


- 


क्रमांक २८४ / २०१९/ विवअ/व./व. शं. गोरे / स्था . मा . ज./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . वत्सला शंकर 
गोरे , मु . गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ ५ 


वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१८,२३४ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ हिस्सा नंबर १ - अ पैकी १० आर. सदर मिळकत या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका , जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


१०१/११६४/२३७/२०१७, 


पूर्व 


: शासन 


०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर. 


पश्चिम : मूळ 


दक्षिण : रेकॉर्ड 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


. 


सुभाष एस . कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे , २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


- 


क्रमांक २८५/ विवअ/व ./ ल. खं. गोरे / स्था . मा . ज./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी, सुभाष एस. 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , सौ . लक्ष्मी खंडू 
गोरे, मु . गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१९, ४४२ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
मौजे गोरेवस्ती, पो . वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १५४६ , हिस्सा नंबर १ - अ पैकी १० आर. सदर 
मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


१ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


: शासन 


१०१/११६०/२३३/२०१७ , 
०८-०५-२०१८ . 


मौजे वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील गट नंबर १५४६ 
हिस्सा १ - अ पैकी १० आर . 


पश्चिम : मूळ 


दक्षिण : रेकॉर्ड 
उत्तर : प्रमाणे. 


जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस. कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २८६ /विवअ/व./स. शि . कुसाळकर / स्था . मा . ज./ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन शिवाजी 
कुसाळकर , मु . पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, या संस्थेचे कर्ज रुपये १,४२,३८० अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम 
परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या 
मालकीची मौजे गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील नवीन मिळकत नंबर ४/०२११ दगडविटांचे व मातीचे घर १ बाय 
८३७ म्हणजेच ८३७ चौ. फू . जमिनीवरील घर २२ बाय २० म्हणजेच ४४० चौ. फू. निवासी बांधकाम मु . पो . वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव, तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


शासन 


१०१/ ११८ ९/ २५९ / २०१७ , 
०८-०५-२०१८ . 


पश्चिम : मूळ 


मु . पो. वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील मिळकत नं . ४/०२११ दगडविटांचे व 
मातीचे घर १ बाय ८३७ म्हणजेच ८३७ चौ . फू . 
जमिनीवरील घर २२ बाय २० म्हणजेच 
चौ . फू . 

निवासी बांधकाम . 


दक्षिण : रेकॉर्ड 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


४४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ ७ 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

सुभाष एस . कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


- 


आदेश 
क्रमांक २८७/विवअ/व./मि. शि . कुसाळकर/ स्था . मा. ज./ २०१ ९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस. कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा 
पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मिथुन शिवाजी कुसाळकर , मु. पो . 
वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,२१,७६८ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वतःच्या मालकीची मौजे गोरेवस्ती, पो. वाघोली, तालुका 
हवेली , जिल्हा पुणे येथील नवीन मिळकत नंबर ४/०२११ दगडविटांचे व मातीचे घर १ बाय ८३७ म्हणजेच ८३७ चौ . फू. जमिनीवरील घर २२ 
बाय २० म्हणजेच ४४० चौ. फू. निवासी बांधकाम , मु . पो. वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
वसुली दाखला हुकूमनामा 

गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 
क्रमांक व दिनांक 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


शासन 


पश्चिम : मूळ 


उत्तर 


: प्रमाणे. 


१०१/११५८/२३१/२०१७ , 

मु . पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

येथील मिळकत नं . ४/०२११ दगडविटांचे व 
मातीचे घर १ बाय ८३७ म्हणजेच ८३७ चौ . फू . दक्षिण : रेकॉर्ड 
जमिनीवरील घर २२ बाय २० म्हणजेच 

४४० चौ . फू . निवासी बांधकाम . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

सुभाष एस . कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली , 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


१ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


- 


. 


क्रमांक २८८/ २०१९/ विवअ/ व./ शं. रा. पाबळे / स्था . मा . ज./ २०१८.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी, सुभाष 
एस. कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शंकर रामचंद्र 
पाबळे , मु . विठ्ठलवाडी , पो . वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१७,९ ५३ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या 
मालकीची मिळकत नंबर ३१६६, ५/०५०१ दगडविटांचे व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच ४४६.६ चौ. फू. दगडविटांचे चुना किंवा सिमेंटचे 
पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर २३.३ बाय ४० म्हणजेच ९ ३२ चौ . फू ., मु . विठ्ठलवाडी, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ 
अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


: 


पश्चिम : मूळ 


उत्तर 


१०१/ ११ ९ २/ २६२/ २०१७, 

मौजे विठ्ठलवाडी, पो . वाघोली, तालुका हवेली , पूर्व : शासन 
०८-०५-२०१८ . 

जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं . ३१६६, ५/०५०१ 
दगडविटांचे व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच दक्षिण : रेकॉर्ड 
४४६.६ चौ. फू . दगड विटांचे चुना किंवा 

: प्रमाणे. 
सिमेंटचे पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर 
२३.३ बाय ४० म्हणजेच ९ ३२ चौ . 

फू . 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

सुभाष एस . कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे , २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक २७८/ विवअ /व. / सं . शं. पाबळे / स्था . मा . ज ./ २०१ ९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . संगिता शंकर 
पाबळे , मु . विठ्ठलवाडी, पो. वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ८०,२८७ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९९ 


चौ . फू . 


रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या 
मालकीची मिळकत नंबर ३१६६, ५/०५०१ दगडविटांचे व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच ४४६.६ चौ . दगडविटांचे 

चुना 

किंवा सिमेंटचे 
पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर २३.३ बाय ४० म्हणजेच ९ ३२ चौ . फू ., मु . विठ्ठलवाडी, पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९९ 

अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


चे 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतुःसीमा 


१ 


२ 


३ 


: शासन 


पश्चिम : मूळ 


४४६.६ चौ . 

फू . दगडविटांचे 


उत्तर 


१०१ / ११९ २/ २६२/ २०१७, 

मौजे विठ्ठलवाडी, पो. वाघोली, तालुका हवेली, पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं . ३१६६, ५/०५०१ 
दगडविटांचे व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच दक्षिण : रेकॉर्ड 

चुना किंवा सिमेंटचे 

: प्रमाणे. 
पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर 

२३.३ बाय ४० म्हणजेच ९ ३२ चौ . फू . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस . कांबळे , 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली , 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक २८ ९ /विवअ/ व./ स. शं. पाबळे / स्था . मा . ज./ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . कांबळे, विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री. सप्निल शंकर पाबळे, मु . विठ्ठलवाडी, 
पो . वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,५९,९ ६१ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची मिळकत नंबर ३१६६, ५/०५०१ दगडविटांचे 
व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच ४४६.६ चौ. फू . दगडविटांचे चुना किंवा सिमेंटचे पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर २३.३ बाय ४० 
म्हणजेच ९ ३२ चौ. फू ., मु. विठ्ठलवाडी, पो. वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद 

केलेली 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


२०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ - ८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


शासन 


पश्चिम : मूळ 
दक्षिण : 


उत्तर 


१०१ / ११९ २/ २६२/ २०१७, 

मौजे विठ्ठलवाडी, पो . वाघोली , तालुका हवेली, पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं . ३१६६, ५/०५०१ 
दगडविटांचे व मातीचे घर ३१.९ बाय १४ म्हणजेच 

रेकॉर्ड 
४४६.६ चौ . 

फू . दगडविटांचे 

चुना किंवा 

: प्रमाणे. 
सिमेंटचे पक्के घर पत्रा अगर कौलारू छप्पर 
२३.३ बाय ४० म्हणजेच ९ ३२ चौ . 

फू . 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

सुभाष एस . कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २१ जानेवारी २०१९ . 


. 


आदेश 


, 


क्रमांक २९ ५/ विवअ/व. / मा . वि . गायकवाड / स्था . मा . ज ./ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली , तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , सौ. भारती विकास 
गायकवाड , रा. अमरचौक , पो. केसनंद, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१८,६२५ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत: च्या 
मालकीची केसनंद, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील मिळकत नंबर ६८७ आर.सी.सी. पद्धतीचे बांधकाम २७.६ x ३१ ८५५.६ चौ . फू . 
सदर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


- 


%3D 


- 


परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतुःसीमा 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


: शासन 


१०१/११६६/२३८/२०१७ , 
०८-०५-२०१८ . 


पश्चिम : मूळ 


मु . केसनंद , पो . वाघोली, तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं. ६८७ 
आर.सी.सी. पद्धतीचे बांधकाम 
२७.६ x ३१ ८५५.६ चौ. फू . 


दक्षिण : रेकॉर्ड 
उत्तर 

: प्रमाणे . 


%3D 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२०१ 


- 


जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


सुभाष एस . कांबळे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


पुणे, २१ जानेवारी २०१९ . 


. 


आदेश 
क्रमांक २९ ६/ विवअ/व./ वि . मा. गायकवाड / स्था . मा. ज./ २०१९ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा, १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , सुभाष एस . 
कांबळे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे द्वारा संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की, श्री . विकास मारुती 
गायकवाड, मु . पो. वाघोली , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे यांचेकडील संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वाघोली, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,१२,५२५ अधिक दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड 
होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज, शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची 
केसनंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील मिळकत नंबर ६८७ आर.सी.सी. पद्धतीचे बांधकाम २७.६ x ३१ 

८५५.६ चौ . 

फू . सदर मिळकत 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा व 

मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


१ 


२ 


३ 


: शासन 


पश्चिम : मूळ 


%3D 


उत्तर 


- 


१०१/११६६/२३८/२०१७ , 

मु . केसनंद , पो . वाघोली, तालुका 

हवेली, 

पूर्व 
०८-०५-२०१८ . 

जिल्हा पुणे येथील मिळकत नं . ६८७ 
आर.सी.सी. पद्धतीचे बांधकाम 

दक्षिण : रेकॉर्ड 
२७.६ x ३१ = ८५५.६ चौ . फू . 

: प्रमाणे. 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वाघोली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
यांचेकडे भरणा केली नाही, तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे. 

सुभाष एस . कांबळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा : संतुलन महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाघोली, 

तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
पुणे , २१ जानेवारी २०१९ . 


२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


वाचा 


(१) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चाकण पोलीस स्टेशन पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल. 
( २) मा . पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे / पीसीबी -१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
(३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे ( गुन्हे शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५९ / २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४) जा. क्र . पोउआ / परि . ३ / ४५८७ / २०१८ / पुणे / दिनांक २३-६-२०१८ . 
( ५ ) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये. 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ/ चाकण विभाग/(म. स .)/९ ७६/ २०१९.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी/ दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील 
कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे 
इकडून तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 


चाकण / आळंदी / दिघी पोलीस स्टेशन 


अ . 


जावक 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यू दिनांक मृत्यूचा प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


नंबर 


वर्षे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


تی 


७ 


८ 


१ 


८२ 


४८ 


५-३-२०१८ 


नैसर्गिक 


४६/२०१८ नागनाथ गंगाराम शेरेला 
१३१/२०१८ जितेंद्रकुमार रामनरेश सविता 


२ 


८१ 


२३ 


२१-८-२०१७ 


नैसर्गिक 


३ 


८० 


१ ९ ७/ २०१८ 


भीम नबीन बरमन 


४२ 


२० - ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


४ 


७ ९ 


२१ ९ / २०१८ जितेंद्रकुमार केसरीप्रसाद 


१७ 


२४- ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


चर्मकार . 


५ 


७१ 


४ ९ 


७-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


६०/२०१८ हुकुमचंद रोशनलाल 
१७५/२०१७ दशई बिजय उराँव 


सेप्टिसेमियाने मृत्यू 
अॅक्युट मायोकॉर्डीअल 
इनसफीशियन्सीने मृत्यू . 
कार्डीओ रिस्पायरटोरी 
अरेस्ट इन केस ऑफ सेवर 
अॅक्युट गॅस्ट्रोइनटेरिटिस्ट ने 
मृत्यू. 
कन्जेस्टीव्ह कार्डीक फेल्युअर 
ड्यू टू सिव्हिअर अनेमियाने 
मृत्यू . 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 
सेप्टिसेमिया विथ लिव्हर 
सिहोसिसने मृत्यू . 
लंग अब्सेसने मृत्यू 
कन्जेस्टीव्ह कार्डीक फेल्युअर 
ड्यू टू सिव्हिअर अनेमियाने 
मृत्यू. 
कार्डीओ रिस्पायरटोरी अरेस्ट 
ड्यू टू अॅक्युट मायोकॉर्डीअल 
इन्फार्शनने मृत्यू . 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने 
ड्यू ट्यू अल्कोहोलीक 


६ 


७८ 


२ ९ 


२३-१०-२०१७ 


नैसर्गिक 


७ 


७७ 


१६४/२०१८ 


रतन आगतराव राजगुरू 


४५ 


५-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


८ 


७५ 


१३७/२०१८ 


मंडीशंकर खेपा 


३६ 


१६-७-२०१८ 


नैसर्गिक 


९ 


७२ 


१९ २/ २०१७ सोनाबाई रावजी म्हसुडगे 


५० 


१०-१०-२०१७ 


नैसर्गिक 


१० 


६६ 


१०७/२०१६ 


किरण विजय राक्षे 


२२ 


२७-६-२०१६ 


नैसर्गिक 


कन्जेशनने मृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२०३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


८ 


११ 


६७ 


१११/२०१८ 


ओबी गोपाल मुंडा 


१ 


१०-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


१२ 


६८ 


२२७/२०१८ हौसाबाई एकनाथ येळवंडे 


५८ 


११-१०-२०१८ 


नैसर्गिक 


१३ 


७४ 


७६/२०१८ 


गंगा सुधाकर अंबुरे 


३० 


१७-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू. 
लंग अब्सेसने मृत्यू 
बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 
करोनरी आर्टरी डिसीजने मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


१४ 


७६ 


५३ 


१०-२-२०१७ 


नैसर्गिक 


२९ / २०१७ 

बापु पांडुरंग दांगट 
८९ / २०१८ गुरुवेंद्रसिंग मंगलसिंग 

सोडी . 


१५ 


७३ 


३६ 


१७-५-२०१८ 


नैसर्गिक 


१६ 


८३ 


१४९ / २०१८ 


दत्तु यशवंत वाघमारे 


६८ 


२७-७-२०१८ 


नैसर्गिक 


अॅक्युट मायोकॉर्डीअल 


इन्फार्शनने मृत्यू. 


१७ 


१०४ 


१०७/२०१५ 


एकनाथ विठ्ठल खामकर 


५५ 


२०-६-२०१५ 


नैसर्गिक 


मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने 
मृत्यू . 
लंग लिव्हर डिसीजमुळे मृत्यू 


१८ 


१०३ 


१११/२०१५ 


अनिल प्रल्हाद किर्तीकर 


३५ 


२५-६-२०१५ 


नैसर्गिक 


१ ९ 


१०० 


८४/२०१५ 


कोंडीभाऊ भगवंता ठोंबरे 


४८ 


१८-५-२०१५ 


नैसर्गिक 


मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


२० 


९९ 


३८/२०१५ 


राजु रामकुमार कुशवाह 


४६ 


१ ९ - २-२०१५ 


नैसर्गिक 


२१ 


३ 


६२/२०१८ 


बाबु नारान बसाक 


४६ 


११-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


अॅक्युट मायोकॉर्डीअल 
इन्फार्शनने मृत्यू. 


२२ 


१ 


१०८/२०१४ 


प्रविण वामन वाणी 


३७ 


१८-८-२०१४ 


नैसर्गिक 


छातीत दुखून मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


२३ 


५ ९ 


३४/२०१८ 


राजु बालाजी वाघमारे 


२२ 


८-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


२४ 


५७ 


२३/२०१८ 


योगेश प्रतापसिंग सोळंकी 


३२ 


१६-२-२०१८ 


नैसर्गिक 


२५ 


५८ 


४७/२०१८ सुरेखा किशोर पानसरे 


५१ 


१ ९ - २-२०१८ 


नैसर्गिक 


२६ 


६३ 


९ १/ २०१४ 


राजाराम दगडु शिंदे 


५६ 


३ - ९ -२०१४ 


नैसर्गिक 


२७ 


३४ 


११५/२०१३ 


गोरख काशिनाथ उकिरडे 


६० 


२८ - ९ -२०१३ 


नैसर्गिक 


२८ 


८ ९ 


१४७/२०१६ सुनिल शहाजी वैरागे 


५५ 


४-६-२०१६ 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशन विथ बायलॅटरल 
ल्युरल इफ्युजनने मृत्यू . 
पल्मोनरी कन्सॉलिडेशनने मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 
अॅक्युट कार्डीओ रिस्पायरटोरी 
फेल्युअर विथ अॅक्युट हेपाटीक 
फेल्युअरने मृत्यू . 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 
मधुमेह व जखम होऊन 
चिघळून सेप्टिक होऊन मृत्यू . 
क्रॉनिक लिव्हर डिसीज 
कार्डीये रेस्पोरेटरीने मृत्यू . 
छातीत दुखल्याने उपचार 
कामी नेले असता सुमारे 
३० मिनिटे उपचारानंतर 
मृत्यू. 


नैसर्गिक 


२ ९ 


११४ 


९ / २०१४ 


विद्यासागर कुंडलिक गुडेवार 


६० 


१२-१-२०१४ 


नैसर्गिक 


३० 


४० 


२/२०१५ भागुजी सावळेराम बिंडुरे 


४२ 


४-१-२०१५ 


नैसर्गिक 


३१ 


२८ 


४८/२०११ 


बाळासाहेब म्हातारबा दिवेकर 


३५ 


२४-५-२०११ 


नैसर्गिक 


२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


३२ 


२ ९ 


१४४/२०१३ 


सौ . रेश्मा गणपत पानसरे 


२२ 


२४-११-२०१३ 


नैसर्गिक 


ताप व अशक्तपणा येऊन 


उपचारादरम्यान मृत्यू . 


३३ 


७० 


७३/२०१७ पुरणचंद्र कार्तिकदेव देहुरी 


३० 


१६-४-२०१७ 


नैसर्गिक 


न्यूमोनियाने मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


३४ 


६४ 


१७४/२०१८ 


बाळासाहेब सदाशिव बागडे 


५१ 


२ ९ - ८-२०१८ 


नैसर्गिक 


३५ 


३० 


४४/२०१५ 


सौ . प्रिती संतोष जाधव 


२६ 


२४-२-२०१५ 


नैसर्गिक 


३६ 


६५ 


२१५/२०१७ 


मंगल विश्वनाथ म्हाळसकर 


४ ९ 


१४-१२-२०१७ 


नैसर्गिक 


३७ 


११६/२०१५ 


सिमीन शरीफ मन्सुरी 


१ 


१६-५-२०१५ 


अपघाती 


गरोदरपणात रक्तस्राव होऊन 
मृत्यू. 
चक्कर येऊन पडल्याने मेंदूत 
रक्तस्राव होऊन मृत्यू . 
अपघाती इमारतीवरून पडून 
डोकीस मार लागून मृत्यू. 
स्टोव्हच्या भडक्याने पेटून 
भाजून मृत्यू . 
स्टोव्हच्या भडक्याने पेटून 
भाजून मृत्यू . 
उवा मारण्याचे औषध 
अजाणतेपणी पिल्याने विषबाधेने 


३८ 


४४ 


२०३/२०१५ 


आशा विठोबा शिरुरे 


२२ 


२८-१२-२०१५ 


अपघाती 


३ ९ 


८ 


६१/२०१५ 


पुनम बालाजी मिरगाजी 


२० 


२२-२-२०१५ 


अपघाती 


४० 


१५८ 


१२५/२०१५ 


बेबी ऑफ आदिती जितू 


१४ 


२२-६-२०१५ 


अपघाती 


भगत . 


महिने 


मृत्यू . 


४१ 


४ 


६८/२०१४ 


परशुराम बसप्पा मंघेरी 


२३ 


३०-७-२०१४ 


अपघाती 


बिगारी काम करताना 
पायऱ्यावर पडून डोकीस मार 
लागून मृत्यू. 


४२ 


८८ 


१८०/२०१७ 


नंदराम रामनारायण पासमंद 


२३ 


१०-११-२०१७ 


अपघाती 


दगड खाणीत नशेत पडून 
मार लागून मृत्यू. 


४३ 


६ 


१५४/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


३२ 


२-१०-२०१७ 


अपघाती 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


४४ 


( ७ 


२६/२०१४ 


गुरुनाथ नारायण गादेकर 


२० 


१८-३-२०१४ 


अपघाती 


दारूच्या नशेत स्लॅबवरून पडून 
डोकीस मार लागून मृत्यू . 
उलटी श्वसननलिकेत अडकून 
गुदमरून मृत्यू . 


४५ 


१३८ 


२ ९ - ६-२०१७ 


अपघाती 


४५/२०१७ सोहम उर्फ नरसिंह परमेश्वर 

१० 
महिने 


कादे . 


४६ 


३५ 


१८०/२०१६ 


२५ 


१. कांताराम बबन काळे 
२. सौ . संगीता कांताराम 

काळे . 


२५ 


१३-१०-२०१६ 


अपघाती 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


४७ 


४३ 


७ / २०१९ 


आनंदा नारायण पवळे 


५२ 


२१-१२-२०१८ 


अपघाती 


इन्ट्रा सरेब्रल ब्लिडींग विथ 
कारोनरी आर्टरी डिसीजने 
मृत्यू . 


४८ 


३३ 


१५१/२०१५ 


पवसा बुधाजी करगळ 


५ ९ 


५ - ९ -२०१५ 


अपघाती 


विहिरीत पडून बुडून मृत्यू 


४ ९ 


१५५ 


९ ६/ २०१७ 


मुक्तार जिन्नत पठाण 


४८ 


२३-६-२०१७ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 


५० 


१५६ 


११४/२०१६ 


राजेश शिवदास शिंदे 


४५ 


२-६-२०१६ 


आत्महत्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२०५ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


५१ 


१५९ 


५२/२०१७ 


सौ . काजल सुनिल झोडगे 


२२ 


२८-३-२०१७ 


आत्महत्या 


५२ 


४६ 


१०४/२०१६ 


सो . 


पुजा 

अनिल भालसिंग 


२३ 


२०-३-२०१६ 


आत्महत्या 


५३ 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
माहेरी गळफास घेतल्याने 

मृत्यू 
बेकारीस कंटाळून विषारी 
औषध पिऊन मृत्यू . 
विषारी औषध पिऊन मृत्यू 


१६४ 


७/२०१४ 


एकनाथ दिगंबर बारणे 


४५ 


२१-१-२०१४ 


आत्महत्या 


५४ 


१७८ 


२४८/२०१८ 


दिपक शंकर सांगळे 


३१ 


२२-११-२०१८ 


आत्महत्या 


५५ 


१६५ 


१६७/२०१५ 


महादेव शिवराम चव्हाण 


५० 


३-१०-२०१५ 


आत्महत्या 


५६ 


५५ 


१३८/२०१७ अंकुश रामचंद्र गायकर 


३१ 


११ - ९ -२०१७ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
सांधेदुखीचे त्रासामुळे 
गळफास घेतल्याने मृत्यू . 


५७ 


३१ 


११/२०१५ अर्चनाकुमारी बिरेंद्रकुमार 


१ ९ 


३०-१-२०१५ 


आत्महत्या 


जाळून घेतल्याने 

मृत्यू 


चौधरी. 


५८ 


५६ 


३ ९ / २०१८ 


पुरभा किसन मोरे 


२५ 


१२-३-२०१८ 


आत्महत्या 


५ ९ 


९ ४ 


२०६/२०१८ 


महादेव नवनाथ खताळ 


२८ 


२-१०-२०१८ 


आत्महत्या 


६० 


९ २ 


२२२/२०१८ 


संदिप निवृत्ती बुटे 


३८ 


१४-१०-२०१८ 


आत्महत्या 


६१ 


९ ० 


२००/२०१८ 


सौ . प्रांजली आकाश काटे 


१ ९ 


२५ - ९ -२०१८ 


आत्महत्या 


६२ 


१०७ 


११४/२०१५ 


अंबादास रामभाऊ एडके 


१५ 


१-४-२०१५ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 


६३ 


१०६ 


१०३/२०१५ 


ऋषिकेश गजानन उबाळे 


१५ 


१६-६-२०१५ 


आत्महत्या 


६४ 


९ ३ 


८६/२०१७ 


दिलीप मुन्ना साहनी 


१७ 


५-६-२०१७ 


आत्महत्या 


६५ 


१० ९ 


१०५/२०१३ 


देवाप्पा मानप्पा राठोड 


४५ 


४ - ९ -२०१३ 


आत्महत्या 


६६ 


१२५ 


२८/२०१८ 


प्रथमेश शिवाजी आरेकर 


१२ 


५-३-२०१८ 


आत्महत्या 


६७ 


१२३ 


१३५/२०१८ 


उमेश शंकर गायकवाड 


३१ 


९ - ८-२०१८ 


आत्महत्या 


६८ 


१२६ 


१४३/२०१३ 


प्रमोद बाळासाहेब माकर 


२१ 


३-१२-२०१३ 


आत्महत्या 


उंदीर मारण्याचे औषध 


पिल्याने मृत्यू . 


६ ९ 


१२७ 


१३ ९ / २०१८ 


काळुराम संपत कानडे 


३७ 


२०-७-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


७० 


१४१ 


११८/२०१४ 


संतोष नारायण मोहिते 


३६ 


१२ - ९ -२०१४ 


आत्महत्या 


७१ 


९ ५ 


१०७/२०१८ 


काशीम गुडुसाहब नदाफ 


२६ 


१२-६-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 


७२ 


१६३ 


१८४/२०१५ 


प्रविण किसन खैरे 


२१ 


१७-११-२०१५ 


आत्महत्या 


७३ 


२ 


५/२०१५ 


पद्माकर पुंडलिक राऊत 


४२ 


११-१-२०१५ 


नैसर्गिक 


फुप्फुसाच्या जुन्या आजाराने 
मृत्यू . 


७४ 


११३ 


७१/२०१७ 


शकीर गुरन खान 


४७ 


७-५-२०१७ 


नैसर्गिक 


मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


७५ 


११५ 


१८८/२०१८ 


समींद्राबाई दामू शिंदे 


८० 


११- ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


७६ 


११२ 


७०/२०१८ 


दादाराव भागाजी साठे 


५० 


८-४-२००८ 


नैसर्गिक 


अॅक्युट पल्मोनरी एडिमाने मृत्यू 
करोनरी आर्टरी डिसीजने मृत्यू 
पल्मोनरी ट्युबरक्युलोसीसने 
मृत्यू . 


७७ 


१५४ 


४८/२०१८ 


विद्या राकेश पवार 


३२ 


१७-१-२०१८ 


नैसर्गिक 


२०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


७८ 


१४२ 


२२ ९/ २०१५ 


मारुती आण्णासाहेब कावळे 


६७ 


२ ९ - ६-२०१५ 


नैसर्गिक 


७ ९ 


१७० 


१ ९ ० / २०१८ 


सजनी सतन मुरम 


२० 


१४- ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


लिव्हर सिहोसीसने मृत्यू 
डिहायड्रेशनमुळे मृत्यू 
बायलॅटरल न्युमोनिटीसने मृत्यू 


८० 


१७१ 


२२६/२०१८ 


निर्मला रविंद्र कांबळे 


३५ 


७-१०-२०१८ 


नैसर्गिक 


८१ 


१४५ 


१४८/२०१६ 


किरण लक्ष्मण काळे 


३६ 


६ - ९ -२०१६ 


नैसर्गिक 


अॅक्युट मायोकॉर्डीअल 


इन्फार्शनने मृत्यू. 
सेप्टिसेमियाने मृत्यू 


८२ 


१४६ 


८७/२०१६ 


बाबु रबाजी कुंभार 


७५ 


१३-५-२०१६ 


नैसर्गिक 


८३ 


१७२ 


२५३/२०१८ 


मारुती नागोराव घाटे 


४५ 


२४-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


करोनरी आर्टरी डिसीज 
बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 


८४ 


१७३ 


१५४/२०१८ 


राजन चंद्रकांत पांडे 


१७ 


१-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


८५ 


१७४ 


१८७/२०१८ 


शर्मीला एकनाथ कड 


३५ 


११ - ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


काडॉयोरेस्पीरेटरी अरेस्ट इन 
ए कोच्सने मृत्यू . 
काडॉयोरेस्पीरेटरी अरेस्ट ड्यू 
टू पल्मोनरी एडिमाने मृत्यू . 
दीर्घ आजाराने मृत्यू 


८६ 


१५३ 


१३४/२०१५ 


वैजयंता रणदेव पुष्कर 


७२ 


१३-७-२०१५ 


नैसर्गिक 


८७ 


१५२ 


१७४/२०१७ 


२ तास 


२ - ९ -२०१७ 


नैसर्गिक 


बेबी ऑफ गिरीजा 
वसंतलाल वाल्मीक . 


जन्मत : च अशक्त जन्मल्याने 
मृत्यू . 


८८ 


१५० 


१२१/२०१५ 


काली जानकी मांझी 


५५ 


३-७-२०१५ 


नैसर्गिक 


क्रॉनीक पल्मोनरी डिसीजमुळे 
मृत्यू. 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


८ ९ 


१४७ 


९ ५/ २०१५ रावसाहेब पंढरीनाथ औटे 


४४ 


१-६-२०१५ 


नैसर्गिक 


९ ० 


१४८ 


८३/२०१६ 


सविता बैरंग तांती 


२८ 


१८-५-२०१६ 


नैसर्गिक 


घरासमोर चालताना पडून 
हिमरोजिक शॉक ड्यू टू 
रप्चरड व्हिसेरा ड्यू टू 
ट्रॉमाने मृत्यू . 


९ १ 


१४ ९ 


१ ९ ८/ २०१५ तुळसाबाई सुदाम पानसरे 


६० 


२७-११-२०१५ 


नैसर्गिक 


सेप्टिसेमिया विथ बायलॅटरल 


लंगने मृत्यू. 


९ २ 


८५ 


१२८/२०१६ 


बाबु नुरशाह शेख 


६० 


१४-७-२०१६ 


अपघाती 


ट्रॅक्टरमध्ये वीटा भरताना 
तोल जाऊन पडल्याने पोटास 
मार लागल्याने उपचारादरम्यान 
मृत्यू. 


९ ३ 


-- 


६२/२०१६ 


आनंता रामदास गाडगे 


१ ९ 


१४-४-२०१६ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन मृत्यू 
मायोकॉर्डीअल इन्फार्शनने मृत्यू 


९ ४ 


१४३ 


२१४/२०१६ 


विनायक भुजंगराव गायकवाड 


५५ 


८-१२-२०१६ 


नैसर्गिक 


चंद्रकांत अलसटवार , 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
चाकण विभाग , पिंपरी -चिंचवड , 


पुणे, ( पिंपरी-चिंचवड ) १८ मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२०७ 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी / दिघी पोलीस स्टेशन पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल. 
(२) मा . पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/ पीसीबी -१२ / २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
(३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे ( गुन्हे शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम / कावि /२३५ ९ / २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४) जा . क्र . पोउआ / परि . ३/४५८७ / २०१८ / पुणे / दिनांक २३-६-२०१८ . 
( ५) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये. 

जाहीर नोटिस 


- 


क्रमांक सपोआ/ चाकण विभाग/( म. स.)/ ८०९/ २०१९.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / 
पुरुष हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी / दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील 
कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे 
इकडून तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल , याची नोंद घ्यावी . 

परिशिष्ट 


चाकण पोलीस स्टेशन 


अ . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यू 

दिनांक 


मृत्यूचा प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


वर्षे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


चाकण 


११८/२०१५ 


संतोष रामभाऊ केवटे 


३५ 


२४-६-२०१५ 


नैसर्गिक 


कार्डियाक अरेस्ट मासीव्ह 


अॅटॅकने मृत्यू . 


२ 


चाकण 


७६/२०११ 


निलेश शहा 


४० 


२१-८-२०११ 


नैसर्गिक 


सौ . 

वसुधा 
काशिनाथ गंगाराम वाघमारे 


चाकण 


به 


११०/२०१७ 


२८ 


नैसर्गिक 


९ - ७-२०१७ 


४ 


चाकण 


२२ 


१३-३-२०१५ 


नैसर्गिक 


५१/२०१५ अमोलिया चित्तरंजन रॉय 
१८५/२०१६ अरुण महादेव पानसरे 


५ 


चाकण 


६५ 


६-१०-२०१६ 


नैसर्गिक 


श्वसनाचे आजाराने मृत्यू 
दारूचे अति सेवनाने श्वसन 
आजाराने मृत्यू . 
थंडी तापाचे आजाराने मृत्यू 
सिव्हिअर अनेमिया विथ लिव्हर 
सिहोसिसने मृत्यू . 
कार्डियाक अरेस्टने मृत्यू 
अरेस्ट ड्यू टू अॅशपिरेशनने 
मृत्यू . 
पाण्यात बुडून मृत्यू 
औषध पिऊन आत्महत्या 
गळफास घेऊन आत्महत्या 


६ 


चाकण 


२६-१०-२०१६ 


नैसर्गिक 


१९ ५ / २०१६ 
८५/२०१७ 


बन्सी पांडुरंग गावडे 
बेबी ऑफ रेखा बाहू सप्रे 


५० 

५ 


७ 


चाकण 


२-६-२०१७ 


नैसर्गिक 


महिने 


८ 


चाकण 


१७०/२०१५ 


वत्सला दत्तात्रय काळजे 


७४ 


१५-१०-२०१५ 


आत्महत्या 


९ 


चाकण 


१३/२०१५ 


१८ 


२०-१-२०१५ 


आत्महत्या 


१० 


चाकण 


५४ 


६-१२-२०१६ 


आत्महत्या 


२१३/२०१६ 
१७७/२०१६ 


११ 


चाकण 


काजल मधुकर येळवंडे 
क्लेमली थॉमस 
सौ . सुलभा अविनाश वैरागे 
मनिषा रामचंद्र इंगळे 
हौसिराम सखाराम ढोंबर 


२३ 


११-१०-२०१६ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन आत्महत्या 


१२ 


चाकण 


३ ९ / २०१४ 


३० 


१८-४-२०१४ 


अपघाती 


बर्न सेप्टिसेमियाने मृत्यू 


१३ 


चाकण 


३०/२०१७ 


६६ 


१७-२-२०१७ 


अपघाती 


खड्ड्यात पडून इन्ट्राक्रॅनिल 


हमरेजने मृत्यू . 
बर्न सेप्टिसेमियाने मृत्यू 


१४ 


चाकण 


४१/२०१६ 


३५ 


२७-१२-२०१६ 


अपघाती 


१५ 


चाकण 


४४/२०१७ 


अनुसया बालाजी शिकारे 
१. महावीर कसर बाजिया 
२. शार्दुल बोविंद सिंह 


४ ९ 


१ ९ - ३-२०१७ 


अपघाती 


अपघाती मार लागून मृत्यू 


२७ 


२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार, 


मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


आळंदी पोलीस स्टेशन 


अ . 


जावक 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचा 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


नंबर 


वर्षे 


प्रकार 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१ 


४ ९ 


आळंदी 


६०/२०१८ विलास मारुती कड 


५८ 


३०-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिज 
विथ बायलॅटरल पल्मोनरी 
कॉन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 


२ 


५० 


आळंदी 


१५/२०१८ 


दत्तात्रय चंद्रकांत जाधव 


५८ 


२८-२-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिज 
विथ क्रोनिक रीनल डिसिजने 


मृत्यू . 


५१ 


आळंदी 


२८/२०१७ आबु नामदेव सोनवणे 


७८ 


११-४-२००७ 


नैसर्गिक 


श्वास घेण्याचे त्रासाने मृत्यू 


३ 

४ 


९ ६ 


आळंदी 


६/ २०१ ९ सुनिल सहादू तापकीर 


५५ 


४-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिजने 


मृत्यू . 


५ 


आळंदी 


८५/२०१८ शिवनाथ प्रसाद 


६५ १०-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिजने 


मृत्यू . 


w 


९ ७ 


आळंदी 


८३/२०१८ 


उमेश कृष्णाजी अल्हाट 


४५ 


१-११-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
पेटून भाजल्याने मृत्यू 


७ 


५२ 


आळंदी 


४३/२०१५ सिमा रविंद्र गिरी 


२५ 


७-६-२०१५ 


अपघाती 


८ 


५३ 


आळंदी 


१५/२०१६ मल्लेश विठ्ठल पुजारी 


१० 


३०-१-२०१६ 


अपघाती 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


-- 


आळंदी १००/२०१८ दिलीप ऊर्फ दिपक 


५५ २४-११-२०१८ 


नैसर्गिक हायपरट्रॉफीक 

कार्डीयोमायेपॅथने मृत्यू . 


अमृतलाल जोशी. 


दिघी पोलीस स्टेशन 


१ 


६० 


दिघी 


१४४/२०१८ कुसूम शिवराम भंडारी 


४० ३०-१०-२०१८ 


सेप्टिसेमियाने मृत्यू 


नैसर्गिक 


२ 


६१ 


दिघी 


५ / २०१९ शिवबच्चन श्यामदेव 


४५ 


६-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिजने 


यादव . 


मृत्यू . 


३ 


६२ 


दिघी 


नैसर्गिक 


पल्मोनरी कॅन्सॉलिडेशनने 


१५९ / २०१८ बेबी ऑफ सपना मच्छिद्र 

२ ३०-१०-२०१८ 
सोनवणे. 

दिवस 


मृत्यू. 


४ 


९ 


दिघी 


६०/२०१८ विहान अंकुश केकाण 


१२-५-२०१८ 


नैसर्गिक 


पल्मोनरी कॅन्सॉलिडेशनने 


अडीच 
महिने . 


मृत्यू . 


५ 


१० 


दिघी 


५७/२०१८ 


दत्तात्रय भिकाजी पठारे 


३८ 


२२-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिजने 


मृत्यू. 


६ 


१४ 


दिघी 


१३५/२०१७ विशाल वसंत ढगे 


३४ २०-१२-२०१७ 


नैसर्गिक 


लिव्हर सिहोसिसने 

मृत्यू 


७ 


१५ 


दिघी 


१२२/२०१७ शिरीष सदाशिव नागपुरे 


७५ 


१७-११-२०१७ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी 


डिसिजने मृत्यू . 


८ 


१६ 


दिघी 


१७/२०१८ 


नवलसिंग नरसिंग ठोके 


३१ 


५-२-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी 


डिसिजने मृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२० ९ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


२७ 


दिघी 


३३/२०१८ रामचंद्र लक्ष्मण बोटे 


६५ 


१४-३-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसिज 
विथ एन्ड स्टेज रिनल 


डिसिजने मृत्यू . 


१० 


११ 


दिघी 


१ ९/ २०१८ किसनराव आकाजी 


७५ 


११-२-२०१८ 


नैसर्गिक 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू. 


परसनकर, 


११ 


१ ९ 


दिघी 


५३/२०१७ सुरेश चिंतामण मुठे 


४५ 


१०-६-२०१७ 


आत्महत्या 


१२ 


२० 


दिघी 


२०/२०१८ 


रुपकुमार गिरीन सरकार 


२२ 


१४-२-२०१८ 


आत्महत्या 


१३ 


२१ 


दिघी 


१४/२०१८ 


शरद रमेश मोरे 


१८ 


२४-१-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 
गळफास घेतल्याने मृत्यू 


१४ 


२२ 


दिघी 


५७/२०१६ निवृत्ती नारायण पिंगळे 


४० 


२३-६-२०१६ 


आत्महत्या 


१५ 


२४ 


दिघी 


१३८/२०१७ 


दत्तात्रय चंद्रकांत भिसे 


३० २३-१२-२०१७ 


आत्महत्या 


१६ 


२३ 


दिघी 


२१/२०१८ 


४ ९ 


१४-२-२०१८ 


आत्महत्या 


दादाराव फक्कडराव 
करंजुले . 


१७ 


१७ 


दिघी 


६४/२०१७ साहिल संतोष भोसले 


२० 


२७-६-२०१७ 


आत्महत्या 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


१८ 


१८ 


दिघी 


७६/२०१५ बिस्मीला शाहरूख मिा 


२० २५-१०-२०१५ 


आत्महत्या ढेकूण मारण्याचे औषध 


पिऊन आत्महत्या . 


१ ९ 


३ ९ 


दिघी 


३८/२०१७ शुभम रघुनंदन बाठे 


२० 


२७-४-२०१७ 


अपघाती 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


२० 


३८ 


दिघी 


६५/२०१७ विलास नामदेव काळजे 


५५ 


२८-६-२०१७ 


नैसर्गिक 


दारूचे अति सेवनाने मृत्यू 


२१ 


१३ 


दिघी 


७७/२०१८ 


बाबु तायप्पा सुर्यवंशी 


६७ 


१६-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


जुलाबामुळे मृत्यू 


चंद्रकांत अलसटवार , 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
चाकण विभाग , पिंपरी-चिंचवड. 


पुणे , ( पिंपरी-चिंचवड ) २ मार्च २०१९ . 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी / दिघी पोलीस स्टेशन पिंपरी-चिंचवड यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल . 
( २) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १ ९/ गुन्हे /पीसीबी-१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
(३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे ( गुन्हे शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) जा . क्र . पोउआ / परि . ३ / ४५८७ / २०१८ / पुणे / दिनांक २३-६-२०१८ . 
( ५ ) फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये. 


. 


जाहीर नोटिस 
क्रमांक सपोआ / चाकण विभाग /( म. स.)/१११६ /२०१९.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / 
पुरुष हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चाकण / आळंदी/ दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास 
अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील 
कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे 
इकडून तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


चाकण पोलीस स्टेशन 


अ . 


जावक 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचा प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


नंबर 


वर्षे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


-- 


१२/ २०१९ रमेशकुमार शिवनाथ प्रसाद 


५४ 


१०-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


कन्जेस्टीव्ह कार्डीओ फेलर 
ड्यू टू मायोकार्डीयल 
इन्फार्शन अॅण्ड सिव्हिअर 


अनेमियाने मृत्यू . 


२ 


-- 


२४७/२०१८ 


भिमराव प्रकाश नितनवरे 


४५ 


१७-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू . 


३ 


-- 


१ ९९ / २०१८ 


राजन गोविंद करमाकर 


१ ९ 


२७-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


४ 


२६१/२०१८ 


दयाली शनीचर कोरवा 


५० 


२-१२-२०१८ 


नैसर्गिक 


कन्जेस्टीव्ह कार्डीओ फेलर 
ड्यू टू सिव्हिअर अनेमिया 
विथ मासिव्ह स्प्लेनोमेगालीने 
मृत्यू . 
पल्मोनरी कन्सॉलिडेशन विथ 
इन्ट्रासरेब्रल हेमोर्रहगेने मृत्यू . 
कार्डिओ रिस्पायरटोरी अरेस्ट 
ड्यू टू मायोकार्डीयल 
इन्फार्शन विथ इन्ट्रासरेब्रल 


५ 


२०२/२०१८ 


देविदास तुकाराम शिंदे 


४३ 


२७ - ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


हेमोर्रहगेने मृत्यू. 


६ 


-- 


१४५/२०१७ 


बबलु चंद्रपाल 


३० 


१७ - ९ -२०१७ 


नैसर्गिक 


कार्डिओ रिस्पायरटोरी अरेस्ट 
ड्यू टू पेरीकामयल 
इफ्युझनने मृत्यू . 


७ 


-- 


८ ९/ २०१८ गुरूवेंद्रसिंग मंगलसिंग सोडी 


३६ 


१७-५-२०१८ 


नैसर्गिक 


मायोकार्डीयल इन्फार्शन टू 
पल्मोनरी हायपरटेंशन ड्यू 
इज पल्मोनरी कोच्सने मृत्यू. 


८ 


१२२/२०१२ 


सिमा बाळू वाजे 


२६ 


४-११-२०१२ 


नैसर्गिक 


आजाराने मृत्यू 


-- 


२७२/२०१८ 


or 


अंजनाबाई शंकर भुजबळ 


६२ 


नैसर्गिक 


२२-१२-२०१८ 


१० 


-- 


१ ९ / २०१ ९ 


धनंजय सुनिल गोपाळे 


१ ९ 


१९ - १-२०१९ 


आत्महत्या 


डायबेटीक केटो अॅसीडीसीस 
विथ सिव्हीअर 
थ्रोम्बोसायटोपेनियाने मृत्यू . 
गळफास घेऊन मृत्यू 
गळफास घेऊन मृत्यू 
गळफास घेऊन मृत्यू 
गळफास घेऊन मृत्यू 


११ 


८५/२०१६ 


शितल 

राजू पानसरे 


२७ 


१ ९ - ५-२०१६ 


आत्महत्या 


१२ 


-- 


१८३/२०१६ 


काजल राहुल मोहिते 


२५ 


१८-१०-२०१६ 


आत्महत्या 


१३ 


१४३/२०१६ 


१ ९ 


२ ९ - ८-२०१६ 


आत्महत्या 


रविप्रसाद रामखिलावन 
प्रजापती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२११ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१४ 


-- 


४२/२०१७ 


सोमनाथ पोपट घाडगे 


३२ 


१८-३-२०१७ 


आत्महत्या 


पत्नी नांदावयास येत नसल्याने 


गळफास घेऊन मृत्यू . 


१५ 


-- 


१४४/२०१८ 


अश्विनी धनराज पाटील 


३५ 


४-७-२०१८ 


आत्महत्या 


पेटवून घेऊन जळून मृत्यू 


१६ 


-- 


८७/२०१८ 


हिरामण काळुराम 

राठोड 


२ ९ 


११-४-२०१८ 


आत्महत्या 


थायमेट सेवन केल्याने मृत्यू 


१७ 


-- 


१५०/२०१७ 


५० 


पती - पत्नी दोघांनी गळफास 


१. महादेव गोरबा शिंदे 
२. सौ . लक्ष्मी महादेव शिंदे 


२५ - ९ -२०१७ 


आत्महत्या 


३ ९ 


घेऊन मृत्यू . 


१८ 


२७८/२०१८ 


किरण विठ्ठल उमाटे 


४० 


२८-१२-२०१८ 


अपघाती 


पोहताना पाण्यात बुडून मृत्यू 


१ ९ 


-- 


२६२/२०१८ 


विजय शाम भारती 


११ 


२३-११-२०१८ 


अपघाती 


खेळताना पडून डोकीत मार 
लागल्याने दि . १-११-२०१८ 
ते दि . २३-११-२०१८ पावेतो 
वाय.सी.एम. येथे उपचारा 


दरम्यान मृत्यू . 


२० 


३४/२०१७ 


सौ . श्रेया निलेश गुरव 


-- 


२० 


२८-२-२०१७ 


अपघाती 


कुकर उतरवताना गॅस 


शेगडीने गाऊन पेटून 


जळालेने मृत्यू . 


२१ 


-- 


३ ९/ २०१८ 


तुकाराम रंगनाथ शिंदे 


६५ 


२८-२-२०१९ 


अपघाती 


कार्डीओ रिस्पायरटोरी अरेस्ट 


ड्यू टू अच मायोकार्डीयल 


इन्फार्शनने मृत्यू . 


२२ 


२२/२०१६ 


हौसिराम 

बाबू 

थोरे 


६० 


१७-२-२०१६ 


अपघाती 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


२३ 


-- 


२००/२०१६ 


मारुती रामकृष्ण थिगळे 


३४ 


७-११-२०१६ 


अपघाती 


झोपेत दिवा अंगावर पडून 
पेटून जळालेने मृत्यू . 


आळंदी पोलीस स्टेशन 


१ 


१३५ 


९ ३/ २०१८ 


एकनाथ राजाराम पाटोळे 


७१ 


२ ९ - १०-२०१८ 


नैसर्गिक 


लंग अब्सेसने मृत्यू 


२ 


१३४ 


९ २/ २०१८ 


आण्णासाहेब माणिकराव भरोसे 


३६ 


१०-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू . 


३ 


१३३ 


२४/२०१८ 


निळकंठ राघोजी वाघ 


४२ 


२५-३-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू 


४ 


१३१ 


१०१/२०१८ 


प्रफुल्ल सुरेश पाटोळे 


३२ 


३-१२-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू . 


५ 


१३० 


९ ६/ २०१८ 


राजु अश्रुबा देवकर 


४० 


२०-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


लिव्हर सिहोसिस विथ 
पल्मोनरी कन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 


६ 


१२ ९ 


३ / २०१ ९ 


बाळु रानु दौंडकर 


६० 


८-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


लिव्हर सिहोसिस विथ 
पल्मोनरी कन्सॉलिडेशनने मृत्यू. 


२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


७ 


१२८ 


१०५/२०१८ 


शिवाजी विनायक लोखंडे 


४४ 


१ ९ - १२-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू. 


८ 


१६७ 


६८/२०१८ 


अथर्व रघुनाथ गिरी 


९ 


११-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


आजाराने मृत्यू 


महिने . 


or 


१३६ 


९ ४/ २०१८ 


सुरेश पंडितराव कांदे 


२८ 


१०-११-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन मृत्यू 


१० 


१७५ 


७६/२०१८ 


नंदकुमार बबनराव रानडे 


५१ 


१-१०-२०१८ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन मृत्यू 


११ 


१६/ २०१९ 


दत्तात्रय शुकल बोराटे 


६१ 


२५-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीज विथ 
रिनल डिसीज इन नो केस ऑफ 
डायबिटीज मिलीटसने मृत्यू . 


१२ 


-- 


५२/२०१७ 


रामा पाटील 


४५ 


३०-३-२०१७ 


नैसर्गिक 


सेप्टिसेमीया विथ बायलॅटरल 
पल्मोनरी कन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 


१३ 


-- 


५/ २०१९ 


१ 


३-१-२०१९ 


नैसर्गिक 


पल्मोनरी कन्सॉलिटेशनने मृत्यू 


बेबी ऑफ सोनाली 
जगदिश घोंगडे . 


दिवस. 


१४ 


६३/२०१८ 


सोमिनाथ सुभाष बोरुडे 


३७ 


३-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू. 


१५ 


७४/२०१८ 


अलका राऊत 


३२ 


२५- ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशन इन अ नो केस 
ऑफ रिट्रोव्हायरल अॅन्ड 
हेपाटिटिस इन्फार्शने मृत्यू . 


१६ 


-- 


४५/२०१५ 


गणेश बरिनाथ डोंगरे 


३२ 


१-७-२०१५ 


नैसर्गिक 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू . 


१७ 


-- 


६१/२०१८ 


काशिनाथ दयाराम तायडे 


५६ 


३१-७-२०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू. 


१८ 


३३/२०१८ 


चंद्रकांत तुकाराम चौधरी 


६३ 


३-५-२०१८ 


आत्महत्या 


विषारी जायसेफ पिल्याने मृत्यू 


१ ९ 


-- 


८ ९ / २०१८ 


काजल संदीप तामशीकर 


२५ 


१२-११-२०१८ 


आत्महत्या 


जाळून घेऊन मृत्यू 


२० 


२४/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


३५ 


१०-४-२०१७ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन मृत्यू 


२१ 


४०/२०१५ 


कु . अर्चना लक्ष्मण तनपुरे 


१५ 


२०-६-२०१५ 


अपघाती 


आई- वडीलांसाठी चहा करताना 
स्टोव्हचा भडका उडून पेटून 


जळालेने मृत्यू . 


२२ 


-- 


१/ २०१ ९ 


रणजित लक्ष्मणराव कदम 


३५ 


२२-८-२०१८ 


अपघाती 


जिन्यावरून पडून डोक्यास 


दुखापत झालेने 


दि . ११-८-२०१८ ते 
दि . २२-८-२०१८ पावेतो 
हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले 
आहेत . त्यानंतर मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२१३ 


परिशिष्ट 


दिघी पोलीस स्टेशन 


१ 


१६८ 


११०/२०१८ 


५५ 


२३-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


ज्ञानेश्वर जानू जाधव 
धनंजय रामचंद्र डांगे 


१६ ९ 


१०४/२०१७ 


४१ 


२२ - ९ -२०१७ 


नैसर्गिक 


२ 

३ 


राहुल जयसिंग पाटील 


३० 


२२-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


८३/२०१८ 
३८/२०१८ 


४ 


-- 


२१-३-२०१८ 


नैसर्गिक 


बेबी ऑफ संध्या गोविंद 
जोशी 


२० 
दिवस 


५ 


३ ९/ २०१८ 


आराध्या विशाल नाईक 


१ 


२२-३-२०१८ 


नैसर्गिक 


लिव्हर सिहोसिसने मृत्यू 
आजाराने मृत्यू 
न्यूमोनियाने मृत्यू 
अस्पारेशन न्युमोनिटीसने 
मृत्यू . 
अस्पारेशन न्युमोनिटीसने 
मृत्यू . 
लंग अब्सेसने मृत्यू 
अस्पारेशन न्युमोनिटीसने 
मृत्यू . 
डिहायड्रेशन ड्यू टू 
अॅक्युट एन्टरीटीसने मृत्यू . 


६ 


-- 


२४/२०१८ 


३० 


२२-२-२०१८ 


नैसर्गिक 


अर्चना बाळु मिसाळ 
शिवानी विलास वहिले 


७ 


४५/२०१८ 


३ 


१-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


८ 


-- 


५६/२०१८ 


अक्षयकुमार भगवान अवचार 


२१ 


२२-४-२०१८ 


नैसर्गिक 


चंद्रकांत अलसटवार, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
चाकण विभाग , पिंपरी-चिंचवड , 


पुणे, ( पिंपरी-चिंचवड ) २३ मार्च २०१९. 


हे 


उपविभागीय दंडाधिकारी, दौंड - पुरंदर उपविभाग, पुरंदर यांजकडून 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक फौजदारी / कावि -४८०/ २०१ ९.- या अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
अकस्मातरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी यांचेकडून इकडे अहवाल पाठविलेले आहेत . तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणांखेरीज इतर अन्य कारणाने 
मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास, सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत 
इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा 
अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 
मयत समरी केसेस फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ , कलम १७४ अन्वये 

परिशिष्ट 
अ.म.र.नं. पोलीस मयत व्यक्तीचे नाव 

स्त्री / मृत्यूचे कारण 
क्रमांक स्टेशन 

पुरुष 


एस.आर. 


मृत्यूचा दिनांक 


व पत्ता 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


७८/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


१२-१०-२०१८ 


२ 


७५/१८ 


जेजुरी 


पुरुष शुगरचे आजाराने मृत्यू 


१०-३-२०१८ 


संभाजी राऊ कोलते , रा . पिसर्वे, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
लक्ष्मण किसन जाधव , रा. लोणंद , 
तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा . 
सुनिल भिमराव जाधव , रा. वाल्हे , 
डोंबारी वस्ती, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


३ 


५४/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


१८-८-२०१८ 


पाणी गरम करण्यासाठी 
पाण्यात हीटर लावत असताना 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून मृत्यू. 


२१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ 


२६/१८ 


जेजुरी 


अनोळखी पुरुष , पत्ता माहीत नाही 


पुरुष रेल्वेतून पडून डोकीस 


९ - ४-२०१८ 


गंभीर मार लागून मृत्यू. 


५ 


६२/१८ 


जेजुरी 


पुरुष नैराश्यातून गळफास घेऊन 


१४ - ९ -२०१८ 


आत्महत्या . 


६ 


७७/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


रेल्वे अपघातात मृत्यू 


१-१०-२०१८ 


७ 


६६/१७ 


जेजुरी 


विशाल उत्तम भामे , रा. मावडी, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
रविंद्र लक्ष्मण बनसोडे, रा. वेताळपेठ , 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
सुरज प्रदिप बनसोडे, रा. निंबुत , 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
मोहन पांडुरंग तांबे , रा . ठोंबरेवस्ती, 
जेऊर, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


२ ९ - १०-२०१७ 


८ 


३४/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


दारूचे नशेत गळफास 


१७-५-२०१८ 


घेऊन मृत्यू . 


९ 


४६/१७ 


जेजुरी 


पुरुष 


४-८-२०१७ 


उजव्या पायाचे हाड मोडून 
झालेल्या दुखापतीमुळे मृत्यू. 


१० 


८३/१८ 


जेजुरी 


स्त्री 


हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांचे 


३-१०-२०१८ 


विकाराने मृत्यू. 


११ 


५३/१८ 


जेजुरी 


स्त्री 


हृदयविकाराचे आजाराने मृत्यू 


१०-७-२०१८ 


सुलोचना दौलत ठवाळ, रा. सिदोबाचे 
नायगाव , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
विद्या राजाराम माने, रा . रिसे , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
रेखा गणेश कदम , रा . जेजुरी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


१२ 


७०/१८ 


जेजुरी 


स्त्री 


चक्कर येऊन पडल्याने 


१४- ९ -२०१८ 


डोकीस मार लागून मृत्यू. 


१३ 


३३/१८ 


जेजुरी 


अनोळखी पुरुष 


पुरुष 


हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू 


१-५-२०१८ 


तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 


१४ 


६५/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


१२ - ९ -२०१८ 


१५ 


३१/१८ 


जेजुरी 


पुरुष हृदयस्नायूमध्ये रक्ताची 


२ ९ - ४-२०१८ 


गुठळी होऊन मृत्यू. 


१६ 


६ ९ / १७ 


जेजुरी 


पुरुष 


विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


३०-११-२०१८ 


१७ 


५/१७ 


दिलीप दत्तात्रय राऊत , रा. वाल्हे , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
लक्ष्मणसिंग बाल्मिकसिंग, 
रा . माळशिरस , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 
संपत धोंडीबा धायगुडे, रा . निरा , 
वॉर्ड नं . ३ , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 
प्रभावती किसन साळुखे, 
रा . थोपटेवाडी, पिंपरे खुर्द, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
सुरेंद्र वसंतराव धमाळ, रा. साई 
सदानगर , खारेश्वर मंदिराचे बाजूला, 
घनसोली गाव , नवी मुंबई . 
सार्थक सुनिल जगताप, रा. बेलसर , 
जगताप वस्ती, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


जेजुरी 


स्त्री 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


२ ९ - १-२०१७ 


१८ 


२८/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


रक्ताच्या उलट्या झालेने मृत्यू 


१८-४-२०१८ 


१ ९ 


३६/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


विषारी औषध खाल्ल्याने मृत्यू 


२१-५-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२१५ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


२० 


७१/१८ 


जेजुरी 


८-८-२०१८ 


खाल्ल्याने मृत्यू. 


२१ 


६/१८ 


जेजुरी 


९ - २-२०१८ 


२२ 


८७/१८ 


जेजुरी 


२५-११-२०१८ 


२३ 


९ / १८ 


जेजुरी 


१-२-२०१८ 


२४ 


८१/१८ 


जेजुरी 


१८-१०-२०१८ 


२५ 


१ ९ / १८ 


जेजुरी 


२१-३-२०१८ 


२६ 


८०/१८ 


जेजुरी 


१४-१०-२०१८ 


शौकत ईस्माईल मुजावर , रा. बेलसर , पुरुष विषारी औषधाच्या गोळ्या 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
मंगेश धुळा बरकडे, रा. दौंडाज, पुरुष भाजून मृत्यू 
मल्हारनगर , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 
विनोद श्यामराव शिंदे, रा . निरा, पुरुष गळफास घेतल्याने मृत्यू 
वॉर्ड नं. ४, बापूराव धायगुडे 
कॉम्प्लेक्स , पहिला मजला , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
हनुमंत कैलास गदादे, रा. कर्नाळवाडी, पुरुष 

भाजलेने 

मृत्यू 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
इंदुबाई सोपान हंबीर , रा . पिंपरी, स्त्री 

गळफास घेतल्याने आत्महत्या 
हंबीरवाडी, तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे. 
संगीता महादेव भगत, रा. राजुरी, स्त्री पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
शिवराजसिंग नंदकुमार तेकाम , पुरुष 

रेल्वेखाली आलेने रेल्वे 
रा. बसनिया , जिल्हा धिंडोरिया , 

अपघातात मृत्यू . 
सध्या रा . पारगाव रेल्वे फाटकाजवळ , 
भोसलेवाडी रोड , तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 
उद्धव रघुनाथ पाचंगे, 

पुरुष शरीरास भाजून झालेल्या 
रा. धालेवाडी रोड , जेजुरी, 

जखमांमुळे मृत्यू . 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
अनोळखी पुरुष , पत्ता माहीत नाही पुरुष 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
दौलता रामचंद्र माने, रा. निरा , 

पुरुष 

रक्तदोषाचे आजाराने मृत्यू 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
राहुल गुलाब इंदलकर , रा. टेकवडी, 

पुरुष गळफास घेऊन मृत्यू 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
शरद सुभाष मोडक , रा . वडकी, 

पुरुष 

हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
शांताबाई भागवत लोंढे, रा . धालेवाडी, स्त्री अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 

घेतल्याने भाजून मृत्यू . 
पुरुषोत्तम दत्तात्रय सासवडे, रा, वाल्हे , 

पुरुष 

जंतुजन्य रक्तदोषाचे 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
खंडेराव बाबुराव भुजबळ , रा. वाल्हे , पुरुष इलेक्ट्रिक शॉक लागून मृत्यू 
माळवाडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


२७ 


७४/१८ 


जेजुरी 


२१-५-२०१८ 


२८ 


५ ९ / १८ 


जेजुरी 


आजारी पडून मृत्यू 


६ - ९ -२०१८ 


२ ९ 


६७/१८ 


जेजुरी 


३०-८-२०१८ 


३० 


४०/१८ 


जेजुरी 


९ - ६-२०१८ 


३१ 


७६/१८ 


जेजुरी 


२ ९ - ९ -२०१८ 


३२ 


६६/१८ 


जेजुरी 


७-३-२०१८ 


३३ 


७३/१८ 


जेजुरी 


७-७-२०१८ 


आजाराने मृत्यू . 


३४ 


६३/१८ 


जेजुरी 


१५- ९ -२०१८ 


२१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


३५ 


७ ९ / १८ 


जेजुरी 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


१४-१०-२०१८ 


मयत . 


३६ 


८६/१८ 


जेजुरी 


२५-११-२०१८ 


श्वासनलिकेत दुधाचे 
थेंब अडकल्याने श्वास 
गुदमरून मृत्यू . 


३७ 


८४/१८ 


हृदयक्रिया बंद पडून मृत्यू 


२७-१०-२०१८ 


जेजुरी 
जेजुरी 


३८ 


६४/१८ 


चक्कर येऊन पडलेने डोक्यास 


२ ९ - ३-२०१८ 


अंतर्गत मार लागून मृत्यू . 


दशरथ अनंत वासुदेव , रा. कमनोर 

पुरुष 
पाण्याच्या टाकीजवळ , केटकाळी, 
गल्ली नं . २, डॉ. कोळी यांचे 
घरासमोर, इचलकरंजी, 
तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर 
विघ्नेश रामा घोरपडे, रा . पालखी 

पुरुष 
मैदानाशेजारी, जेजुरी, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही पुरुष 
सोपान आबाजी बहिरट्र , रा . मावडी, पुरुष 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
कृष्णांत गणपती मोहिते , रा. चोहोली , पुरुष 
तालुका केडगाव , जिल्हा सांगली. 
हिराबाई रघुनाथ गिरमे, रा . गिरमेआळी, पुरुष 
सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
रोहित रामभाऊ गोडसे , रा . सासवड , पुरुष 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
भारत पांडुरंग ढोबळे, रा . अशोकनगर , पुरुष 
कळंब , तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे. 
मुक्ता सुरेश काकडे, रा . ताथेवाडी, स्त्री 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
हबीब नसीर शेख, रा. कोंढवा, पुरुष 
भिमनगर, पुणे . 


३ ९ 


७८/१८ 


सासवड 


४-११-२०१८ 


हृदयविकाराचे झटक्याने 
मृत्यू. 


, 


४० 


७७/१७ 


सासवड 


२८-८-२०१७ 


हार्ट अॅटॅक व रक्तामध्ये 
प्रोटीन कमी झाल्याने मृत्यू . 


४१ 


४२/१८ 


सासवड 


गळफास घेऊन मृत्यू 


४-६-२०१८ 


४२ 


९ / १८ 


सासवड 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


२५-१-२०१८ 


४३ 


५२/१८ 


सासवड 


विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


११-७-२०१८ 


४४ 


३६/१८ 


सासवड 


६-२-२०१८ 


चक्कर येऊन गाडीवरून 
पडल्याने डोकीस मार लागून 
मृत्यू . 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून मृत्यू 


४५ 


८ ९ / १७ 


सासवड 


पुरुष 


८-१०-२०१७ 


नवनाथ नामदेव कामठे, रा . चांबळी, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
प्रवीण प्रकाश नेतगर , रा . पिंपळगाव , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 


४६ 


१३/१८ 


दौंड 


पुरुष 


इलेक्ट्रिक शॉक बसून मृत्यू 


३१-१-२०१८ 


४७ 


१३७/१८ 


यवत 


पुरुष 


हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 


१६- ९ -२०१८ 


सोमनाथ शिवाजी गायकवाड , 
रा. राजवाडी, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 


४८ 


१३६/१७ 


यवत 


हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू २३-१०-२०१७ 


४ ९ 


१२८/१७ 


यवत 


रेल्वे अपघातात गंभीर जखमी 


३० - ९ -२०१७ 


शांताराम दत्तु जावळे, रा. पिंपळगाव, पुरुष 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
संगीता रामभाऊ लवांडे, रा. पारगेवस्ती, स्त्री 
खुटबाव , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
निलम नाना खुडे, रा. यवत , इंदिरानगर, स्त्री 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 


होऊन मृत्यू . 


. 


५० 


८०/१८ 


यवत 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


१२-६-२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२१७ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


५१ 


१५ ९ / १७ 


यवत 


स्त्री 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


२८-११-२०१७ 


५२ 


१३६/१८ 


यवत 


पुरुष 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


१५ - ९ -२०१८ 


५३ 


७५/१७ 


यवत 


पुरुष 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


२०-६-२०१७ 


स्वाती अशोक कुलकर्णी, रा . नानगाव, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
सचिन तुकाराम भंडलकर , रा . उंडवडी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
दिपक लक्ष्मण वाघ, रा . लोणारवाडी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
मैमुन बालेखान शेख , रा. मांजरी , 
तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर, 


५४ 


७१/१७ 


दौंड 


१ - ९ -२०१७ 


५५ 


८/१७ 


दौंड 


२७-१-२०१७ 


पुरुष रेल्वे अपघातात झालेल्या 

जखमांमुळे मृत्यू . 
स्त्री रेल्वेतून पडून झालेल्या 

जखमांमुळे मृत्यू. 
पुरुष रेल्वेतून पडून झालेल्या 

जखमांमुळे मृत्यू . 


५६ 


५५/१७ 


दौंड 


१५-८-२०१७ 


शेरसिंह महिलांग , रा . आत्मज कृष्णा 
महिलांग , हाऊस नं . १७, जयस्त चौक , 
लोरमी खपरी खुर्द, मुंगली राम्हेपूर , 
राज्य छत्तीसगड. 


५७ 


८६/१७ 


दौंड 


पुरुष 


२२-१०-२०१७ 


रेल्वे अपघातात झालेल्या 
जखमांमुळे मृत्यू . 
रेल्वे अपघातात झालेल्या 
जखमांमुळे मृत्यू . 


५८ 


४०/१७ 


दौंड 


पुरुष 


सुनिल अशोक जगधने, रा. गुणवडी, 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
दादा आण्णा धावडे, रा . खोरवाडी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
चिमणी ऊर्फ नितिशा काबु पवारे , 
रा. राजेगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 


१८-६-२०१७ 


५ ९ 


६/१७ 


दौंड 


स्त्री 


पाण्यात पडुन बुडून मृत्यू 


२३-१-२०१७ 


६० 


२५/१७ 


दौंड 


पुरुष 


विहिरीचे पाण्यात पडून 


१०-५-२०१७ 


तुषार बाळु खोमणे , रा. येडेवस्ती, 
गार , तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 


बुडून मृत्यू 


. 


६१ 


३१/१७ 


दौंड 


रेल्वे अपघातात मार लागून 


२३-५-२०१७ 


संजय बापू गोरखे, रा. अंगणवाडीजवळ, पुरुष 
चिखली बुद्रुक , पुणे. 


मयत . 


६२ 


४/१८ 


दौंड 


पुरुष 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


१८-१-२०१८ 


शबीर आलम शेख, रा . खानोटा बेट , 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे , 
मूळ रा . एस / ओ दानिश शेख , 
१७३, नजर गुनी टोला अमानम , 
पिअरपूर , साहेबगंज , राज्य झारखंड 


पिन ८१६१०८ . 


६३ 


१८/१७ 


दौंड 


स्त्री 


किडनी खराब झालेने मृत्यू 


७-४-२०१८ 


६४ 


४/१६ 


दौंड 


शुभांगी राजु मंजुळे , रा. वडारगल्ली , 
दौंड , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
तानाजी ज्ञानदेव चौधरी, रा . खोर, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


लिव्हर खबार होऊन मृत्यू 


१७-१०-२०१५ 


६५ 


२/१७ 


दौंड 


पुरुष 


रेल्वे अपघातात झालेल्या 


१-१-२०१७ 


जखमांमुळे मृत्यू . 


२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


६६ 


८२/१६ 


दौंड 


पुरुष 


इलेक्ट्रिक शॉक बसून मृत्यू 


१-७-२०१६ 


६७ 


१२९ / १६ 


दौंड 


पुरुष 


इलेक्ट्रिक शॉक बसून मृत्यू 


१२-११-२०१६ 


शंकर लक्ष्मण शिंदे, रा. वेताळनगर , 
संतकृपा निवास, लिंगाळी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 
राजेंद्र महादेव पवार , 
वडगाव - दरेकर , रानमळा , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
भाऊसाहेब उत्तमराव सरोदे, 
रा . सरपंचवस्ती, भवानीनगर, दौंड , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
जनार्दन सुरुपदार भोसले, रा. बेटवाडी, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 


६८ 


७३/१७ 


दौंड 


पुरुष 


९ - ३-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू. 


६ ९ 


३६/१७ 


दौंड 


पुरुष 


१३-६-२०१८ 


जुनाट फुप्फुसाचे आजारामध्ये 
पोटामध्ये रक्तस्राव होऊन 
मृत्यू. 


७० 


३३/१७ 


दौंड 


पुरुष 


रेल्वे अपघातामध्ये मार 


३१-५-२०१७ ते 


अमोल भाऊसाहेब होले , रा. बेटवाडी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. 


लागून मयत . 


१-६-२०१७ च्या 


दरम्यान . 


७१ 


९ ८ / १७ 


दौंड 


पुरुष 


हृदयविकाराचे झटक्याने मृत्यू 


२४-११-२०१७ 


चंद्रकांत किसन बडे, 
रा. बारवकर वस्ती, कुरकुंभ, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
वैष्णवी मारुती कुदळे, रा. खडकी, 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


७२ 


९ ८ / १८ 


दौंड 


पुरुष 


गळफास घेतल्याने मृत्यू 


१२- ९ -२०१८ 


७३ 


१७५/१७ 


पुरुष 


नैसर्गिक मृत्यू 


१-६-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 


७४ 


१ ९ ० / १७ 


अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


१८-६-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 


७५ 


४०७/ १ ९ 


अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


नैसर्गिक मृत्यू 


१४-११-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 


७६ 


१७/१७ 


अनोळखी पुरुष , पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


१२-१-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 


৩9 


३६५/१७ 


अनोळखी पुरुष , पत्ता माहीत नाही 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


१७-१०-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 


७८ 


१३/१८ 


लोहमार्ग 


नैसर्गिक मृत्यू 


२७-३-२०१८ 


रितीक कुमार प्रजापती, रा . ग्राम पुनो , पुरुष 
पोस्ट सारसवॉ उनो कौशाम्बो , 


पुणे 


उत्तर प्रदेश. 


७ ९ 


४०/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


८ - ९ -२०१८ 


लोहमार्ग 
पुणे 


पिंटु अशोक पवार , रा . इंद्रायनीनगर , 
तालुका दौंड, जिल्हा पुणे . 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


८० 


३२/१८ 


लोहमार्ग 


पुरुष 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


१३-७-२०१८ 


पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २ - ८, २०१९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


२१ ९ 


परिशिष्ट --चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


७ 


ज 


२७/१८ 


८१ 


लोहमार्ग 


पुरुष 


नैसर्गिक मृत्यू 


२-६-२०१८ 


पुणे 


" 


आबाजीराव श्यामराव जाधव , 
रा. सब्जीमंडी, इस्लामपूर , 
जिल्हा बदायु, राज्य उत्तर प्रदेश , 
मूळ रा. साळशिंगे, तालुका खानापूर , 
जिल्हा सांगली, महाराष्ट्र . 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


८२ 


२४/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२३-५-२०१८ 


८३ 


३३/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२०-७-२०१८ 


लोहमार्ग 
पुणे 
लोहमार्ग 
पुणे 
लोहमार्ग 
पुणे 


८४ 


२०/१८ 


नैसर्गिक मृत्यू 


पुरुष 


४-५-२०१८ 


बाळु दत्तात्रय महामुनी, रा . राऊळगाव , 
तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर , 
मेहमुद जाहीर खान , 
रा. सॅलिसबरी पार्क , विजयनगर 
सोसायटी , गुलटेकडी, पुणे , 
मूळ रा. ग्राम मुंडावा ठाणा भिंगा, 
तालुका भिंगा, जिल्हा सरावली, 
राज्य उत्तर प्रदेश . 
अनोळखी पुरुष, पत्ता माहीत नाही 


. 


८५ 


२३/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२०-५-२०१८ 


लोहमार्ग 
पुणे 
लोहमार्ग 
पुणे 


८६ 


४६/१८ 


पुरुष 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


२८-१०-२०१८ 


८७ 


४७/१८ 


लोहमार्ग 


पुरुष 


नैसर्गिक मृत्यू 


२ ९ - १०-२०१८ 


पुणे 


८८ 


२६/१८ 


लोहमार्ग 


पुरुष 


नैसर्गिक मृत्यू 


३०-५-२०१८ 


पुणे 


रमेश देवनारायण बसेरा , 
रा . ग्राम योगीया, केनाली थाना, 
मोहनपूर , सिलीघाट, झारखंड 
तुळशीराम नरसु सोनवणे, 
ब्लॉक नं . सी -१७८ , राजस्वनगर , 
विजापूर रोड, सोलापूर . 
शन्मुगम सुब्रमन्यम , रा. २२/२३ , 
माणिक्या वासगर , कोईमतूर 
नॉर्थ, श्रीराम कृष्णा विद्यालय , 
कोईमतूर , राज्य तामीळनाडू, 
पिन -६४१०२० . 
विजय रामचंद्र शेळके , 
रा . सरपंच वस्ती, दौंड , 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 
अनोळखी पुरुष , पत्ता माहीत नाही 


८ ९ 


३४/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२१-७-२०१८ 


लोहमार्ग 
पुणे 


९ ० 


२३/१८ 


स्त्री 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२५-६-२०१७ 


लोहमार्ग 
पुणे 
लोहमार्ग 
पुणे 


९ १ 


४३/१८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


३० - ९ -२०१८ 


९ २ 


२ / १ ९ 


जेजुरी 


१७-१-२०१९ 


विनोदकुमार साव , रा. पारेवाडी 
रेल्वे स्टेशन , तालुका करमाळा, 
जिल्हा पुणे. 
प्रकाश बाळासाहेब गायकवाड , 
मावडी कडेपठार , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
रमेश एकनाथ कोलते , रा . पिसर्वे, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 


पुरुष न्यूमोनिया आजाराने व 

छातीत कफ होऊन मृत्यू . 


९ ३ 


३ ९ / १८ 


जेजुरी 


पुरुष 


२४-५-२०१८ 


गाढव आडवे आल्याने 
गाडीवरून 

पडून 

डोक्यास 
मार लागून मृत्यू. 


२२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे २ 


८ , २०१ ९ / वैशाख १२ - १८ , 

१८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ ४ 


५०/१८ 


सासवड 


पुरुष 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


२४-६-२०१८ 


९ ५ 


७०/१८ 


सासवड 


पुरुष 


विषारी औषध पिल्याने मृत्यू 


१५-८-२०१८ 


- 


, 


हरिओम कैलास पोमन, रा . पिंपळे , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
पांडुरंग गोविंद जाधव , रा . दुधाळवाडी , 
परिंचे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे . 
संभाजी एकनाथ दुधाळ, रा . परिंचे, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
पार्वतीबाई शिवाजी कदम , रा . फिरस्ती, 
पत्ता माहीत नाही. 


९ ६ 


७२/१८ 


सासवड 


पुरुष 


दम्याचे व रक्तदोषाचे 


१७-८-२०१८ 


आजाराने मृत्यू . 


९ ७ 


८१/१८ 


सासवड 


१८-१०-२०१८ 


स्त्री वृद्धापकाळामुळे व डावे 

पायाचे जुन्या जखमेत 

रक्तदोष झाल्याने मृत्यू . 
पुरुष न्यूमोनिया आजाराने मृत्यू 


९ ८ 


३१/१८ 


सासवड 


२४-५-२०१८ 


विजय बाबा जाधव , रा . सासवड , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
श्रावणी कैलास भगत , रा . थेरगाव 


९९ 


९ १/ १८ 


सासवड 


स्त्री 


२७-१२-२०१८ 


कॉर्पोरेशन स्कूलजवळ , 


छत डोक्यात 

पडून 

डोकीस 
मार लागून मृत्यू . 


१०० 


१०० / १ ९ 


सासवड 


तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. 
रोहीनी शांताराम काळे, रा. काळेवाडी, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


१७-१२-२०१८ 


स्त्री आजारास कंटाळून विहिरीत 

उडी मारून पाण्यात पडून 

बुडून मृत्यू. 
पुरुष नैराश्यातून विषारी द्रव 

प्राशन केल्याने मृत्यू . 


१०१ 


८७/१७ 


सासवड 


३० - ९ -२०१७ 


१०२ 


४८/१७ 


सासवड 


स्त्री 


भाजल्याने जखमा होऊन 


१ ९ - ४-२०१७ 


मृत्यू. 
गळफास घेऊन मृत्यू 


१०३ 


८८/१८ 


जेजुरी 


पुरुष 


८-१२-२०१८ 


१०४ 


७ ९ / १६ 


जेजुरी 


पुरुष 


गळफास घेऊन मृत्यू 


४-१२-२०१६ 


किशोर पोपट गायकवाड , 
रा . पारगाव - मेमाणे, 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 
विठाबाई ज्ञानदेव कामठे, रा . खळद , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
निखिल विश्वनाथ खेसे , रा. पांडेश्वर, 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे. 
साहिल अल्लाउद्दीन सय्यद, रा . निरा , 
वॉर्ड नं . ६, तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे. 
विकी गिरीधर वाघेरे , रा . वाल्हे 
माळवाडी , तालुका पुरंदर, 
जिल्हा पुणे . 
विकास मनोहर खळदकर , 
रा . कुंभारवळण, पो. खळद , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
झेवियर ग्रॅबियल फर्नाडिस , रा . दौंड, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे. 


१०५ 


२ ९९ / १८ 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


१० - ९ -२०१८ 


लोहमार्ग 
पुणे 


१०६ 


८७/१८ 


लोहमार्ग 


पुरुष 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 


१८-३-२०१८ 


पुणे 


१०७ 


७८/१८ 


दौंड 


पुरुष 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


२ ९ - ७-२०१८ 


प्रमोद गायकवाड, 


उपविभागीय दंडाधिकारी, 
दौंड पुरंदर , उपविभाग पुरंदर . 


पुरंदर , २६ फेब्रुवारी २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


